मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


सुळेभ राष्ट्रीय ग्रेमालेच्या विश्वस्त-मंडळाचें मासिक :.. _. 


संचालक : श्री, ज्ैकरराव देव 


ह | संपादक-मंडळ 
आयार्य शं. द. जावडेकर-आचार्य स. ज. भ्वगवत - श्री. हरिं कृष्ण मोहनी - प्रा. वि. म. बेडेकर 
का, संपादक 


ह्यययाययययमययययाकययवययप्यवसययययापशटपपेयप्यटकष्णप१प्पयध्यार्‍्यज्पपथपयधमच्याज्स्यास्याध्यायययायध्याय्यावययययााा्यायमय्यययाययडकळळ्यययडयकलकययाफमन्टचययच्य्या 
योगी श्रीअरविन्द : संक्षिप्त चरित्र व तत्त्वज्ञान श्री, वा, ल. चिपळुणकर १-८ 


महाराष्ट्रांतील न्यायसंस्था (इ. स. १३००-१८००) डा. वि, व्यं. गुणे ९ -- कृ५्‌ 
भाजचे युग ी श्री, जव्हेस्माईं पटेळ | । १६-१९ 
प्रा, वा, वि. मिराशी २०--२४ 


हेमाद्रींचा अतकाल 


“ अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? श्रीअरविंदः अनु" श्री. ना. ग. जोशी. २४: 


“ हिंदी जनता झिंदाबाद ? प्रा. म. अ. मेहेन्दळे ..__ २५-२९ 
लोह्युग आणि संहितांची रचना श्री, स. का, दीक्षि. .।... ...! ३०>३ेशट 
श्री, माघवराव बागदळा . . ३५--३७: 


चित्रकलंतालि नवें पवे 

“ रूपं हां तुमची--! ? 
4 2 इ'६. ५ .] 

स्वेर विहंग 


- गोडडटे; अतु्श्री,व्यं, सी, कारखानीस २८-३९ उ 


रवींद्रनाथ ठाकूर : 
अनु० श्री, मा, गो, काटकर - «. : ३्टे 


पॉड व रुपया यांचें अवमूल्यन प्रा. ए. रा, धोंगडे 

मोलिएरच्या|नाटकांतालि डॉक्टर-पात्र प्रा. य. का. सोहनी ४५-४८ 

' आमार' जॉबनइ आमार बानी श्री. बा, भ. बोरकर । - ९ 
प. नेहरू यांची ऐतिहासखेक डोष्टे प्रा. रा. वि. ओतुरकर 6" द -प५४ न 
: पोडित नेहरू: इन्द्रवज्र कों इन्द्रचाप ? श्री. ना ग. गोरे . पपच 
पं. जवाहरलाल नेहरू यांचं थोर व्यक्तित्व ! त. ती. लक्ष्मणशाक्ी जोशी ६०-६४. 
,सारसंकलन व्या . ६५-७२ 
चुकीची दुरुस्ती | | ५१) विक 

ह अओअशआख्णाणबअाणाक्ेबंबस््् 

वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकॉस झु. १ 


हें मासिक- र. ग. जोली. यांनी सुलभ मुद्रणालय, २९१ 'शानेवार, पुणे २, येर्थे 
छापून सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाळेच्या विश्वस्त*मडळाकारता तेथेंच नवभारत कायालयांत प्रासेद्ध केळे, 


८: 8 


विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


४०-४४ 7 गू 


'नवभारत', नोव्हेंबर १९४९ 
र ___ लेखक-परिचय 


श्री, वा. ल. पचिपळूणकर ( पुर्ण )-- थिओऑताफिकर सोसायटीचे. कार्यकर्ते व मराठी थिऑसफिकल 
| फेडरेशनचे चिटणीस. ति 
डा. वि. ञ्यं. गुणे, एम. एर, पीएच, डी. ( पुरणे )--€ एप उतार छि, ०1 ५105190188. 
हा त्यांच्या पॉएःचू. डी. च्या प्रबंधाचा विषय होता. इतर लेखन 4 ' गुण्ये घराण्याचा 
._. इतिहास? 
श्री, जव्हेरभाई पटेल ( नागपूर )--गुजरात विद्यापीठा'्चे ' आरमसेवादीक्षित. !, -मध्यप्रांत-वऱ्हाडच्या 
आमोद्योग-दात्याचे आयोजनाधिकारी. ' ॥॥॥६४.81) ० ७४१? 'आहार'व पोषण? इत्यादि 
पुस्तकांचे लेखक, खं 
म. म. वा, वि. मिराशी --< उमरावती . येथीठ विदर्म-मह्याविद्याल्याचे प्राचार्य प्राच्यविद्याप॑डित, 
पुराणेतिहाससंशोधक, * कालिदास? इ. पुस्तकाचे कर्ते 
भा. म. अ. मेहेंदळे -- नवसारी येथील एस्‌. बी. गदा कॉलेजमध्ये संस्कृतःचे प्राध्यापक, . ह: 
श्री.स. का दीक्षित, एम्‌. ए.- : पुरातत्त्वश्ञात्रा*न्ने व्यासंगी, ।। 1110 [शेल्या एज्ततवळ * या 
पुस्तकांचे लेखक; हिंदुस्थानसरकारनें पुरातच्वशासाचे निवडलळेळे एक विद्यार्थी म्हणून 
हे चनिमध्यें चुंगरकिंग वगैरे ठिकाणी एक वषे होते. 
भरी, माधवराव, बामल--- कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध कार्यकते, चित्रकलेचे व्यासंगी. | 
श्री. यं. सी. कारखानीस ( पुणे ) -- महाराष्ट्र नाटक मंडळीःचे एक संस्थापक; 'राजाचें बंड ? | 
“खेरिणी' इत्यादि नांटकांचे कर्ते ककती 
प्रार ए. रा. घोंगडे बी. कॉमू (ढंडन) --मुंबईच्या सिडेनहॅम कॉटेजमर्थ्ये. प्राच्यापक; " पळा ७ 
टण्यश९०” या पुस्तकाचे एक केखक, | य. शाची 
मा. य. का. सोहनी--- पुणें येथा फर्ग्युसन कॉलेनमर्थ्ये फ्रेंच भाषेचे प्राध्यापक, .:-(-: “7... 
श्री, बा. भर. बोरकर ( पुणे )- महाराष्ट्राचे कुमक कावे; * मावळता चंद्र ! इ. कादंबऱ्यांचे लेखक ,. 
. : आमचा गोमंतक ? या. पाक्षिके बंपादक, क 
भा. रा. बि. ओतुरकर- पुर्णे येथील सं. प. कॉलेजमध्ये इतिहासाचे प्राध्यापक; हिंदुस्थानचा 
चं __ सोपपात्तेक इतिहास, ' ' हिंदुस्थानचा साघमरूप इतिहास ? इत्यादि पुस्तकांचे लेखक. '.:.:... 
श्री. त्ता, ग. गोरे ( पुणें )---युप्रतिद्ध समाजवादी कार्यक्ते; '“ नेहरूंचे झात्मचरिंज, '? “विश्वकुटुंबबोद? 
इत्यादि पुस्तकांचे लेखक, ० 
त. ती. लद्दमणशास्त्री जोशी (वाई )- 'धर्मंकोशया? चे मुख्य संपादक; “ हिंदुघेर्मसेमीक्षा, '. जड वादे! | 
इत्यादे पुस्तकांचे कते, री ३ अजुन दा, 


१ 


(ओवी 


अनुक्रमणिका 


श्री. वा. ल. चिपळुणकर 


योगी श्रीअरविंद $ संक्षिप्त चरित्र व तत्वज्ञान 


आधुनिक भारतांतील पुढाऱ्यांपैकीं . योगी 
श्रीअरविन्रे हे एक थोर व अलौकिक बुद्धिमत्तेचे पुरुष 
आहेत. ते भ्रेष्ठ भ्रगींचे कवी, खोळ व मौलिक 
विचारांचे तत्वज्ञ, एकनिष्ठ योगाभ्यासी व मानवी 
जीवनाचे गूढ द्र अश्ा अधिकाराने आहेत. हा 
त्यांचा चौफेर आधिकार लक्षांत घेतला असतां, 


महाराष्ट्रातील संतशिरोमाणे श्रीश्ञानेथ्वर्महाराज, ब, 


पुराणकाळीन व्यास मर्हार्षि यांची आठवण 
झाल्यादि,.वाय रहात नाही. प्रासिड्ध फ्रेंच तच्वश लेखक 
रोमां रोलां यांनी त्यांचेबिषयी लिहितांना “' पौर्वात्य 
व पाश्चिमात्य बुद्देमत्तेचा महान्‌ समन्वय? (लार्ड 
8श 01285 ॥0९.फ!€९0 ७ टणांप४ रज पर 1०88४ 
द्यात शीट ४०७६) असें वर्णन केळे आहे. * ' 


चरित्राचा अल्प परिचय 


श्रीअरविंदांचा जन्म ता. १५ ऑगस्ट १८७२ 
या दिवशी कलकत्ता येर्थे झाला. त्यांचे वडील डॉ. 
कृष्णधन हे आयू. एम्‌- एस्‌: या उच्च वैद्यकीय खात्यांत 
आधिकारी होते. तत्कालीन हिंदी लोकांच्या दृत्ती- 
प्रमार्णे, त्यांची विचारसरणी व राहणी पूर्णपणें 
पाश्चिमात्य म्हणजे विदेशी होती. त्यांना असे वाटे 
कॉ, आपल्या. मुलांचे संवधन व शिक्षण इंग्लिश 
पुढतीप्रमाणें करून त्यांना “' बडे साहेब अधिकारी ? 
बनवावे. म्हणून त्यांनी आपले तिघे मुलगे लहान 
- बयांत'च विलायतैस घाडले.अरविंद हे तिसरे चिरंजीव 


. _ , (१) ' इंटरनॅशनल बुक साव्हिस ! 
श्री डारविन्द यांची जयंती ता, १५-८-४९ 
सांजरी केली. . तेथे केलेल्या भाषणाच्या आधारें हा 


नोब्देंबर २४ ठा श्री अरविन्दांचा ' द्शेनदिन ' अ 


क 


त्या वेळीं त्यांचें वय सात वर्षांचे होते. मुलांची 
राहण्याची व्यवस्था ड्री वेटू नांवाच्या एका घमो- 
पदेश्यकाच्या. कुटुंबांत केळी होती. दुय्यम शिक्षणास 
वयाचे तेरावे वर्षी लंडनमध्ये सुरुवात 
होऊन, अठरावे वर्षी केंब्रिज विद्यापीठाचा किंग्ज 
कॉलिजकरितां त्यांना दिष्यवृत्ति मिळाली. दोन 
वषार्नी ( 0155लळा. प'५७० ) युरोपीय प्राचीन . 
- आरीक व लॅटिन वाहामर्यातील परीक्षा प्रथमभ्रे्णंत 
थेऊन, ते पास झाले. पुढल्या वर्षी इंडियन सिव्हिल ' 
सव्हिसची परीक्षा पास होऊन ग्रीक व लॅटिन्‌ भाषां- - 
मध्य त्यांनीं उच्चांक गांठला; पण. अश्वारोहण-_ 
परीक्षेला ते न बसल्यामुळे, तिव्ददिळू सव्हिसंमर्ध्ये . 
त्यांचा-प्रवैश झाला नाहीं. जर झाला असता, तर ते 
इतरांप्रमाणे कमिशनर, हायकाटे जज्ज किंवा एकाच्या 
प्रांताचे गव्हर्नरही झाळे असते. पण त्यांचे विधि-- 
ढिलित भवितव्य वर निर्दिट केलेल्या काव्य, तच: 
ज्ञान, योगाम्यास व. मंत्रदरष्ट्त्व या. नवार, 
क्षेत्रांत ठरलें होते, तिकडे. त्यांचा जीवनप्रवाह 
आपोआप वाहूं लोगळा, याप्रमार्णे इंग्लंडांतील .. 
(१८७९ ते १८९३.) 'चवदा वर्षीचे वास्तव्य 


संपवून, १८९३ सालीं ते हिंदुस्थानांत परत आले, . 


छंडनमध्ये अततांनाच ज्यांची वे बडोद्याचे नरेश. 
सयाजीराव महाराज यांची गांठ पडली; व दोघांच्या: . 
संमर्तीनें त्यांची बडोद संस्थानांत नेमणूक झाली. 
कांही दिव्रस मुलकी खात्यांत नोकरी केल्यावर, बडोद,. 


पुर्णे, या सस्थचे संचालक रा. दीक्षित यांना यंदांची 
रोजी थिऑसॉफिकळ सोसायटी, पुर्णे लॉजिन्मध्यें 
हेख श्री, चिपळूणंकर यांनी तयार केला आहे. येत्या 
हि. त्या निमिंत्तार्न अरविंदांच्या , जीवनाचा. व्र त्नः 


ज्ञानांचा हा अल्प परिचय वाचकांना औचित्यपूर्ण वाटेळ असा विश्वास आहे, “का. स 


मंद, १ 


- नेवभारत 


कॉलेजमध्ये ते इंग्लिशसचे प्रोफेसर व पुढें व्हाइस- 
प्रिन्सिपल पैहृणून काम करीत होते. या वेळी ते 
>ग्राक व लटिन्‌ माषांचे उत्तम श्रेणीचे वाडूमय- 
बि्यारद होते. त्याचप्रमाणें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन 
ब्र.इटॅलियन या भाषांतील उच्च वाड्मयाशीं 
त्यांचा चांगला सहवास होता. हिंदुस्थानांत येईतों- 
फ्थत पोबांत्य व हिंदी संस्कृतींचा त्यांना कांह 
संपक नव्हता. येथें आल्यावर आपला मातृमाषा 
बंगाली ब हिंदुस्थानांतील इतर कांडी प्रांतीय भाषाही 
ते शिकले. विद्ोषतः संस्कृत व प्राचीन आयसंकाते 
यांचे त्यांनी गाढ 'अध्ययन केळं व आपल जीवन व 
| पोषाख वगैरे सर्व राहणी आर्यसंस्कृतीनुरूप ठेविली, 
। याप्रमार्णे वडिलांनी नियोजित केलेले इंग्रजी थाटाचे 
भाष्रेचे बंडे साहेब अगदी त्याचे उलट पूर्णतया 


प्राचीन आर्यसंस्कृतींचे बनले, या'च काळांत त्यांचा . 


मृणालिनी बसू यांन्ेशीं विवाह झाला; त्यांचा व 
सयाजीरावमहाराज यांचा परस्पर प्रेमादराऱ्चा 
संत्रे होता ! तेथेच राहिळे असते तर ते दिवाण- 
पदाबरही चढले असते. पण पुन्हां विधिलिखित 
निराळेच ठरले होतें ! पुन्हां तिकडे .त्यांच्चा 
जॉवनप्रवाह वळला. याप्रमार्णे बडोद्यास त्यांचें 
वास्तव्य (.१८९३-१९०६) तेरा वर्षे होऊन ते 
५ कलकत्त्यास १९०६ सालीं येऊन-राहिले 


.. कलकत्त्यास येण्याला कारण लॉर्ड कशन साहेबां- 
नी केलेली बंगालची फाळणी होय. जनतेच्या 
अंसंतोषांच्या अग्नीच्या ज्वाळा भडकल्या होत्या, 
अरविंदांनीं राजकारणांत प्रबेश केला, त्यांनी राष्ट्राय 
पक्षेर्चे दैनिंक** बंदे मातरम्‌? या नांवाने काढलें, हँ 
पत्न.-संव॑ हिंदुस्थानांत. अत्यंत आस्थेने व उत्साहाने 
बांचर्ळे जात असें; त्या पत्राचा मुख्य आदेश, नुसता 
धंसाहतींच्या स्वराज्याचा नसून निर्भेळ स्वराज्याचा 
होतां. पण हें ध्येय निन्वळ राजकारणाच्या बैठकी- 
वरून मांडळं' न जातां, एकंदर जनतेची आध्यात्मिक 
बैठकीवरून जागते व्हावी, अश्या स्वरूपार्चे असे. 
शंतर- पुढाऱ्यांना ही.. मिश्नपद्धाते नापसंत. होती, 
महाराष्ट्रांतील दिवंगत देशभक्त. अष्टेकर-मेंडळीचे 
श्री. हरि रथुनाथ भागवत हें या * वंदे मातरम्‌ "ची 
मराठांतून  प्रतिकात . प्रासेद्ध कर्रात असत. था 
पत्राने झाळेली प्रचंड' जाणते. लक्षांत घेऊन 


श्रामरावेंदांवर सरकारने राजद्रोहाचा खटला 
मरला. त्यांत ते दोषमुक्त झाले, पण सरकारनेही तें 
पत्र बंद केल्यामुळें अरविंदांनी “: कर्मयोगी * नांवार्च 
साप्ताहिक काढलें, त्यांत राजकारणाचचा कांही भाग 
घाळून, ते गीता व उपानिषदें यांसारख्या आध्यात्मिक 
विष्रयांची चचा कर्रीत. या लेखांमधूनच, 
त्यांचे हछीचे गीतेवराल सुप्रासिद्ध निबंध प्रासेद्ध झाले 
यावेळी बंगालमध्ये एक सशक्त क्राप्तकारांची 
यचळवळ उत्पन्न झाली होती. त्यामध्यें. त्यांचे बंधु बरं 
हे प्रमुख असत. या चळवळीशी वस्तुतः अरविंदांचा 
संबंध नव्हता, पण सख्खा भाऊ या चळवळीमध्ये 
आहे या संशयावरून व मागिकतोळा बागेमध्ये 
बोंब तयार करण्याची सांधरने . तसांपडल्यामुळें, 


अरविंदांच्या,आयळंडमधीळ “* सिनफिन* स्वरूपाच्या, . 


राजकीय जाॉवनाच्या कांटा कांयमचा उपटून 
टाकण्याकरिता| सरकारने त्यांचेवर माणिकतोळा 
कटा*चा. पुन्हां खटला भरला. तो एक वर्षे चालला 
होता.सरकारतर्फे सुप्रासे्ध से. नॉटन्‌. हे बारेस्टर होते 


. अरविंदांतफे कै. चित्तरंजन दासं होते. जन. मि. 
बॉवचिक्राफ्ट होते. विघिघटना अर्शी की, हे बीचक्राफूटू 


अरिंदांच्याचबरोबर सिव्हिळ साव्टिस . पर्रक्षमध्यें, 


दुय्यम प्रतींचे खाळचे माक मिळून; त्यांचेबरोबरच . 


पास झाले होते. याही खटल्यांतून एंक त्रषाने ते 
ता. ९ मे १९०९ ला दोषमुक्त झाले 

या वेळीं राष्ट्रीय पक्ष क्षीण झाला होतां. कित्येक 
पुढारी कारांग्हांत टाकळे गेले, .तर कित्येक काळ्या 
पाण्यावर घाडले गेले; कित्येक तर स्वतः होऊनच 


देशोघडीला गेळे होते. अश्या स्थितींत एका बाजूने 
नेमस्त पक्षाच्याविरूद्ध, "वळवळ करणें, तर दुसऱ्या 
- बाजूनें राष्ट्रीय वृत्तीची जंनतेमर्थ्ये जाग्याते करणे 


दुष्कर झाले.अरविदांनीं राजकारणा'चा संन्यास केला, 
आपलें कार्यक्षेत्र.राजकारण नव्हे, असे ओळखले 


आध्यात्मिक उन्नतीकरितां साहाय्य करणे हेंच आपलें . 


कायं, अर्स ओळखुन ते प्रथम 'चंद्रनगरला व नंतर 


- पॉडिच्चरीला .जाऊन स्थायिक झाले, ही. घटना 


केब्रुआर्रा १९१० मध्ये झाली, व तेथेच आजपयंत 
न्वाळीसं वर्षे त्यांचे अखंड वास्तव्य आहे. न 

आतां त्यांच्या काव्य, ' तत्वज्ञान, योगाभ्यास व 
मंत्रद्ष्टत्व या कार्याचा विचार करू, 


योगी श्रीअरबिंद संक्षिप्त चरित्र व तत्त्वज्ञान 


अराविन्दांच्या साहित्याचे स्वरूप 


श्रीअरविंदांनी. आजपयत तीस-एक ग्रंथ प्राशेड 
* केळे आहेंत. कां्ही पद्यरूप तर कार्ही गद्यरूप आहेत. 
त्यांचें बाह्य रचनास्वरूप कांहीही असलें तरी त्या 
सत्रीमध्य अध्यात्माचा दोरा अनुस्यूत आहे. किंबहुना 
त्यांना योगाम्यासांत जें जे अनुमव आळे किंबा तत्तव- 
दर्शन घडलें, तेच त्यांनी कारही प्रसंगी काव्यखूपाने, 
निरनिराळ्या दांत गायिळे ! तर तर्वज्ञानग्रंथांत तेःच 
अनुभव त्र, दशन त्कारूढपद्धतीर्ने बुद्धिवादाला 
घरून मांडळे. पण त्या सवीचा गाभा त्यांना 
योगाम्यासांत प्रतीत झाळेळे अनुभव ब तत्त्वदर्शन 


किच 


हॉच होत. 

त्यांचे प्रमुख काव्यग्रंथ म्हणजे " 400818') पुहाळ' 
गू.,०ए७ 900 1)९%४ ! 'उवेश्ी' व “सावित्री ) हे 
होत. तज्ज्ञांच्या मते कावे व काव्यपरीक्षक या 
दोन्हीही क्षेत्रांत त्यांचा दर्जा प्रथमश्रेणींतच लागेल. 
त्यांच्या काव्यस्चर्नेत काय किंवा क्राव्यपरीक्षणांत 
काय, भावी कालांतील आगामी काव्याची .व कान्य- 
रचनेची पूर्वच्छाया इष्टोत्पत्तीस येते: यासंबंधी त्यांचे 
"उपा 7०७४ म्हणून लख प्रासेद्ध आहेत. या 
प्रमाणे काष्यकल्पर्नातच काय पण षट्पदी अगर 
भुक्तऊद यांत सुढां त्यांचें प्रभुत्व प्रशंसनीय आहि. 
बडोद्यास प्राध्यापक म्हणून त्यांचें वास्तव्य अंसतांनां, 
तथे श्री, रमेशचंद्र दत्त कांडी काळ (सन १८९९ 3 
दिवाण होते. , त्यावेळीं श्री. दत्तांचे 
महाभारत वे रामायण हे दोन्ही काव्यग्रंथ 


२ यासंबधी “सावित्री' 'आख्पानांतीळ त्यांच्याच हातच्या पुढी! 


आहेत, पहा, : . 


0पान कळपड 8 णापशा 10 १०पा०]8 08: 
गृ ०पट्टा) ०७प"९'5 6000'911९05, 


प्रासिद्ध होऊन, त्यांच्या विद्त्तेची साहजिकच हू” 
कडे वाखाणणी होत होती. त्यावेळीं अरविंदांनीर्ही 


महाभारत ब रामायण या ब्रंथांतील कांही प्रकरणे 


काव्यरूपांत राचिलीं होतीं, ती प्रकरणें रमेशचंद्रांनी 


वाचून. पाहिली, त्यावेळीं त्यांनी. असे उद्घार काढिळे' . 


कॉ. मी माझीं भाषांतरे करण्यांत *न्यथ काळ घाढन 
विला. मळा .जर हां. प्रकरणें आधी वार्‍चावयासं 
मिळाली असतीं तर. मी माझे ग्रंथ. प्रासेडच केले 
नसंते ! २ वर उल्लाखिळळे अरविंदांच्या पांच, काव्य 
ग्रंथांपैर्का पहिळे तीन- (40499, 11195, 1.07७ ध्णत 
10७४) ) हवे तर उघडच आध्यात्मिक आहेत, . पण 


“उ्वक्षीरव'सावित्री! ही काव्ये पौराणिक कथानकांच्या. 


स्वरूपाची असूनसुद्धा त्यांत. आत्मज्ञान भंरपूऑर 
ओतळें आहे. ' सावित्री ' या काव्याचे आजपर्यंत 
तीनच सर्ग. प्रासेड झाळे अहित. पण त्यांचा 
विस्तार मिल्ट्नू कवींच्या ऐक्रःवती80 1.05. वं 
ए%०१ताड७ ९४७000 या दोन्ही काव्यांच्या एकत्रित 
विस्तारापेक्षां जास्त झाला. आहे. व अंतरंग जर 


'वाहिंळें, तर सावित्री सतीर्न॑ आपला मतो सत्यवान . 


याला यमंदेवाच्या पाह्यांतून मुक्त केले, येवढेच .साचे 
कथानक असतांना, तें काव्य वाचून, हे कांव्य नेसून 
“असतो मा सदू गमय । तमंसा भा ज्योतिगेमंय 


- मृत्योमी अमृते गमय--हे. प्रभो, मला असतांकडूंने 


सताकडे पोंचवा; .अ कारांतून प्रकाशाकडे मार्ग 
दाखवा. मृत्यूकडून अमृतव्वाकंडे वाट दाखवा या 


उपानिषदू-यचनांवर. एक .महाभाष्यःच .आहे. असे. 


आढळून येते. व म्हणून'चत्यांन्रीया काव्याला स्वतः 


के, 


ल जओाळो किती . 


० तण पला उण्तँ, , 


ही तु. > डी र्म य 2 र 


0पा ली. वे्ञागला९58 ९18४0 - डा'0॥ (० ष्र . ६ ग, ण 
..1)९७ 18 0पा' 70080 (0 उपल्ध. .| र. क्क वटी लड अ 
५८ श०७ ल क०९०”" पाट छगाव७ एगं०७& रा] , 


»,/_ ,/ 


क 


रर लखप्रपशा'5 पाल दश) ७००१ छा 1छछॉ. व 
| . हकषणर, 3०० शा. 0कपकी 
4 


उ्षशाप१न्न् 1.९टकापे दात 8 87१00/'सावित्री'- 
ःथा व आध्यात्मिक . संकेत अशीच संज्ञा 
देली आहे. 

तत्त्वज्ञानाचे त्यांचे मुख्य  शेथ म्हणजे 
इिहला& 0 घाढ ४७१७५ “ ग शिंतेताळ ल. 
७ शाळत. 6 पजझायया$. 0. णा8 
धैऱळीठ माठ । ईशोपानिषदू ५ 'गीतानित्रेघ व 
1715 11016. !, पेकी ज्ञेवटला ग्रंथ म्हणजे 
यांचा (18४0070 0908 ) महान्‌ ग्रंथ होय. 
आर्‍्चा विस्तार दोन भागांमिळून दोन हजार 
[ष्रॉंचा आहे. त्यांत आर्य तत्त्वज्ञानाचे सव भाग 
ऊन गेळे आहेत. र्‍या ग्रंथाची बाहवा पौर्वात्य व 
शश्चिमात्य दोन्ही खंडांत झाली आहे. कारण त्यांची 
ए्वना व चची योगानुभवावर्च पण तर्कारूढ 
बुद्धिवादाच्या ब्ैठकीवरून केली आहे. त्यांत कांही 
ठकाणी पूर्वांचार्यीची मांडणी ब दृष्टि सदोष ठर- 
घेळी- आहे. तसेच पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानांताल सदोष 
॥ अपूर्ण स्थळांचाही परामर्ष घेतला आहे. म्हणूनच 
कांही ' महिन्यांपूर्वी, आंम्र प्रांतांतील अन्नमलाई. 
वेद्यापीठातर्फे त्यांना मानपत्रे देऊन त्यांचा मोठा 
उत्कार करण्यांत आला. तसेच. अमेरिकेत यंदा 
यांच्या या महान्‌ कृतीची, त्यांच्या वाढदिवसा- 
नेमित्त, विक्षेष आद्रात्ति काढून प्रतिद्ध करण्यांत 
आलो.. त्याचप्रमाणें नोबेळू प्राइझ मिळालिल्या 
ऐकडील प्रसिंद्र साहित्यिका पळ बंक्‌ वगैरे साहि- 
त्यकांनी, यांना बाडमया'चें श्रंदार्चे नोबेल्‌ 
गारिताष्रिक देण्यांत यावे, अशी शिफारस केला आहे, 


शरवबक्षानाच स्वरूप 


त्यांच्या तत्त्वशानाचा सारांदय असा$'हें जग निव्वळ 
त-चेतन्यरूप नाही; अगर निव्वळ असत्‌--जडरूप 
पाहीं, य़ा दोन्ही तत्त्वांनी त॑ संमिश्र आहे. यांपैकी 
ऐकाच तक्ष्व-भूमिकेच्या अतिरेकं अगर आग्रह धरल्याने, 
रि पती काय किंवा पाश्चिमेकंडील काय, तत्त्वज्ञान 
उदोष झालें आहे. निव्वळ सदुरूपा'चा, अध्यात्माचा 
श्रतिरेकी आम्ह घरल्यानें पूर्वेकडे मिथ्यावादाचा जन्म 


ल नवभारत 


झाला व जनता निल्क्रिय.झाली; तर उलट पश्चिमेकडे 


जडवादाचा आतिरेक झाल्यानें भोगवाद जन्मला व. ' 


जनतेमर्थ्ये स्वाथ वाढला. जगांत ह्य व॒ अदृश्य 
अश्या अनेंक सृष्टी अगर लोक आहेत, पण हे सगळे 
भूलोकापासून ञह्मलोकापर्यंत, तगळे सारखेच इंशकृती- 


ने, अतएव सारख्या महत्याचे आहेत. भलोक हा 


होते, शाणाठ 08 ळत. जघ8 बोय ग धराट. 
होता, 158 106 एश'6 017 फीक्माठत; ला. स्व्वाणी -. 


डे 


अपवित्र व मिथ्या नाहीं व स्वगे हा कांदी विष 
पवित्र व दैवी स्थान नार्ही. पाश्चिमात्य उत्कांति- 


बादाळा, जडाच्या अंतर्यामांत वसत असलेल्या. 3 


चेतन्याचें आ्ततत्व मानल्याशिवाय, सूलयत्व. येणें 
शक्यं नाहीं. आतांपर्यंत मानवाऱ्चा विकास देह- 
प्राण-इंद्रि ये वमन यांच्या विकासाप्यंत येऊन 
पोचला आहे. यापुढे उन्मनी अवस्थेकडे हा 
विकास जाणार आहे व या -स्थितीपर्यंत जाण्याची 
पात्रता सध्यांच्या मानवाळा निकटवती, जवळच 
आली आहे. पूर्वीच्या काळांत कित्येक कहुषींनी ही 
उन्मनी अवस्था गांठली, पण तेथीलच उच्च आने- 
दांत ते इतके मझ झाले की, ते इहलोक विसरून 
तेथेच रममाण झाळे व ब्रह्मानंदा. ळागली 
टाळी ।.. कोण ' देहाते. सांभाळी 1! 


जन्म झाला, वस्तुतः त्या उच्च भूमिकेवर पोचल्यावर 
त्यांनीं तेथील तेज, तथील, सामथ्य, तेथील ज्ञान व 
नेथीळ आनंद या भूलोकापर्युत खाली आणायला 


पाहिजे होता ब याप्रमाणें आपली 'स्वतःच्ची पूर्ण . 


उत्क्तांते करून, लोकसंग्रह्वळा--म्हणजे सवे मानव- 
जातीच्या उत्क्रांतीच्या कायीळा ढागोयला पाहिजे 


ही छेटो या तत्त्वश्ञान्याची वणन केलेली स्थिति ही 


खरी आम्मज्ञानाची स्थिति होय, वैयक्तिक मुक्ते- ही . 


खरी मुक्तीचे नव्हे, पण हें त्यांच्यानें झांळें नाहीं. 
जगाच्या उत्पत्तीचे कारण अविद्या, अहंकार अगर 
भ्रम, - यांपैकी एकही खरे नाही, या. संत्रंघोत त्यांचे 
५ जविन्मुक्त 
काव्य वांचण्यांसार्स्खे 


आहे. ' यांतील. माझे 


अशी . ' 
त्यांची अवस्था झाली. या'च वृत्तीतून मिथ्यांबादाचा. . 


आठ कवितांचे (१७३१४ मधील) 


न र्ड 


योगी श्रीअरविंद £ संत्षिप्त चरित्र व तत्त्वज्ञान 


विचार वेदांती लोकांना पटणार नाहीत ' असें 
त्यांनी स्पष्ट म्हटलें आहे, 
योगाभ्यास | 

श्रीअरविंदांच्या योगाभ्यासास सन १९०५ 
सारली बडोद्यास असतांनाच सुश्‍्वात झाली, त्यावेळी 
योगिजनांच्या सहवासाकडे त्यांची मनोवृत्ति विशेष 
असे.त्यावेळची तप्शलवार माहिती उपलब्ध नार्ही. 
पण त्यांचा अभ्यास कांही दिवस नर्मदातीखासी 
ब्रह्मानंद यांच्या एंका शिष्याच्या साहाय्यानें चालला 
होता. त्यांनी प्राणायामापासून' सुरुवात केली. 
कांही. दिवस. उमरावतीचे महाराष्ट्रीय ग्रह॒स्थ के. 
विष्णु भास्कर लेले यांचेही त्यांना मार्गदर्शन झां, 
बडोदा कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल ए. बरी, झाक यांनी 


(1) 


* त्यावेळच्या श्रीअरविंदांच्या वृत्तीबद्दल उद्गार काढले. 


की,“ जोन्‌ ऑफ आकेचे कानावर देवंलोकांतील दाब्द 
पडत असत, तर श्रीअरबिंदांच्या डोळ्यांसमोरून 
*देवलोकांतीळ 1दैव्य द्वन ( षांशं०18) जात आहेत.” 
पुढें ते कलकत्त्यास गेल्यावर १९०६ ते१९०९ 
पर्यंत त्यांची प्रगति विद्वेष झाल्यासारखी दिसते. 
कारण माणिकतोळा-खटळला एक वर्षभर चालत 
असतां त्यांची इृत्ति इतकी योगस्थ होती कीं 
त्यांनींच. स्वतः आपल्या ' कारा-कद्वाणी ? या 
लेखांत लिहिळें आहे की, '' ' कारागारांतील “एक 
वर्षाचे वास्तव्य ! असा या वास्तव्याचा मी उल्लेख 
केला आहे; पण वस्तुतः इं वास्तव्य एखाद्या अरण्यां- 
तीळ आश्रम-जीवनच तपस्वरूपी होते, नरिटिश 
- सरकारच्या रागाने मार्झे कल्याण झालें व त्यार्चे फळ 
म्हणजे मळा ईश्वरी साक्षात्कार झाला, त्या वेळी 
त्यांनी कोंटींतील सव व्यवहार-चोकश, साक्षीदार व 


वैधाठपष्टा 6008000102 112 
"७158 पठ एता णां 
फए०/ ॥11) (08 9001785 छा'6 
1 रर 810 18 १४९0५ छा 
९01]7 ६० 


पु, पापा छा१९-का1९०९0 6506, 


त्यांच्या जबान्या, चौकशी करणारे जज्ज त्यांच्याऱच 
केंब्रिज कॉलेजांतील सहाध्यायी मि. बीचक्राफ्ट, 
सरोंरी वकील व त्यांचें माषणें-ह्या स्व घटंना 
व माणस त्यांना श्रीकृष्ण व त्याचे लीलारूंप दिसू 
लागलीं, त्याच सुमारास त्यांना योगदीक्षानुम्रह 
कोणातरी 'सि्ध महंताकडून झाला असावा अशें 
वार्य्ते, ' र 
सन १९१० मध्ये पॉडिचरीस स्थायिक झाल्यावर 
हा त्यांचा .अभ्यांस अखंड व शांत रतीने चाळू 
झाला. 'चार वर्षीर्नी त्यांनां ' आर्य! हें मासिक 
१९ १४ सालीं सुरूं केळ, कांड्री वर्षांनी मि. पोल 
रिझ्षड व त्यांच्या पत्नी. मादाम मीरा रिदाड हें पाति- 
पत्नींचे जोडपे .अध्यात्माच्या श्षोघांत त्यांच्या 
ददीनास आलें व तेथेच त्यांर्चे शिष्यत्व पत्करून, 
त्यांचे सहकारी बनलें. प्रथम . ' आये? मासिकांवर 
श्रीअरविंद व हे दोघे असे . तिघेहि संपादक म्हणून" 
लिहिले जात असत. पुढें मि. पौळ रिशडे हे परत 
स्वदेशी गेळे, पण त्यांच्या पत्नी या तेर्थेचे आंजं- 


पर्यंत . प्रमुख कार्यकर्त्या म्हणून आहेत. त्यांना. 
(थम्कश') “ माताजी ! या नांवानें तेथ संबोधिले: - -- 


जाते. ' आर्य! मासिक सन॒ १९२१ मुर्ध्ये बंद झाळें. . -. 
त्या सात वर्षांच्या अवकाशांत . श्राअरविंदांन्यी सथ. 
ग्रंथसंपात्ते बाहेर पडली. ह्यांपैकी योगाभ्यासयाचे ग्रेथ 
। टुरुषी७ाऊ ०:_ १०९७ ५ “ रळ "द्यात त5 
गांग्ल8 ९, _ * जिंड्राड णा. के०९७” ये 
*पृ.ाड णी लिण 4 पा” ०० ४०५. 1 802 
हरे होत. हृ्ली तेंच ग्रंथ फिरून संक्रालित रूपाने पुन्हा 
तपासून सुवारून प्रसिद्ध केळे जात आहेत. गेल्या पांच 
वषीपासून * 40ए७॥/ या नांवाचे. एक त्रेमासिक्र 
त्यांचें शिष्य काढीत अवतात. व्यांत कांही लेख .: 


३: ह्यांतील पुढील कवितांमध्ये आपली जीवन्युक्ताची कल्पना त्यांनी स्प केली नाहे * 


00 (0 8 100081 10५४, 

घात ७ण9ते 10 एपण्प8 र्फ, 
8 ७1६४-शा'०णाठ, । 
118 ४७शभातांत 8900); . 


छट ०१७ िणि'०७३ ४० भ्या ९४६0 


1९" ठाप्पा हर्ता 180पप' व 


हतात 5९), जाणा 107, पर घाटा 50ण0०फा, 


- (दाट पेण्पा ताषट्रागार्‍०॥ 
पन्घटा8.६0 ॥ए65............ 


प 


पा९उप००॥8टांभाई तेद्वाण८0 ७४८ , 


, नवभारत 


* स्वतः श्रीअरविंदांचे असून कांही मवान ग्रंथही 
लखरूपाने येत आहेत. । 


* एका नवीन क्रियाशक्तीच्या शोधांत ' 


याप्रमाणें श्रीअरविंदांचा अभ्यास ब उद्योग 
शांत रीतीनें चालला असतां बाह्य जगांतील त्यांचे 
स्नेही व सहकारी यांना त्यांची आठवण होऊन 
त्यांचे मार्गदर्शी पुढारीपणाचची जरूरी भासे. त्या- 
प्रमार्गे पॉडिचरीस आल्यावर सात वर्षांनीं त्यांना 
कॉँग्रेसने अध्यक्ष नेमण्याचा ठराव (१९१७) केला; 
पण तो मान त्यानीं सविनय नाकांरळा. एकदां 
(१९२०) लाला लजपतराय व देवदास गांधी 
त्यांना परत बोलावण्याकरितां स्वतः गेळे, पण त्यांनी 
तें नाकारले. एकदां तर १९२२ मध्यें त्यांचे स्वतःचे 
बकील बाबू चित्तरंजन दास त्यांना बोलावण्यास गेले. 
पण त्यांना. उत्तरादाखळ लिहिलेल्या पत्रांत ते 
म्हणतात : ““ मानवजांते एका चक्रापत्तींत सांपडली 
आहे. मी. एका नवीन क्रियाशक्तीच्या शोधांत 
आहे....... समाजरचनेकरितां एक निर्दीष पाया 
हवा आहि 1! १7 9 नै 


'यानंतर सन १९२८ सालीं रवींद्रनाथ टागोर 
हे युरोपकडे जाण्यास निघाळे असतांना यांच्या 
भटीकरतां त्यांनीं पॉडिचरीला सुद्दाम मुकाम केला, 
व त्यावेळी भेटीमध्ये ते त्यांना म्हणाले, “ माझें 
तुम्ही ऐका. तुम्ही जगाला देण्याकरितां एक संदेश 
संपादन केला आहे, व तो तुमच्या मुखाने आमच्या 
कार्नी पडण्याची, आम्ही वाट पहात आहोंत. हिंदु 
स्थान हा एकंदर जगाला तुमच्या सुंखानें . संदेश 
देणार आहे. !? यानंतर १९४३ सालीं त्यांचे एक 
पट्टशिष्य दिलीपकुमार रॉय यांनीं त्यांची विशेष 
भेट घेऊन त्यांना विचारे, “। तुम्ही आतां बाह्य 
पेगांत केव्हां येंणार ? १7 तेव्हां श्रीअरविंदांनीं स्मित 


केळे, व म्ह्टले: “ते मळा माहीत नाही. !!. 
दिलीपकुमार यांनीं फिरून प्रश्न केला£ “या 


तुमच्या बोलण्याचा अर्थ काय | हे तुम्हांला खात्रीने 


माहीत असर्लेंच पाहिजे. ?”. तेव्हां श्रीअरावेंद दृंसून 
म्हणाळे £ “ तुम्हांला ज्या तऱ्हेने कोणतीहि गोष्ट 
!हीत होते, त्या तऱ्हेने मळा माहीत होत नाही. 
मा हल्लीं मनो भूमिकेवर नाहीं. कोणत्याहि गोष्टीचा 
त्या 'यू(मकेवरून मी निश्चाते करीत नाही. हला 
माझी परिस्थिति पूर्वनियोजित नाहीं. ! 
वरील.सर्व घटना वाचल्या म्हणने पुराणकधानकां- 
ताळ ध्स्वाची आठवण होत़े, धरव देवाच्या तपासाला 
जात असतांना त्याचा बाप त्यांच्या पाठीमागे घांवन 


वि 22.४, जी 


जाऊन, 'तुला एक गांव देतो ;दहा गांवें देतो,सव राज, 


देतो, पण तूं परत फौर, ? अर्स म्हणाळा, पण घ्छूव 
हा परत फिरलां नाहीं, या गोष्टींची सहज आठवण ' 


होते. ब अराविन्दांची योगाभ्यासाबद्दळ एकनिष्ठा व 
पूर्णतया केलें आत्मसमर्पण प्रतीत होते... 


आश्रमीय जविन 1 स्य वी 


_ याप्रमाणे ध्रीअरविंदांचा योगाभ्यास, वाळ्यार्यान-उद्योग 


चाळू असतांना कांडी वर्षोर्नी युरोप,अंमोरेका व हिंदु- 
स्थान येथील अनेक स्री पुरुष मुमुक्षेजन तेथें त्यांच्या 
दर्शनास येऊन अभ्यासाकरिता राहू लागळे. त्यांची 
.राहाण्या-जेवण्याची सोय करणें जरूर झालें.त्याक्ररितां., 


अनेक इमारती व घरें कांही खरेदार्ने. तर कांही. “ 
भोड्यानें घेण्यास सुरुवात : झाली. . मुख्य इमारत . 


"गोलकोंड' यामर्ध्ये भ्रीअंरविंद,, माताजी व कांही 


निवडक शिष्य राहतात. बाकीच्या इमारतातूनं 
इतरांची व्यवस्था . असते. . याप्रमाणें इली , तेथे. . 
सहाशेंच्यावर अंतेवासी रहात आहेत. त्यांमध्ये ी 


५. हु > 2 ४१. - र) विशारद क 
वाडय़य, ' विशञांन, कला वगरे विद्योंतून विशारद 


झालेले ब अनेक 'घंद्यांचे व दर्जाचे ज्ली-पुरुष आहेत. . 


१.61 586 पाण हाते पाल'७ पाव्ाश”्कीऱ ध्या धा जिक्षा ठद्या ॥र्ण ह७ ग्या र्ल लाठ एप्स्य& र 
४८४८ 318 8९6 8 घा श898-"७8त्ा2्ट, प) 18185 १186त ॥ण0] 00 ० १ १९४७ /0६विकर० ०० 
॥8ए€ 8] €0 ॥टणक्यांच ग हॉगि'उपारहर्या; 101३0 वरभणांग60 ७० ७ कणर आ धा ळाठता8] 


भेव, ७) 11576 हळ 8पा6 छावे ७०७७ 0०8868अ0 ० फाड ४2७ रण गा. ढट०४..> १९ भ 


न्द 


प्र०7 1922 , 


री 


त. 


वर 


यांग 


* त्यांची. राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था अगदी 
साधी व सात्त्क तऱ्हेची ठेवली आहे, तेथे अध्य 
यनाकरितां ग्रंथालय, ग्रंथ-विक्रविं दुकान, एक पेढी, 
प्राथेनारमंदिर इतकीच व्यवस्था नसून इमारतींच्या 
भोंबंती उद्यानभूमिका व खानकुंडें यांचीहि व्यवस्था! 
आहे. उद्यानांतून सर्व तऱ्हेची फुलझाडे व फळझार्डे- 
हि आहेत. कांही अंतरांवर देतें घेऊन तेथें भात व 
इतर अन्नधान्ये पिकविली जातात. याप्रमाणें त्या 
ठिकार्णी पूव व पश्चिम या दोन्ही संस्कृतीचा मधुर 
संगम झाळेळा असून, एकंदर बातावरण शांततेचे, 
समाधानाचे व स्वावलंबनाचे आहे; याप्रमार्णे या 
उत्कृष्ट आश्रमाची उभारणी वर उल्लेख केलेल्या 
$ माताजी ! (मादाम्‌ मिरा रिशर्ड ) यांच्या कर्तंब- 
गारीची आहे. 
/__ श्राअरविंदांची राहणी अत्यंत 
एका[तिक आहे. त्यांचें. दर्शन राज फक्त माताजी 
वगैरेसारख्या अत्यंत निकटत्रती माणपांना'च तेवढें 
असते, बाकीच्यांचा ' व्यवहार खासगी, पत्ररूपार्ने 
अगर लेखी प्रश्षोत्तरूपानेंच सर्व असतो. ही व्यवस्था 
माताजींकडे आहे. अंतेवासी व बाह्य जगांतालि 
इतरही मुमुक्षंना वर्षांतून चार वेळां म्हणजे केन्र- 
वारी ता. ९१, एऐाप्रिळ ता. ४, ऑगस्ट ता. १५ 
व नोव्हूंबर ता. २४ या चारच माहेन्यांत या विवक्षित 
तारखांनाच फक्त दर्शनळाभ असतो. त्या दिवर्शी 
श्रीअरविंद खुर्चीवर बांहेर येऊन बसतात ब जमलेले 
लोक रांगेने 'एकामागून एक दरशनपुष्पांजाळि अर्पण 


१ « गृह 1१) खा प३९शो हयात हम्शा्टणा क 


एछशागात 0० ४॥॥९९8, १०४७ ॥७ णांशाात 
5०१४ ०० णा 9 ञा0प४. 


वैतात शी. ७४ प09८२१ा” चा 


. एकाकी ब. 


॥] श्रीअरविंद : संल्लिप्त चरित्र व तत्त्वज्ञाने 


करून पुढें जातात. याप्रमाणे त्या दिवर्शी हजार- 
दोनहजार ममुक्षुजन येऊन जातात, हा समारंभ 
साधारणपणे तीन तासांचा होतो. 
गुरुस्थानी कोण असावेत ? 

श्रीअरविंदांचें वरप्रमाणें लिहिंळेळें अलोकिक 
जीवन वाचल्यावर एक अत्यंत नाजुक पण मनो- 
रंजक प्रश्न उत्पन्न होतो की, त्यांच्या या थोगाभ्यांसा- 
मार्गे केवळ आत्मस्कूतीच तेवढी आहे, किंवा 
एकाद्या गुरुस्थानी असलेल्या विभूतीर्चा प्रेरणा व 
मार्गद््तीन आहे ? यासंबंधीं पुढील गोष्ट विचारांत 
घेण्यासारखी आहे. त्यांच्या काव्यप्रंथांत ॥प76 
70०९05 म्हणून एक प्रकरण आहे. त्यांत एक 
काव्य पिट वका ड-त्यांगपपां या संरेचें आहे. 
ह्या काव्याचे त्यांनी वर्णन 
" उपा ४ 097 फुटु उपाव, घछ 


0०७० 1000980॥'पळअांणा "0... ग्रा. टशाकिछी 
1०% ग्या र्णा शिव्या डाय 000 


केवळ कल्पनातरंग, सिद्धपुरुष या अधिकाराच्या 
मध्यवती कल्पनेची काव्यमय पुनरचना ?” असें केलें 
आहे. या. काव्यांत  क्रषि कुथुमी यांनी आपले 
स्वगत विचार मांडळे आहेत. त्यांत त्यांनी आपले. - 
पूर्वजन्म व भगवान्‌ व्यासांच्या मार्गदर्शनाने केलेली 
हठयोग-व राजयोग-तपस्या, अखेरीस श्राकृष्णाचें 
झाले दर्ान, यांन्ये वणन करून श्राकृष्णांनीं त्यांच्या- - . . 
कडे नियोजित केलेल्या कार्यार्चे स्वरूप दिळें आहे. 


७७७7. छण्वा'वे | 
(ण्क्ड; 


तते खाल टक्का) 8ा'00 (0 000, 17108 01 10855, 


10 8 100158810९, (0_358 


1; ७०१0९ गा लोट 


7 शाशाणण टाश्था; 1 ९६९९0 उघा०का]02० ॥श'२. 
1 11९2 वेरूटहया0, 


. पुण्या ७० एपणाछा ता3्रया6 8 


हत ळा णांत याशा, 0100४ 
'भलेलींप३2्ट घात ढणयींपणष्टर 80॥)58-- 
प्रा गता 9४० 
७ उणा 900 शांणा शेते, 


९७, 
_ 655808 ण. परा आणा, एण', 
1 1९७ ट्या, (0 


ष्ट पाड िळ्षपाहर्ताऊ 


गृप २०८७ 1] 00 टांशएशा 08७८ 0 पाशा, 


गृप 8०टॉ8 ४09)), ७6986 


पा हणण तैकेष्ला88. कार्या; 
औत कैणाशंभया एशछी) पाण 8 


13188१. जाप ॥४॥०७1७0४७, 10४6 द्यात णि०$९॥०9१ 
- घात झांडतणा ०७8688. तयां प्त 88 श०पत. 
व र 
७ 


अनुक्रमणिका 


करतांना. 


नवेंभारतं 


त्याप्रमाणें त्यांचें कार्य कल्युगामध्यें निरानेराळ्या 
योग्य लोकांचची कल्कि-अवतारा'चे आरंभाकारितां 
: निवड करून त्यांना त्या अवतारांतील कार्य करण्याची 
पात्रता त्यांमध्यें उत्पन्न करणें, हे आहे. 

आतां या ठिकाणीं असा एक नाजुक पण गूढ 
ताशविक प्रश्न उत्पन्न होतो की श्रीअरविंदांचे 
गुरुदेव कोण ! त्यांना अनुग्रह कोणाचा ! हें कर्घीच 
त्यांनीं अगर इतर कोणीं प्रगट केळे नाही, असाच 
प्र्न श्रीसमर्थ रामदासांच्याबद्दल निघतो. कोणी 
म्हणतात, प्रत्यक्ष श्रीरामचंद्रांचा*च त्यांना अनुग्रह 
होता. पण योगशास्त्राच्या दृष्टारने हे उत्तर समाधान- 
कारक नाहीं. तसेच अरविंदीांबद्दल आहे. सिद्घावस्थेस 
पोचलेल्या आधेकाररी पुरुषांमधून प्रतीक म्हणून त्यांनी 
क्टृषरि कुथुमी यांनाऱ्च निवडून त्यांच्यासंबंधी काब्य का 
रचळें असावे १ पुराणग्रंथांतून कट्रषरि कुथुमी यांचें 
वर्णन, भगवान्‌ व्यासांच्य़ा सामवेदींय रिष्यपरंपरेपेरकी 
ते एक होते, असे आहे. त्याचप्रमाणे. मॅडम्‌ ब्लेब्ट- 
ट्स्की व कर्नळ ओळिकाट यांनी ज्या अट्परिद्दयाच्या 
आज्ञेने व मार्गदर्शनाखाली थिओसाशिकळ सोतायटा- 
र्‍्ची स्थापना केली, त्यापैकी हे एक आहित, अर्स 
आरंभापासून थिआसॉफिकळ सोसायर्टाच्या 


'अरविंदबाबूंच्या योगसाधनेचें साधन . 


ी ८ क य. ट्र जड च ह व रड | 
नीवनाऱची पूण च्या योगसाधनेचें साध्य आहे. निसंगाला किंवा आतिम दिव्य ४ 
जीवना'ची पूर्णता हें अरविंदबाबूच्या योगसाघनेचें साध्य आहे | 


इतिहासांत नमूद आहे. त्यांचें नांव "थिऑसफीय 
ग्रंथांतून ॥॥॥७(७1' 1९००७10००१ अर्से 
लिहिळे जातें. त्यांच्याकडे पुढील युगांत “यास!- 
कार्य नियोजित आहे, व व्या कायौीर्चे स्वरूप 
मिसेस बेझंट यांनी अनेक व्याख्यानांतून 
श्रीअरविंदांच्या वर्राल शब्दांतच अनेक वेळां केल 
आहे. यावरून आमचा कयास असा आहे कीं, कषि 
कुथुमी हे त्यांच्या गुरुस्थानी असावे व त्यांना 
त्यांचा दौक्षानुग्रह माणिकतोळा खटल्याच्या सुमा- 
रास १९०९ साली, आगेमागे झाला असावा. वस्तु- 
स्थिति काय अधेल ती त्यांची त्यांना स्वतःलाच 
माहीत, 

“५ ॥ 18" शा 01 0180858 फां] व्रिरट 
॥0व ज॑ ॥७॥॥॥1897 7906. मानववंद्यामर्ध्ये एक 
नवीनच ऐक्यवृत्ति उत्पन्न होणार आहे” हा 
सध्यांच्या मानवसमाजांला तिच्या भवितव्यतेसंबधींचा 
त्यांचा दिव्य संदेश आहे. गेल्या दोन हजार वर्षा- 
पासून मानवसमाजांत ज्या अनेक घटना झाल्या 


आहेत त्यांचे. ऐतिहासिक पर्रक्षण केलें. असतांना 


श्रीअराविंदांच्या या भावी दर्शनाचे प्रत्यंतर सहंज 


पटण्यासारखे आहे. 
न | 


शक्तीला आपलें जावन पूर्णतः समर्पण करणें, हें त्या साधनेने साधन आहे. ह्याच द्व्यि शक्तीला ते "झुई' 
अशा विशुद्ध, अंपार प्रेमदरीक लाडिक नांवानें संबोधतात.. या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षांत ठेवणे जरूर आहे 
कीं, अराधिंद महर्षि ज्या एका उच्च पातळीवरून जीवनाचे चिंतन करतात (त्या पातळीवर शब्दांचे रूढ 
अर्भैह्ि बदळून जातात. निसर्ग, वास्तवता, आई, जावन, समर्पण इत्यादि सवे शब्दांना एक उदात्त, विशाळ 


अतीन्द्रिय अभ प्रात्त होतो. त्यांचा निसर्ग म्हणजे चमचक्षूना भोवती दिसणारी जड साष्टि नव्हे, भावनेला 
जाणवणारा बाह्य धिषय नव्हे, बुद्धीलाही जें आकळूं शकत नाहीं तें पाहूं शकणारी !देव्यददष्टे त्यांच्याजवळ . 


आहे, आणि ल्या दृष्टीला दिसणार्री जी साष्टि आहे तिला उद्देशून ते रूढ शब्द वापरतात. त्यांचा विचार- 
प्रदेश इंद्रियांच्या नि बुर्ढाच्या कक्षेपलीकडे सुरू होतो. आणि म्हणूनच त्यांचा * निसर्ग ) म्हृणजे सबेघ 
विश्वजीवनाच्या मुळाशी असलेली प्रेरक 'चेतन्यशाक्त होय, 


_ --।सिद्धार्थ!, ' नवशाक्ते.', सुंबई, १५-८-४९. 


-कखखगघर चिज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


शर्ट 
गी हळ चण्वालंडी 8पड(भाठ 0: पाठ ७0183? 


वाचा यी 


वार्‍चा प्रबंध सादर केला होता. त्यांतील पाहैल्या 
गर्त प्रकरणांत वाणिलेल्या न्यायसंस्थांची अगदी 
पौडक्यात व सारख्पाने येथे माहिती दिळी आहि 
गमुळे प्रस्तुत निबंघार्चे स्वरूप नीट समजण्यास 
रळ प्रबंधाची थोडक्यांत ओळख करून देर्णे जरूर 


। सदरील प्रबंधामर्ध्ये एकूण आठ 'प्रकरणांचचा 
मिवेळ्ञ झाला आहि. पाहिल्या तीन प्रकरणांमध्ये 
जिसत्तानिष्टित न्यायसंस्था ( 10079) ठप्वालंछो 
रशएपरएंगा8 )च ऐतिहासिक व घटनात्मक दृष्टीनं 
वैवेचन केलें आहे. चोथ्या प्रकरणामर्ध्ये . लोकरूढ 
[0०७१1४४ ) न्यायसंस्थांची. वरीलप्रमार्णेच माहिती 
टु आहे. पांचब्यामर्ध्ये न्यायाविषयक कार्यपद्धाते 


2700७०) वार्णिळी आहे. सहाव्यांत दंडमूल 
यायपद्धती-( 0पंफां७] 11800 )-विषयी माहिती 


दी असून प्रायश्चित्तपडताचाहि त्याच प्रकरणांत 
मावेरा केला आहे. सातव्या प्रकरणांत. गुन्ह्यांचा 
पध व काराग्रहपद्धाते यांविषयी माहिती आली 
प्राहे, आठव्यांत एकंदर प्रबंघाःचे थोडक्यांत 
ाश्वविक इया सारसंकलन केळ आहे. 

देशांतील संस्थांमधून त्या देशांतील एकंदर 
॥रिस्थिताचचे चित्र . प्रातिर्बिबित झालेलं असतें व 
गामुळे पाहिल्या प्रकरणाच्या अगर्दी प्रारमास या 
॥ंचर्शे. वषीर्ताल महाराष्ट्राची एकंदर पारोस्थाते 
रर्गिळी असून त्यांत मुख्यतः सामाजिक संस्थांची 
इपरेखा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अद्या प्रकारें 


भौगोलिक, एोरतह्याधिकं, राजकाय, घटनात्मक, 


शमांजिक व धार्मिक अश्या विविध - हाश्कीनांवून 
नंब, | भ ही 


विश्वविद्यालयाच्य़ा डोक्टरेटपदवीकरितां, 


डॉ वि. ज्य. गुणे 


महाराष्ट्रांतील न्यायसंस्था ( इ. त. १३००-१८०० ). 


था न्यायावेधयक संस्थांची माहिती देण्याचा प्रयत्न 
या प्रब्रं्धांत केला आहे. 


सुमारे ६२० अस्सल निणयपत्रांच्या आधारे हा . 


प्रबंध लिहिला असून स्वतंत्र दोन परिशिष्टांमर्ध्ये 
त्यांचे विस्तृत पृथक्करण 
पृष्ठसंख्या ३२५ आहे. 

या न्यायसंस्था पुढीलप्रमाणे दोत्या $ 


सुसलमानींतील न्याय-संस्था 


सुळतानीमध्यें एकंदर राज्यकारभारावेषयक दोन 
प्रकारच्या संस्था आढळून येतात $ मध्यवर्ती सत्तेशी 


संबंक्षित असलेल्या अथवा राजसतत्ताधिष्ठित आणि. - :: 


लोकरूढ अथवा स्थानिक-पुरातन, 
पाहिल्या प्रकारच्या संस्थांचे कारभारदृष्ट्या पुनः 
दोन भाग होत 4 केंद्रीय व स्थानिक, 


गा 


र णा 


दिळें आहे. प्रबंधाची एकंदर 


केंद्रीय मुख्य संस्थेस स्ख्तखाना असे म्हणत. 


सुलतान ब त्याची प्रभावळ-वझीर व अमोर-मिळून 


रख्तखाना होत. असे. सुलतान हा सर्वेसत्ताधीदा 
असून वझीर (प्रधांन) ब अमीर (नियुक्त अधिकारी) 
यांच्या साह्याने एकंदर राज्यशकट , 'चोळ्वीत असे 


कारभाराच्या सोयीकरितां म्हणून एकंदर राज्याने... 


परगणा, तर्फ व मोजा असे विभाग. पाडलेले असत, 
हे विभाग स्थानिक कोरभाराकरितां म्हणून रख्त- 
खान्या*्ये घटक वझीर व अमीर यांचेकडे मोकासा व 
जागीर या धाऱ्यानें दिलेले असत, मोकासदार व 

गीरदारे आपल्या ताब्यांतील प्रदेशाची व्यवस्था 


परगण्यास हंबालदार व तर्फेस ठाणेदार नेमून, 


न्बोलवीत. यांप्रमार्णे रख्तखान्याचे घटक मध्यवंती 
सत्तेचे प्रमुख आविकारी. व स्थानिक कारभाराचे 


मुख्य अश्ना दोन प्रकारच्या अधिकारांत कार्ये-करीत. 


श्‌ वि 


अनुक्रमणिका 


व बग नवभारत 


परगणा व तर्फेचा कारभार चालविणाऱ्या संस्थस 
दिवाण म्हणत; व मध्यवती मोकासदाराने अथवा 
जएगिरदारानें ,नेमळेळा हवालदार हा परगण्याच्या 
दिवाणार्‍चा मुख्य असे. त्याच्या दिमतीस दुसरे दोन 
अधिकारी असत. त्यांना मुजुमदार .व निघावन 
म्हणत. तफ अथवा'ठाणा दिवाण'च्या मुख्यास ठाणे- 
दार असें म्हणत, परगणा दिवाण ब ठाणा दिवाण 
“गोत? ह्या लोकरूढ संस्थेच्या साह्यार्ने, स्थानिक 
कारभार :बालवीत असत. 

मोर्जे अथवा गांव हा राज्यकारभाराचा शेवटचा 
विभाग होता. मोकदम हा गांवचा प्रमुख व सरकारी 
अधिकारी अश्या विविध अधिकारांत गांव'ची व्यवस्था 
गांवगोताच्या साह्याने पहात अते, 

महत्त्वाच्या प्रश्नांचा निणय दिवाण व गोत एक- 
त्रित बसून सभेद्वार॑ करीत. अश्या सभेस 'मजलीस? 
म्हणत, राजकीय विभागानुरूप तीन प्रकारच्या 
मजलसी होत्या : परगणामजलीस, तर्फमजलीस व 
गांवमजलीस, ी 

वादनिणयाथ भरलेल्या परगणा-मजलसींतून 
पुढीलप्रमाणें सभासद आढळून येतात $ » 

प्रगणा-दिवाणपेरकी पुर्ढाळ अधिकार्रा मुख्यतः 
हजर असत : 
, (१) काझी, (२) हवालदार व (३) मजालसी, 

राजसत्ता मुसलमानी असल्यानें काझी या मुसल- 
मानी न्यायाधिकाऱ्यास अक्णा सभांतून प्राधान्य 
मिळत अर्से. तो मुसलमान समाजाचाही पण 
घार्मिक नेता असे, मजलसीच्या निणयपत्रां- 
(महजर?) वर त्याच्या शिक्कयाची आवश्‍यकता असे. 
इतकेच नव्हे, तर बहुतेक सव महत्त्वाच्या _ 
व्यवहारविषयक पत्रांवर त्याचा शिक्का आवश्‍यक असे. 
स्थानिक कारभारामध्यें, तसेच धार्मिक बाबतींत 
त्यास महत्त्वाचें स्थान असल्याने, दिवाण व गोत 
यांच्यामध्यें समझोंता घडवून आणून सत्ता स्थिर 
, करण्याच्या दृष्टीनं, मुसलमानी अंमलाच्यां. प्रार्भा 
त्याचा बराच्च उपयोग झाला असावा असें आढळून 
येतें, हिंदू राजवटीमध्ये गांवसभा ह्या होत्या, सुल- 
तार्नीत . त्यापुढे जाऊन परगण्याची मजलीस 
अस्तित्वांत येण्यास कांही अंशीं हा अधिकार 
(01०8 ) कारणीभून झाला असावा असें वार्टते, 


हवालदार हा परगण्याचचा नियुक्त कारभारी होता. 
मजालसी हा विद्ठान, धर्मशात्रज्ञ असून हिंदूंच्या 
न्यायविषयक प्रश्नांची चिकित्सा करणें व शक्‍य तो 
सरकारची बाजू संरक्षिणें हें सभेतील त्याच 
काय होतें. र 
परगणा-मजलीसमध्यें वर्राळ दिवाणाच्या आधि- 
काऱ्याशिवाय पुढील गोतांचे प्रमुख आढळून येतातः 
(१) लोकांचे वंशपरंपरागत अधिकारी म्हणजेच 
देशक अथवा वतनदार (२) थळकरी अथवा 
मिरासदार-वंदापरंपरेनें जमीन कसणारे व जामेनीचे 
मालक; (३ ) प्रज, र्या अथवा उपरी. 9 


देशकांमध्यें पुंढील अधिकाऱ्यांचा समावेश होई! 


(१) परगण्याऱचे देशमूख व देशपांडे, (२) सभो- 
वारच्या परगण्याचे . देशयूरव्र व देशपांडे, (२) पर- 
गण्यांतील गांवांचे मोकदम अथंबा पांटील व कुल- 


कर्णी, (४) ग्रामाचे सेवक कथवा बाराबल्ते; (५ ) 
कसब्याचचा अथवा व्यापारी गांव असल्यास शेटे 
महाजन व पेठ असल्यास पेठेचे २८ खूम ( व्यापार 


धंदा करणारी मंडळी अथवा वकाल. ) 


वरील प्रमार्गेच तर्फेचे दिवाण व गोत तफ- : 


अथवा-ठाणा-मजलसीत बसत वं गांवाचा मोकदम 
व गोत, मुख्यतः थळकरी कुळवांडिये गांवसभेत 
बसत.  “ डी 


जातिविषयक प्रश्न या सर्वांचा विचार यां मजलसी 
करीत. व त्यांचे ते अधिकार सुलतानीत मान्य 


झालेले होते, या सभांचे परस्पर संबध काय असत, . 


हें निश्चित नाहीं. गांवाकडून न्याय मिळण अशक्य 
झाल्यास ठाणा-मजलसीपुढें वादी उभा राही व तेथेंहि 
न जमल्यास परगण्यापुढें उमा राही; व तेथेंहि न्याय 
मिळत नाहीं अर्से झाल्यास अन्य .परगण्याच्या अथत्रा 
तत्सम. दुसऱ्या मजलसीकडे जाई. 


तफ हा राजकीय विभाग -परंगण्याइतका विक्रास . 
पावलेला नव्ह्ता. ब उपलब्ध असलेल्यापैकी बरेचसे . 


महजर परगण्याचे मजलसीचेच आहेत. 


बहामनी कालामध्यें परगण्यापेक्षां वस्चा असा: 
एक राजकीय विभाग असे वं त्यावरील मुख्य आधे-. 
काऱ्यास 'तर्फदार असे म्हणत. हेचः' तफंदांर . बाद-. 
शहाचे प्रधानाहे असत. पंधराव्या शतकाच्या अखेरीस : 


१७९. 


अनुक्रमणिका 


वळ. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


-स्थानिक कारंमार, न्यायनिवाडे, धार्मिक व 


धी 


ल्क 


महाराष्ट्रांतील न्यायसंस्था 


बहामनी राज्य मोडकर्ळांस आले तेव्हां तफंदार सत्ता- 
घोदा होऊन स्वतंत्र बादशहा झाले. अर्थात्‌ पुढे ही 
तर्फदारी पद्धति मार्गे पडली. तर्फदार निर्णय कसा 
करी हॅ उपलब्ध नाहीं, | 

या. राजकीय संस्थांच्या बरोबरच न्यायामैणय 
करणाऱ्या लोकरूढ (7००५) अश्या पुढील 
संस्था होत्या ! 

(१) गोत, (२) ब्रह्ममभा, (३) जातेसभा, 

गोत ही संस्था पुरातन, परंपरागत व सुलतानीत 
विकास पावलेल्या घारापदर्ती- (37 ० (80पप९७)- 
तून बतन, मिरास, प्रजं इत्यादींतून-निर्माण झाळी 
होती. या धाऱ्यांच्या योगें. भिन्न जमातींचे एकीकरण 
होऊन स्थानिक,, राजकीय, धार्मिक, न्यायविषयक, 
जातिविषयक-क्रारभार पहाणारी गोत ही लोकांची 
संस्था निर्माण झाली. 

परंपरागत हक्कांच्या ततकालीन कागदपत्रांतीळ 
कांदी वाक्‌प्रचारांवरून-उ० बतनभाऊ ("परंपरागत 
विशिष्ट अधिक्रार मोगणारे ते सवे भाऊ ) , बिरादर- 
माऊ (-<मागीदारीमुळें झालेले माऊ) व घरभाऊ 


(२ एका'च कुटुबांतीळ भाऊबंद )-; गोत ही संस्था 


कौटुंबिक तर्ा-( शिया ७95) वर आधारलेली 
होती असे आढळून येतें व यामुळें सदरील धारे- 
कर्‍्यांचें एक कुटुंबच तत्कालीन महाराष्ट्रांत निर्माण 
झालें होते. यावरून महाराष्ट्रायांचा बतनविषयक 
ओढा कां होता हें लक्षांत येईल. 6 

- राजकीय विभागानुरूप पुढीलप्रमाणे गोत-समूह 


आढळून येतात : परगणा-गोत, ठाणा-गोत, गांव- - 


गोत. वर वर्णिल्याप्रमाणे दिवाण व गोत ममेद्वा्र 
कारमार चालवीत. न . 
-. गोताशिवाय ब्रह्मममा व -जातिसंभा अशा 


आणखी दोन लोकरूढ अशा निर्णय करणाऱ्या संस्था 


होत्या, ब्रझ्ससमा ही क्षेत्रांच्या ठिकार्णी असे. विद्वान्‌ 
ब्राह्णांचा तीमध्ये समावेश होई. धर्माधिकारी हा 


: तिचा मुख्य असे, हिंदूंच्या व्यवहारेविषयक प्र्षात 


.जातिविषयक॒ . ६ 


शुद्धि व्हावी- म्हणून त्याकंडून प्रायश्चित्त 


घार्मिक बाबतींत तीं सरवभ्रें् 
मानप्यांत॑. येई. अपराध्याची धार्मिक व आत्मिक 

घेणे ईं तिर्चे 
दुसरें महत्वाचे काम असे, “ 


1. 


( इ. स, १३००-१८०० ) 


: जातिविषयक प्रक्भांमध्ये जातिसभा भ्रेष्ठ असे. 
जमा झालेल्या जातिसमूहास “ दैव ! असें म्हणत. 
जातींच्या परंपरागत चालीरीतींचे संरक्षण करणे व 
अपराधी मनुष्यास जातिबाह्य करणे. हे तिर्च सुख्य 
कार्य असॅ. ) 1 निकी 

बर वार्गिडेल्या न्यायाविषयकं दविविध. संस्था 
बहामनी कालखंडाच्या अखेरपर्यंत पूर्णपर्णे विकास 
पावल्या होत्या असें आढळून येतें. पुढील सतंत्र 
पांच-शाही राजवटीमध्येह्दि त्या तक्षाच कार्य 
करतांना आढळून येतात. | 
स्वराज्यांतील न्यायसंस्था. 


स्तराज्यामध्यें केन्द्रीय स्ख्तखान्यारचें राजमंडळां- 
मध्ये रूपांतर झालें. या राजमंडळाची स्चना कांही 
अंशीं हिंदू नीतिग्रेथांतून वार्णिलेल्या अष्टप्रधान 
मंडळाच्या धर्तीवर ' केलेली होती. .-राजमंडळा'चे 
घटक हे सुलतानींतील रख्तलान्याचे वझीर व अमीर 
याप्रमार्णे मोकासदार अथवा जागीरदार नव्हते, ते 
महाराष्ट्रराजे यांचे नियुक्त अधिकारी असून त्यांचे . 
वेतन द्रव्यरूपार्ने निश्चित-, केलेलें होते. शिवार्जाराजे 
हे .मोकासदारी व जागीरदारी-( सरकारंसेवेबद्दल 
दव्याऐवजी प्रांत.लावून देणे )-पद्धतीच्या पूर्गेपणे 
विरूड होते. धर ि 

राजमंडल हें राज्यकारभार ब न्यायकारभार अशी 
- दोन्ही कार्ये करतानां आढळून येतें. गोतासहू 
निभैयार्थ॑ बसलेल्या राजमंडळाच्यां : सभासदांना 
: राजमुद्रा ! असें उल्लेखिळें आहे. तेराव्या 
शातकांतीळ इंग्लंडचा राजा तिसरा हेन्री यांच्या 
. ६: क्ान्सीहियम रेजिस !? व .“* क्यूरिया रोज़िस ? 
या दोन मध्यवर्त। संस्थांशी राजमंडळ व राजमुद्रा 
काहीश्या . जुळतात, मात्र> या दोन इंग्रेजी संस्था, 
सरंजामपढतीवर आधारलेल्या होत्या, . | 

शिवाजी राजे यांनीं आपल्या राज्याचे तीने . 
प्रमुख विभाग पाडळे होते व कारमाराकरितां ते 
पंतप्रधान, अमात्य व मंत्री यांच्या स्वाधीन केळे 
होते. या विभागांचे कारभाराच्या सोयीकरितां 
सरसुभे, सुभे. अथवा परगणे व तफ आणि गांव अस 
विभाग पाडले होते. सरसुम्याच्या केरात ““* प्रांत 
. राजमेंडळं ? रास म्हणत. सरसुभेदार हा आपल्या 


"११ 


किक 


, नवभारत 


विभागाच्या प्रधानास राज्यक्रारभारांत मदत कर्रात 
असे, सरपुभा हा ब्रहुधा केवळ कारभाराचा भाग 
असावा; त्याचें स्वतंत्र अर्से उत्पन्न वगेरे होते 
असं दिसत नाहीं. सुभा, तर्फ व गांव यांचा 
कारभार सुलतानींतीळ पद्दधतीप्रमा्णेंच सभांच्या 
द्वार होत- असे. व दिवाण व गोत त्या सभांचे 
मुख्य घटक असत. | 


अष्टप्रधानांमासून ते थेट गांवाच्या मोकदमा पर्यंत 
सवोचे अधिकार कावूजाबते घाळून देऊन निश्चित 
केळे होते व त्यांचें वेतनाहि द्रव्थरूपाने निश्चित 
ठरलेले असे. सुलतानीतील सरकारसेवबद्दल प्रांत, 
मोकासा व जागीर घाऱ्यार्ने लावून देण्याची बंदी 
होती, तसेच. वतनदारार्‍चे हक्क द्रब्यरूपानें निश्चित 
ठरांवेळे होते व सरकार तिजोरीतून त्यांना ते देण्यांत 
येत. स्यतेपासून सदरील हक्क धान्य-अथवा-पदार्थ- 
हारा वसूल करण्याची सक्त मनाई होती. 
यामुळें या वतनदारवगीवर जरब बसून त्याचें 
कायाहे पूर्ववत्‌ व्यवस्थित चाळू राहिळें होतें. परतु 
रयतेचा संबंध दूरावल्यासुळे अ्थांतच वतनदारांचॅ 
महत्तव कमी होऊं लागलें. पुढें राजारामार्ने जरी 
मुसलमार्नीतील पद्धतीप्रमाणे त्यांचे स्व हक्क त्यांच्या 
स्वाधीन केले तरी अठराव्या शतकांत वतनदारांना 
सुनः पूवास्थात केव्हा*च प्राप्त होऊं शकला नाही 
अर्थातच गोत ह्या त्यांच्यावर आधारलेल्या संस्थेचे 
महत्त्वाहे पुढे हळूहळू कमी .होत गेलें. 

मजलसीद्वारां निणय करण्या*ची पद्धति स्वराज्यांत 
१८ व्या शतकाच्या पूर्वार्धापयेत आस्तित्वांत होती. 
इतकेंच काय, परंतु वर उल्लेखिल्याप्रमाणे 
महाराष्ट्र -राज्यामध्यें कॅन्द्रीय कारभारांतहि. तिचा 
प्रवेश झाला होता, राजमंडळ व गोत हे एकत्रित 
सभाद्वारें निणय करतांना अनेकदा आढळून येतात. 
अद्या सभेस हुजूर-हाजीर-मजलीस अथवा धघमंसभा 
असं म्हटलें आहे. शिवाजीमह!राज हजर असलेल्या 
अश्या एका सर्भेत सुमारे ९३८ सभासद आढळून 


येतात.त्यांत २९ सरकारी अधिकारी आहेत. बार्कांचे , 


गोतापैकी आहेत. 

राजारामार्ने प्रासंगिक योजना म्हणून सरकारसेवे- 
बद्दल प्रांत मोकासा देण्याची प्रथा सुरू केली. पुढे 
शाहूराजे यांनी ती तद्मीच. चाळू ठेवळी* त्यांच्या 


93९ 


*पुढीळ वाक्य या दृष्टाने विन्वाराह आहे 


कारकीर्दीच्या अखेरीस मराठी राज्य है मीकांसदाराचे 
ब जागीरदारांचें राज्य झाळे, जागीरदार आपंच्या 
प्रदेशांत इच्छेनुरू्ष कारमार करूं लागळे, लागद- 
पत्रावरून असे दिसते की पहिले बाजीराव यांनी 
प्रथमच आपल्या जागिरीच्या मुडुखांत ' पंचाईत ? 
सुरू करण्या*चा प्रयत्न केला. याप्रमाणे शाहू काळांत 
पंचाईत ही निणय करणारी संस्था हळूहळू आस्त- 
त्यांत आला. इ. स, १७२६ मधील एका पत्रांताल 
५ मज« 
लसीनचाहि उबारा राहिला नाही, *! 

शाहूराजे यांच्या. पश्चात्‌ ' पेशवे हे मराठी 
राज्पराने प्रमुख झाले, त्यांनां आपल्या जागिरीतील 
कारभार, मामलेदार अथवा सुभेदार ब कमांविसदार 
हे आधिकारी नेमून ते 'चांलविण्यान्ची प्रथा सुरू केली. 
मामलेदार व कमाविसदार हे खतंत्र तऱ्हेने कारभार 
चालवीत. यामुळें पूर्वीची मजल्सीद्वारा परगण्याचा 
व तर्फेचा कारभार 'चालंविण्याची प्रथा ब्रंद पड «1. 
पाहिळे माधवराव यांच्या कारकीर्दीपर्यंत संदरीळ सर- 
कारी आधिक्राऱ्यांवर लक्ष रहावे म्हणून वतनदारांचचा 
उपयोग होई. परंतु पुढें मख्ता देऊन प्रांताचा.कार- 
भार चालविण्याची प्रथा अस्तित्वांत आली. तेव्हां 
वतनदारंचें कांहीप्च काम उरळें नाहीं. मजलस्चचि 
न्याय-निवाड्या चें काम पंचायतीकडे गे्ळे॑ व अशा 
प्रकारे अठराव्या शतकांत मजलींस ही पुरातन 
संस्था मार्गे पडली. अर्थात्‌ गोतांनचेंहि काम संपले व 
वतनदारहि निरूपयोगी ठरले, 

पेशवे व त्यांचे सरदार, राजमंडळाचचे जुने. घटक 
आणि जुने सरदार यांनीं राज्यकारभारांत आपा . 
पल्या प्रांतांतून पेशव्यांचे अनुकरण केळं, व अठराव्या 
शतकाच्या उंत्तराधीत मराठी राज्यांत बहुतेक सर्वत्र 


पंचायतद्वारा न्याय .करण्प़ाची प्रथा रूढ झाली, ती . . 


मराठी राज्याचे अखेरपर्यंत चालू होती, 


मराठी. .राज्याच्या विस्ताराबरोबर अठराव्या 


शतकांत महाराष्ट्र-राज्य-संस्थापकानें सुरू केलेल्या 
राजमंडळ व धर्मसभा या' दोन . महत्त्वाच्या संस्था 
मांगे पडल्याने एकंदर- राज्यकारभाराचे व न्याय- 
पद्धर्तांचें एकीकरण होऊन केंद्रीभूत (९९॥५5९त) 


अशा राज्यपद्धांत अथवा न्यायपद्ठात [नसाण. हाण. 


अशक्‍य झालें 


ह 


8८5202 :२621-2:1-5 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


-.. 


महाराष्ट्रांतील न्यायसंस्था ( इ. स. १२००-१८०० ) 


याथ रानांतील कार्यएद्धति 
पेशवेपूर्वकाळीन महाराष्ट्रांमध्ये दिवोण व गोत 
यांच्या सभेद्वारा निणय करण्याची पद्धति सर्वमाल्य 


झाली होती. सरकारी अधिकारी फक्त अंमलबजावणी- 
क 
चव काय्रे करीत, 


वादी आपल्या - इंच्छेनुरूष  गांबापुर्ढे, तर्फेस 
अथवा परगंग्यास आपली त्तकरीर सादर करी. 
असुक'च ठिकार्णी त्यानें तो दाखल करावी असो 
अनेयम नब्हता. सरकारी अधिकारी प्रारंभीं तकर्रीर 
लिहून घेत अत. नंतर देशसुख, देशपांडे अथवा 
पाटोल-कुलकणी यांच्या साह्यार्न गोत जा कर- 
ण्यांत येइ. स्थानेक देवोल्यापुढील वडाच्या अथवा 
पिंपळाच्या पारावर सभा भरत असे. ज्येष्टे व माघ 
या भहिन्यांत सर्वोत जास्त सभा भरलेल्या आढळ- 
त्तात. शेतकरीवगोस यावेळी रिकामा घेळ असल्यानें 
हा काळ त्यांना सोयीचा होत असेल. 


प्रसंगानुरूप देरासुख्व, पाठील व शेय्ये हे सभेच्या 
सभानायकत्त्वाें काये करीत वार्दीची बाजू 
प्रवरा करण्यास वकीळ नसतः परंतु ' प्राक्षिक ? 
नांवाचा एक विद्वानांचा वगग सभेमध्ये हरदूवाच्यांच्या 
प्रश्नांची. निरपेक्ष छाननी करीते असे. प्रासिके क्षेत्री व 
स्थळी :हा घम आढळून येतो. हेरदूवोद्यांच्या 
उभय भ्रद्यांच्याकडून प्रारंभी. त्यांच्या तकरीरा 
खगण्यांत येत. पाश्चिमवादा हजर नसल्यास त्यास 
सरकारी आधिकारी घोळावून आणी, त्याला * तलत 
करून आणणें ' अर्से म्हणत. नाईकवाडी, बेरड 
अथवा महार हें काम करी, तलब करून आणांवे- 
यास पाठविलेल्या नाहकवाडीचा घोटखः'चे प्राते 
चादीस द्यावा लागे. त्यास 'मसांलाः अस म्हणत, 
सभेपुढे उभा राहल्यावर पश्चिमवादांत त्याभवराल 
आरोप वाऱचून दाखावेण्यांत येत ब त्याच त्यावर 
उत्तर घेण्यांत . येई. ' उपास्थत मुद्दे घ्यारने असान्य 
केल्यास सभेचे. काम तर्सच घुढे चाळ राहाण 
यानंतर 'संदरीळ सभेच्या नि्णेयास आमची 
झान्यता आहे म्हणून उभयंतांकडून “ रांजीनाम ण 
घेण्यांत येत. क्चिव बाविषर्या उंभय्ताकडून 
जामीन घेण्यांत येत अखत, त्यास * बर्तणूक-जामीन 
ससे म्हणतं. 


यावर हरूवाद्यांच्या तकर्रारांचा सभा विचार 
करी ६ त्यांना विन्वारावयाच्या प्रम्ांची यादी कर- 
ण्यांत येईे. त्यांवर उभयतांकडून येणाऱ्या उत्तरांना 
6 पुरसीस 2 म्हणत, मंग एकंदर पुराज्याची छाननी . 
होड 
तौन प्रकारचा पुरावा सामान्यतः स्वीकारीत $ 
कागंदपत्र, भोगवटा व साक्षी अथवा गोही., यांतून 
कोणतानच पुरावा पुढें न आल्यास दिव्यावरून 
निणय करण्यांत थेई' 
दिष्याश्रय फास्च कचिव्‌ केला जाई. “खा? 
सेज्ञेक दिव्य महाराष्ट्रांत सुमार॑ ६०० वर्षे अब्याहत 
ऱचाळूं होतें असें दिसते, खवा-ददेव्यामेध्ये, धूववादी 


'तप्तघाचूचा तुकडा उकळत्या तेला-तुपांतून बा 


काढी. त्यानंतर होतास छाखोटा (सील ) करात व 
पतर त्यास कारागरद्वांत ठेवण्यांत येई, तिसरे दिवशी 
समेपुर्ढे पुनः त्यास उभा करोत घ हात. सोडीतं. 
हातास कांही इंजा झाली नसल्यास तो खरा होई; 
दवेवद्वारे व चंद्रसूयाससक्ष ,खरा ठरला असें मार्नात. 

विजया पक्षास पत्नरक देत त्यास “ महजर ? 
म्हणत. त्यावर सर्भेतीछ सवे सभासदांची नांवे व 
धनेशाण्या असत क 

अंतिम निर्णयास सामान्यतः त्तोन तते चार 
सभांची जरूरी लागे. न्यायदानांत विलेब न होऊं देणें 
हृ पहाणें सरकोरी आधिकाऱ्याचे काम असं. अशा 
प्रकार विलंब लागल्यामुळें वरन्या आधेकाऱ्याकडून 
त्याच्या दुग्यमास समज आल्याची शिवकालांताल 
सरी उदाहरणे उपलब्ध आहेत. 

अंमलबजावणी करतांना सरकारी आत्रेकोरी 
उभयवाद्यांकडेन हरकी ( हर्षाने दिलेली भेट) व 
गुन्हेगारी त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे वसूल करो, काय- 
बद्धतीचा व पेशार्‍चा संघंघ नव्हता. 

शोतांना त्यांच्या श्रमांबददळ मोबदला म्हणून 
ज्वण व कापड मिळत असे, देदमुख, पाटील 
यांना दोलापागोटेंहि देत. 

अथे वाद निर्माण झाला अंतेळे तेथेच सभेमाफत 
नेर्णय करण्याच्या सामान्यतः प्रयत्न होत असे. 
नि्णंथ करतांना हरदूवाद्यांमध्ये सोरस्थ कायम टिक- 
विण्योर्‍चा प्रयत्न होई. नियमांना तसें विशेष महत्व 
नव्हतें. एखाद्या वादीने इच्छा दक्षव्ल्यास त्यास 


0.3 


2 
स क. 


-करखगघर चिछनचज) 


मराठीचा विकास ; महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


£ ऑर्किक्ण्ण्णाणाणापापपापाट -स्््स्यााटपणाग्यायाकया 


नवभारत 


अन्यत्र निर्णयार्थ पाठविण्यांत येई त्यास * स्थल 
- देणें असे म्हणत. 
वर्राळ मजलसीच्या कार्यपद्धर्ताप्रमार्णेच पंचचा- 
ईैतीचीहि कार्यपद्धाते हाती. हरदूवादी पंचांची नांवें 
सुचर्वांत. पंचाची संख्या तानपासून पंघरापर्यंत ब 
' सामावादामध्ये यापेक्षांहे आधिक्र असे, संबधी 
सरकारी अधिकारी पॅन्चांच्या बैठकी भरवी. त्यांच्या 
निर्णयास * सारांदा ? म्हणत. सरकारी अधिकारी 
£ सारांदा ? मान्य करी व मग त्यावरून चिटणीसी 
खात्याकडून विजयी पक्षास “ निवाडपत्र ! देण्यांत 
येई, त्यावर सरकारी शिक्के अतत. पंचांच्या सह्या 
नसत ब त्यांचा उल्लेखाहे त्यांत ने. निवाडपन्न हे 
सरकारी पत्र होते, तर महजर हा “ जानपदपत्र * 
होते. 
ततकालीन स्थानिक घारापद्धतीशी जावन 
अगर्दी समरस झालें असल्याने बहूतेक वाद वतन, 
; मिरास यांविषर्यी व व्यक्तांचे तदुदूमव इक अ 
सानपान यांविषर्यां झालेले आहेत, ' | 


अपराध ब दण्डपद्धति 


अपराघांच्या दंडाविषर्या पुढील, माहिती उपळ्न्य 
. झाली आहे, अतिसाइसी 
तान प्रकारच्या शिक्षा भोगाव्या लागत, तेव्हां तो 
- दोषमुक्त होई. . | 

(१) राजदण्ड अथवा दिवाणदण्ड, (२) देवदण्ड, 
(३) जातिदण्ड, सरकारी क्षिक्षेत दिवाणदण्ड म्हणत, 
घार्मिक व आत्मिक दोषपारिमार्जनास देवदण्ड 
म्हणत व जातिदण्ड ही एक प्रकारची सामाजिक 
शिक्षा होती. 


दिवाणदण्डाची अमलबजावणी सरकारचे आधि- 


कारी कर्रात व दुसऱ्या. दीन दंडांची अमलबजावणी 
अनुकर्मे त्रहसमा व जातिसभा या कर्रात« 

. अतिंसाइखी मनुष्य हा जातिबाह्य समजण्यांत 
येत असे 
कारावासाची योग्य ती शिक्षा देत असे, ती भोग- 


स्यावर तो क्षेत्रींच्या ब्रझसमेकडे जाई व ब्रह्मसमेस ' 
शुद्दीकरणविषयक विनंति करणारे दिवाणार्चे पत्र. 


सादर कर्रात असे; देवदंड अथवा प्रायश्चित्त घेतल्या- 
. वर त्रह्मसमेरचे शुद्धिपत्न घेऊन जातिसमपुढे उभा 


वी 


मनुष्यासं पुढीलप्रमार्णे 


सरकार त्यास द्रभ्पदंडाची अथवा . 


रहात असे, जातव्यवहारास पात्र होण्याकारत 


: त्यास जातीस भोजन द्यावे लागे, त्यासच जातिदेड 


म्हणत. 

जातिस्वींकाराच्या या प्रकारास वरिष्ठ वर्गातून 
५ पाक्ष्तपावन ? करणे अर्से म्हणत व इतर वर्गातून 
५ गोताई करणें? असे म्हणत, | 

अपराधी मनुष्यास शासन करणें हे सरकारचे 
काम समजलें जाई. सरकारी अधिकारी गुन्ह्यांचा . 
शोघ नाईकवाडी व प्यादी यांच्या साह्याने करीत, 
त्यांना शिक्षा देण्याचें काम ' मुख्यतः 
मध्यवर्ती आधिकाऱ्याचें असे. महत्त्वाच्या गुन्ह्यांच्या 
निर्णयांत मध्यवर्ती सत्ता सर्वभ्रेष्ठ' मानली जाई 

या न्यायदान करणाऱ्या संस्था व त्यांची 
कार्यपद्धाते या मागे तत्कालीन न्यायक्यास्राची' 


" ( उंप्णंग7चतेभा९७) विशिष्ट तात्त्विक विचारसरणी 


दोती, तिच्चा विचार यां प्रबंघधांत केळेला नाहीं 
फक्त ऐतिहासिक व वर्णनात्मक दृष्टाने येथेंया 
संस्थांचा विचार केला आहे. 


पोर्वात्य न्यांयसंस्थांचें वेरिष्ट्य 


वरीळ विवेचनावरून, मध्ययुर्गीन महाराष्ट्रांतील 
न्यायसंस्थांच्या ताच्विक भमिकेविषर्यी स्थूलमानाने . 
पुढीलप्रमार्णे अनुमार्न करतां येतात. . ७.  :>2. 

मजलींस क॑ पंचाईत या न्यायसस्थांवरून ही 
गोष्ट उघड होते कीं, समुदायद्वारे निणय करष्याची 
पद्धति त्या कारली म्रान्य झाळेली होती, या उल्ट , 
सांप्रत आढळून र्बॅणारी एकाच व्यक्तिद्वारा निणय 
करण्याची पद्धति रूढ नव्हती, यामुळें अथात. क्रम-. .. 
बद्ध अशी सांम्रतच्याप्रमाणें कीर्टांची वाढ होणेंहित्या 

ळी शक्‍य नव्हते. एकाच नियुक्त अधिकाऱ्यामार्फत . 

निणवय . करण्याची पद्धति ( ००००07 ७भाष्टाळ . 
उणकेचां७७] ) पाश्चिमात्य देशांतून अवाचीन युगांत 
प्रामुख्याने पुढें आल्याचे. आढळून येते. क.तीच 
पद्धति पुढे. पारतंत्र्यात आपल्या देशांत रूढ 
करण्यांत आली ज 

मजाठसी अथवा समासद हा न्यायदोन करणारा. 
सरकारी अंधिकारी:असें व त्याचे कामहि समा चालू 
असतां ,.क्रायद्यार्चे स्पष्टीकरण करणें हे असावे. 
न्यायाधीश द्दी संज्रा खराज्यांगमनांनंतर -आशस्ततित्वोत 


महाराष्ट्रांतील न्यायसंस्था ( इ, स. १२००-१८०० ) 


ओली व मध्यवर्ती 
लछागले, अर्तते दिसर्ते. 

कायपद्धति. ( गणतांटां&ा 100९देप!8 ) सवेत्र 
एकच प्रकारत्षी होती, स्मृातिविहित पद्धतीशी ती 
बराच सदृश होती, ्रिशेष हा की, तत्कालीन 
सामाजिक जीवनाशी ती अगर्दी एकरूप पावली 
होती न्यायदान करतांना व्यक्तीस प्राधान्य दिलें 
होते व शक्‍य तोवर व्यक्ती-व्यक्तीमधून सोरस्य 
॥टकविण्याचा प्रयत्न होई. न्यायविष्रयक्र नियमांना 
इुर्भम स्थान होतें. सांप्रत याच्या असर्दी उलट 
प्रकार आढळून येतो. ढे 


चादान्बा बाजू मांडण्यास वकोाळ नव्हता, वकाल 
हा सस्थाच्च मुळी पाश्चिमात्य न्यायशास्रांतून पुढ 
आली आहे. त्या देशांतून ती हितावहह्ि झाली; 
कारण तिकडील एकंदर 'पारास्थती्शी व न्याय- 
पद्धतीर्शी ती जुळती अशीच होती. इकडे 
चेकीळ नसला तरी महाप्राक्षिकांचा वर्ग कांही 
अर्शी त्याचें कार्य करी, हें वर आलेच आहे. 

__ सांप्रतप्रमार्णें कार्यपद्धाति व कोट-फी बांचा परस्पर” 
सवध नव्हता. न्यायाची. अंमलबजांवणी करतांना 
श्‌पतीप्रमार्भे हरदूवाद्याकडून “ हरकी ७. ' गुन्हेगारी 
ससूल करण्यांत येत असे. 

 राजदण्ड, देवंदण्ड व जातिदण्ड या शिक्षापद्धर्ती- 
: चरून आतिसाहसी मनुष्याची केवळ गुन्हेगार म्हणून 
आजच्याप्रमा्णें वासलात न लावतां समाजाचा तो 
घटक आहे च त्याची कायिक, बाचिक व मानसिक 
खुमारणा होगे जरूर आहे याकडे आधिक लक्ष द्लिं 
होते हु स्पष्ट दिसून येते. 

- तत्कालीन न्यायशात्र ९ ॥॥३॥0॥8 वे5010- 
९०७), मुख्यत: पुढील तीन गोष्टींवर आधारलेले 
होते. ; स्मृतिविहित धर्मशात्ञ, विविध जातींच्या 
परपरयत चालीरीती, व सुलतानीत विकास पावलेली 


चश 


मजालसीस न्यायाधीश म्हणू 


घारापद्धाते ( 87७० ० (610185 ) आणि तदुद्धव 
व्यक्तीचे विशिष्ट अधिकार .(/१॥७ ० 1018018) 
88(प5 3) म । 


निणया'ची कार्यपद्धति ( 717008१012) व प्राय 
श्वित्तपद्धाते या स्मृतिनियमांवर आधारल्या होत्या, 
जातीच नियम हे त्यांच्या परंपरागत चालीरीतीवर : 
अवलंबून होते. घारापदर्तांचे शिरस्ते (1७ ० 
१९०ए7९५) व ताोंतून निर्माण झालेलें व्यक्तीने 
विशिष्ट आधिक्रार हे मुसलमान पद्धताचचे .वोशष्ट्य 
होय. समकालीन पाश्चिमात्य देशांतील न्यायपद्धती- 
तहि अशा प्रकारचे कायदे आढळून येतात. मध्य- - 
युयीन न्यायपडतीचें ते एक वाशष्ट्यच आहे. । 


सारांश, सामाजिक, धार्मिक; राजकीय व 
आध्रिक परिस्थितीशी जुळती अक्षी ही न्यायपद्धाते 
होती व त्यामुळें लोकांच्या अंगीं चांगलीच मुरळेली . 
होती. 

गळी सव्वाशे वर्षे हा देश पारंत्र्यांत होता. 
ब्रिटिशांनी आपल्या भूर्मीतील न्यायसंस्था येथें सुरू 
केल्या. श्री, ना. गो. चापेकर यांनी आपल्या एका 
छेखांत * प्रचलित न्यायपंद्वाते ही. एका नजाव 
यंत्राप्रमार्णे वाटतें ? अल म्हटल आहे तेव्हां गेल्या 
सव्वा्हें वषात पाथ्चिमात्यांच्या न्यायसंस्था आपल्या. 
अंगवळणी पडल्या नाहींत हे. उघड. आहे. [व्हनो- 
आडाफ या सुविख्यात न्यायं्यारेत्र:( पप्पांू"पत७- 
9००)- पंडिताच्या मतें, पूर्वेकडील सस्था! (मघडी[ए- 
६1018) पाश्रमात्य पद्धतींपासून अंगर्दा भिन्न अशा 
तक्त्वप्रणाळीवर आघारल्या असल्यान त्यांचा स्वतत्र 


अभ्यास होणें जरूर आह, 
आपल्या देशांताल सामाजिक परंपरा व आर्थिक 

परिस्थाते विचारांत घेऊनच. आपल्याला नवान 

भारतवषै मनिर्माण करावे ल्यगेळ, 


उ व, 
ी जी क. फा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


श्री. जव्हेरभाई पटेल 


आजचें युग 


आजच्या या विज्ञानयुगांत गांधीजीनी प्रैरित 
केलेठें विकेंद्रित स्वरू्पांतील खादी, ग्रामोद्योग ह्यांचे 
कार्यक्रम कितपत चाळू शकतीळ असा प्रश्न नेहमीच 
हरएक मनुष्याला त्रास देतो. ह्या प्रश्नांतून ध्वानि 
असा निघतो की आजचा जमाना प्रगत झाला 
आहे व तो प्रगातिसूचक असल्यामुळें गौरवास्पद 
आहि. ह्या प्रश्नापुढे विकाद्रेत स्वरूपांतील ग्रामोद्योग 
कुठत, अकार्यक्षम आणि प्रगतिघातक प्रतीत होत 
आहेत व म्हणूनच निष्फळ आहेत. आतां प्रतिप्रश्न 
असेही विचारतां येतात की आजचा जमाना 
खरोखरच गौरवास्पद आहे का, ग्रामोद्योग खरोखरीच 
निररथक,बेकार आहे कां! किंवा ह्या दोदोमध्ये मूळत*च 
खरा विरोध आहे! ही 

प्रथम विचार करण्यासारखा प्रश्न तर हा आहि 
की हॅ युग विसानार्चे आहे. का विद्यान्याचें आहे ! 
विश्ञानयुगाच्या उद्‌धोषांच्या कोळाइलांत हा मेद 
पुष्कळांच्या लक्षांत येत नाहीं. निर्भेळ विज्ञान 
पवित्र असते, उपकारक असते व अनुकरणीय 
असत. विज्ञान ही एक महान शक्ति आहे. प"ड 
विज्ञानी ह्या शक्तीचा सदुपयोगच करतील असा 
भरंवसा काय ! शक्तीचा उंपयोग; तो करणाराच्या 
हतूततर निर्भर असतो. आम्हांस माहीत आहे र्की, 
विद्या विवादाय धनं मदाय 
आक्तिः पंरेषां परपीडनाय । 
खलस्य साघोर्विपरीतमेतत्‌ 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 
_ ह्या युद्धांत विज्ञानाचा उपयोग विश्ञान्यांनी कसा 
केला आहे हॅ का सांगावे. लागते ! युद्धाच्या अखे- 
रीस चार्चिलमहाशायांचे एंक महावाक्य येथ. स्मरण 
करण्यासारखे आहि. त्यांच्या म्हणण्याचा आशय 


अनुक्रमणिका 


हा की विज्ञान्यांच्या बुद्धीचा विकास कार पुढे 
गेलेला पण त्यांचें हृदय फार संकुचित झालें आहे, 
त्यांच्या राक्षसी डोक्यापुढें त्यांची विवेकशक्ति 
लहान अर्भकाप्रमाणे भासते ! जणूं काय विवेक- 
शक्तींच्या त्या छोट्या अर्मकाळा विज्ञानाच्या 
आविष्काराच्या चपळ घोड्यावर बसवून. त्या घोड्यास 
विज्ञानाचा चाबूक फटकारला आहे. बिचारा अभक 
त्या घोड्यास ताब्यांत कसा ठेवणार ! त्याचें हाड न, 
हाड खिळखिळे होऊन जाईल. हाच दुर्गति 
विज्ञान्यांच्या विवेकाची, त्यांच्या डोक्याच्या बाबतीत 
झाळी आहे; आणि त्याचें कारणे असें काँ, 
विज्ञानाचा सदुपयोग हीप्यापेक्षां त्याचा दुरूपयोगऱच 
आधिक झाला आहे. दुसऱ्या भाषेंत बोलावयार्च 
तर असें म्हणतां येईल की विज्ञानाच्या आविष्का- 
रांचा फायदा विशन्यांच्या साहाय्यानें कांही व्यक्तार्नी 
घेतला. त्या अर्थाने विान्यांच्या खार्यांधतेमुळें आणि 
मूर्खतेमुळें वित्तान आज विज्ञान्यांचा दास झालें आहे. 
आणि विश्लीनी केवळ भाडोत्री पंडित बनले आहेत ! 
ह्या अर्थी आजचे युग विज्ञानाचे नसून व्यर्क्ति- 
विशेषांचें आहे. ' विज्ञानाने केवळ मोठमोठी यंत्रे 
निर्माण केलीं; थेवढॅच. नव्हें तर त्या यंत्राप्रमाणे 
अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्तिविशेषद्दी पैदा केले आहेत. 
आजे युग गौखास्पद असेल तर तें ह्याच 
महाशयांच्या दृष्टीनें त्से आहे. जनसमुदायाऱची सेवां 
विज्ञानाच्या दृष्टीने व्हावयाची अजुन राहिलीच आहे, 
[साठी आजचे युग गौरवास्पद 


आणि ह्याच कारण 
व्हावयाचौहि साहिळें आहे. ते गोरवास्पद तेव्हांच 
होईल की जेव्हां तें कांही व्यक्तिविशेषांचें नसून 


साधारण जनतेचें होईळ, 


ला, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१६ 


( 


री चचौकशी 


आजचे युग 


गष्टर्पि अरविंद यांनीं एका कलाविष्रयक लेखा- 
मर्ध्ये आजच्या जमान्याचें एक चित्र रेखाटलें आहे. 
ते म्हणतात, आजचा जमाना धातूंच्या पुतळ्याचचा 
नसून कागर्दा चित्रांचा आहे. हरएक जमाना-हर- 
एक युग आपआपल्या भावनेचे प्रातेबिंब म्हणून 


कलेची निर्मिति कर्रीत असतें, धातूचा पुतळा. 


करावयाचा असल्यास उदिष्टाचे यथार्थदशन, 
भावनेची स्थिरता व गंमीरता, चित्ताची एकाग्रता 
आणि चिकाटीचा. प्रयत्न ह्या युणसंपंदेन युक्‍त 
अशी मनःस्थिति राहिली पाहिजे. कागदाचे चित्र 


' बनवायचचें अंसळ तर त्या गुणांची अपेक्षा नसते. 


वेग, चंचलता, अप्पष्ट दर्शन व भावना ह्या कागदी 
चित्राचे प्रतीक आहेत. त्यांत कल्पनेचं क्षेत्र विस्तृत 
असतें हें खरे; पण त्यायोगें जीवन समृद्ध होत नार्ही. 
धातूच्या पुतळ्याच्या मनोदत्ति असणारांचें जीवन 
जितके टिक]ऊ असतें तितकेच कागदी चित्राची 
मनोवद्यात्े असणारा*चे जावन क्षणजीवी असतें, 
आज हातचे दक्षा आपणांस दृष्टोत्पत्तीस येते. 
व्यक्तावेशेप्रांचें स्थान तर आपण पाहिलेच आहे. 
जनसमुदायाची स्थिति आपण पाहिला पाहिजे, 


' जोपर्यंत धातूचे पुतळे त्यांच्यासमोर येत होते तो- 


पर्यंत त्यांची संख्या मयीदित असल्याकारणानें 
त्योचे निर्राक्षण-पर्रीक्षण करण्याची आणि आपल्या 
विवेकशक्तांचा सल्ला घेण्याची फुरसत लोकांना 
मिळत असे. कागदी चित्रांनी जगाला हंगामी 
मेळ्यारचें स्वरूप आणून र्दलें आहे. चमकदार, 
भडक, आकर्षक अशा अनेक वस्तूर्चे प्रदर्शन होतं 
व घांदळीचें व प्रक्षोमार्चे वातावरण तेथे निर्माण 
केळे जाते. कोणती वस्तु खरेदी करावी, कोणती 
करूं नये, उग्युक्त कोणती.व अनुपयुक्त कोणता, 
कोणती. वस्तु खरी, कोणती नकली-या गोष्टींची 
'करण्य़ाला किंवा ह्याबद्दलचा विर्‍चार 
करावयाला देखील तेथें सत्रड नसते. ह्या परक्षन्ध 
वातावरणामुळे मेळ्यांत किंवा जर्त्रेत जाणारांची 
मनः स्थिति ल्हान मुलांसारखी होते, मूळ बाजारांत 


> जातें तेव्हां प्रथम ते अमुक एक वस्तु खरेदी 


करण्याचा निर्णय करून जात नाहीं. जी वस्ठ 
बाढक पाहते, ती घेण्यास तें पालकास सांगत. 
विशानाच्या साहाय्याने विज्ञानाचा उपयोग व्यर्कि” 


विशेषांनीं बाजाराचे किंवा यांत्रेच. स्वरूप देण्यांत 
केला व त्यापुढे आखिल जनता आपली विवेकशाक्ति 
अजमावण्याऱचें विसरून गेली. वस्तूंच्या मरमसाटपणा- 
ऱ्चा भडिमार त्यांच्यावर होऊं लागला. ह्या विषयांत 
शिकले सवरळेळे लोक व आशिक्षेत लोक ह्यांच्यामध्ये 
कांही विशेष फरक दिसून येत नार्ही, फरक असेल 
तर तो इतकाच कीं अशिक्षित लोकांपेक्षा शिकले- 
सवरळेळे लोक व्यक्तिविशेषांच्या प्रचाराच्या आहारी 
सहज जातात. ज्याप्रमाणें इंग्रजी शिक्षणाने 
शिक्षित झालेले लोक इंग्रजी राज्याला आयतेच 
कारकून मिळाले, त्याचप्रमाणें शिकळे-सवरलळेले 
लोक स्थापित हितांच्या प्रचाराचे आयर्ते साधन 
बनले. त्यांची. विवेकशाक्ते ब आशिक्षतांचची 
विंवेकशाक्ते यांमध्यें फरक राहिला नाहीं. ह्याप्रमाणे 
साऱ्या जनसमुदायांची मनोदशा उत्तेजित, पंगु व 
भोळीभाबडी (०7०१प]०पछ) बनून गेली. ही दशा 
गौरवास्पद आहे का गोरवर्हांन ! विज्ञानाचे आवि- 
ष्कार गौरवास्पद असोत वा व्याक्तिविशोषाचा विकास 
गोरवास्पद असो, परंतु जनसमुदायाचीं मनोदशां तर 
गौरवहीनच आहे! व 
ळेखाच्या आरंभी आम्ही जो प्रश्न निर्माण केला 
त्याचें उत्तर ह्याच भूमि्कतून मिळेल, आमोद्योग आज 
जर चाळत नसतीळ तर आजचा जमाना गौरर्हान 
आहे म्हणून; ग्रामोद्योग शाक्तिहीन किंवा कमताकद्‌ 
आहे म्हणून नव्हे! व 
वरीळ विवरणाची कांहीं उदाहरणें देतां येतील, 
विश्ञानार्ने दुधातून केसीन बनाघिण्याचची काते सुच” 
विली आहे. केसीनमधून . बटणे, फण्या, कंगवे, 
फोंटनपेनच्या केसिस वगैरे निरनिराळय़ा महागऱ्या 
वस्तू बनू शकतात. आजकाल अनेक ठिकाणी 
तन मलई काढण्या'चीं यंर्त्रे ठेवुन खेड्यांतून दूध 
खरीदळें जाते. मलईचे लोणी शहरांत विकण्या« 
साठी पाठावैळें जातें व मळई काढलेल्या दुधांतून 
केसीन तयार केलें जाते. मळई आणि केसीन ह्या 
दोहातून बरेंच उत्पन्न होत असल्यामुळें दूंघध विकत 
घेणारे व्यापारी कास्तकारांना-शेतकऱ्यांना दुघा'चा 
भाव चांगळा देऊं शकतात. शेतकरी जर आपल्या 
छरी दाघधिमंथनाच्या पुरातन पद्धतीने तूप तयार 
करीत अतळे तर त्यांना तेवढ्याच इुघाचे .पेसे, 


१७ 


नव. ३ १ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत | 


कमी मिळतात. ताकांत लोण्यानचे प्रमाण राहून 
जाते व ते ताकहि खेडेगांवांत जवळ जवळ फुकटच 
वांटळे जातें. आतां ह्या दोन पद्धतीत 'चांगळी किंवा 
पसंत करण्यासारखी पद्धाते कोणती १ दुसर्‍या 


पद्धतीप्रमार्णे दुर्धांतले सवे भाग खाण्याच्या कामी . 


उपयोगांत आणले जातात. पहिल्या पद्धतींत केवळ 
मलई खाण्याच्या कामी आणली जाते आणि 
दुघांतील प्रोटेन--िजे खाद्यवस्तूंतींल एक महतत्वार्‍च 
द्रव्य आहे--तें खाद्य पदार्थ ह्या दृष्टने वाया जातें, 
यांत विज्ञानाने काय साधले! खाद्यवस्तूतील 
महत्त्वाचें द्रव्य बिघडून टाकले. आपण विचाराल 
की विज्ञानाचा हा आविष्कार करण्यांत काय 
बिघडले ! आविष्कार झाळा ह्यांत बिघडले नार्ही, 
विश्यानाने आपलें कार्य करावें. त्यांत दोष कसला 
परंतु विज्ञानाचा उपयोग कोठे, किती करावा हाच 
तारतम्यबुद्धींचा प्रश्न आहे. जनसमुदायाच्या 
हितार्‍चा विचार करणारे म्हणतील $ “ विज्ञानाने 
हा आविष्कार करून ठेवला हें ठीक झालें, प्रसंग 
पडल्यावर ह्या ज्ञानाचा फायदा घेतां येईल. आज 
तर हिंदुस्थानांत प्रत्येक माणसामार्गे सरासरा पाच 
, ऑंस दूध पडते; उलट आहाराल्लात अनुसरून 
. प्रत्येक माणसास सोळा ओस दूध मिळाले पाहिजे, 

म्हणून आज तर विज्ञानाच्या ह्या आविष्काराचा 
लाम घेण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. १९्ठ॒ ३६ 
राच्या कृपेनें उद्यां आम्ही खपवूं दाकणार नाहीं 
इतर्के विपुळ दूध निमाण झालें व तें केकून'च द्यावे 


(& 
लागलें, इतकेच नव्हे तर त्याचा दुर्गंधाहे सहन 
करावा लागला तर मात्र हा आविष्कार आम्हाला 

रंतु अशा 


आश्ीवीदरूप व लाभदायक ठरेल, पर्छ ” 
वेळ येईपर्यत दुधाचा पूर्ण उपयोग खाण्याच्या 
कार्मी करण्याचाच सल्ला 'आम्दी देऊं» विश्ञाना'चा 
उपयोग करून वेणारे व्याक्तीविदोप्र म्हणताळ * 
“हू शास्रीय-वैज्ञानिक युग आहे. किल्ानाच्या आव- 
व्कारानें ब्रोतकऱ्याळा अधिक पैसा मिळत आहे, 
आणि शौकी लोकांना केर्सानपासून तयार झालेले 
पदार्थ मिळतात. दांधिमंथनाने तूप काढण्याचे 
क्रिया इतकी कार्यक्षम नाहीं. ताकांत लोणी राहूनच 
जाते आणि ताकांतून केसीनप्रमार्णे कांहीं उत्पन्न हत 
नाही, म्हणूनच ही पद्ति' अथौंत्पादक नाहीं आणि 


अनुक्रमणिका 


त्यामुळेच टिकाऊ नाहीं. !! ह्याचा निकाळ कोण 
करणार !? परंतु निकाल लावण्यासाठी कांहीं कसोटी 
मात्र आम्हांस सुचचावितां येईल, एक तर हा निर्णय 
£ बहुजनसुखाय बहुजनहिताय,? झाला पाहिजे; 
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कार्यक्षमतेचा विचार 
हेतूच्या दृष्टानें झाला पाहिजे, केसीन बनवावयाचचें 
असेल, तर मलई काढण्याचा प्रकार अर्थातच 
कार्यक्षम बनला पाहिजे, ताक प्यावंयाचें असेळ तंर 
थोर्डे तूप निरांळे खारे काय किंवा ताकांतून खालें 
काय, सारखेच. | 


विज्ञानाच्या ह्या युगांतहि जनतेचे मन किती 
भोळेंभाबडें राहिळें आहे हे पाहण्यासाठी वनस्पति- 
तुपाचे उदाहरण पुरेसे आहे. केवळ प्रचाराच्या 
जोरावर आज वनस्पाते तुपाचा व्यवहार बेसुमार 
वाढला आहे; आणि शिकले-प्तवरलेळे लोकहि ह्या 
प्रचारास बळी पडले आहित. प्रचाराचा प्रकाराहि 
पाहण्यासारखा आहे. आम्हांस अर्से सांगण्यांत आलें 
की, “ खाण्याच्या तेलाला रंग.व वास असला. तरी 
त॑ खावे लागतें हा निसर्गाचा आपणांवर केवढा 


जुळूम आहे! विशञानानें ह्या लुलमांतून आपणांस. 


सोडविण्याचा मार्ग शोधून काढला आहे. त्याच- 
बरोबर ते चांगल्या स्थितींत टिकून राहील असाहि 
प्रयत्न झाला आहे. फार काय सांगावे, तेलाला 
तुपाचे स्वरूपाहिं प्रात करून देण्यांत आलें आहे. 
चला ! विज्ञानाच्या ह्या सेवेचा लाभ अवश्य घ्या !? 
मानसक्षात्राचा एक नियम असा आहे कीं, एक 
गोष्ट वारंबार सांगण्यांत आढी कीतिर्‍चा परिणाम 
आपणांवर अवश्य हाताच, आणि दुसरा नियम 
असा आहि कीं, कांही सूचना ( 5022७७० ) 
माणसास दिली कीं, वस्तृंत कांहीं तथ्य असो नसो, 
माणसाच्या डोक्यावर त्यांचे आघात होतच जातात. 
आपली. मेंढी खांद्यावर घेऊन जाणाऱ्या एंका 
ब्राह्मणाला लोकांच्या सांगण्यावरून मेढार्च्या जागी 
आपण कुत्रा घेऊन ऱवाळलों आहोत असे. भासल्या- 
ची गोष्ट आम्ही लहानपर्णी वाचळी आहे. तेला'चा 
रंग आणि वात यांच्या जुलमाचचा, जोपयत ह्या 


परोपकारी महाशयांनी शान करून देळें नाही 


.तोपर्यत, आम्हांला पत्ताहि नव्हता. आम्हांला तर 


५ 


उलटच गोष्ट माहीत" होती रूप आणि गंध ह्याला 


6“: 


-करखगघरचिघजचज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


धृ 


आजचे युग 


आम्ही दूष्रण न समजतां भूषणच समजत होतो. 
विकत घेनांना तेळ हातावर चोळून त्याचा विशिष्ट 
आणि परिच्षित वास आम्ही घेत होता. आणि त्यार्ने 
आम्हांस समाधान होत होते. जवसाच्या व सरपूच्या 
तेळाचा वास किती उग्र असतो ! परंतु हे तेल 
ज्यांनी खाले त्यांना त्याच तेलाची गोडी पटते. 
परंतु आतां समाजांतीळ कांहीं लोकांना--““विराषतः 
शिकल्यासवर्लेल्या लोकांना--रूप आणि गंघ ही 
त्रासदायक वाटूं लागलीं. संभव आहे कीं ह्या युक्ति- 
वादाचा क्षेत्रवित्तार करून तो वाटेळ त्या थराळा 
जाईल. भाजी अथवा डाळ यांचें रूप व गंध 
आपणांस आज पसंत आहे तो विज्ञान्यांच्या 
प्रचाराधळे नापसंत होण्याचाहि संभव आहे! ही 
कल्पना ओढूनताणून विपर्यस्त केली आहे. अर्श 
समजण्याचे कारण नाहीं, गहूं व तांदूळ यांच्या 
बाबतींत तर ही गोष्ट सिद्ध झाली आहे. ह्या दोन्ही 
घान्यांचा गंध व रूप ही आहारशात्राच्या रृ्टाने 
कितीहि फायदेशीर असोत ; परंतु उच्च राहणीच्या 
ळोकांना ती कोठली पसंत पडणार ? ्ि 

ह्या प्रकार विज्ञानाने आविष्काराच्या द्वारा प्रगात 
अवश्य दाखाविळी आहे. पण जनसमुदायाचें मन 
जवेच्या तसें भोळे भावरडे राहिलें आहे. ह्या दृष्टानि 


आजचे युंग गोरखास्पद नाही, ह्या आविष्कारांच्या 
पूर्वी अशा भोळ्या बुद्धीच्या लोकांचा फायदा घेतला 
जाण्या'चे प्रसंग कमी येत असतं. ह्या अर्थाने हें युग 
विज्ञानाचे नसून जाहिरातत्राजीर्चे आहे, 

आतां आपणच सांगा कीं ह्या युगांत ग्रामोद्योग 
चालणे शक्‍य आहे कीं नाहीं ! त्याचा पूर्ण आधार 
आपल्या जीवनदशनावर अवलंबून आहे. आपण 
तूप आणि ताक खाऊं इच्छीत असाल तर ग्रामोद्योग 
वाळू शकेल. खाण्याच्या ऐवजीं शोभिवत बटनें हर्वी 
असतील तर ग्रामोद्योग चालणार नाहीं, 


। प्रक्षालनाद्वि . पंक्रस्य दूरादस्प्शनं वरं? हा 
न्याय आपणांस पटत असेळ व आपल्या बुद्धीवर 
आपला भखसा असेळ, तर आपण तेल्घाणीर्चे 
ताजे तेळच खाल आणि पखुद्धीवर आपला विश्‍वास 
असेळ तर ब्रिघडल्यानंतर सुधारलेली, दिसण्यांत 
सुरेख परंतु आहारतच्याच्या दृ्टानें निःसत्व अशी * 
वस्तु म्हणजे वनस्पति-ध्री-वनस्पतीचें तूप आपण 


*खाल, 


सारांश, आपण भोळेभाबडे रहाळ, तर ग्रामो- 
द्योग चचाळणार नाहीं, नीरक्षीरविवक्र करावयाचा 
असेल तर ग्रामोद्योग बहुतांशी चालेल, 


(4. | क्र 5 १ 
“ आम्हीं फाळणीला मान्यता कां दिली! ' 
मान्यता दै्ण ऱ्् 
] परंदेशी वृत्तपत्रांताळ पत्र 


] हिंदुस्थानांत आर 1 
मान्य करणार नाहीं. आफ््डीं फाळणीला मान्यता कां 


हिंदुस्थानने आपल्या फाळणीला 
सिद्वांताळा मान्यता देर्गेच होय अशा प्रकारच्य 
नेहरू म्हणाले, ' हें एक आश्चर्यकारक विधान होय 
सिढांत मान्य केलेंला नाहीं; आणि यापुर्ढेहि 
दिळी १ तर संघर्ष, अराजक माजेल आणि स्वातं१ 
कायदे-मंडळांतीलळ निवडक प्रतिनि पींच्या मता 


2 


जर जनतेच्या मतानें निर्णय घेतला असता तर माविक 
वादाचा सिद्धांत नसून, तो निवडून आलेल्या प्रात! 
आम्ही जर देराष्ट्रवादाचा लिद्वांत मान्य केला असता 


असते | !? 
--काश्मीर राष्ट्रीय पारिषदेच्या आथिवे 
उतारा, [ प्रे, टू. ऑफ इं. ] 


अनुक्रमणिका 


य॑ लांबणीवर पडेल ती टा 


ने हा प्रश्न सोडवावा 
क बरें झालें असत. 


न 


१९ 


म्हणजे श्री, जिना यांच्या द्िराषट्रवादाच्या 
कांचा उछेख करून पं. जवाहरलाल 
ही आजपर्रेत केव्हांहि हिराष्ट्रवादाचा 


ळण्यातार्ठी, त्या त्या प्रांतिक . 
हें आम्ही मान्य केलें, पण या प्रश्नांचा 
आम्ही मान्य केला तो देराष्ट्र” 
घींच्या द्वारें व्यक्त झाळेठा जनतेचा निर्णय होय. ' 
तर हिंदुस्थानांत 'चार कोटी मुसलमान परके झाले 


१९४९ रोजीं केलेल्या भाषणांताळि 


ण डा. ुः 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


प्राचार्य बा. वि. मिराशी 


हेमाद्रीचा अंतकाल 


रामदैवराव यादवाचचा करणाधिप व॒चतुवर्ग- 
चिन्तामाणे इत्यादि संस्कृत ग्रंथांचा कर्ता देमाद्वि 
किंवा हेमाडपंत याचें नांव सुविख्यात आहे. याने 
विद्वानांना उदार आश्रय दिला, स्वतः अनेक 
विषयांवर ग्रेथर्चना केळी, मोडी लिपि प्रचलित 
केळी व स्वतःच्या नांवाने पुढें प्रसिदध झालेली 
०: हेमाडपंती ' स्थापत्यपद्धाति प्रचारांत आणली. 
या विविध कामागिर्रामुळे त्या*चें नांव भारतीय इति- 
हासांत चिरस्मरणीय राहील, असा हा महापण्डित 
यादवन्रपाते महादेव व रामदेव 
त्यांचा करणाधिप किंवा लेखनाध्यक्ष व मन्त्री म्दणून 
होता असें त्याच्या खतःच्या व त्याचा आश्रित 
बोपदैव याच्या ग्रंथांतील उल्लेखांवरून दिसते. त्या- 
वरून तो इ. स.च्या तेराव्या शतकाच्या ह्वितीयाधात 
होऊन गेला यांत संशय नार्ही, त्याच्या आयुष्यांतील 
इतर घटनांविप्रर्यी मात्र आपणांस विशेष माहिती 
नाहीं. पण अलीकडे डॉ. कोलते यांनी महानुभावा 
वाढय़य व माहिकावती'ची ब्रखर यांतील कांहीं उलेखां- 
वरून त्याच्या अंतकाळच्या प्रसंगावर प्रकाश 


9 


पाडला आहे त्याविषर्यी थोडक्यांत न्वनचा प्रस्तुत 
लेखांत करावयाची आहे. 
हेमा्द्रीच्या अंतासंबंधी डॉ. कोलते. यांचें मत 
“नागपूर युनिव्दर्तिटी जरील'च्या सन१९४१ च्या 
अंकांत ' हेमाद्रीचा निघधनकाळ ? या शीषेकाखाली 
डो. कोलते यांनीं एक टिप्पण लिहिळें आहे, त्यांत 
त्यांनीं खाळीळ माहिती दिली आहि ! । 
श्रीचक्रवर यांचा 
रित्र? नामक ग्र्थ 
काळांत केव्हां तरी 


६: महानुमावपंथ-सेस्थापक 
जीवन 'चरित्रविषयक * लॉळा च 
इ.स, १२७६ ते १२८६ या 


यांच्या दरबार्री, 


लिहिला गेला, याच्या जाखोबा पाठांत हेमाद्रांचा 
अंत हृदयद्रावक रीतीनें कसा व केव्हां झाला या- 
विषर्यी माहिती मिळते. श्राचक्रवर हा दवेतमार्गाचा 
उपदेश करी, विद्वान्‌ लोकांमध्ये त्याच्या पंथाऱ्चा 
पुष्कळ प्रसार होऊं लागला. त्यामुळें दकराचांयोच्या 
अद्वैतमार्गीवरून लोकांचे लक्ष उडालें. तेव्हां 
यादवांचा उपाध्याय ब्रह्मसानु व हेम द्रीचा उपाध्याय 
महदोाश्रम यांना त्याचे वैषम्य वाढून व्यांनी . 
ऱचक्रघराला विष्रप्रयोग करण्यार्‍चा प्रयत्न केला; पण । 
तो फसला म्हणून महदाश्रम यार्ने आपला शिष्य 
हेमाद्रि यास चक्रघरांचा कर्सेही करून नाश 
करण्यार्‍चा आदिद दिला. तेव्हां हेमाद्रांने चक्रघरावर 
कांही सैन्य पाठाविरले; पण चक्रधर व त्याचा शिष्य 
नागदेव यांनी त्याचा मोड केला. नंतर हेमाद्रीला 
पश्चात्ताप होऊन व्यान चक्रघराला ._ देवगिरीस 
बोलाविले. तिकडे जात असतां वार्टेत खोकर गावी 
मेघगंअ्रीना व विजाचा कडकडाट होऊन चक्रधर 
त्यांत अदृश्य झाला, भ 
॥॥ बरील वृत्तांतांत चक्रधर अहृरय झाला असें 
म्हटलें आहे, पण खरोखरी त्याच्या खून झाला होता. 
-व त्से कांही पोथ्य़ांत म्हॅटळेंही आहे. महानुभाव- 
पंथसंस्थापक व॒ ईश्वरी अवतार म्हणून भनेकांस 
ख्य वाटणाऱ्या 'चक्रघराचा असा दगलबार्जीने खून 
झाल्याचें ऐकतांच रामदेवरावाचा क्रोध अनावर 
होऊन त्याने देमाद्रींची सर्वे मालमत्ता जप्त केली, 
त्याच्या घरावर नांगर फिरविला व त्याला लागलीच 
देहांताची रिक्षा दिली. हेमाद्रीचा अत्यंत क्रूरपणे 
अंत करण्यांत आला. त्याच्या अंगाचें कातडे सोळून 


"व उपाशी ठेवून त्याला हालहाल करून ठार 


मारण्यांत आले. 


६-३... 


अनुक्रमणिका 


-करखगघर चिऊजचजञ, 


मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सेरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


व्ह धका टयशणहबकटााट'"- रः 


हेमाद्रीचा अतकाल 


५ महानुभाव ग्रंथात दिलेल्या हेमार्द्रींच्या हृदय- 
वक अंताच्या या वृत्तांतास महिकावर्तांच्या बखरीत 
हुओोरा मिळतो. या बखरीत म्हटलें आहि काँ, 
: रामचंद्र राजा राज्य करीत? असतां ब्रक्षत्येच्या 
८ुपणारने मोठें अश्युम झालें. त्यायोगे त्याचा शक्ति 
£थ होऊन तु्कीर्नी त्याचा पाडाव केळा ? ( माहिका- 
तीची बखर, प्र. ८१). बखरीतील या वृत्तांतांतील 
२गदेवरावानें कोणा ब्राह्मणास मारळें याचा निदेश 
ना्ही.तथापि महानुभावीय ग्रंथांतील वर्णनावरून तो 
ऐगाद्रीच होता याविषयी संशय राहत नाही, चक्रध- 
२र्‍्या खून झाल्यावर हेमाद्रीस लवकस्च ठ 
आलें असार्वे, चक्रघराचा खून शके ११९८ र्किंवा 
८. स. १२७६ मर्ध्ये झाला. तेव्हां हेमाद्रीचा 
शिवनकाल यानंतर लौकरच असला पाहिजे,” 


डॉ. कोलते यांनी प्रस्तुत मत प्रातैपादिल्याला 
आज आठ वर्षे झालीं. या अवर्धीत त्यावर कोणी 
आक्षेप घेतलेला माझ्या वार्‍चनांत आला नाही. 
आळीकडे  नवभारतां 'ताल (ऑगस्ट १९४८) 
ह्यांत त्यांनी हेच मत पुनः प्रतिपादिले आहे. 
भत्यान्वेषणार्थ त्याचा थोड्या बारकाईने विचार 
फर. 


डॉ. कोलते यांचा पुरावा डळमळात 

श्री. ह. ना. नेने यांनी * लीळाचरित्र, हा ग्र्थ 
गोठया परिश्रमाने संपूर्ण . प्रकाशित केला आहि. 
/॥मध्ये हेमाद्रीच्या वरील कारवाईचा निर्देश नाही. 
(यामुळे या वृत्तांताविषर्यी संशय उत्पन्न होतो. 
७ीळाचरित्राच्या उत्तराधांतीळ (९,२७७ ) ५०२३ 
॥ छॉळेंत ' चक्रवरानें आपणांस राजाचें बोलावणे 
॥३७ व तेथे गेल्यावर आपणांस लोटून देतील अर्से 
0॥गितल्याचचा उललेख आहि. पुढील लीळेत चक्रधर 
आकडे गेल्यावर त्याच्या बरोबरच्या भटाबासांवर 
लाटीदृल्धा झाल्याचें वणनं आहे. पण चक्रधर त्या 
धुगळीत प्राणास मुकल्यारचें सांगितलें नाहीं. इतर्केच 
गष्हे तर तो उत्तरदेशेस निघून गेला, जातांना 
िध्यपीत ओलांडीत असतां त्याची व गोदातीर 
शिवासी यारे लोकांची भेट झाली; त्याने तय? 
७1५७4 शिप्यांस सांगण्याकरितां संदेश दिला इत्या 
ष॥त आदे. पुढें न्चक्रधर उज्जेनीस गेला अर्सेहि 


र मारण्यांत 


म्हटलें आहे. या सेर्व वर्णनावरून चक्रधर त्या 
दंगळीतून वांचचून उत्तरहिंदुस्थानांत निघून गेला 
असें दिसतें. श्री. नेने सांगतात का, आपण लळा" 
वचरित्राच्या अनेक प्रती पाहिल्या, पण त्यांमर्ध्ये 
कोठेंहि जाखोबा पाठांतल्यासार्खें वर्णन आढळले. 
नाष्टीं. विष लक्षांत ठेवण्याची गोष्ट ही की लीळा- 
चारत्राच्या प्रचलित पाठांत 'चक्रघराळा बोलाविले 
तें राजानें, असें स्पष्ट म्हटळें आहे. या सर्व प्रकरणांत 
कोठेही हेमाद्रीचा नामानेदेंश नाही, त्याला जिवंत 
सोलल्याचें वर्णन तर नाहींच नाही! 

महिकावतीच्या बखरीत ब्रम्हहत्येमुळे राम- 
चंद्राच्या राज्याचा नाश झाला अर्स म्हट आहे खर. 
पण तीमध्ये ज्याची हृत्या झाली तो ब्राह्मण हेमाद्रे 
होता अर्हें सांगितलें नाहीं, शिवाय त्या बखरीतील 
वर्णन रेतिह्यासिक कसोटीस उतरत नार्ही, या 
बखरीन्ची सहा प्रकरण असून ती मिन्न भिन्न काळी 
रचली गेली अर्धे _के. राजवाड्यांनी आपल्या 
प्रस्तावर्नेत म्हटलें आहे. देवागैरीच्या युद्धाचे वर्णन 
भगवान्‌ दत्ताने केर्ले असें तींत म्हटळें आहे. पण 
ती हक्कीकत सुमारें शके १५०० नंतर लिहिली 
असावी, अर्से कै. राजवाड्यांचें. अनुमान आहे. 
अथात्‌ हें वणन यादवकाळापासून सुमारे तीनशे 
वषीनंतर लिहिलें होते. इतक्या दीर्घावर्धीनंतर . 
यादवकालीन घटना यथातथ्य लोकांच्या स्मंरणांत 
राहिल्या असतील हें संमवनीय वाट्त नाही... या 
बखरीतळा यादव वंशाचा इतिहास तत्कालीन 
कोरीव लेखांतील माहितीशी अगर्दींच जुळत 
नसल्यामुळें सर्वस्त्री त्याज्य होय हही के. 
राजवाड्यांनींच दाखावेलें आहे. * भगवान्‌ दत्ताला 
व पांचव्या प्रकरणाच्या कत्यीला रामंदेवरावाच्या 
म्हणून ज्या वंशावळी वाटल्या त्या त्या राजांच्या 
नाहींत. ह्या ठिकार्णी भगवान दत्त व पांचव्या 
प्रकरणाचा कर्ता हे सपशेळ घसरले? असे के. 
राजवाडे यांनी स्पष्ट म्हटलें आहे. ( प्रस्तावना, 
पू, ७४ ). राजवंशावलीसारख्या महत्वाच्या बाबीत 
जी बखर इतकी आअविश्वसनीय, तिच्यांतील इतर 
विधानांवर विश्वास कसा ठेवावयाचा £ 

येथवर हेमाद्रीच्या हृदयद्रावक अंताविप्रयी ज्या 


पुराब्याबर डॉ. कोलते यांनीं मिस्त ठेवली तो कसा 


*२९१ 


अनुक्रमणिका 


"करखगघरचिछनसज' 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


डळमर्ळांत आहे तें दाखाविळे, पण यार्हापुढें जाऊन 
हेमाद्रीला शके ११९८ (सन १२७६ ) मध्ये 
हृदयद्रावक पद्धर्तानें राहोच, प्रण कोणत्याहि रीतीनें 
मृत्यु प्राप्त झाला नव्हता, एवढेंच नव्हे तर तो 
त्यापुढे कित्येक वर्षे रामदेवरावाचा करणाधिप म्हणून 
अधिकारी होता हें एका निर्विवाद पुराव्यावरून 
सिद्ध करतां येतें. त्याकडे आतां वढू. 


चक्कघरामागून हेमाद्रि नऊ वर्षे तरी होता 


चचक्रघराच्या उत्तरापर्थीं निर्याणाच्या मितीबद्दळ 
महानुभावांच्या ग्रंथामध्ये एकवाक्यता नाही, तथापि 
त्यांतल्या त्यांत तीथमालिकेत दिलेला रके ११९४ 


(इ. स. १२७३ ) अंगिरा संवत्सर, माघ वद्य ४. 


मंगळवार, हा विश्वसर्नांय दिसतो. कारण यांत शक- 
वर्षांचा, संवत्सराचा व तिथिवारांचा वेळ जमतो. 
पण लीळाचरित्र व रत्नमालास्तोत्र यांतील 
सिंहस्थाचा उल्लेख प्रमाण मानून व तेथपासून काल- 
गणना करून 'चक्रघरानें शके ११९८ मध्यें उत्तरेकडे 


गमन केलें अर्से डॉ. कोलते यांनीं ठरावेळें आहे. ' 


यांपैकीं कोणताहि काल खरा म्हणून स्वीकारला तरी 
न्चक्रघराच्या खुनामुळें किंवा खुनाचा प्रयत्न 
केल्यामुळें हेमाद्रीला निर्दयपणार्ने ठार मारण्यांत 
आर्क असल्यास ती घटना शके ११९८ मध्ये किंवा 
शके ११९९ या वर्षीं तरी झाळी असली पाहिजे. 
त्यानंतर कित्येक वर्षे खस्थ बसून मग राजानं 
हेमाद्रीला अशी घोर शिक्षा दिली असर्णे संभवनाय 
वाटत नाही. 


हेमाद्रि हा राजदरबारी करणाधिप किंवा मंत्री 
म्हणून महत्त्वाच्या हुद्द्यावर होता. म्हणून तत्काटीन 
कौर्राव लेखांत इतर .मंत्र्यांप्रमाणें त्याचाहे नांव 
येते. अक्षया प्रकारचे उलेख एका ताम्रपटांत. व 
दोन शिलाळेखांत आलेले आम्हांस माहीत आहेत. 
यांपैकी पाहिला उललेख ठाणें जिल्ह्यांत ओवळे येथ 
सांपडलेल्या रामदेवरावाच्या शके ११९४ च्या ताम्र” 
पटांत आहे, या ताम्रपटांत हेमाद्रीला सर्व हस्तिपकांचा 
अध्यक्ष, समस्तकरणाधिप व मंत्रिचूडामाणा अस 
म्हटळें आहे. त्यावरून राजदरबारच्या त्याच्या मह” 
त्वाची कल्पना येते; तथापि चक्रघराचा खून किंवा 
निर्याण ११९८ मध्ये झालें असल्यास या उलछलेखाचा 


काही उपयोग नाही. यानंतरचा हेमाद्रीचा निर्देश 


सासवड-( जिल्हा पुर्ण )-जवळच्या पूर गांवीं सांपड-. 
लेल्या शिलालेखांत आहे. हां शिलालेख भारत- 


इतिह्यास-संश्योधक-मंडळांत ठेवला आहे. तो| मंडळां- 
तीळ पुरातत्त्व श्री. ग. ह. खरे यांनी 
।दाक्षिणच्या मध्ययुगीन इतिहासाची .साधनें', खंड 


दुसरा ( ए. ६-८ ) यामध्यें प्रकाशित केला आहे. 


५, >. शी 


या लेखाची मिति आरंभीच “ली सकू १२०७ 
वर्षे प (पा) थिंव संवच्छंर आस्विन(ना)दो ! 
अशी दिली आहे. पुर्ढे श्रांमत्मोढप्रतापचक्रवती 
श्रीरामचंद्रदेवाच्या विजयराज्यांत तत्पादपद्मोप- 
जीवी सकलकरणाधिप हेमाद्रिपेडित व इतर 
अधिकार्री असतांना कांहीं इनाम दिल्याचा उल्लेख 
होता, पण पुढील भाग खाडेत झाला आहे, तथापि 


यांतील हैमाद्रींचा निर्देश महत्वाचा आहे. श्रो. खरे 


यांनीं हा लेख वाचला असल्यामुळे ठळेखाचा छाप 
प्रातिद्द केला नसला तरी त्याचे वाऱ्चन बरोबर आहि, 
अर्से ग्रहीत धरण्यास हरकत नाही, शिवाय शके 
१२०७ ला पार्थिव हाच संवत्सर येत असल्यानें 
लेखाच्या सत्यंतेविषर्यीं संशय रहात नाहीं, कोणास 
संशय आल्यास इातिह्मसमंडळांत तो लेख समक्ष 
पाहून खात्री करून घेता येईल 

या ळेखावरून झके--१ २०७. ते सन १२८५ 
पर्यंत म्हणजे. 'चक्रघरनियीणानंतर निदान नऊ वर्षे 
हेमाद्रि आपल्या महत््राच्या अधिकारावर होता असे 
स्पष्ट दिसते. तेव्हां त्याच्या हृदयद्रावक अंताची कथा 
काश्पत असली पाहिजे; व ती इ. स. १२९७६ते 


१२८६ या काळांत लिहिलेल्या 'लीळाचारत्रांःत येणें 


शक्‍य नाहीं, हें उघड आहे. 


याच्याहीनंतर्वा शके १२११ चा लेख निजा- : 


मच्या संस्थानांत॑ उनकेश्वर येथे आहे.तो डॉ. य. खु. 
देशपांडे यांनी भारत-इतिहास-संशोधक्रमंडळाच्या 
त्रेमासिंकांत ( पु. ९ वे, ए..२९-३० ) प्रसिद्ध केळा 
यांतही हैमाद्रिपेडिताचे रामंदेवरावाचा मंत्री म्हणून 
नांव आलें आहे.हा लेख डॉ.देशपांडे यांच्या वाचना- 
प्रमाणे शके १२११  विक्रमसंवत्सरांतील आहे. पणं 
हशके१२११ ला संवत्सरचक्रांतील विक्रम हें संवत्तर 
येत नाही. विक्रम याच्या र 

वाचगे शकय असल्यास १२११ हा गतवर्षेनिदॅश 


२२ 


०: --ा ुः 


"करंखग' 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


जागीं विकृत असें. 


 हेमाद्रीचा अंतकाळ 


समजून त्याशी विकृत-संबत्सराचा संबंध जोडतां 
ईल. कारण शके १२१२ ला विकृतसंवत्सर हेते. 
पण या लेखाचा छाप प्रसिद्द न झाल्यांन या 
बाबंतीत निश्चित विघान करणे शक्‍य . नाही, 


दशके १२१२ 'चा रामदेवराव यादवाचा ठाणा 
( अण्जूर ) येथे सांपडलेळा दुसरा एक ताम्रपट 
प्रसिद्द झाला आहे. त्यांत मात्र हेमाद्रीचं नांव येत 
नाहीं. मार्ग ११९४ च्या ताम्रपटांत व महाराष्ट्रांतील 
रामदेवरावाच्या कांही शिलाळेखांत हेमाद्रीचें नांव 
येत असल्याने याही लेखांत ते यार्वे अशी 
सहजच अपेक्षा होते. या . ताम्रपटांत महामात्य 
एकदेववडित व कोशाधिपाति चांगदेव यांची नांवे 
आलीं आहेत; पण हेमाद्रीचें नाहीं. त्यावरून देमाद्रे 
शके १२१२ मध्ये किंवा ( उनकेश्वराच्या लेखाचे 
बरील वाचन खरें असल्यास ) त्यापूर्वी थोडेच 
दिवस दिवंगत झाळा असावा. व, 


हेमाद्रीच्या अंताविषयांची कथा बनावट 


वर्रील विवेचनावरून हेमाद्री महानुभावपंथ- 
संस्थापक चक्रघर यांस ठार मारले व त्यासु 
त्याचा राजाशेनें हृदयद्रावक रीतीर्ने अंत करण्यांत 


आला या आख्यायिकेला काडीचाही आघार नाहीं, 


किंबहुना ती सर्वस्वी खोटी आहे याविषयीं वाचका” 
चीं खात्री होईळ. आपल्या धमीविरुद्ध असलेल्या 
माणसांचा अशा रीतीनें शवट झाला है सांगण्याची 
प्रव्रत्ति सर्वत्र आढळते. उदाहरणार्थ, इ. सनाच्या 
सातव्या श्वतकांत बंगालच्या. दशांकनामक राजानें 
गयेच्या बोधिव्ृक्षाची पाळेमुळे खणून काढली व 
त्यामुळें त्याला आतिदाय दुर्धर असा रॉग होऊन 
त्यांत त्यांचा अंत झाळा अशी किंवदन्ती चिना 
धात्रेकरू हधूएनत्संग यानें लिहून ठेविली आहे ती धं 


था प्रकारचाचच आहे. हेमाद्रीच्या हृदयद्रावक 
बनावट 


देर्गे राजाचे प्रमुख कतंव्य गणले जात असें. वरणे- 
संकर होणें अनिष्ट आहे, हें केवळ ब्राह्मणाचेच 
नव्हे, तर सर्वसाधारण जनतेचे मत होतें ब तें 
अनेक पिढ्यांपासून चाळत आलेलें म्हणून लोकांच्या 
हाडीमांसी मिनले होतें. महानुभावांन्चे कांही 
आचारविचार या परंपरागत धर्माविरुद्ध असल्यानें 
तत्काळींन राजे किंवा त्यांचे आधिकारी यांचेकडून 
त्यांचा छळ झाला असला तर त्यांत आश्चर्य नाहीं. 
पण या छळाला हेमाद्रिच कारण. होता व त्याच्या 
निधनानंतर तो थांबला अर्से दिसत नाहीं, कांर्दी 
वर्षांपूवी निजामच्या राज्यांतील बॉंड जिल्ह्यांत 
गोदाकांठी पुरुषोत्तमपुरी येथें सांपडळेळा ताम्रपट 
आम्ही 'एपिम्राफिया इंडिकां'त प्रासेदध केळा आहे. 
हा ताम्रपट शके १२१२ (इ. स, १३१०) चा 
म्हणजे रामदेवरात्राच्या कारकीदीच्या अगदी अखे- 
रीचा आहे. त्यांत रामदेवरावाचा मंत्री पुरुषोत्तम 
याच्या विनंतीवरून रामदेवरावार्ने . गोदावर्राच्या 
कांठीं एक अग्रहार करून तो ८३ ब्राह्मणांस 
दिल्याचा निदेश आहे. या पुरुषोत्तम-मंत्र्याचे 
वर्णन करतांना खार्लाळ रोक घातले आहेत- 


स विद्युतेवोज्ञ्वळया निजाऱया 

प्रदरय वणोश्रमयोः पथक्क्रमान्‌ । 
महीप्रतेः को शग्डे मर्हीयर्सी. न 

खुवणवृष्टि न्यतनोदू घनोपमः ॥ 
स्वामिद्रोहकृतामथोवळयवद्दक्र कठोरं मन- ी 
'स्तस्य प्रज्वलता प्रतापाश खिना नीतं जवादाजवम्‌ | 
क्रूरास्तेषु सकटंकद्रुमानिमाः प्ठ्टा निदृष्टास्ततो 
रामक्षाणिपतेः सुवणेसहदा तेजः कृतं प्रोज्ञ्वलम्‌ । 


[ भावार्थ-जसा एखादा मेघ. झगझगीत अश्या 
बीजेसे मागे निरनिराळे दाखवून मोठी दृष्टि करता, 


तसाच तो पुरुषोत्तममंत्री आपल्या उज्ज्वल आजिनें 
यांचे आचारमा्ग एथक्‌ू दाखवून 


अंताविषयींची आख्यायिका सुद्धां अर्शाच वर्षी व आश्रम 
महाका राजाच्या कोठीमध्यें सुवर्णाची मोठी द्रष्टे करता 
ह महानुभावपंथ वैदिक धर्माला कांही बांबत!त झाला. | 
पटीत छळ झाला असणें अगदी संभवर्नाय आरईै' चोचयागी 
"क [अ आ स मन त्याच्या अग्नीप्रमाणे ज्वळज्जहाल 
. १ भ्र प्राचीन काळापासून चारी >” जत जी 'हांगढीच सरळ केलें, त्याच्या त्या, 
हित कर्मे ' करावयास लांबुन वर्णसंकर हाऊ । त 
५२३ 


खॉ विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नर्वभारत॑ 


प्रतापाझींत क्रूर लोक कांटेरो झाडासारखे जळून 
बाहेर आले व त्यायोगें रामभूपतर्न्चि तेज ' सुव्णा- 
सारखें उज्ज्वल झाले, ] 

बरीळ शछोकांपैकी पाहैल्यांत पुरुषात्तम-मंत्र्याची 
धामैक बाबतीतील व दुसऱ्यांत राजकीय क्षेत्रांतील 
कामागेरी वार्गेंळी आहे. रामवेवराव यादवाच्या 
पात्या महानुभावासारखे वैदिक मागीविरोधी पंथ 
होते. त्याप्रमार्णे राजाचे विरोधी असेहि कांहीं लोक 


होते. या दोघांनाही पुरुषोत्तम-मंत्र्या न आपल्या 
कडक धोरणाने आपल्या काबूत आणलें असें 
दिस्तें. यांत एखाद्या विशिष्ट पाखंडा'चा निदेश 
नाहीहे खरें. तथापि त्यावरून हेमाद्रीच्या मृत्यू- 
नंतरहि यादवांच्या शासनपद्धतींत कांही. फरक पडला 
जि असे दिसत नार्ही. तेव्हां त्या पद्धतीला 
च्च जबाबदार होता ' असें मानर्णे योग्य 


, होणार नाहीं. 


ई ९ क्र 
“ अणोरर्णायान्‌ महतो महीयान. 


44 (१-4 (> (>) 2) उ (> 
व. श्रीअरविदाविषयीं गुजराथी त्रेमास 
1 जूनच्या अंक्रांतून श्रीअरबिदकृत पुढील कवि 


क॑ “मानसी?”मध्यें बरीच माहिती प्रास होते. “'मानसी?- 
वेता ( इंग्रजी ) घेतली आहे. 


॥॥६ ॥॥॥॥॥६७1॥॥॥- । ॥॥॥1॥६ 


0१ 01 8 80] 11071101181119 

गू1125९ 1011101 पणांए€'8 

गृ॥1९ 1001 1121-0प00108 0 
॥. तीवष्टा]७ शोण €ा' 


11 पात ० गी)गीते 
1 ता७पा 115 
101710085100181, 12001 
0पए ल हक्का 5 प 


& काग ७1881) ए)00 8 ९888 


९8४ 


11 ७७ 81181] 8४४९70) 0 


॥ [1९ 12 फ९प2श 
॥ 1110016 1101110 प्रा४£९ 


11117९१, 10 ॥11७७%) य 
1)९&0॥1685, ०पॉ 

ती. निशब्द अता जो “भूम 
लक्षावधी विश्वे म्हणजे एका क्षुद्र क्रीडेतीळ बा 


- मिणमिणतीं चमक होय. 
त्याला त्या विद्यालंतत आपला आत्मा आ 
“वसुंधरेच्या 
नवलाचे ! 


च्या मालिकेतील एक 


घारण करणारा जीव, 
त्याळा आपले 
ळानंवाच्छन्न हा 


चिमुकल्या अश्या किरणांत प्रविष्ट कळ, 
फेकलेला ता परम अणु जाण्त होता है किर्ता नव 

र “कोण्या वामनर्मरात सूय 
जीवपेशी बनला; मांसरारीरा'च वतन 
तो बनला, तो जगला, त्याला ज्ञान प्रात झालें, 


स्थळ्सीमेहून .विदाळ व कांळेसी 


111098एप111४ ४0806 


1? त्यामधून आप 
पुढे प्रकाश-बुडयुंडे दीत | 


मेहून विरंतन द्क्क्रि 


९ ९0106. . 
688 ७8 (0 

1" 8 एएांछा ४७116 
111 0९ 1117110. 
18 80णी 9 8] पाळा १85४; 
४ 10100 8 ॥1९ 50९० 


त छाव झाणा€ 80७12९४ 8पकर७ 


1 2100९ 
1 8 तेफक्ार्णना]९ 8पा, 


11९ 1९81 107 70०९ 
त फणा) प्रांत ४७8०९ 0 एप्पा, 


0 88प 18 अर्था 80१0111106, 


ठप डपपा02/श पी! णा 6. 


ण निर्भाण झालेले आहोत. --त्याला हीं 
त्या अनंतांतील ती एक क्षणभंगुर 


ढळला नाहीं; तेव्हां त्यानें स्वतःला एका अणूहून " 


कर्दमांतून आणि खालच्या गाळांतून तिरस्काराने 


] सहर्जी उद्‌भवलेल्या गोलावर तो एंक सूक्ष्म 
आणि विह्याल स्थलसर्मितून संचार, करणारें मन 
दिव्य रूप दिसले. अमर असें ते. रूप 
ते. -7अचु--श्री. ना. ग्‌. जोशी 


ल 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


>“_->* श् 


नर 


4” 


[ स्वतंत्र हिंदुस्थानची घटना तयार होऊन त्या 
घटनेप्रमाणे सनदशीर आणि लोकशाही सरकार 
देशांत प्रस्थापित व्हायचे आहे. त्यासाठीं देशभर 
निवडणुकांची मोहीम जोरांत चाळू आहे आणि 
सारा. देश उत्साहाने व कुतूहलाने पुलकित झाला 
आहे. ह्या निवडणुकींत पक्ष एकमेकांसमोर दंड 
थोपटून उभे आहेत. आतां. निवडणूक-युद्धांताल 
पाहेढा बाण सुटणार इतक्यांत त्या 
युद्धांत लढण्यांस सज्ज झालेला समाजवादी प्रथ्त्तीचा 
तरुण पुढारी आपल्या पांढऱ्या शुभ्र घोड्यांच्या 
रथांत बसून तेथें आला आणि मग त्याच्यांत व 
त्याच्या जनताजनाद्‌नरूप सारथ्यांत खालील संवाद 
घडला, ] 


तरुण : जनार्दना, ह्या निवडणुकीच्या युद्धांत 
प्रातैपक्ष्याशी लढण्यास माझ्या हातांताल ही लेखणी 
पहा कशी फुरफुरत आहे. आतां पत्रकांवर पत्रक्र 
काहून समोरच्या पक्षाचा कसा धुव्वा उडवतो पहा ! 
पण तर्क करण्यापूर्वी माझा रथ जरा दीन्ही पक्षांच्या 
मधोमध . घेऊन जा म्हणजे मळा कोणकोणत्या 
प्रतिपक्षायांशीं लढावयाचें आहे तें कळेल. 


जनाद्‌ंन : आयुष्मन्‌, तुझा उत्साह पाहून मला 
अत्यंत आनंद होत आहे. युद्धांत तुझा विजय असो. 
घुश्यासारख्या तरुण पुरुष्रावरच साऱ्या जनतंच 
लक्ष लागून राहिले आहे. तुझे प्रातैपक्षी, कोण कोण 
आहेत ते तुळा ठाउक का नाहीं ? पण तुला पुन्हां 
एकदां त्यांच्याकडे दृष्टिक्षप करण्याची इच्छाच, असल 
तर. हा पहा. रथ मी. तिकडे घेऊन जाता. 
(थोड्या वेळाने) हा पहा आपला,रथ समोरील योदधया 


संमोर आला. हा निवडणूक जिंकण्यासोठी छुला 


नव, ४ 4 


अनुक्रमणिका 


कोणकोणत्या पक्षांशी व व्यक्तींशी दोन हात करायचे . 
ते पाहून घे. 

[ जनार्दनाचे हे बोळ ऐकून विजयी मुद्रेने तो. 
तरुण समोर उभ्या ठाकलेल्या रथी-महारथीच्याकडे 
पाहूं लागला, त्याला त्याचे प्रतिपक्षी जरी ठाऊक 
होते तरी आत्ता त्या सवांना एकत्र समोर उमे 
राहिलेळे पाहून त्याचें मन व्याकुळ होऊं लागलें. 
आपल्याच देशबांधवांशीं दोन हात करून त्यांना 
नेस्तनाबूद करण्याचीं वेळ येऊन ठेपतांच त्याचे 
मन कच खाऊं लागलें, त्यांच्या मनांत शेंका- 
कुशंका डोकावू लागल्या व विषादानें त्याचें सारें 
चित्त ग्रासून टाकलें. अशा मनःस्थितींत तो आपल्या 
सार्याला पुन्हां म्हणाला : ] टू र 

तरुण : जंनार्दना, माझ्याशी युद्ध करण्याच्या 
इच्छर्ने जमलेल्या ह्या बांधवांकडे पाहून माझी फार 
चमत्कारिक पारिस्थाते होत आहें, माझे हातपाय कांपूं 
लागळे आहेत आणि ही लेखणी हातांतून गळून 
पडत आहे. माझें मन आतिशय आस्थिर झालें आहे.. 
अरे, ह्या इथें जमलेल्या लोकांत त्यांचा'च प्रामुख्यानें 
भरणा आहे कीं ज्यांच्या खांद्याला खांदा लावून 
मी आजवर जगलो, वाढलो, व लोकहितार्चे काम, 
केळ, कालपर्यंत जे माझे बंधू होते, ते आज एकदम 
शत्रू झाळे ! त्यांच्याविरुद्ध मा तोंडांतून शब्द कसे 
काढूं कीं ह्या. लेखणीर्ने ते कसे लह १ आपल्याच 
बांधवांविरुद्ध लढण्यांत मळा कोणतेच ह्ति दिसत. 
नाहीं. मळा ह्या, निवडणुर्कीत  जयहि नकी कॉ. 
त्यापासून मिळणारा राज्यसत्ताह नको 1 ह्या धुम- 
श्रक्तांत माझा पुरा धुव्वा उडाळा तस चालेल; पण 
मी. ह्या माझ्याच बांधवांशीं मुळींच लढू इच्छोत 


नाहीं,आपापसांतच आम्ही अर्से श्गडल्यावर आमच्या 


ष्‌ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


:95८90%284:002301122:2> 


0000722. अये 


९ र 
> 


46. 


%. 


आळ उडे 


१1 
“| 
::| 
र 


नवभारत 


वर प्रेम तर्र कोण करणार १ उलट, आततायी असले 
तरी आपल्याच लोकांविरुद्ध गेल्यामुळें ,मला पाप 
लागेल,:' ह्या निवडणुकांचा झगडा झगडण्यांत माझे 
प्रतिपक्षी मित्रद्रोहट करीत आहेत, आज ते ज्या 
मार्गाने जाऊं इच्छीत आहेत त्यामुळें सार्‍या देशाचा 
ऱ्हास होणार आहे. आपला देश ज्या एका नैतिक 
सामथ्यांसाठीं गाजला आहे तो त्याचा सनातन. धर्म 
लोप पावणार आहे. माझ्या ह्या बांधवांना सत्तेचा 
लोम कांही एक सुचू देत नसल्यामुळें त्यांना ह्या 
दोघांपैकी कांद्दी एक दिसत नाहीं. तथापि ह्या लोकां- 
विरुद्ध ' जाण्यांत आमच्यांकडून र्जे पाप होत आहे 
तं डोळ्यांनी नीट दिसत असूनसुद्धा आम्ही त्यापासून 
परावृत्त व्हावे की नाही ! राज्यलाभामुळें स्वजनांशी 
युद्ध करण्यास आम्ही उद्युक्त झाळॉ होतो म्हणजे 
आमच्या हातून तें एक मोठें पापच घडत होतें ! 

[ एवढें बोलल्यावर त्या समाजवादी प्रद्वत्तीच्या 
तरुणार्ने हातांतून लेखणी खाली ठेवळी व विषण्ण 
मनानें तो खालीं बसला, त्याची ती अवस्था पाहून 
त्याला हुरूप आणण्यासाठी आणि त्याच्या मनाला 
झाळेला मोह धालावेण्यासाठी जनार्दन म्हणाला : ] 
_ जनादन : हे वीरपुरुषा, अशा आणीबाणीच्या] 
प्रसंगी तुल द्दी काय अवदश्या आठवली ? तुझें हे 
वागणें जनसेवेच्या तुझ्या ब्रांदाला शोभत नार्ही, 
अशार्ने साऱ्या देशांत तुझी छीः थू होईल. एखाद्या 
निःसत्त्व माणसासारखें हॅ वागणें तुला मुळींच शोभत 
नाही. तेव्हां ही क्षुद्र मनोभावना टाकून देऊन 
शत्रूच्या हृदयाचा थरकांप उडवणार्रा ही तुझी लेखणी 
पुन्हां उचल. 

तरुण $ जनादना, तू. म्हणतोस त्यांत थोडेसे 
तथ्य आहे. म्हणजे मला युद्ारचें मय वाटतें अश्यांतला 
भाग नाहीं; पण माझ्या नांवाळा मीं निवडणुकीतून 
माघार घेतल्यास अपकीतींचा कलंक लागेल हे खरे. 
पण तो सहन करूनहि कालपर्यंत मला गुरूमरमार्ण 
पूज्य वाटणाऱ्या श्रेष्ठींशीं मीं मतभेदामुळे दोन हात 
करावे हे.मळा उचित वाटत नाहीं. ज्यांची वास्तविक 
_ आज हिंदी तरुणांनी स्ठातेस्तोत्रे गावींत, 

त्यांच्या वतनाचा आ हैतूःचा संशय घेऊन त्यांच्यावर 
टोकेचे.कठोर प्रहार करावे हें मनाला कसेसॅनच वार्टते! 
ह्यांना सत्तेचा आणणि कांहांसा पैशाचा डोम झाला 


२६ 


असला तरी ते सर्व माझ्याहून वर्डाल आहेत ! तेव्हां. 
त्यांना नामोहरम करून सत्ता हातीं घेण्यापेक्षां सरळ 
राजकारणातून अंग काढून घेऊन एकाद्या आश्रमांत 
जाऊन रचनात्मक काये करीत राहणें बरे, असें 
झातां माझ्या मनार्मे घेतलें आहे. शिवाय कालपर्यंत 
आम्हांला ज्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास 
हरकत वाटत नव्हती ते लगेच आज आम्हांला 
शत्रुवत. कां -वाटावेत असेंहि मला कोडे वाढूं 
लागलें आहे. | 
जनादन : हे तरुणा, मनाला संभ्रमांत टाकाल 
अशी ही गोष्ट आहे खरी, पण केवळ ह्या गोष्टी. 
खेरीज इतराहि कांही शंका तुझ्या मनांत वास 
करून राहिल्यासारख्या दिसतात. कालचे मित्र 
आज शत्रू कसे होऊं शकतात अर्से तु विचारतोस; 
पण कालच्या तुझ्या मित्रांनी आपली निष्ठा सोडली 
अर्थे जर तुळा वाटत असेल आणि जर त्यांचा 
मार्ग गैर असल्याची तुझी खात्री असेल तर, 
हे शूर पुरुषा, ते तुझ्यापेक्षां वयाने वडील असले 
तरी त्यांच्याशी तुला दोन हात केलच पाहिजेत. 
आजच्या श्रेष्ठींचे मित्र कोणकोणते आहेत तें 
तपासून पाहा म्हणजे तुला पुष्कळशा गोष्टींचा 
उलगडा होईल. तो पहा अमेरिकेचा ध्वज फडकत 
असलेला प्रेसिडेंट टररूमन'चा रथ, आपल्या राष्ट्रांताळ 
अजस्त भांडवलदारांचे हितसंबंध सुरक्षित 
राहावेत म्हणून या युद्धांत तुझ्या प्रातेपक्षीयांना तो 
येऊन मिळांला आहे. जोपर्यंत आपल्याला ब्रिटिशांशी ' 
तामंना द्यायचा होता तोपर्यंत हे भारताय भ्रेष्ठी 
पुरोगामी होते आणि आम्ही त्यांचा पाठपुरावा 
केला. पण आज सर्व पारडे फिरलं आहे, ब्रिटिशांची 
थेथीळ सद्दी संपतांच आमचे हे पुढारी, गरीबांचे 
नव्हेत, तर श्रीमंतांचे खरे कैवारी असल्याचें ध्य ' 
सर्वी बाजुस दिसत आहे. त्यामुळेंच हे कालचे तुजे. 
मित्र आज शत्रू ठरत आहेत. भारंतीय तरुणा, हें 
सर्गी कह्यारचें द्योतक आहे. है मीं आणखी स्पष्ट 


करायलाच दर्वे कां ! 

तरूण : जनार्दना, तृ. म्हणतोस तेवढ्याने 
माझ्या मनाचे समाधान होत नाही. हे मांझे शत्रू 
ठरत असले तरी ह्यांच्याशी लढून. जिंकण्यांत कीं 
मुळींचं न. ढण्यांत . आमचें खरें श्रेय आहे ६ मला 


>” 


कि 


£ हिंदी जनता श्रिंदाबाद/ . 3... 


कळत नाहीं, मला केवळ राज्यसत्तेचा मोद मुळींच 
वाटत नाही; इतकेच ' नव्हे तर ह्या भ्रेष्ठींना 
पराभूत करून त्यांच्याशिवाय राज्यशकट चालव" 
योग्यहि वाटणार नाहीं, हे जनतारूप महापुरुषा, 
मीं तुळा शरण आलो आहे. ज्यामुळें माझें कल्याण 
होईल असा निश्चित मार्ग मळा दाखव. 


जनादेन : ( किंचित हंसून ) तृ. माझ्याजवळ 
उपदेशाची याचना करतोस. पण त्से करतांना 
आव तर मोठया पंडिताचा आणला आहिस,. तुला 
मुख्प़र भीति वाटते ती म्हणजे वडिलधाऱ्या आणि काल 
पर्यत मित्रवत्‌ वाटणाऱ्या शत्रूंना नामोहरम करण्या'ची. 
पण है शूरा, तू जर खरा पंडित असशील, ज्या सत्य 
मागीर्ने चाटण्याचा तुझा निश्चय आहे त्यावराळ 
निष्ठा जर कायम असेल तर असला फुकटचा शोक 
तू करांत बसणार नाहींस. तं. तुझ्या शत्रूंचा नाश 
करणार म्हणजे फक्त त्यांनीं सध्यां लोकांची उपेक्षा 
करण्याचें ज॑ बाह्य आवरण घेतळें आहे, त्याचाच व. 
नाश करणार. त्यांच्यांत जे कांही तुझ्याहिं मागोला 
पोषक अथे चिरंतन सत्य आहे तें तर अविनाशा 
आहे. त्याचा नाश तू करूं म्हणशील तरी त॑ शक्‍य 

- नाहीं. गरीबांना ळळण्यारचें, त्यांच्या कष्टावर आपला 
श्रोमती चैन चालवण्याचे, व धमार्चे अवडंबर 
माजवून त्यांना त्यांच्या उपासमाररीत'च बिन्यीणाऱ्चा 
माग उपदेशिण्याचे जे हे भांडवलशाहा ऱ्चाळे 
आहेत ते सर्व केव्हांना केव्हां तरी नोश पावणारच 
आहेत. तूं त्यांचा नाश केला नाहींस तर ते अन 


होतील असे मुळींच समजू, नकोस, त्यांचा, धमच 
तर. त्याउलट साऱ्या 


नाश. पावण्याचा आहि) वु 
मानवसमूहाचा ऐेहिक अभ्युदय * वळ 
ज॑ सत्तच्व आहि 


परमार्थिक निःश्रेयसच नव्हे ) करणार ज 

तेवढेच चिरतन आणि. कर्धीहि नाश न पाबणारे 
आहे. हे तरुण पुरुषा, तुला हा नसता अहेकार कां 
वाहूं लागळा हॅओ्च मळा कळत नाहीं. ह्या सव तुझ्या 
प्रातिपक्षीयांना म्हणजेच त्यांनी उराशी कवटाळलेल्या 
प्रातिगामी तत्त्वांना, मीं ह्यापूर्वीच मारलेले आहे. पॅ. 
फक्त त्यांना मारतांना त्या जनता-जनादंनाच्या 
हातांतील एक निमित्त होणार आहेस ! 


तरुण : जनार्दना, तुझ्या. हा 
माझें मन कांति. शांत झांळे॑ आहि. 


: उपदेशामुळे 
पण एकदां 


मला तू सत्याचा. शोध घ्यायला. सांगतोस . आणि 
पुन्हां त्या निवडणुकीच्या फडांत अहमहामिकेनें 'भाग 
घ्यायला सांगतोस ! ह्या दोन गोष्टींची संगति. कशी 
घाळणार £ निवडणूक ळढवून राज्यसत्ता हार्ती 
घेण्यापेक्षा खरोखर जर तुझ्या मर्ते सत्यशोधन'च 
अधिक श्रेष्ठ असेल तर मला त्से स्पष्टपर्णे कां सांगत 
नाहींस ! म्हणजे मी हा सर्व उपदूव्याप. सोडून 
देऊन एकाद्या आश्रमांत जाऊन बसेन व ्जावना- 
साठी आवश्यक तेवढाच उद्योग रोज करून तृत्त्व- 
चिंतनांत वेळ घाळवीन. त्यामुळें मार्झेहि कल्याण 
होईल व लोकांचेंददि कल्याण होईल. तत्त्वाचिंतन 
व राजकारण ह्या दोन मार्गोपैकॉां जो निश्चितपर्णे 
तुझ्य़ा मतें श्रेष्ठ असेल तो'च मळा सांग, नसत्या 
संभ्रमांत मळा टाकू नकोस, 

जनार्दन $ हे हिंदी तरुणा, लोकसेवेचे 
आपल्याकडे हे दोन प्रचालित मार्ग आहेत. खरे. 
कित्येकजण केवळ निवडणुका, अधिकाराच्या जागा 
यांवरच लक्ष ठेवून लोककल्याण साधूं पहातात . तर 
इतर कांही जण ह्या गोष्टींकडे दुलेक्ष करून निव्वळ 
सत्याचे प्रयोग करून लोकांना मागेद््शन- घडवू 
इच्छितात. ह्या दोन्ही मार्गीर्नी जाणारे लोक निर- 
निराळ्या अर्थानें स्वतःचे हित साधत असतील.पण 
त्यामुळें खरा लोकसंग्रह होत नार्ही, त्याठुळें निव्वळ 
आश्रमीय जीवन जगून लोकछेवा साधण्याची तुझी 
इच्छा व्यर्थ हीय, ह्यासाठी उत्तम उपाय म्हणजे 
ह्या दोन्ही मार्गांचा समन्वय साधण्याचा, हे वारंपुरुषा, 
| म्हणजे समाजवादाचे प्रतीक आहेस. ह्या मागार्ने 
जाणारा लोकांना फसवून स्वतःची ठुंबडी कधींच 


भरून घेत नाही, अशा रीतीनें काम करणें ह्यालाच 


फळनिरपेक्ष काम र्करणें असें म्हणता; रीती 
फलाची आश्या न ठेवतां जर द तुत नित्यकम कर्रात 


राहिलास तर तुझ्य़ा मनाला एक प्रकारचा समतोलपणा 
येईल. आणि पुढें येणाऱ्या कोठल्याही प्रश्नांचा सम- 
तोल बुद्दीर्न विचार करूं लागल्यावर प्रत्येक बिकट 
प्रसर्गी तुळा स॒त्यमागी आपोआपच दिसू लागेल, 
मीं जो तुला निवडणूक लढण्यास आणि सत्य- 
४0 क. :् 0-2 
शोधन करण्यास एकदमच सांगर्ता त॑ ह्याच अथान, 
कोठलीहि स्वार्थबुद्ि न ठेवतां ही निवडणूक ल्ढ 
आणि यश आल्यास तशाच नि$स्वाथ बुद्धीने 


२७ 


>>>. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अ 
ह: 2-२ रॅ 

॥% ८४६५१५५ 203422: “ 
८1७-. '२-2.359४3052-13/ 


१. ज ४ -्ळ 
9 ५९ 
2544: 1 ४ 


असें म्हणतात. अशा रीतीने 


८०८07८१४%७-. ॥८८५६८%.००२> 


नवभारत 


राजसत्ता हाती घे. हे तरुण पुरुषा, खरा समाजवाद 
-आणि _ खरी लोकसेवा ह्यांत्च आहे. हा माग 
जास्तीत जास्त यरास्वाप्णे आचरणाऱ्या कम- 
योग्याचें उदाहरणच द्यायचे झालें -तर महात्मा 
"गांधीर्चे देतां थेईल. त्यांनी निव्वळ आश्रमीय 
जीवनांत कालव्यय कर्धीच केला नाहीं. आश्रमांत 
- राहूनोहि सत्यशोध करीत कर्रात त्यांनी . 
* परिस्थतीत योग्य वाटलें तसें राजकारण लढविले, 
- त्यामुळें अलीकडच्या इतिहासांत भारतीयांच्ची सेवा 
करण्याचा अनेकांनी प्रयत्न केला तरी त्यांना त्यांत 
महात्मार्जीच्या इतर्के यश आलें नाही, 


ह्या उलट, हे देशसेवका, जर तु. उरे कतेव्य- 
कर्म सोडून देऊन निव्वळ ज्ञानोपासना करूं लाग- 
लास तर त्यामुळें इतर सामान्य लोकांचा तै. बुद्धिमिद 
करशील, तुझ्या वागण्याचे दुष्परिणाम एवढ्याने 
थांबणार नाहींत. तू आश्रमांत बसून सर्व ' कर्माचा 
त्याग करण्याचा विचार करतो आहेस खरा, पण 
त्यामुळें सर्वत्र कुकर्म मात्र कर्से माजेल, ह्याचा जरा 
सक्म आणि दूरदृष्टीने विचार कर, आश्रमा*चा 
परिवार जो वाढेल त्या सर्वांच्या चारेतारथासाठी 
पैसा ह्या अवश्य लागणारच. ह्या संधी'चा योग्य तोच 
फायदा तुझ्या नांवाचा उच्चार करूर समाजांत 
प्रतिष्ठेचे व देशभक्तीचे स्थान मिळावैणांरे भांडवल. 
दार घेतील, अक्यांन कळत न कळत तुझ्या हातून 
भांडवलशा्हीला उत्तजनच मिळत राहाल, आणि 
ज्या समाजसत्तावादाचा आज तैं. पूरस्कार करात 
आहित त्याचाच नेमका घात करण्याचे अपदत्य 
तुझ्यामुळे घडेल, राजकारणाची व अर्थकारणाची सव 
'सूर्त्रे अशांच्या हातीं गेल्यावर सामान्य जनतेची 
जी उघडीनागडी पिळणूक होत राहील तिढा 
आळा कोण घालणार ? तेव्हां हे आशावादा 
तरुणा, प्रातिपक्षीयांना नुसतें पाहूनच आणि 
त्यांच्याशीं असलेळ॑ तुरह्षे नातें लक्षांत घेऊन 
निरुत्साही होऊं नकोस आणि कोणत्याहि स्वाथांचा 
हाव व धरतां हे युद्ध कर, 


तरुण : जनार्दना, तुझ्या उपदेशाने माझा मोह 
जवळ जवळ सर्व मावळला आहे, मला माईला 
प्रतिपक्षायांचे . सत्यस्वरूप कढून आलें आहे ब 
- आझ्या नः लढण्यानें जो अनर्थ गुद्रेळ त्याचेंहि बॅन 


त्या त्या. 


माझ्या डोळ्यासमोर उभें राहेळें आहे. आती फक्त 
माझ्या मनांत एकच दोका आहि. ती तूं दूर केलीस 
की, मी पुन्हां युद्धास प्रवृत्त होतों पहा. ती शका अशी 
की, माणसाने आपल्या स्वतःच्या निःस्वाथे बुद्धीवर 
कोठपर्यंत विश्वास ठेवावा £ तूं ज्या निरपेक्ष बुद्धोने 
मला काम करायला सांगतोस तसली बुद्धि मिळविणे . 
हे फार कठिण काम आहे. शिवाय हाती सत्ता 
आल्यावर. माणसाच्या मनाचे अधंःपंतन ब्हावे 
अक्लीच सर्वत्र परिस्थाते असते, सर्वसाधारण 
माणसार्ये मन कांही खंबीर नसतें. तेव्हां ज्याला 
कलनिरंपेक्ष कमयोग एकदम शक्‍य नसेळ अशाने 
काय करावें ! 

जनादन : हे बुद्धिमान पुरुषा, तुझी दोका अगदी 
बरोबर आहे; माणसाचे भन आतिशय चंचल 
असल्यानें त्याला सुख-संपत्तीचा मोह व्हावा हं सहज 
शक्‍य आहे. पण निष्काम कर्म करण्याची जर सतत 
मनाला संवय लावून घेण्याचा निश्चंय केला तर त्या 
चंचळ मनावर देखील स्वामित्व मिळविणें शक्‍य 
आहि. अर्थात. ह्याला एक प्रकारच्या हढ निश्चयाचा 
आव्यकता आहे; आणि अशा निग्रही स्वभावाच्या 
अभावी जर असा सतत अभ्यास करणें कंठीण 
वाटत असेळ तर त्यांच्यासाठी मीं भक्तीचा माग 
सांगतो. अशा माणसाने जनताजनादनाची अनन्य- 
भावे भक्ति करावी. सतत जनतेची तुखदुःख 
डोळ्यासमोर ठेवून जनतेची सेवा ह्या ना त्या प्रकार 
करण्याचा उपक्रम करावा, जें कांही फल मिळेल 
त्याच्यासह सव कर्म त्यानें जनताजनादनालानच 
अर्पण करण्यार्‍चा पारेिपाठ ठेवावा, अशा तऱ्हेने सर्वे 
कर्मे व त्याची फळें जनतेला'च अर्पण! केल्याने 
सकाम कर्म करूनहि त्यामुळें स्वा थ साधत नसल्यानें 
अश्ा भक्ताला निष्काम कर्म केल्याचेंच श्रेय. मिळेलं, 
घ्यानींमनी सदोदित जनताच असल्यानें असा. पुण्य- 
पुरुष हळूहळू जनतामय होऊन जाईल. 

परंतु अद्या निष्कामकर्मयीगाच्या अगर भक्तीच्या 
अभावीं स्वतंत्र हिंदुस्थानाची काय भयानक अवस्था 
झाली आहे पहा ! एकाकडे तत्वचिंतनपर राहून 
कार्य करंगाऱ्या आणि त्यांसाठी राजकारणापासून 
आलित्त राहाणाऱ्या महात्माजींच्या ' कांही एकनिष्ठ 
ब सच्छीळ शिष्यवरांची काय स्थाति. आंहे १ 


२ 


2: “जा 


त । 
तड 22) गण । र, 
| , " 
| १८ / १]. 
। ९: तीथि 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


समाजांत त्यांना तसें काय स्थान आहि ? त्यांना 
त्या स्थानाची मातग्वरी नाहीं हॅ मी जाणतो, पण 
दीनदुबळ्या झालेल्या जनतेला अशा तत््वर्चितकांचा 
काय फायदा ? त्यांचे शब्दहि जनतेच्या कानी 
जाण्याची आज परिोस्थाते आहे का £ 
ह्याउलट तत्त्ारचेंतनापासरून दूर शाहलेल्या व 
त्यामुळेंच निष्काम कमेयोगाळा मुकलेल्या ह्या 
सत्ताधीन भ्रेष्ठींची अवस्था पहा. जनतेची सेवा ही 
आतां फक्तं कागदावर ब ओठावर तेवढीच शिल्लक 
क राहिली आहे. जनतेची गांठ घेऊन त्यांचीं सुख- 
दुःखे जाणून घेण्याच्या गोष्टी. आतां भरूतकाळांत जमा 
झाल्या आहेत. गांधीजींचा आदश गव्हनेर किंवा पंत- 
प्रधान आज कोठें आहे! देशाला कापडाचा तुटवडा 
असूनाहे एखादाऱच गव्हनर रोज सूत काहून इतरांना 
उदाहरण घाळून देत आहे! ह्या गोष्टाकडेिलक्ष न 
देतां देशांतल्या अगदी छोट्यांतल्या छोट्या राष्ट्रांत 
आपले प्रातानित्री पाठविण्याची व निरनिराळ्या 
निमित्ताने शिष्टमंडळें सर्वत्र पाठाविग्याची आम्हांला 
कोण घाई झाली आहे ! हे विचारी तरुणा, हिंड 
स्थानर्चे आशास्थान आज तुझ्यासारखे तरुण आहित. 


| “८ हिंदी जनता श्िंदावाद ! 


मनांतील सर्व संभ्रम काहून टाक आणि जनतेची 
सेवा निष्कामकमयोगानें वा  भक्तियोगानें . 
करण्याचे »घोषवाक्य पुन्हां एकदां जोराने ललकारून 
आत्रुपक्षाच्या हृदयाचा थरकांप उडव. ह्या जनता- 
जनार्दैनाचें साहाय्य तुझ्य़ा समाजवादाला आहे, 
भांडवळश!हीला नाही ही खूगगांठ मनाशी पक्की 
बांधून ठेव, | हिवा 
तरुण $ जनादना, माझ्या मनांतळे सारे 
संशय आतां पूर्णपर्णे फिटले. अगदी वेळेवर माझ्या 
डोळ्यांत अंजन घाळून तूं मला मागदर्शन केल्यामुळे 
आतां माझें डोळे पूर्णपणें उघडले आहेत. मी आतां 
अंघारांत चांचपडत नाहीं. समाजतत्तावाद स्थापण्यांतु 
कोणत्या मनोवृत्तीची जोपासना करणे आव. 
वयक आहे हें मळा कळलें. आतां माझ्या मनांत 
असला संभ्रम कधीहि होणार नाहीं. हो निवडणूक 
जिंकण्यासाठी, ही पहा, मी माझी लेखगी पुन्हां उच- 
लली. निवडणुकीत यश येवो कां न येवो, जनतेची 
भाक्त करण्यास मी कर्धीच विसरण!र नाहीं, बीला 
££ हिंदी जनता झिंदाबाद 1 ! आम जनता 


झिंदाबाद ! |. गट 


ह 


समाजवादाचा मार्ग 


व हिंदी राहणी इतकी निकृष्ट आहे 
पेशाच्या दृष्टीने उत्पन्न दर माणशी दरसाळ ६७० रपर्याव 
उत्पन्न ६७ वरून ५९ वस्च आले. 
उ लोकांना. खप काम करा, 
दूर करायला हवा, अर्से समाजवा 
एकदम चमत्कार होणार नाहीं; पर 


की लाजेने मान खार्ली 
वरून १४२३२ व 
म्हणजे माहिना पाँ 
असें सांगण्यापूर्वी 
द्याचे म्हणर्णे . आहि, 
(तु सामाजिक बदळ ही 


व्हावी! १९३९ ते ४७ या काळांत 
र गेलेत दिसळें तरी खऱ्पा अर्थानें 
च रुपये सरासरी उत्पन्न ] र 

बांडगुळांचा मिरासदार वर्ग--भांडवलदार वर्ग 
भांडवलळशाहीवर पडदा पडून समाजवाद उढ येतांच. 


)े्णें शक्‍य होईल. आणि अविरत पारिश्रमानेंच त्या 


त त्य येई ग.. वी 
जक तार्‍्चा, ऐेषआरामाचा मार्ग नसून तो कष्टाचा-श्रमाचा मागे आहे. 
) 


समाजवाद म्हणजे सुखविला 
गांधीजी म्हणाले होते : आर्थ 
एका कुटुंबाळा ५०० रुपये, एका माणसाठा 
॥ केरा ? सांगतां येईल आणि जनता ऐकेलह! 
| समानता आणल्यावराहि 
घेऊन अपार श्रमार्वे लागेल, तेव्हां 
गोष्ट खरी. परंतु आजच्या घटंकेला तर 


अनुक्रमणिका 


क विषमता दूर करा 
१०० रूपये जेव्हां 
२० वर्षे तरी समाजवाद भरपूर देऊ 
पुढें सुखाचा घास. 
र॒ कठिण जीवनच जगा 


२९ 


7 त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जास्तीत जास्त 
मिळतील तेव्हांच जनतेला * अधिक काम 


दाकणार नाहीं. बीस वर्षे कमी 


समाजवाद पुढें थिपुल समृद्वीर्चे युग आणील ही 


वें लागेल, 
श्री. अश्योक मेहता, ' जनता'वरून 


2. जी 
च | टे क. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


इ, 


क्षत 


श्री. स. का. दी 


लोहयुग आणि संहितांची रचना 


1.8 


लोहृयुगाळा, कॉकेशस-आर्मेनियन या भागांतील 
आर्मेनियन्‌ नांवाच्या एका प्राचीन जमातीने लोखंड 
सुलभ रीतीनें वितळविण्याची कळा साध्य करून, व॒ 
लोखंडी उपकरणें प्रथम उपयीगांत आणून, इ" स. पूना 
१६ व्या दातकांत सुरुवात केली. हे आर्मेनियन हेंच 
आदि-आरय (7०0 -1'४७18) किंवा मूळचे आय 
किंवा 'हिंद-युरोपी ' (0प७ट्राणवी हा 0710000- 
-्पा'०७०७० )जमात होय.लोहयुगाचा अल्यंत प्राःचीन- 
तम वाढ्ययाशीं देखील जगभर निकटचा संबंध आढ 
ळून येतो. ज्या जमातींनी ( किंवा लोकांनी) ज्गाताल 


अत्यंत प्राचीन वाळाय उत्यन्न त्यांच्या मध्यें 
प्रामुख्यानें “ हिंद-युरोपी ?' माषा बोलणाऱ्या जमा- 
र्लेल्या 


बार्कीच्या उ 


तींचा अंतभाव होतो, व टि 
रणाऱ्या “हिट्ठाइटा? 


जमातींचा लोइयुगाला सुरुवात क 
सारळ्या जमातीशी. संबंध' होता, डोष्यय दे. त्या 
त्या वाढय़यांत, अंशतः काँ होईना, प्रतिब्रिस्वित 
दिसतें. तसेंच लोहयुगामुळेंच आदितम वाह्यर्यांत 
: बीर-युगाची ? किंवा "विजेत्या युगा'ची? (पणाण> 
. 426 ची ) छाया स्पष्टपणे हृग्गोचर . होते. या स्व 
गोष्टींचा हिन्दुस्थानांत आलेल्या * आर्या त्या 
आदिंतम वांडय़यावर ( म्हणजे त्हखेदादि ग्रंथांवर ) 
कसा काय प्रकाश पडतो, ते विचार विकि 
सारखें आहे. 


& :) ह र्न 

अयस ? चा सूळ अर्थ तांब 
५ ब्रिजेत्या नव्या युगा 'ची छा 
हिंदुस्थानांतील सर्व वाळूमयांत आ, 
ग्रंथांत दिसत अखेळ तर ती कइखेदामध्य च. 
शत्रूंना जिंकण्याकरतां, त्यांब्या निःपात करण्याकरता, 


_ किंबा त्यांची “ पुरे १ तोडप्याकरतां इंद्रादिदेवांना 


छाया प्राचीन 
क॒ कोणत्या 
आपल्या 


अनुक्रमणिका 


क्रग्वेदांत पदोपदी आवाहन केलेलें आढळतें.. या- 
प्रमाणें इतर एकंदर साऱ्या प्रमाणांवरून-क्रग्वेदादे- 
ग्रंथांच्या रचनेच्या काळीं लोखंडाची उपकरणे (किंवा 
हत्यारे,अवजारे) उपयोगांत येत असावांत,म्हणजे लोह 
युगाला सुखात झाली असावी, असे दिसतं. १ 

या दृर्टार्ने प्राचीन संस्कृत वाळायांत लोखंडाचा 
उल्लेख प्रथमः केव्हां व कद्या रॉर्ताने होऊ लागतो, 
या विषयाचा अभ्यास केल्यास बराच प्रकाश पडण्या- 
सारखा आहे. इंग्रजी भार्षेतीळ “' वैदिक साचे. 
(एक्का 10त९£)?? नांवाच्या, एका ग्रेथाचे कतं प्रा. - 
मवडोनेळ आणि प्रा, कीथ या सुप्रासिद्ध पाश्चात्य पडे - 
तांनी ' अयस्‌? या शब्दाच्या निरनिराळ्या अथोचे १५ 
स्पष्टीकरण करतांना, एके ठिकाणी असें म्हटलं आहे| 
की, रुगखेदांतील एका क्रचेंत “अयसू "या 
शब्दाचा लोखंड असा अर्थ ध्यावा. 
परंतु क्र्हवेद-काळीं लोह्युगास प्रारंभ . झालेला 
होता, असे आम्हांस अन्य पुराव्यावरून संभाव्य 
वाटत असतांना देखील, हें जाहीर करण्यास झाम्हास 
खेद वाटतो कीं, प्रा. मॅक्डोनेल व ता. काथ यांच्या 
या म्हणण्यास निश्चित स्वरूपाचा असा काडीऱवाहि 
आधार नाहीं. ' अयस्‌ या शब्दाच्या अर्थाविषयाी 
त्यांनीं किंवा दुसर्‍या कोणत्याही पंडिताने केलली 
चर्चा देखीळ यथार्थ नाहीं, हें नाइलाजाने. कबूल 
करावें लागते. म्हणून येथे अटूखेद . कालीन 
संस्कृतीचा आर्थिक पाया कोणत्या स्वरूपाचा होता 
याविषयीं व विशेषतः * अयसू्‌ 7 याच्या कटूगवेदादि- 
अरंथांत आढळणाऱ्या अर्थाविषर्यी थोडाफार सांगो- 
पांग विचार करणें अयोग्य ठरणार नाहीं. 

माता असलेल्या 'ट्यांच्या साहाय्याने घातू 
वितळविण्यांची कला क्रखेदकालीन आययोना 


३ "१ 


उक, 
र क. यन 


-करखगघर चिठनसज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


| 
4 


च्च्य 


लोहयुग आणि संहितांची रचना 


निश्चित ठाऊक होती, या विषर्यी कर्वेदांत भरपूर 
पुरावा आढळतो, एका क्रः्चॅत (० १०.७२.२ 
मध्य) एकाद्या “ कमोरा ?'नें भाता मारून घातू- 
च्या मूति बनवाव्यात, त्याप्रमाणें ब्रह्मणस्पतीरने देव 
बनविळे असा उल्लेख आहे, अन्यत्र (६, १:११ ७- 
२१ ) अश्विर्नीकुमारांविषर्यींच्या एका त्वचेत भाता 
मारण्याचा उल्लेख आहे. सवे घातुमध्ये  हिरिण्य ' 
(क. १.२५.१३; शिवाय पहा १०१२११) 
आणि “ अयस्‌' (क. १.५२,८; ४*२.१७) या 
दोन घातूत्ने सवात आधिक उललेख केळेळे आढळ- 
तात. । हिरण्य? या घातूचा उल्लेख “ सवितृ ' ( क. 
१.३५.९; ३.५४-११; १.२२.५), उषस्‌ 
(क. ३.६१.२; शिवाय पहा १.४८-.९-१०) या 
सारख्या देवदेवतांचे, किंवा त्यांच्या र्थांचे 
(क. ८.५० ८-३५); शिवाय पहा कू. १9 *३५*२) 
वर्णन करीत असतांना प्रामुख्याने सांपडतो; 
या वर्णनावरून “ हिरण्य? हा शब्द “सोनें? या 
धातूच्या अथींच वापरला गेला आहे, ही गो स्पष्ट 
होते. कग्वेदांतील व इतर वेदांतील निरनिराळ्या 
उताऱ्यांत ' अयस्‌ ? या शब्दाचा अथ कोणता होता 
किंवा कसा बदलला या गोष्टींचा विचार करपण्या- 
पूर्वी आयक टेलर नांवांच्या एका , ग्रंथकाराने 
आपल्या " ॥॥७ 0पे९2्टाॉण ल पाठ &शक्याऊ र्‍या 
घुपसिद्ध अथांत (प. १३८) या दाब्दांच्या मूळच्या 
अथाच्या बाबतींत निरनिराळ्या ' हिंद-युरापी' भाषां- 
ताल तत्सहझा शब्दावरून जो प्रकाश पाडला आहे 
तो लक्षांत घेण्यासारखा आहे. तो म्हणतो : 


__ निरनिराळ्या ' हिंद-युरोपी ! भाषांतून प्रचालित 
असलेल्या एका आर्यन? शब्दाच्या या फेलावाचा 
(किंबा प्रसाराचा) अर्थ अजुन स्पष्ट व्हावयाचा 
आहे.......हा शब्द संस्कृत मार्षेमधील “ अयस्‌ ? 
हा असून, लोटेन्‌ 185, गौथिक ५, ' जर्मन ९७ 
आणणे इंग्लिश 070 हे शब्द त्याच्याशीं संबद्ध आहेत. 
72% 865चा अर्थ तांबे किंवा कांसे असा आहे तर 
गाथिक का चा अर्थ पितळ किंवा कांसे असा आहे» 
केल. अ अयस्‌ चा अर्थ प्रथम 'तांबें' असा होता, 
नेतर सामान्यतः कोणताहि धाठु असा अर्थ झाला 
कि शेवटीं लोखंड असा झाला, अर्से मानण्यांत 
१. तांबे यां धातूचा शोध प्रथम लागला हें बरचं 


संभवर्नाय आहे. आणि असें असेल तर त्याचें नांव 
सामान्य घातु-निदर्शक कां बनावे हें सहज समजण्या- 
सारखें आहे. ते कर्सेहि असले तरी (“अयस्‌* या 
शब्दाचा ) मूळचा अर्थ “ लोखंड ' असणें शक्‍य . 
नाही, 
: अयोदेष्ट ' आश्न 

तांबे. हाच. घातु सवोत प्रथम मनुष्यप्राण्यानें 
मोठ्या प्रमाणांत उपयोगांत आणला, याविषर्यी 
पुरातक्त्व-शास्राचाच काय, पण भाषाशात्ञाचाहि 
बरा'च पुरावा आहे, पण विस्तारभयास्तव थेर्थ देत 
नाहीं. अट्रखेदामध्ये “ हिरण्य ' या घातूप्रमाणे 
“ अयसू ? या धातूचा वारंवार उल्लेख येतो, असें 
वर म्हटळेंच आहे. कांही अऱचांमध्यें ह्या दोन्ही 
धातूचा एकत्र उल्लेख करण्यांत आला आहे 
(क तवर एडी १७५ न्य वे 
तांबे हँ प्रांचीन काळीं, ताम्र-अथवा कांस्य-युगांत, 
सर्व घातूंमध्ये आधिक्र प्रचारांत असे; ज्या वेळेला 
लोह-युगास प्रारम्म झाला, त्यानंतरहि कांहीं शतके 
लोखंडापेक्षां तांब्याचाच उपयोग व्यवहारांत जास्त 
होत असे. तांब्याच्या उपकरणांची. जागा 
लोखंडाच्या उपकरणांनी घ्यावयास बराच 
काळावाधि लागला. तांब्याच्या भांड्याकुंड्यांची जागा 
या किंवा दुसऱ्या कोणत्याही घातूनने हिंदुस्थानांत 
अजुनही पुरेशी घेतलेली नाहीं, या साऱ्या गोष्टी 
लक्षांत घेतल्या असतां, वाखार उल्लेख आलेला 
या धातूबरोबर एकत्र उल्लेख असलेला 
अयस्‌? हा. घाठु तांबे” हाच असला पाहिजे, 
लोखंड असणें शक्‍य नाही, ही गोष्ट 
पटण्यासारखी आहे. त्रद्रवेदातील एका, अद्रवत 
(तु. १०-८७-२ ) आगि नोवांच्या देवतेला 
।अयस'च्या दाढा असल्याचे, तो * अयो-दं्र 
असल्याचें वणन आहि. येथे अयर “वा. सब्दाचा 
तांबे! याखैरीच दुसरा कोणताह अथ असण लि 
नाहीं, कारण येर्थे तांब्यासांरख्या तांबड्या लव 
णाऱ्या अम्नीच्या ज्वालांचा उल्लेख आहे. कखेदांत 
र्‌का “झरुंशीष्णी' बाणा*चें मुख “अयसू च असल्याऱचा 
ठका कर्चेत (६. ६-७५-१५ ) उल्लेख आहे. 
या ठिकोर्णीहि 'अयसू*चा अथ तांबे असाच घेतला 


आणि सोनें 


ड् पै. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ह्‌ 


४स्क्ाडत्साातणणणा पाचच 
र तुला 


कपल्ळाणापाफ 
१५»? 823000 0020100 ते 200001 20002: 613 
7 १०८६५६८ फक्त्त 


<< 


क 


'लोह्युगाला प्रारंभ झाल्यावर देखील 


नेवभंर्रत 


पाहिजे; कारण अन्यत्र कोठेंहि कृग्वेदामध्यें याखिर्रज 
दुसरा अथ संभवत नाही हे आपण वर पाहिलेच. 
बाणाचे टॉक लोखंडाचेंच असावयाचें अशी समजूत 
असल्यामुळेच कीं काय, प्रा. मकूडोनेल आणि प्रा. 
कीथ यांनीं आपल्या वौदिक सूचीमध्ये असे लिहिलें 
आहे कीं, अयस्‌ या शब्दाचा या कवेत लोखंड 
असा अथर आहे. पण साऱ्या ' ताम्र अथवा कांस्य *- 
युगीन देशांत बाणाची टोकें तांबे आणि कांसे 
यांचींहि बनविळेलीं आढळतात. एवढेच नव्हे, तर 
दराकर्डो वर्षे 
अनेक देह्यांत बाणांची टोके तांब्याची किंवा 
कांद्याची घडाविळीं जात किंवा दगडाचींहि.घडविली 
जात. लोखंड महाग असल्यामुळे, त्याचा ' 'दाल्ने? 
बनविण्याकरतां उपयोग होई; ' अश ' (म्हणजे फॅकून 
मारावयाची शास्त्रे ) बनविण्याकरतां अधिक स्वस्त 
पदाथीचचा उपयोग करण्पांत येई, या साऱ्या प्रमाणां- 
वरून ' अयस्‌? या शब्दाचा * तांबे! याखेरीज 
दुसरा कोणताहि अथे कोणत्याहि त्त असल्याऱचा 
पुरावा नाहीं हें स्पष्ट होईल. या एकाच शब्दाचे 
त्याच ग्रंथांत एकापेक्षा अधिक अथे आहित ! 
पुराव्याने सिद्ध केल्याशिवाय मानतां येत नाही" 
एकूण क्रखेद-काली लोखंड माहीत होते असा 
पुरावा “ अयस्‌ ? या शब्दावरून मिळत नाही; 
इतर्केच काय पण 'कार्से ? हा घातू देखील कहव - 
कालीं माहीत होता : असेंहि या शब्दाच्या इात- 
हासावरून किंवा कहृखवेदांतीळ उपयोगावरून तिड. 


होत नाही. 


व्ग्वेदोत्तर कालांतील * अयस्‌ ' 

आणि ' लोह युग 
ववा. आहि, तो सादर 
7 या दाब्दाचा 


' क्रग्वेदांत “ कांस्य-युग ? 
यांच्याविषयी जो अन्य. फुर 
आधा, येर्थे “ अवस 


करण्याच्या र 
अर्थ त्रहुखेदोत्तरकालांत कता बदलत गेला, 
याविषयी थोडक्यांत माहिती देणे युक्त आहे. 


3 आणगि वाजसनेयि- 


अथर्व-वेद (११-३*११७ | अ 
दीन संदितांत “ श्याम 


संहिता (१८-१३) या. दोन उ. र 

(म्हणजे काळे) आणि * लोर्हि ! ( म्हणजे 
ह वी मति 

तांबडे ) अशा दोनप्रकारच्य़ा * अय॒ः ऱ्वे ल्न 
आहेत. यावरून लोखंड. आणि ता हे दोन्ह ध 


अनुक्रमणिका 


श्या काळीं उपयोगांत येत होते, याविषयी बिलकुल 
हीका रहात नाहीं, याशिवाय आणखी एका 
: अयस्‌ “चा त्यांच्याबरोबरच क्ाचित्‌ उल्लेख 
आढळतो. अर्थात येथें या ' अयस्‌ “चा या दोन्ही 
घातूंपेक्षां निराळा कोणतातरी घातु असा अर्थ 
घतलळा पाहिजे, हे उघड आहे. ' इ्याम ? आणि 
५ लोहित ? हीं नांवे अर्थात त्या त्या घातूंच्या 
बणांवरून दिलेलीं होतीं, रजत (पांढरे किंवा 
चचकाकणार ), हिरण्य (न हिखट पिवळे ) इ० 
घातूंची नांवे अशीच साथ दिलेली दिसतात. पण 
ज्यांचा रंग नौटसा वर्णन करतां येत नाहीं, असा 
क्रिंचित्‌ काळसर, भुरकट किंवा.-कथुर रंगान्चा एक 
घातु राहिलाच; तो म्हणजे कांसे. याला बर्ण-वर्णन- 
पर चांगर्ढेस नांव देतां येत नसल्यामुळें, इतर दोन 
प्रकारच्या ' अयसू ! बरोबर याचा उललेख करतांना, 

याला नुसतेच “ अयसू असे म्हटलें आहे, व 
इतरांना ' ताम्र किंवा “ लोहित ? असें म्ह्टले 
नंतरच्या औपनिर्षादक वाड्मयामंध्ये “ लोहिता- 
यस ? याला ' लोहायस 7, आणि ' श्यामायस ? 
याला ' काष्णीयस ' अशींहि नांबें असल्या*चें -आढ- 

ळते, या. सगळ्या “ अयसू "मध्ये : काष्णायस 

किंबा लोखंड हे जेव्हां स्वस्त होऊन, सर्वात अधिक 

प्रचारांत आलें तेव्हां, म्हणजे लोह-युगाला प्रारम्भ 

झाल्यानन्तर बराच . काळ लोटल्यावर, इतर 

कोणत्याहि घातूपेक्षां किंवा मिश्र घातू. ( थाळा) पेक्षां 

। अयस्‌ ? हा राब्द लोखंडाला'च लावर्णे सयुक्तिक 

वाटूं / अर्थात * अयस्‌ू' आणि 

: काष्णांयस' ढे राब्द अमरकोक्ादि-ग्रेथांत 

समानार्थक असे बापरण्यांत येऊं लागळे, यांत 

- आश्चर्य नाही. आ. ७ 
बरीळ विवेचनावरून एवढी गोष्ट निश्चित होते . 

कीं, अथर्ववेदसंहिता आणि खयज्ुवेंदाची वाजसंनेयि- 
संहिता यांच्या स्चनाकालीं * श्याम ? अयसू किंवा 
लोखंड प्रचारांत होते. कखेदाचा स्चनाकाल या 
दोन संहितांच्या स्वनाकालापेक्षां ५कळच आघींचा 
असावा, असे समजण्यास फारसें कारणे मिळत नार्ही . 
त्ररग्वेदांतील बहुतेक भाग. इतर, साऱ्या बेदापेक्षां 
आर्धी स्वळा गेळा असावा? अर्से मानण्यास मात्र. 


डड 
2.3 _) 
“ 
०-1 ४. 


-करखगघरचिछनसञ, 


शर. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


आसा अर्थ असा काँ, क्रस्बेद-संदिता व या दोन 

ता यांच्या रचनेत फारसा कालावधि लोटलेला 
ताटी. हें अंतर फार तर २-३ दशातकांचे असेल. 
। भगेदांतीक बाकीची मंडले आणि हीं दोन (प्रथम 
_" द्शम) मंडलें यांच्यामध्ये एवढें अंतर पुरेसें आहेः 
ह णि हीं दोन मंडळे व॒ या दोन संहिता यांचा 
कल एकच असावा असें. दिसतें. अर्थात कखेद- 
काला लोखंड माहीत असणें संभवनीय दिसते. 
निदान, या दोन संहितांच्या थोडें पूर्वी त्रवेद 
. .१ट्वता स्चळी गे्छा असे मानळें तरी क्रखेद-काली 
!४यांचीं उपकरणे तरी वापरली जात होतीं, यांत 
।५लकूळ झेका नाहीं. क्ररखेदांत “अयस्‌ ? या 
का ' तांबे १ याखेरीज दुसरा कोणताहि अर्थ 

"घ्याच [दतत नाहीं, ही गोष्ट जर्री खरी असली 
११ त्या काळीं कांसें माहीत नव्हते अर्से मानण्याचे 
५ारण नाही, 


व %ग्वेदकालांत > त 
मुंडणाची पद्धाति 


प्र डी कांहीं पुरावा आहे काय, हाच मुख्य 
मध्ये तांबे ् -युरोपी २. भाषांपैकी अनेक भाषां- 
एकसहदश. १ ऱ्या 'बातूच्या निदीक असलेले शब्द 
 भाशिबा * आहेत, .ही गोष्ट आपण पाहिलाच* प्‌ 
॥, [. तः “ कथील? या अर्थी ग्राक भाषेमध्ये 


' ए॥७९6 रीच आता 
: भाषेत: 70७ “अशा जो शब्द आहे, तो संस्केत 
। थ्रे "- केस्तार ' असा सांपडतो, यावरून “ हिंद" 
श्र रि 
"प भाषा ' बोलळणाऱ्यांच्या मूळ वसतिस्थानांत 


गीव्योप्रमाणें काथेळ हेहि सांपडत होतें यांत शंका 
आहे. ,५ ह ती - आणखीहे कांहिं पुरावा उेप्रळ्र्व 
या माझ्य रसुयाळा प्रारम्म भाणि आयाचा उद्‌य 

| गोळ ठेखांत, * हिंद युरापी भाषा - 
' डोंगराळ , च.. मूळ बसातिस्थान आमोनेयांताळ 
| आहे -पदेशाच्या आसपास होते, असें निर्दिष्ट केढे 
! तये . 'आमनियामर्थ्ये व. कॉकेशस पर्वतावर अन्यत्र, 
| नामेनिर स्वरूपांत खूपच सांपडतें. इतकेच न्हे तर 
परयाते ५७७ हायी ,ऊ$, 07१०० १० ह 


अनुक्रमणिका 


१ "तीच हॅरकत दिसत नाहीं. दराम मंडलांतील व 
॥धभ मंडलांतील बरींच सूक्ते अथर्ववेद ब यजुबेद 


्ा सहितांच्या आधीं लिहिलीं गेलीं किंवा नंतर लिहिली 
गोष्टी, हे सांगर्णे मात्र फार कठीण आहे. 


. शब्द म्रीक भार्षेत 


' आकृती ((08५०1९8९ 


लोह्युग आणि संहितांची रचना 


पुष्कळ प्रमाणांत सांपडतें, असेहि तज्ज्ञांनी साँगितठे 
आहे. अथोत्‌ आ्मेनिया देशांत ' आर्या * चें मूळ 
थसातेस्थान असावें, या म्हणण्याला येथें पुरावाचा 
मिळतो. पण त्याशिवाय असेंहि सिद्ध . होते की, 
कांस्य-युगींन संस्कृतीला प्रारम्म झाल्यावरच 
आपल्या मूळ वसातेस्थानाहून ते निरनिराळ्या 
दिशांना गेळे, त्याच्या आर्धी नार्ही, कारण कांस्य- 
घातूचे दोन्ही घटक त्यांच्या परिचयाचे होते. 

प्रस्तुत लेख लिहीत असतांना “ आर्य आपल्या 
मूळ वसाति-स्थानांतून बाहेर पड्ठून इतस्ततः पसरले 
जाण्यापूर्वी त्यांना निदान कांस्थयुगीन संस्कृति 
परिचित होती ?? असा त$ आम्ही प्रथम दुसऱ्या'च 
कांही. पुराव्याच्या जोरावर बांधळा होता. तो पुरावा 
क्रगेदादि ग्रेथांत वारंवार आढळणाऱ्या * क्षुर* 
: भूरिजोः ? इत्यादि शब्द'प्रयोगांशी संबद्ध आहे. 
त्याविषयी विस्तारभयास्तव येतं साध्न्त चचा 
फर्सीत नार्ही. तरी प्रा, ञट्रखंदकालांन आअ[यात, 
डोक्यावरील केस रिखेखेराज अजिबात काढून . 
टाकण्याची जी पडत होती ती पद्धत कांस्थ-युगाच्या 
आधीं उत्पादन होर्णे शक्‍य नव्हते, थदद तांब्याच्या 
वस्तऱ्यानें साऱ्या डोक्याची हजामत करणें अशक्य 
आहे. कांश्याच्या वस्तऱ्यारनें देखील पुष्कळ कठिण 


आहे. या वस्तुस्थित 
तद साहजिकच काढला १ 
अर्थी मुंडनाची पद्धत बरीच 
अर्थी लोहाचे नाहीं तर अनेदा 
चापरले जात असावे, 
आधाभूत. | 
जत “्षुर* या शब्दासारखा'च; त्याच अथी षक 
आहे. अर्थात्‌. मुंडनाचा, निदान 
छॉखंडी वस्तरा वापरण्यान्ची पद्धत गूळ ल्क 
प्रचाळित होती हा खाभाविक तके आहे. त्व > 
अश्ींच आढळते की, आमेनियांतील 1३६1 प 
खत्ती द्वेहि सध्याच्या ब्राह्मणांप्रमार्ण, क्खि धारण 
त आणि बार्कीच्या 'डोक्यार्चें सफाडदार मुंडन 
त्याच्या चित्रित आणि निम्रोत्काणे 
०08)-वरून स्पष्ट दिसून येते. 
खंडाच्या पाव्यानेच संफाईदार मुंडन - करतां र 
असता. हिट्टीइंटांप्रमाण 


घेतली 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


1 कीं, वहुखेदकार्ली . ज्या 


करीत आ। 
कर्रात अर्स 


छोरं न 
ही गोष्ट, लक्षात- 


4३. 


च्या आधारावर आम्ही असा .. 


प्रचलित होती त्या. 
न कांद्याचे वस्तरे . 


असा आणखी कांर्ही पुरावा 


नवभारत 


हाणार नाही. असें असेळ, तर कटूग्वेद-कालीन 
आययांचा लोह-युगीन संस्कृतीशी 'चांगळा परिचय 
असल्याबद्दल येर्थे आपणास. अधिक पुरावा आहि. 


शू 


अश्खेदकालींन आर्यांना लोखंड चांगलेंन्च परिच्चित 
होते अर्से समजणेंहि फारसें चुर्कांचे होणार नार्ही. 
प्रस्तुत लेखांत वर एके ठिकार्गी “ कर्मार ! 
भट्टींचा भाता मारतो चा वेदां न म गलत 
ंपमाच्याव न विनन व -- ह म. न ण वरील साऱ्या प्रमाणांवरून इतर दु्शाताल 
मुभा आवन हेळ आहे. कमा* आदितम वाढययाम्रमार्णे व हिंदुस्थानांतील यजुवेद- 
शब्दाचा मूळ अथं नुसता ' 800101 /असा किंवा , ._ 0. वळि :थांप्रमा्णे : ञहूग्वेद 
" आणी १ सा 15. दृहिता अथरववेद-संहिता इ, म्रेयांममा्ण ७» 
( लोहार ) असा आहे, ह सांगण. ता देखील भोर तरच उत्पन्न 
कठीण आहि. नंतस्च्या काळांतील * शिष्ट संस्कृत - संहिता देखील लोहयुगाठा ११ शात्याचत १0... 
( टाळाल] ७०:0१:७७ 3 मध्यें 'कर्मार! या शब्दाचा झाला, याप्रमाणें जगांताल आदितम : बलहा 
अर्थ ' फावला आणण ? किंवा ' लोहार? असा लोह-युगाच्या उद्याशी नेकट्चा संबंध आहे, . 
(> नट र ठु नि -सं तही कटी . उ 
होता, रे प्रसिद्धच आहि. अर्थांत. क्रखेद-काली या सातान्य िजमाव तजरवेद संहिता क एकटीच. .:५; 
देखील तोच अभ प्रचलित असावा असें मानणें अयोग्य झपवाद होती, असे फारसें सम्मभवत नाह, 


खरोखरीच तटस्थतेर्चे आहे काय १ 


स्वतत्न हिंदुस्थानचे परराष्ट्रीय घोरण म्हणजे रकलांबी तंबू आहे, एका माणसाचा खेळ आहें. 
त्यांत पं. नेहरूंचे काव्यमय मन प्रातिबिंबित होते. कविमनाची डप विशाळ असते, कर्वाला प्रातेभे्चा ; 
देणगी असते, योग्य वेळेला योग्य गोष्ट करण्या*ची अंतःस्फूर्ति असते आणि त्यांत वयेमकारबीबीदी आ सती 
परंद कित्येक वेळां कर्वाळा व्यवहार जमत नाईीं ' व त्यांच्या कतीत पडतेशिस्पणा र सालित । 
सुखस्वभ्न होतें कीं तत्त्वशञान्यांनी राज्यकारमार करावा" हू फ्रॉम १ >> न ,विवोर कर: : 
९ खरें. कारण तत्त्वज्ञान्यांच्या अर्गी इतर गुणांबरोबर्च एका वस्ठान४ "चौकटीत ककया भादे. > 
ण्याची“ संवय असते. पं. नेरूंच्या स्पार्ने एक कावि-तत्वशानी ० ४- नर येतेच (यर व्या 
राजकारणांतील दोन सत्ताबाज गटांपैकी कोणांतदी *सामीळ न होतां आमचे घोर्णा त गृ्मेली- णत क 
- [४ चे) राहील, यावर पं. नेहरूंचा नेहमी कटा आहे. तटस्थंतेच्याही दोन बाज.अ६. ._ _- त्यचा 
, गेंटाला दुसऱ्याविरुद्ध पाठिंबा न देणें ही तटस्थेची अकरणात्मक ट्‌ गववाल 
 हुसरीही एक विधायक आणि शक्तिद्याली ( पेडणआया०.) प झाहे- वु ्ा 
असेल त्याला पाठिंबा दे, तटस्थतेच्या या शक्तिद्याळी विधायक बाजुक 


र्र »> क भ विला असून त्याला ने ]भाचिन्ह | > 
तिसरा शक्तिशाली गट (1110 (7१ 10700 3 णक ) वी निर्मिति जगाच्या दृष्टनें एक झुरमाः 


पठ ककी 
मधील राष्ट्रांचा आहे. या तिसऱ्या शक्ती-( "ट्‌ ी कि सांमीळ होऊन 
आहे. कारण युद्ध व्हायचे म्हणजे निरानेराळ्या शता पर दोनं गटांच्या रूपानं 
अड होत असतें. म्हणून भिन्न भिन्न मतमेदांची वाटणी १५०... वन सुल्म होते. त्यां 
स्थानचा प्रयत्न आहे. अनेक मतमेद नांदू देण्या. क हि राश्रीया मानीत नाही उलट पक्षी हिंदुस्थान . 
. कीं खटका उडालाच! हिंदुस्थानचे धोरण तट रिषदांतून हिंदुस्थान, 


हिंदुस्थानचें परराष्ट्रीय धोरण 


1४९) बाजू: तटस्थतेचचो . 
जे ज्याची बाजू न्यायाची _. 


आपल्या बाजूचा आहे, असें अमेरिकेला वाटत क जिक य होईल £. एकं. तर आर) युत 
आपली स्थिति क ने उद्योगधंदे वाढवून 


) थोते एकाकी क्र यी पे >९ र रं 
८ काकी अश्ली आहे, थुद्ध पेटल त यी नोन 


जाऊं, किंवा आपला देश कोणीतरी लष्कर 2 हे. उद्योगधंदे वाढविण्याकरिता १४५1. 
नहरू-सरकारला जमतेचें जीवनमान वाढवावयाचे >" दी नार्ही म्हटलें तेरी आम्या अती 1.0. 
पकारचे नातें नेहरू-सरकारनें कायम ठेविलें आहे. १6". __ डॉ, कृष्णडाल श्रीचराणी, ४?" 


'भग्डो-अमेरिकनांकडे झुकलेला स्पष्ट दिसतोच, 
अं 


ही न्येछजस 


“ चित्रकठेंतील नवें पव 


१ 
> 


अलीकडे * मॉडन आर्ट ! ' आधुनिक चित्रकळा? 
या नांवाखाळीं जो एक नवा प्रकार सुरू झाला 
आहि त्यानें चित्रकलेत मोठीच क्रांति घडून आली 
आहे. नवशिक्या विद्यार्थ्यांवर व नव्या पिढीवर 
त्याचे चांगळे तसे वाईटही परिणाम होत आहेत. 
या प्रकारांतील नावीन्यामुळें ठराविक पद्धर्ताने काम 
करणाऱ्या गेल्या पिढींतालळ कलावंतांना खराखराचच 
मोठा धक्का बसला आहे. ही नवी पिढी कुठं 
मवालली आहे हे त्यांना समजणे मोठें अवघड होऊन 


' बसले आहे. सर्वसाधारण कलाप्रेमी जनताही बुच- 


'कळ्य़ांत पडली आहे. ज्यांनीं आतांपर्यंत पूर्वीच्या 


नामवंतांन्ची चित्रें पाहिली आहेत त्यांनाही कांहीं 
समजेनासे झाळें आहे, पाश्चिमात्य राष्ट्रांताल हा 
नवी लाट इकडेही डोकावू लागली आहे. तेव्हां या- 


*मागील भूमिका काय आहे, हा कांहीं. ठराविक 


तंत्रांना धाब्यावर बसविणारा प्रकार कां डोकावू 


*ळागला आहे हें समजून घेणें आवश्‍यक झार्ळें आहे. 


- याकरितां थोड मार्गे पहावें लागेल, 


1 


यामुळें भव्यता; सुलभता, 
* मावरेयक गुण त्यावेळच्या कळत प्रामुख्यार्न 


-अगरदीं प्रथमावस्थेत पशु, पक्षी, माणूस यांची 


“बोध, होणारी ठोकळ आकृतीची चित्र आढळून 


येत. त्या. वेळची लढाई, शिकार याही चित्रांतून 
प्रकट होत. त्या त्या वस्तूर्च मनावर झालेलें चित्रण 


. हच कळावंताच्या हस्तकौशल्यानें मूत स्वरूप घारण 


करी. केवळ आठवणीवरच भर दिल्यामुळे पु, पक्षी, 


'मांणूसं व पाहिलेल्या वस्तू-यांचें वैशिष्टय मनानें आक 
“छन करण्यांत तो तरबेज झाला; यामुळें त्या वेळच्या 


कलेत फार साघेपणा दिसून येतो. बाराक साक 


खांचारखोचचीकडे लक्ष देणें त्याला शक्‍यच नव्हत. 
साधेपणा हे महत्वाचे व 


र्ने साधले 


बस्ती 
र 


अनुक्रमणिका 


१५ 


श्री, माघवराव बागल 


8 


आहेत. हल्लींच्या शाळेतील क्रमिक अभ्यासामुळे 
हे आंबश्यंक गुण कमी झाळे आहेत. पुष्कळ 
चित्रकार या महत्वाच्या अंगांकडे दुलक्ष करून बारीक 
सारीक गोष्टींकडे लक्ष देतात आणि चित्रांतील 
आवम्माचच नाहींसा करतात. त्याचें चित्र फोटोग्राफच्या 


धर्तीवर जाते. आज पुनः या गोष्टींचा विच्चारपूर्वक 


अभ्यास करण्याची वेळ आहे. 
या पाहिल्या अवस्थेनंतर मनुष्याच्या : 


मनावर परिणाम करूं लागल्या. परिस्थतींचा व 


समाजरचनेचा परिणाम हा कोणालाहि चुकवता 
येत नाहीं, यावेळी कळावंतांच्य़ा हातून धार्मिक-चित्रे,-. 


पुराणांतील प्रसंग, देवतांची चित्रे, धार्मिक कल्पना 


बाहेर पट्टूं लागल्या, पाश्चिमात्य तशाःच. पोवात्य 
चित्रकलेवरही हेच पारेणाम दिसून येतात. 'चिंतंन,. 


मनन व ध्यान यांतून यावेळची कलाकाति बाहेर 


पडली, 
यातर राजशार्हारने केळेला आपल्यासाठी _ राब- 


वून घ्यायला. सुरुवात केळी, स्वतःची होस भागवर्णे , रं र 
व आपल्या ऐेश्वयाचें प्रदर्शन करणें यासाठी कलावंतांना . 


नोकरीस ठेवले, आश्नय व उत्तेजन 'दिळे, धर्म 
गुरूंनींही आपल्या संपत्तीचा उपयोग देवळें . रंगवून 
घेण्यांत केला, राजे व धमंगुरू आषआपरलीं. चित्रे 
काढून घेऊं लागले. यामुळें कलेंतं 'पोटरेंट'लां स्थान 
प्राप्त झाले. .दरबार'चे प्रसंग, अशधारूढ चित्र यांमुळे 
कर्लेत प्रयक्ष वस्तुनिदर्शन ( 18०9911501 )आलें.कल्प- 
नेला प्रत्यक्षांची जोड मिळू. लागली, : देवादिकांचे 
आकार, पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंग दाखवतांना 


प्रत्यक्ष समोर दिसंणाऱ्या जिवत मानवी आकृतीचा 


ल डा, ुः 


न्क्ख 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


मनांवर : 
धर्मसमजुतीचचा पगडा बसूं लागला, . देवादिकांच्या 
कल्पना, धर्मग्रंथ, पुराणे, कल्पित अदभुत गोष्टी 


संगणकीकृत 


ष्र 


: बहिमुख होत चालली. 


नवभारत 


व वस्तुंचा कलावंत उपयोग . करून घेऊ लागला, 
कल्पनेला प्रत्यक्षाची जोड मिळू लागली. निर्दोष 
मानवी आकांराला देवतांचे स्वरूप देण्यात येऊं लागले, 
.पूवीच्या बहुतेक चित्रांत ढोनच बाजू असत. 
आतां लांबी-रुंदीबरोबर खोली, अतर हीं येऊं लागली 
वस्तू दिसतील तदा काढण्याकडे श्रम खर्च होऊं लागंल, 
छाया-प्रकाशाचा पूवी दिसणारा अभाव नाहीसा 
होऊं लागला. काल्यित चित्रांत प्रत्यक्ष'मॅडिळ'च्चा उप- 
योग करण्यांत येऊं लागला, चित्रकलेतील ध्यानाचे 
आसन ढळूं लागलें. पूर्वी अंतसुख दृष्टि दोती ती 
परिस्थितीप्रमाणे ध्येयांतहि 
बदल होऊं लागला, 

चित्रकारांच्या कृती खपायच्या, त्यांना नोकरी 
लागायची ती वरच्या श्रीमंत वगौत, विद्षषतः राजे, 
सरदार व धर्मगुरू यांच्याकडे, त्यामुळें यावेळेपयेतच्या 
चित्रांत खालच्या वगोच्या जीवनाचे प्रसंग येऊंच 
दशाकले नहीत, कलेला स्थिरता आली, कलावंताला 
आर्थिक ब सामाजिक दर्जा प्रात झाला) यामुळें 
'कळेच्या विकासाकडे त्यांना विशेष. लक्ष देतां आले, 
कलेचा दजी खूपच वाढला, मनाजोगे चिंत्र तयार 
करायला भरपूर वेळ देता. आळा. पण यावेळची 
चित्रकला ही श्रीमताःची बटीक झाळी | होती. 
श्रीमतास खूष करण्याकरतांच ती आपल घार 
ख्य करीत होती. 3, 

राजज्याहीनंतर लोकशाहीचा काळ आला. कलेचे 


* ठराविक गिऱ्हाइक जाऊन तेथ दुसरे गिऱ्हाईक आलू- 


आले. 


बग ऑल. . पण संयत. ती धानिकवगे 
-घनिकवगीच्या आवडी-निवडी रू 
त्यांच्या घरगुती नित्याच्या प्रसंगांना | आवडीच्या 
गोष्टांना कर्लेत स्थान प्राप्त झार्ले. फुलदाणीत फुललेल्या 
रंगबेरंगी फुलापासून ते दिवाणखान्यांतील साध्या 
'दिनक्रमापर्यंतच्या वस्त, कलावंतांच्या 

बाहेर पट्ट लागल्या, १ 
स्वीकारले, राजाचा व १ मंगुरूचा द 


तीर्चे प्रातिबिंब आधुनिक 


मिळ॑ लागलें. पैसा असणारा माधूस जापल्या 
आवर्डाची चित्रे घेऊ लागला, श्रीमंन्न गिऱ्हाइक 
कमी होऊन तेर्थे मध्यमवर्ग गेऊं लागल्यामुळें 
चित्रांची किंमतही कमी करावी लागली व नुकसान* 
भरपाईसाठी चित्रांची संख्या वाढूं. लागली. त्यामुळें 
त्यावर पूवी दिळेळा वेळ व श्रम ही त्या प्रमाणांत 
कमी झालीं, पण कलावंत वाढले व चित्रांची 
संख्याहि वाढली, एका'च चित्रावर वषीनुवषे खर्ची 
घालणे अशक्य झाले. निसरी-चित्रकार . जास्ती 
दिसू. लागले. व्यापार्री धंद्यासाठी कलेचा, उपयोग 
करून घेऊं लागले.यामुळें कलेचा प्रसार वाढू लागला. 
वण ती पूर्वीच्या दर्जीपासून ढळली. रॅकेल, माय- 
केळ अँजेलो, लिओनार्डो डा व्हिन्सी, टिशियन, व्हॅन- 
डाइक यांसारख्या अमर कलावंताची. खाण कोरडी 
पडत 'चाळली, तथापि यांतून अधूनमधून प्रति- 
भावान्‌ कलाकार डोकें वर काढी'च.प्रतिभावान्‌ हा परि- 
स्थितीक्षी झगडून वर आल्याशिवाय रहात नाही. असे 
कलावंत प्रत्येक शतकांत पुढे येत असतात. पण हे 
अयवाद होत. वरील बणैन केलेली पारिस्थाते ही 
सर्वसाधारण कलावंता'ची होय. मर. 

लोकशाहीनंतर जग आतां समाजवादाकडे 
झुकू लागलें आहे. समाजांतील अगदी खालचा 
श्रमजीवी वर्ग जागा होऊ लागला अ हि; इक्कांसार्ठी 
घडपडडें लागला आहि; दंगा करूं छागला आहे; 
आपला असंतोष प्रकट करू लागला आहि. 
शाष्टाचाराची बेधने तो पाळू इच्छीत :नार्ही. 
भाषेतला, विचारांतला, आच्चारांत॑ला. पोक्तपणा व 
गोडवा त्याळा माहिती नाही.* त्याचा साचार, 


विचार व कृति असंस्कृत आहे, त्याबद्दल: विचार 


करण्याची त्याला फुरसत नाही, भाज जरूर वाटत 


नाहीं, शिक्षणाभार्वी त्याची भाषा सुसंस्कृत नाही... 


वाःचन-मनन-चिंतनाभावी त्याचे. विर्‍चार परिपक्व 
नाहींत. सव बाजूनी चिरडल्यामुळें तो भडकून 'गेळा 


आहे. सुखार्सान सुसंस्कृत वगीळा त्यामुळे. कसेर्सेन्च. 


होऊन व्शि 
दिसतो ! । | ं र 
याचच खालच्या समा च्या.विचाराचे व परिस्थि- 


चित्रकलेवरही. पंडर्ले आहे. 


त्याठिकाणी श्रीमंत, मध्यमवग व व तीचे. निक सिवा, ठ्य 
. "चित्रे दिस. ळोगंळी, निसर्गै-चित्रांनादि गिंग्हाइक ' अशिक्षित असंस्कृत. म व की 
३६ 
डय या 


ज्य मराठी विका 
संगणकीकृत 


क 


गळ॑ आहि. त्याला हा [नेव्वळ अविचार 


चित्रकळेंतीळ नवे प 


भापेत आपले विर्‍चार व भावना प्रकट करूं लागळा 
म्हणजे जुन्या पिढीतल्या सुसंस्कृत मनाला धक्क्या 
यततावा, त्याप्रमार्ण या आधुनिक कलेचा जुन्मा 
जमान्यांत वाढलेल्या मनाला धक्का बसत आहे. 
आधुनिक चित्रांत कष्ट,कोशल्य आणि चिंतन यांपेक्षा 
भावनेचा भडकपणा, साघन व कौशल्य यांविषयीची 
बरेपवीई, परंपरोविषर्यींचा तिटकारा व॒ ठराविक 
निथमांविरूद्ध (बंडखोरी दिसून येते. रेषा, रंग व 
रचना यांची बंधर्ने . तुटल्यासारखे वाटते. या नव्या 
तऱ्हेची 'कांही विक्षिप्त चित्रें पाहून, मिकार्‍यांरची 
भांडर्णे 'चालल्याचा भास होतो. ज्याचा अभ्यात 


नाहीं, शास्र माहीत नाहीं त्याने आपले विऱ्चार. 


येतील तसे रेखाटावे, तर्शी ही चित्रे वाटतात, यांतून 
कांहीच चांगळें निष्पन्न होत नाहीं अर्से नार्ही. 
अडाण्या*चे विन्चार केव्हां केव्हां जाणत्यांना मागि 
टाकतात. चिपळुणकर जाडे विद्वान्‌ होते; सुसंस्कृत 
होते. पण महात्मा फुल्यांच्या विचारांशी तुलना कळा 
म्हणजे ते जुनेपुराणच वाटतांत, तेच फुल्याच 
विचार इंभर वरघोपुढचे वाटतात. तेव्हां या आधुनिक 
चित्रकेंत तंत्रदृष्ट्या दोष दिसले तरी वैचारिक 
दृष्ट्या ते मार्गे असतील असें म्हणतां येणार नार्ही. 
तंत्रदृष्ट्या ते मार्गे असणें साहजिकच आहे. नह 
पूर्वी कलेच्या गुणावयुणांच्या चिकित्येचे मथ 
किंवा प्रबंध अस्तित्वांत नव्हते मार्गदर्शक ग्रंथ 
नव्हते, चित्रशाळा नव्हत्या, पण त्यावेळी कळेची व 
कारागिरांच्या धंद्याची सांगड असे. कसबी सोनार 
लोहार, पाथरवट, रंगारी यांच्या धैद्यांतून होतकरू 
कलावंताला तांत्रिक शिक्षण सहजासहर्जींच मिळू शक! 
पण यांत्रिक युगामुळें कारागेरांच्या धंद्यावर पारिणाम 
झाला. धंद्याची हत्यारें यंत्रांतुनच तयार होऊ लागर्ली, 
धंद्याला व्यापारी स्वरूप आल्यामुळें व्यांताळ कार्य 
साहजिकपर्णे कमी झालें, माळ जास्ती निघायळा 
पाहिजे ब खस्तांत पडायला पाहिजे ही व्यापारा 


नीति. ही भांडवलशाही नंति कारागिरांच्या घंद्या- 
वर, अस्तित्वावर, जीवनावर व धद्यावर परिणाम 
करूं लागळी, उच्च कलेच्या उत्कृष्ट नमुन्यांऐवर्जी 
चाजारी खपाच्या स्वस्त कलाकृती बाहेर-पट्टूं लागल्या « 


मनन, चिंतन आणि अभ्यास यांतून बाहेर-पडणारी 
कलाकृति मागे पट्टूं लागली, 

आधुनिक स्थित्रकलेवर. हे सवे परिणाम कमी- 
अधिक प्रमाणाने दिसून येतात, “आउटलाइन'कडे 
दुर्लक्ष, रंगावर भर व चित्र पुरें करण्याचा घाई हे 
ठराविक दोष अलीकडच्या चित्रांत दिसून येतात. 
व या दोषांना तात्विक मुलामा चढविण्याकडे कल 
दिसून थेतो. पण या आख्ुनिक कलेत सर्वच गोष्टी 
टीकास्पद आहित व “त्यामुळें कलेची अधोगति होत 
आहे असेंहि म्हणतां येणार नाहीं. . यांतून कळा- 
शास्रांत भर पडली आहे. पूवीच्या पडर्तीतील दोषां- 
कडे लक्ष वैधलें गेळं आहे. डॉ. 


आधुनिक कर्लेर्न रंगसृष्टीत पुष्कळ भर घातली 


आहि. रंगाच्या वापरांत नवे नवे शोध लागले: आहेत. 
रंग वापरण्याच्या पद्धतींत मोठी. क्रांति घडवून 
आणली आहे. रंगांच्या गुणांचे शास्त्रीय संशोधन 
केळ गेळें आहे, रंगमिश्रंणांत बदल झाला आहे. 
फोटोग्राफीचे कलेवर होणारे दुष्परिणाम काढून 
टाकण्याची खटपट होत आहे. - फोटोग्राफीची, 
बारीकसारीक दृष्टि जाऊन ती दृष्टि विश्याळ “झाली 


आहे. 'आउट-लाइन'मधील किचकटपणा जोऊन* - 
तात भंब्यतां व सांधपणा- आला आहे. इईजितच्या _ 
प्राचीन चित्रकढेंतील भव्यता, गांभीर्य व साधेपणा. : 
अनुकरणीय वाटत आहित. थोडक्यांत पुष्कळ दाख-. 
विण्याची .-घडपड चाळू आहे.. समोरु-दिसतील त्या... 
गोष्टी बरहुकूम दाखविण्यापेक्षां त्या-देखाव्यांचे मनावर 
होणारे परिणाम दाखविण्याचा प्रयत्न होत. आहे. 
चित्रांत पूर्वीहून-मावना; गति; कल्पना,ध्येय आण: , 


ण्याचा अधिक प्रयत्न * होत. आहि. 


मोडतोडनंतर व्यवास्थित बांधकामाला सुरवात. 


होतेच होते. तद्वत कलेलाहि स्थिरता प्राप्त होऊन नव्या: 


जुन्यांखा गोड. संगम हा होईल्च.' तंत्राकडे होणारें 


आजचें दुर्लक्ष हळूहळ्‌ कमी होईल.नव्या समाजरचने- ' 


ला स्थिरता प्राप्त झाली की कलेचहि खरूप निश्चित 


ह्वा 
येईल... 


नस 


णणजऱ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


तळ व नव्या युगाची पासिंक्क कला उदयास 


| 
ग 


४: विक्रोडिताचा उपयोग चार. ओळींचे 


गो5एटेनें ' फाउस्ट'ला जोडलेले समपेण 


६४६ च (अ) 


रूपें हीं तु म ची-7! ” 


न > र ४ र 
[ गो5र्टेने आपल्या * फाउस्ट १ या महाकाव्याच्या पाहल्या भागाला ज समसपण 
(106ता201 ) म्हणून जोडले आहे, ते एक केवळ स्वतंत्र भावगीत (1.7० ) म्हणून इ. स. १७९७ 


सालीं त्याने प्रथम लिहिलेले होते, खालीं दिळेला त्याचा अनुवाद मूळाला अगर्दी कटेकोरपर्णे घरून 


>>. “> ], “र 
ना समजावा अशा दृष्टीने जरा सढळपणानच केळेळा आहे. 'ादूल- 


» मराठी वाचकां न ह ळीत 
मेन कुमक जमी वृत्त म्हणून येथें केला नसून आरयावृत्ताप्रमाणें दोन ओळींचे 


घांवतें वृत्त असा केलेला आहे, ---भतुवादक ] 


रूपें हीं तुमची पुन्हां, प्रियसुद्दत| दृष्टी पुढें नाचती | 
तेजें अंधुक दृष्टिळा उजळितीं, प्रत्यक्षश्लीं भासती ॥ १ ॥ 


यावेळीं कवटाळुं का, करूं तुम्हां मी बद्ध प्रेमे व | 
वेडा मोह खरा, परी तळमळे आशा, मुळीं ना वळे॥२॥ 


मायामोह असा अजान तुमचा ही भूल घाली, क्री 

समैस्वी जन आपुला,” म्हणुनि का आंदोलतां अंतरीं ॥ २ ॥ 

चाढे. द्या मग तो प्रभाव तुमचा, ये कोठुनी, कां, कसा? | 

जाणेना, परि. तो प्रकंपित करी, हर्षे भरी मानसा ॥ ४ ॥ 
व येतसे । 

"गी जोम नवा स्फुरे, उसळुनी तारुण्यही 

त मम हो, सामर्थ्ये दावी असें ॥ ५॥ 


जादू ही ! तव चिंतनीं प्रगट र इ 
मातीच पती. विरे मनि बे गोबर 91 
आय किती सनी उव शरीयत ॥.८॥ 
वल भे च गी वी ॥€॥ वह ळी, 


(रद 
शु 1 
1) 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


“ 'ई & 
द्वारा प्राजरपाठशाळामडळ, वाई 


“ रूपें हीं तुमची-- ! ? 

गाणीं आवडिनें पुरासमार्थे मी ज्यांच्या पुढें गायिळीं | 

ते आतां नसती, पुढील मम हीं-हो !-पोरकीं राहिली ॥१० 

गेळे पांगुनिया बिहंगमगती व्योमीं कुठें ना कुठें । 

आतां ते ग्रूदु चार शब्द कुठचे! आतां स्वतः ते कुठे ॥ ११॥ 

वीणा ही मम शारदीय पारे ती हे ऐकती पारखे । 

त्यांचे गौरवशब्द-तोहि हृदया कीं वेदनांसारिखे ॥१२॥ 

गीते हीं मम ऐकुनी स्वजन जे आनंदळे डोले । 
ते आतां असले तरी असति ते चोहींकडे पांगळे ॥ १२ ॥ नज ४: 
उत्कंठा नव एक, वृत्ति अखिल घेरी-अपूर्वाच ती! । 

नेई उन्नत त्या प्रश्नांत सदना जेथें ग्रतात्म्या गती ॥ १४॥ 
'गीतांचा मम सूर कंपित निघे, जैसा सुमंदानिळ । 

खेळे नाजुक एकतारिवारे, तो ढीळा करी चंचळ ॥ १५॥। 


क 0 काव्य 20 101: 20025 
1800007212 १४७४७४॥७४५४७७५८०५०-५०- ९. 20-020/29 4०0... ट्या, 


वाहे संतत अश्‍रुपूर नयनीं, खंबीर हॅ हृन्मम । 

होवोनी ग्रुद्भावनेस वश या, त्याचा घु८ संयम ॥१६॥ 

सांनिथ्यांत ममत्व तें बघत मी दूरस्थ होवोनियां | ७ 
गेळें ताचे गमे मळा मम असें; अस्तित्व पावोनिया ॥ १७ | ० 


2 


अनुवादक ! श्री. व्यं. सी. कारखानीस * 


केत र. 
८052052002 070443 


क्त न्न १०२"-४ 
* "2.2 
22 टड] 


“ स्वेरविहंग ! 


पह फाडर्र्‍पा 1806 वकि 1107 ता/९8118 ० काप क ४11. 


-* झाक 904४ - य. गृष्टणा'ट: भ्र 
लावण्यलते, तव विळाल, आर्त, प्रश्यान्त 
भावश्रीपूर्ण नि उत्कंठित धवन 
रंगवी रुपेरी मम स्वप्नांची 3. नीती 

7 गमीर इयामल रजना 
तार कळ थयथय येती' ॥ 


जलघारा आवरत नाचत ी वि 
अनुवादक : श्री. मा, गो.-काटकर, सोलापूर 

३४ 

जी निल. 


श्‌ गण 1 - क 
गोत लचा क 2. हाकत 
"नवभारत टे 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


*_ (एकत्रित करून त्यांच्या, गरजा त्यांतून 
/.._ कांमं  पोंडी.-गंठार्‍चो “बँकर '-वाः नात्या 


तिर 


भा र प्‌ व रा 1] घा या डे 


पोंड व रुपया यांचें अवमूल्यन 


१९ सप्टेंबर १९४९ हा दिवस चाळू शत- 
काच्या आर्थेक इतिहासांत फांर महत्वाचा 
समजला पाहिजे. त्या दिवशी ब्रिटिश पोंडाचें 
डालर-मूल्य ब्रिटनर्ने कर्मा केल्याची घोषणा स्व 
वतमानपत्रांतील मथळ्यांतून फडकली. आतांपर्यंतचे 
एक पोंड म्हणजे चचार डोलर व तीन तेट हे१९४६ 
मध्ये ठराविळेळे प्रमाण यापुढें एका पोंडाबरोबर 
दोन डॉलर व रेशी सेंट असें राहणार. पोंडाचें 
अवमूल्यन ( 126एब्रापद्वाे० ) केल्याशिवाय 
ब्रिटनंज्या गत्यंतर नाहीं असें मत कांही तज्जांनी 
आंगाऊच व्यक्त केळे होतें. . विशेषॅकरून-- अमेरिकेत 
तर ही मतप्रणाली गेळे तीन-चार महिने आग्नई- 


४ हित. र न्न 
पूवक प्रतिपादळी जात असे. परंत पोंडाच्या मूल्यांत 


.__ केपात केळी जाणार नाही अर्से स्पष्ट शब्दांत 

. ब्रिटनचे अर्थमंत्री संर स्टॅफोर्ड क्रिप्स यांनी कांदी 
दिवसांपूर्वीच जाहीर केळे हात. तर्रासुद्धां डोलर-पौड 
फॅचप्रसंग सोडविण्यास पॉडाच्या अवमूल्यनाखेरीज 
दुसरा, मार्गच न उरल्यामुळें अखेर हा निर्णय 


ब्रिटनला ध्यावा लागला. . 
र श्र 
डालर-पाड पेचप्रसंग 
ब्रिटन, ऑस्ट्रेळिया, हिंदुस्थान, शिळोन वगेरे 
राष्ट्रकुटुंबांतीलळ देश अमेरिकेशी बराच व्यापार 
'करतात. अमेरिका रुघन, सुसंपत्न व ब्रडत 
खयंपूर्ण॑ असल्याने अमेरिकेकडून येणारा माठ 
अमेरिकेस जाणाऱ्या मालापेक्षां कितीतर्रा अधिक 
असे, अथातू या मालाचे दाम देण्यासाठीं डॉलर्सचा 
संचय पाहिजे, राष्ट्रकुटुंबांतील सर्व देशांचे डॉल्स 
पुराविण्या*चे 

नर! ब्रिटनला 


शी 


अनुक्रमणिका 


मुद्दा चाळूं व 


'कर्णे.हा माग 


करावें लागे. शिंवाय ब्रिटंननवळ. असलेला सुवर्ण- 


संचय हा सुद्धां ब्रिटिश पोंडाला उचलून धरण्यास - 


मदत करी. सोनें व डॉलते' यांची. ही गंगाजळी 
समाधानकारक असेपावेतो 'पौडाचें - महत्व कर्मा 
होण्याची भीति बाळगण्याचे. ब्रिटनला कारण नव्हतें. 
परंतु गेल्या कांहीं वषीतील व्यापारव्यवहाराचा परि- 
णाम या गंगाजळीळा गळती लागण्याकडे झाला. 
१९४६च्या*सुरवातीस या गंगाजळींत ६१ -२ कोटी 
पौंड किंमतीचे. सोने व डॉलत होते. साडेतीन 
वर्षांच्या कालावधीत म्हणजे जून १९४९ अखेरपर्यंत 
४०.६ कोटी. पौंडापर्यैत उतरला. याच कालावर्धीतं 
पौंडी गटाला युनायटेड स्टेट्स व कॅनडा यांचेकडून 
कर्जांच्या रूपार्ने व मार्शल-योजनेनुसार १७० कोटी 
प्रोंड इतकी मदत मिळाली व म्हणूनच हा. गंगा- 


जळी अद्याप टिकून राहिळी. या'च प्रमाणांत यापुढेही 


अक्षा प्रकास्ची मदत मिळणें शक्‍य दिसत नव्हते, 


म्हणून आपली 
दौंडी गटांतील राष्ट्रांनीं 
शुकडा २५ ने कमी करण्या*चा 


अनिष्ट थरापर्यंत जा 
डॉलर-अडनचण भागाविण्या*्चा 
डॉलर-मालाच्य र 
राष्टांना स्टार्लँग क्षेत्रांतून जास्ती 
रप गे दुस्तर्च होता; कारण स्टालिंग राष्ट्रास 


तीळ वस्तूंचे भाव अमेरिकन मालाच्या किंमतीमिक्षां 
बरेच वर होते. त्यामुळेंच अमेरिकन मालास 
मागणी अधिक व स्टार्डंग मालाचा अमेरिकेतील 
खप कर्मी अशी परिस्थिति उद्भवली होती, शिवाय 


डक 


- ूः 


रकखग 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सेर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


२०.६ कोटी पौडार्‍ची गळती होऊन हा नाधे, 


ह डॉलर्सची तूट कमी करण्यासाठी .. 
ट्रॉंनीं आपली डॉलर्सची . गॅरँज. 
निश्चय केला. तरी" _ : 
च्या अखेर या गंगाजळीची पातळी 
ण्यांची मते होती. हा. 
एक मार्ग म्हणजे. 
] गरजा कमी करणें व डॉलरगटांतील ' 
त जास्त माळ नियोत:: 


पौड व रुपया यांचें अवमूल्यन 


अमेरिकेहून येणाऱ्या वस्तू- गहू, कापूस, तंबाखू 
व वेट्रोळ- ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला इतक्या मूलभूत 
स्वरूपाच्या आहित कीं त्यांच्या मागणींत२५ टक्‍्क्यां- 
हून आधिक कपात करणें ब्रिटनलाहि दूरापास्त होतें. 
या. कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटिश मालाच्या 
किंमती उतराविल्या पाहिजेत. तर्से करावयाचें म्हणजे 
उत्पादनखर्चांत कपात केली पाहिजे, त्यासाठी मलु- 
रीचे द्र कमी केळे पाहिजे. व वेळ पडल्यास मजुरांस 
कामावरून दूर करून बेकारीशी सामना केला पाहिजे. 
हा खडतर मारी अवलंबणें इंग्लंडचे मजूर सरकारास 
पाळेमेटनिवडणुका इतक्या जवळ आल्या अत- 
तांना तरी अशक्यच होते. उत्पादनख्चे कमी 
करण्याचा दुसरा मागी म्हणजे उत्पादनक्षमता वाढ- 
विणें हा होय. अमेरिकेशी तुलना करतां ब्रिटिश 
उद्योगधंद्यांची उत्पादनक्षमता कमीच वाटते. 
उत्पादनास यांत्रिक साहाय्य अमेरिकेत जितक्या 
जोराचे मिळतें तितके इतरत्र मिळत नादी, त्यामुळे 
अमेरिकन मालाचे दर इतर माळोपक्षां कमी असतात. 
ब्रिटनला आपला उत्पादनखर्च कमी करून अमेरि- 
कन मालार्शी टक्कर देर्गे जरूर वाटलें तरी त!बडतोब 


भु र रट. ९ 

शक्‍य नव्हते, राहतां राहिला एकच मागे व तो 

म्हणजे पोंडाचें अवमूल्यन, पोंडाची किंमत कमी 
होत. 


करून पत्रिटनची निर्यात वाढविणे शक्‍य 
एक पौंड क्रिंमतीच्या ब्रिटिश वस्तूसाठी ४०२ 
डॉलसेएवजी जर २.८० डॉलर्स अमोरेकेस द्याव 
ळागळे तर त्या मानाने ब्रिटिश वस्त अमेरिकेत 


-खस्त होतील व त्यांचा खप वाढेल, ब्रिटिश 


उतरवून आवश्यक अश्या अ 
7 आयात टिकंविण्याइतके डॉल्स प्ली 
. येतील -अशा हेतूनेच ब्रिटनने पोंडाची बाहिगंत 
: किंमत कमी करण्याचचा निर्णय घेतला. 


-.. पोंडांची किंमत कमी केल्यामुळें इंग्लं 


४ 


मालाच्या डॉळरक्षत्रांतील किंमती अवमूल्यनद्वारा 
मेरिकन मालाचा 
आपणांस मिळवितां 


डो. जी) 
अबमूल्यनाचे इंग्लंडवर परिणाम 
डंच्या आंतर- 


राष्ट्रीय क्षेत्रांतील इग्रतास धोका आला आहे अर्‌ 
गेल्या महायुद्धापू्वा 


.. गव, ६ 


आर्थिक व्यवहारा'चीं सूर्त्रे ळंडनमधूनचच हाळवलीं 


जात असत. महायुद्वाचा परिणाम म्हणून इंग्लंडला 


बरेच आर्थिक नुकसान सोसावें लागलें व मदर्तासारठी 
अमेरिकेकडे याचना करावी लागली.' त्याचच वेळी 
वास्तविक पहातां जगाच्या दृर्टानें पोंडाची किंमत 
कमी झाली होती. अवमूल्यनानें या घटनेस मूर्त 
स्वरूप दिलें इतकेंच. जगांतील इतर राष्ट्र आपे 
डोळे ळ॑ंडनकडे न लावतां वोशिंग्टनकडे फिरवितात 
याचें कारण अमेरिकेबॅ आर्थिक वर्चस्व आज 
निर्विवाद आहे हँ होय. 

पोंडाची किंमत कमी केल्याने [्रिटनला आयात-. 
निर्यातीची तोंडमिळवणी करण्यास भंदत होइल. _ 
एकतर ब्रिटिश माळ डॉलरपेठांतून अमेरिकन. 
माळापेक्षां स्वस्त पडेल व त्यामुळें त्याचा खप वाढेल, 
शिवाय अमेरिकन माळ ब्रिटनला पूर्वीपेक्षा जास्त . 
महाग पडेल व त्यामुळें त्याची आयात कमी प्रमाणा- 
वर होईल. ही संधि साधून ब्रिटनला आपले 
उद्योगधंदे आधिक कार्यक्षम करून आपला उत्पादन-. 
खे कमी . करण्यास वाव मिळेल, अर्थात, 
हे फायदे सत्यस्टींत कोणत्या  स्वस्पांत 


व कितपत ब्रिटनला मिळतील हें आजच सांगतां, .. 


येण्यासारखे नाहीं, ब्रिटनची अमेरिकन माळा'ची 
मागणी कमी न झाल्यास ब्रिटनला डॉलसैची गरज 
आधिकच भासेल, अमेरिकन कया माल. महाग _ 
झाल्यामुळें. ब्रिटनचां 'उत्पादनखचह्दी वाढण्याचा 
संभव आहे. शिवाय स्वस्त व चांगळा माल अमेरिर्के- 
तीळ बाजारपेठांत गेला तरी त्याचा ,खप कितपत . 
होईल £ त्याच्या विक्रीपासून डॉळसंची मिळकत. . 
कितीशी होईल! १०० पौंडांचा माळ खपवून पूर्वी 
४०३ डॉल्स मिळत. प्रघु यापुढे कक्त २८० 
डॉळर्स'च मिळणार. म्हणून पूर्वीइतकेच डोळस मिळ- 
विण्यासार्ठी ब्रिटिश माळ तितक्या प्रमाणावर अंधिक 
खपला पाहिजे व पूर्वीपक्षां जास्त डॉलसं मिळवायचे _ 


झाळे तर कितीतरी आधेक प्रमाणावर ब्रिटनला. _ 


आपला माळ अमेरिकेंत खपवितां _आला पाहिजे. 
असे करण्याचा प्रयत्न ब्रिंटन . करीत असतांना 
अमेरिका काय स्वस्थ बसणार. आहि ! अमेरिकन 


उद्योगपती आपल्या धंद्यांची कार्यक्षमता वाढवून 


काहीचं, मत_ पडतें. वस्तुतः डी 
मिड. ही जगाचा. बाजारपेठ होती” गात नजी अमेरिकन मालाचा खप टिकविण्यासार्ठी. ब वाढ- 
 जागातिक व्यापाराचे केंद्र होते वं विशेषतः जर्गातर | > 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


र 


नवभारत 


विण्यासाठी प्रयत्न करणार नाहींत काय ? तसें त्यांनीं 


केल्यास ब्रिटनला आपलें उद्दिष्ट साधण्यासाठी 


प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल यांत दका नाही. 
/'अवमूल्यनाचे अमेरिकेवर परिणाम 
सध्याचे पौंडाचें अवमूल्यन अमेरिकेच्या सल्ल्याने 
करण्यांत आलें आहे. या अवमूल्यनापासून ब्रिटनला 
काय फायदे संभवतात हें वर दश्षविळे. परंतु प्रश्न 
असा उद्‌भवतो कीं, स्टॉछिंग क्षेत्रांतीळ राष्ट्रांना 
आपला माल अमेरिकेत आधिक खपविण्यास मदत 
करणाऱ्या या अवमूल्यनास अमोरशकेनें कां संमाते 
द्यावी १ अमेरिकेचा दृष्टिकोन या बाबतींत जरा 
वेगळा आहे. अमेरिकेस आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची 


- वाढ व भरभराट होर्णे फार श्रेयस्कर वाटतें. गेले. 


कांही माहेने अमेरिकन किंमती खार्ली घसरत आहेत 
व त्यामुळें मंदीची चिन्हें डोकावू पहात आहेत. ही 
मंदी टाळण्याकरितां कुंठित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय 
व्यापाराला मुक्तद्दीर करून देर्गे व चलनांचें 
आपसांतील परिवर्त्यत्व (०००एभ0(४) संकाचेत 
न ठेवतां खुले करणें हे अमेरिकेच्या दृष्टानें जरूर आहे. 
आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची वाढ होण्यासार्ठी हुंडणा- 
वळांचे दर योग्य असावे लागतात. त्या दरांमध्ये 
राष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थतीची खरी प्रातिबिंबे 
दिसावयास पाहिजेत. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचें 
एक साधन या. दृष्टाने अवमूल्यनाकडे पहाणें उचित 
आहे. तेव्हां त्याला अभेरिकेची संमतीचच काय पण 
- पाठिंबा अंसणें ही गोष्ट नवलाची नाहीं. अवमूल्यन 
केल्यानें इतर राष्ट्रांना अमेरिकन डॉलसे मिळविणे 
सुकर होईल व त्यामुळें अमेरिकन मालास मागणा 
राहील. इतर राष्ट्रांची विस्काळित आर्थेक घडी 
नाटपर्णे घाळून देण्यास. अभेरिका भदत करते. ता 
येवळ्याचसांठीं की त्यायोगें अमेरिकेतील मंदार्चि 
वातावरण नाहीये होऊन अमेरिकेची आर्थिक 
म्रगाति ब वर्चख कायम रहातील. याशिवाय अमेरि” 
कन भांडवल गुंताविण्यास पुरेसे क्षेत्र मिळविण्या'चा 


हेतु सुद्धां अमेरिकेच्या दृष्टाने फार महत्त्वाचा आहे. हॅ. 


भांडवल. इतरत्र गुंतविल्याशिवाय अमेरिकेस गत्यंतर 
नाही, अमेरिकन भांडवल परराष्ट्रांत गुंतविल्यानतर 
श्र त्या राष्ट्रांनीं आपआपल्या चलनाचे अवमूल्यन 


ति. 


मराठीचा कास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


केलें तर अमेरिकन भांडवलदारांचा त्यामुळें तोंटा 
होईल, तेव्हां अवमूल्यना'चा ह! प्रश्न 'धसाला लावून 
त्या बाबतींत इतर राष्ट्रांनीं निश्चित स्वरूपाचे निणय 
घेतल्याशिवाय अमेरिकन भांडवल इतरत्र गुंतविणे 
म्हणजे धोक्याचेच होते. अवमूल्यन एकदां*्चें सत्य- 
सृष्टींत उतरल्यानंतर अमेरिकन भांडवलाऱचा माग 
खला होऊं शकतो-निदान त्या बाबतींतील आने- 
श्रितता दूर झाल्यामुळें. अमेरिकन. भांडवलदारांना. 
आपला मार्ग आंखर्णे पुष्कळच सोपें होते. या 
कारणामुळें अवमूल्यनास संमाति देण्यास हरकत नाही. 
असे अमेरिकेला वाटलें असावें. . बाहेरचा .माल 
आपल्या मालाक्ी डॉलरेठांतून टकर देईल खरा; 
पण आपली कार्यक्षमता वाढवून आपण. बाहेरील 
मालाशीं चढाओढ करूं शकूं असा. आव्मावैश्वास 
अमेरिकेस वाटत असला तर त्यांत वावर्गे काय . 
आहे! न 
रुपयाचे अवमूल्यन वीक 
पांडाचे अवमूल्यनामुळे उद्‌भवलेल्या . परि- 
स्थिवीत रुपयाचे काय करावयाचे हा प्रश्न 
साहजिकऱच हिंदुस्थानसरकारपुढे उभा - राईला,: 
पौड व रुपया यांचे परस्परसबध . . फार 
निकटचे होते, १ रुपया म्ह्णजे १८-....पेन्स 
हा हुंडणावळा'चा दर कायम हलक. -आज 
कित्येक वर्षे हिंदुस्थान सरकारन चालावळळ आहेः 
पौंडाच्या डॉलरकिंमतींत फरक झाल्याबरोबर रुपया'ची 


. डॉलर-किंमत पूर्वी होती ताच ठेवावयाचा का तिचे: 


शड न 2 न्ख* 
मध्ये कपात करावयाची हा प्रश्न होता, रुपया-पोड 
यांचे पू 
रुपयान्वी डॉलर-रकिंमत 


हिंदुस्थान सरकारनें 
३०*२२५अमेरिकन स क 
रु.म्हणजे२१ सेंट हा नर्वांनं दर आतां अंमलांत. 'आला 
आहे. हिंदुस्थान व अमेरिका यांचा जो "व्यापार 
आहे त्यांतील अडचणींमुळे अवमूल्यन करावें लागत : 
नसून इतर. स्टार्टगक्षेत्रांतील राष्ट्रांनी आप-आपल्या 
न्वंलनांचें. अवमूल्यन केल्यामुळे र्पया*च डोलरमूल्य 
कमी क्र््णे आम्हांस भाग पडढळ आहे, असा खुलाता 


संगणकीकृत 


बापार संबंध अबाधित ठेवावयाचे म्हटले .तर 
पोंडाचे अवयूल्यंनांचे _.... 
प्रमाणांतच कमी करणें भाग होते. व त्से करण्याचेच 
ठरावैले. १ रुपया म्हणजे ' 
सॅट हें पूर्वीर्चे प्रमाण बदळून १. 


डू 


जा 
॥ 


या 


भ्र ; | 


>. - यक “> ध्‌ 


पौंड व रुपया यांचे अवमूल्यन 


सरकारी अर्थखात्याच्या २० स्प्टेंबरचे प्राशाद्वे“पत्रकांत 
॥ करण्यांत आला. हिंदुस्थानचा बराचखा व्यापार 
* स्टछिंग-गटांतील राष्ट्रांशी आहे, या राष्ट्रांनी आपल्या 
/ चलनाचे मूल्य कमी केल्यानंतरद्दी रुपयाचे मूल्य 
/.. पूवोइतकॅच ठेविलें असते तर स्टोहुंग गटांतीळ 
७. राष्ट्रांशी जो हिंदुस्थानचा वप्ापार न्वालतो त्या*चेवर 
- हिंदुस्थानचे दृष्ट्या अनिष्ट परिणाम झाले असते. ते 
४. टाळण्यासाठी रुपयाचें अवमूल्यन जरूर होते. 


भवमूल्यनाचे हिंदुस्थानवर पारेणाम 


रुपयाचे अवमल्यन केल्याने हिंदुस्थान'चा माल 
डॉलरक्षेत्रांत खस्त होऊन त्याचा खप वाढावा; 
उलटपक्षी अमेरिकन माळ महाग होऊन त्याची 
आयात कमी प्रमाणावर व्हावी. आजचें अवमूल्यन 
नियंत्रणाचे वातावरणांत अबतरलें असल्यामुळें त्याचे 
परिणाम नियंत्रणाचे धोरणावर बहुतांशी अवलंबून 
राहतील, अभेरिकन माळ महाग झाला त्री तो 
हिंदुस्थानांत येणारच नाही अर्थे सांगतां .येत नाही. 
उलटपक्षी, अमेरिकन मालाची आयात कमच 
करावयाची म्हटळी तर सरकारला आयात व्यापार” 
वरीळ नियेभणाने तह करतां . वैरण धरषप लार” 
मुख्यत्वेकरून अमेरिकेहून धान्याचा भरपूर सांठा 
गेलीं कांही वर्षे हिंदुस्थानांत येत आहि. चाळू सालांत 
होलर-देशांतून यापुढे धान्याची आयात केली 
जाणार नाहीं असें सरकारनें ' जाहीर केलंच आहे. 
१९५१ पासून धान्यांचे बाबतींत हिंडुस्थानला 

स्वयंपूर्ण बनाविण्याचे सरकारचे धोरणही प्रख्यातच 
४... आहे. अथौत्‌ १९५० साली लागणारे अमेरिकेनचे 
:_ धान्य हिंदुस्थानला महाग पडेल यांत दांका नार्ही. 
॥दिवाय आंतरराष्ट्रीय 'चळनानिचि (य. . 7. 


>? 


श्छःः 
५ जागतिक बँक ( ५१ 
ऱ्ि प्रतलेळे डोलरकर्ज फेडतांना व त्यविवराल व्याज 


र त 'हतांना रुपयाच्या अवमूल्यनामुळें आपणास _ जास्त 
शं पये खर्ची घालावे लागतील, त्यान्चप्रमार्णे जे पॉड 

करण्यासार्ठी मिळतात 
त्यांचीही किंमत कमा 


च आहे. -. 


ल 


_भ्षापणांस डॉलरमध्ये परिवर्तन 
. ( ्याण्य 018 ४थां2्ट ), 


' "झाल्यामुळे तंत .तोटा 
पीर 'ल्यामुळें आपला त्या बाबतींत तो ् 
रूपयांच्या अवमूल्यनामुळें आपळा मा, डोलर- 
ळे निर्याताच्चि 


शष्टांत कितपत . :जास्त खपेंढ ? आप 


प ; | डे ». 


अनुक्रमणिका 


618800 ) यांचेकडून 


पदार्थ अश्या प्रकारचे आहेत कां, त्यांच्या _ किंमती. 


कमी झाल्यामुळें त्यांचा खप विशेष वाढेल अशी' 
आश्या करण्यास फारशी जांगा नार्ही, ज्यूट (कच्चा 
व पक्का ) हाच मुख्यत्वे आपला डोळर-मिळवता' 
आहे. १९४८ सालीं हिंदुस्थानला मिळालेले डालर' 
व इतर दुळभ चलन यांची किंमत॒ जवळजवळ 
१२२ कोटी रुपये होती. त्यापैकी ज्यूट-निर्यातीचा 


बांटा ७६'कोटी रुपयांचे वर होता. आतां पांकि- . 


स्तानने आपल्या रुपयांचे डौलरंमूल्य पूर्वाइतकेच . 
कायम ठेवल्यामुळे पाकिस्तानचा ज्यूट हिंदुस्थानच्या 
गिरण्यांना महाग पडेल व या वाढत्या उत्पादन-. 
खर्चामुळे अवमूल्यनापासून होणाऱ्या फायद्याचे कांही 
अंशी निभेळून होईल, जरी थोडाबहुत अधिक ज्यूट- 
माल अमेरिकेत खपला तरी त्याचेपासून पूर्वीपेक्षा, 

शलसे मिळण्याऱचा संभव कमीच आहि.. 


फारसे जास्त डालस य॒ 
अवमूल्यनामुळें चहा; मँगॅनीझ व कापूस यांचा 
डोलरक्षत्रांत पूर्वीहून अधिक खप होण्याची शक्‍यता 
फारच कमी आहे. म ल्यास 
जिन्नस, तेरे व कातडी यांची निर्यात .वाढेल..ख्रा; 
परंतु सर्व पदाथीवरी नांत क 
डॉल्स मिळविण्याची आपल्या न्यात मालाची. 
शक्ति फास्च बेताची आहे अर्स म्हणावें लागत, 


अवमूल्यन व जीवनमान 
रुपयाच्या अव जं | 
एणणट) प्रत्यक्षर्रीत्या वाढण्या*च कांही कारण नार्ही, 
अमेरिकेहून येणारा 
सामान्य जनतेच्या राहणीख'चौत विशेष प्रमाणावर 
होत नाहीं, धान्याच्या 
होण्याचे प्रयत्न करीतच आहांतः 

अवमूष्यनाचा प 
167९ ) वाढण्या साहा; कतर 
अवमूल्यनार्ने देशाची निर्यात वाहून. आयात कमी 
होते म्हणजे देशांतील वस्तूंचा पुरवटा कमी होण्या- 
कडे अवमूल्यनाची प्रव्रात्ते असते. तर्से झाल्यास व 
देशांतील उत्पादन पुरेसे न वाढल्यास किंमतीचे 
अमेरिकेहून व* पाकिस्तानहून 


प्रमाण वाढणास्व. | 
थेणारा माळ तर हिंदुस्थानला महाग पडेलच. परंतु 


उड 
कट. 


-करखगघरचिघजसज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


लाख, काजू, अभ्रक, मसाल्याचे: 


[ल परिणाम ध्यानांत घेतां. आधिक. _- 


मुल्यनामुळें जीवनमान (९०३४ र्ण 


माल यापुढें जास्त महाग झाला. 
तरी घान्यांखे्राज इत्र अमेखिन मालाचा. ससांवेश: 


बाबतीत तर आपण स्वयंपूर्ण . 
असें असलें तरी. 
रिणाम. किंमतींचा स्तर ' ( ९१९७. 

कडे होणें साहाजिकच आहे. एंकतर.. 


* शौ 
१ चेल. 


_ नवभारत 


शर स्टलिंग राष्ट्रांची अमेरिकेला निर्यात वाढल्यास 
त्यांच्याकडून हिंदुस्थानांत येणारा मालही महाग 
होण्याचा संभव आहे. या वाढत्या किंमतींचा अनिष्ट 
पारेणाम जीवनमानावर होणारःच नादीं अर्से खात्री- 
पूवक सांगर्णे घाडसाचें आहे. निदान तसा परिणाम 
होऊं न देण्याचे प्रयत्न केळे नाहींत तर हिंदुस्थानांताल 
आर्थिक पॅचप्रसंग आधिक ब्रिकट मात्र होईल, 
पाकिस्तानचा निर्णय व त्याचे पारिणाम 
आजपावेतो हिंदुस्थान व॒ पाकिस्तान यांच्या 
चलनांचचें मूल्य सारेच असे. २० सप्टेंबर १९४९ 
रोर्जी पाकिस्तानने आपल्या चलनाचे डॉलरमूल्य 
कायम राखण्याचा निणय घेतला. हिंदी रुपयाचे 
मूल्य कर्मी झालें तरी पाकिस्तानी रुपया आपल्या 
*उच्च पदांवरून खालीं उतरला नाहीं अर्से पाकिस्ता- 
नळा आज अभिमानानें सांगतां येते या निणया- 
मुळे स्टलिंगक्षेत्रांतील इतर राष्ट्रांना पाकिस्तानी 
माळ महाग पडेळ. असें झाळें तरी पाकिस्तानांतील 
ज्यूट व कापूस यांची निर्यात फारशी कमी होणार 
नाहीं असा कयास पाकिस्तानने बांधला असावा. 
हिंदुस्याना पाकिस्तानच्या ज्यूटखेरीज आपली गरज 
भागावितां येणार नाहीं. पाकिस्तानच्या कापसाच्या! 
चारपांच लाख गांठी दरवर्षी हिंदुस्थानांत खपतात. 
पाकिस्तानचा कापूस आतां महाग झाल्यामुळे 


हिंदुस्थान आपली गरज इोजेस व पूर्वे आफ्रिका येथील 
कापसाने भागाविण्यानचा प्रयत्न साहाजकनचच कर्रील. 
अमेरिकन माळ पाकिस्तानला पूव्विच किंमतीने 
मिळूं शकेल, हिंदुस्थानचा माल पाकिस्तानला पूर्वी- 
पेक्षां स्वस्त पडेल व त्यामुळें पाकिस्तानचे राहणाचचें 
मान कमी होण्यास मंदत होईल. बाहेरील माल 
जास्त प्रमाणावर आल्यामुळें आपल्या उद्योगधंद्यांवर 
त्याचा विपरीत परिणाम होईळ ही भीति पाकि- 
स्तानळा बाळगण्याचे कारण नाहीं, कारण अद्याप 
पाकिस्तानांत उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणांत प्रस्थापित- 
वच झाले नाहींत, आजच्या परिस्थितींत अवमूल्यन न 
केल्यापासून पाकिस्तानला जे तात्कालिक स्वरूपाऱचे 
फायदे आहेत ते लक्षांत घेतां पाकिस्तानच्या दृर्टाने 
अवमूल्यन न करण्याचा निश्चय॒ हा चुर्काचा आहे 
अर्से म्हणतां येत नाहीं, आज नाहीं, तर्री कांही 


काळानंतर पाकिस्तानला आपल्या रुपयाने अव- _ : 


मूल्यन, करावेन्च लांगेळ असा अभिप्राय लंडन, 


वोशिंग्टन व अन्य ठिकाणीहि व्यक्त केळा जात . 
आहे. परंतु पाकिस्तानने हा निणय हेतुपुरःसर घेतला: 


आहे व म्हणून पाकिस्तानी रुपयाचे. मूल्य कमी 
करण्याचें कारण नाहीं, असा खुलासा १॥केस्तानच्या 
अविकारी गोटातर्फे करण्यांत आला आहे. कांहीं 
झालें तरी पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळ ॥६डुस्थान- 
पढे आणखी एक नवीन बिकट प्रश्न उपास्थत 
झाला आहे येवढें खर. 


टब. 


उदार मन आणि विवेकयुक्त बुद्धि 


आज आपण सव जणांनी उदार मनान 


नवीन समाजरचना बंनवाबंयाची आहे. आज आपण गर 
सुधारत आहोत, 


ह ? जातां कामा नये. 
पण शासनसंस्था मोडायऱच 


कामा नये. आपली आर्थिक स्थिति आपण सु 
रही पाहिजेत. धूर्त लोकांकडटून आपण * बनावि 
आपली पिळणूक करतात हें वाईट तर खरच; 
डोक आपणांस * बनवून ? आपली 


२ आणि शाहाणपणार्ने 


बो ह्विक पिळणूक करतात; 


धू र ह: 
क. कट.) पश 


रने ' विन्चार केळा पाहजे. आपणांस. 
ऐब आहोतच; पण म्हणून आपण आविवेकी असतां 
त्याबरोबर आपलीं मने देखील आपण सुधा- 
श्रांमंत लोक आपणांस * बनवून ? 
ह: .... 8 * 
॥] इच्छा * करणारे धूत बुद्धिमान 
तीहि तितकीच निंद्य आहे ] 
क. 
आरी. च. राजगोपालांचाये 
'वरील -संदेशामधून 


> (> 1 >>) णी 
विजयादशमीच्या * नभाव | न्‌ 
क! ९1१०४ 


-करखगघरचिघजसज” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


द र स 


(965 


प्रा, य. का. सोहनी 


मोठिएरच्या नाटकांतीळ डॉक्टर-पात्रे 


सर्व देशांत व सर्व कालांत कांही विवक्षित धंदे 
व व्यवसाय, लोकांच्या कुचष्टेंचा विषय झाल्यार्चे 
आपण पहातो. नाटकें, कादंबऱ्या व चित्रपट 
यांतून वरीळ व्यवसायांतील लोकांचीं पार्त्रे भडक 
रंगांत . रेखाटून तीं उपहासा'चा विषय बनाविल्याचचें 
आपल्या दृष्टांस पडते. * हाच मुलाचा बाप _ या 
नाटकांतील बधूपराक्षेस आलेल्या गुरांच्या डॉक्टंरचें 
पात्र पहा. त्याची चालण्याची ढब, त्याचे टिपून 
आणलेले आऱ्चरट प्रश्न व त्याचा एकंदर वेष या 
सरवोमुळे 'प्रेक्षकांत हास्याच्या लाटा उमटतात. 
वेळप्रसंग न ओळखतां हृब्या त्यावेळी वाटेळ त्या 
विप्रयावर काव्य भरकटणाऱ्या कवरन्चि अब््यांनं 
रंगविळेळे चित्र याच वर्गांत मोडते, याहून गमती- 
दार म्हणजे गडकऱ्यांनी ' एकच ष्याळा ? नाटकांत 
- . दाखाविळेला वैद्य ब त्याचा प्रतिस्पर्धी डॉक्टर | 
एकजण रोगी तापाने फणफणत आहे 'अर्से म्हणतो 
तर दुसरा त्याऱचें शरीर गार पडत चालल्याची 
ग्वाददी देतो. कांही ठिकाणीं वकील सुढां थं्ठचा 
बिपय होऊन बसल्याचे आपण पहातो. मोलिएर 
- (॥आळढ)ेरने मात्र डॉक्टरचेंच पात्र जास्त बळा 
रंगविक्याचे आढळून येतें. वकोळ हा पैश्याच्या 
देयाणधेवाणीसंबेधी व कचित प्रसंगा अब्रूतुकसानी'चे 
, दोगे लढावितो. तेव्हां खटल्याचा निकाल विरुद्ध 
लागल्यास आशिलाळा आर्थिक झळच सोसावा 
लागते. उलटपक्षी डाक्टर हा रोग्याच्या जीविताशी 
खेळ खेळत असल्यांमुळे त्याच्या हृलगर्जीपणाने 


मिचाऱ्याळा प्राणास मुकावे लागतें ! एकंदरीत 
अश्लील व डॉक्टरच्या 


, वकीलाच्या तावडीतील सकती 
“दातांतील रोगी. याः. दोघांची फार केविळवाय 
स्थातते असते. | ी 


अनुक्रमणिका 


- मान्य नव्हती. 


२ 


४५ 


मोठिए्रनें याच दृ्टने डॉक्टरचे पात्र आधिक 
वेळां आपल्या नाटकांतून रंगविल्यानचें आढळून येते. 
शिवाय, बुवाबाजी, ढोंग व दांमिकपणा यावर 
मोलिएर हा नेहमीच ठटून पडत अले, हे दोष जेथें. 
दिसून येतील तेथे कोणाची पर्वा न बाळगतां तो. . 
, विज्ञान व वाढ्यय याच्या : 


घडाडीर्ने हृल्ला करी. 
मार्ग आतिशय लागून, ज्या स्रियांनी आपल्या. 


सैसारांतीळ नेहमीची कतेब्ये पर पाडण्यांत कुचराई 
केली, अश्या विद्वत्तेचा रॅमा मिरविणाऱ्या बायकांवर, : 
त्यानें आपल्या (/08 ७01108 3874108) 'विद्दान्‌. ् 
हिया? या .नाटकांत झोड उठविली. धमाच्या * 
नांवाखाली साध्यासुध्या धर्ममोळ्या माणसांना डब्राड- , 
णाऱ्या समाजांतील * * ढोंगी साघूडा? त्याने . र 
उजेडांत आणलें ( पृष्ठर्षपर्|), न 
तथापि डॉक्टरवर मोलिए्रन अधिक जोराचे हळे 
न्वढाविळे, आणि याचें एक महत्त्वाचे कारणं म्हणजे 
१७ व्या शतकांतील फ्रान्समध्ये झालेली वैद्यकीय 
शात्राची शोचनीय स्थिति. एकंदर डॉक्टर दोभरा- 
हून अधिक नव्हते व या. स्वोर्नी न्य एक बळकट 
सैघटना निमीण केली होती कीं गरीब होतक€ तरूण 
डौक्टरास तीत शिरकाव मिळर्णे दूरापास्त होते ] 
हे सर्वजण जुन्या जमात्याला अट्टहासानें चिकटून 
राहणारे होते. वैद्यंकीय शास्र हं पूणतेला पोचले 
आहे अशी त्यांची इढ समजूत हाता. म्हणून नवे 
नवे शोध व उपकरणे ते मानीत नसत. पूर्वजांनी 
ठरवुन दिलेली रोगांची यादी, त्यांनी घाळून दिळेळी 
रोगनिदानपद्वाते व त्यांवर सुचविलेले उपचार 
यांच्या पळीकडे ते जात नसत. वास्त्रक्रिया त्यांना 
इतकेच नव्हे तर शस्त्राक्रया 


करणाऱ्या डॉक्टरला ते कमी लेखीत, राविरा- 


हह -ऑ १२% य 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


। 


दिले तरी पुरे...!” 


नवभारत 


मिसरणाचें तत्त्व इंग्लंडमध्ये प्रथम सिद्ध झाल्यामुळें 
ते. त्यांना अमान्य होते. रेचक व तुंबड्या लावुन 
रक्त काढणे हे दोन उंपाय त्यांना बद्दुतेक रोगांवर 
रामबाण वाटत; कित्येक वेळां रोगप्रतिबंधक उपाय 
म्हणून सुद्धां ते वरील दोन उपच्ारांचचाच्च अवलब 
करीत, मोलिएरवरील एका ग्रंथकाराने म्हटल्याप्रमाण, 
९ या डॉक्टरांनी आपल्या या अधोरी उपचारांनी 
१४ व्या लुई राजाची खडखडीत प्रक्षाते ढांसळून 
दाखाविली व त्याला ७२ व्या वषी यमसदनास 
पाठविले, १? 

' मोंलिएर्ची स्वतःची प्रकाते यथातथाच होती; 
त्याला. खोकल्याचा विकार जडला होता. त्यामुळें 
तो डॉक्टरांचा सला घेऊन त्यांनीं लिहून दिलेली 
आपर्धे घेत असे. परंतु या उपच्चारांचा त्याच्या 
आजारावर कांहींच परिणाम न होता उलट दिवर्से- 
1दूवस त्याचा रोग बळावत चालला. 

एकदां चौदाव्या लईर्ने त्याला सहज विःचारळे 

“ काय मोलिएर, डॉक्टरांचे व तुझें कसे काय 
जमते | !? 

ते औषधं लिहून देतात; मी ती कधाच घेत 

नाहीं ब माझी प्रकृति ठीक आहे ! ?? असें मिस्किल 

उत्तर त्यानें दिळें, अर्थात्‌ त्याच्या मरणानंतर ज 


< डॉक्टरचे बिल झालें त्यावरून तरी असें दिसते कॉ 
- त्यार्ने औषधें घेतलीं असावींत अगर मोरीत तरा 


ओतून टाकली असावीत ! 

डॉक्टर पहातांच त्याळा इतका तिरस्कार वाटे 
कीं एका ठिकाणीं त्याने लोकांना खार्लाळ सूचना 
दिलेली आढळते ! 

6 रस्त्याने डोळे नीट उघडे ठेऊन जात जा. 
नाहींतर “रोग्याच्या शोधांत असलेला एखादा 
डाक्टर तुम्हांला खास गांठील ! ” 

त्याच्या एका डॉक्टर-स्नेह्याच्या मुलाला चच- 
मधील धरमंगुरूची जागा हवी होती. त्याला राजा- 
कडे देण्यासाठी शिफारसपत्रांत त्यान 
लिहिलें : . री 

»..या तरुणाच्या बापाने आपला रोगी तान 
वर्षे जिवंत ठेवण्याची हमी घेतली आहे, पण माझें 
म्हणणें असे की यानें रोग्याला न मारण्याचे वचन 


> पी 2. 


लाहूलल्या 


अनुक्रमणिका 


डाक्टरांवरील आपला पाहला हल्टा मोलिएरनें 
1000 उण) या नाटकांत चढविला, 1)0॥ उपद्ा 


: चचा नोकर &वृ81'9118 हा . वेषांतर करण्याकारितां 


म्हणून वेद्याचा लांब काळा झगा 'चढवितो. त्याऱ्चा 
हा वेष पाहून त्याचा घना 100 उपच्चा हा 


- डॉक्टरच्या पेश्ाची खूप अवहेलना करतो. परंतु 


वरील नाटकांतील टीका ही बरीच सोम्य सखरूपानची 
होती, त्या काळांतल्या खऱ्याखुऱ्या डाक्‍टरचे ित्र 
त्यानें अजून रेखाटले नव्हतें 

ही उणीव पूर्णपणें भरून काढण्यासाठींच का 


काय,त्याने॥ 1107 1॥७१७८७( प्रियंकर डॉक्टर २२) 
या नाटकांत एक सोडून चार डाक्टर रंगभूमीवर 


. आणले. हे चोघे रोग्याला इतका वेळ तपासतात . 


की आपण लवकर राम म्हटलें तर बरे असेन त्या 


ब्रिचाऱ्याला वाटावे ! व सवोत माज म्हणजे तपा 


सणी झाल्यावर प्रत्येकाचे रोगनिदान व उपचार हे 
इतके मिन्न असतात काँ त्यांच्यांत बाचाबाचीला 


सुरुवात होऊन तिचें रूपांतर टठ्ठालड्टांत हत. शेवटी . 


या चौघांना हाकळून देऊन आजारी मुलींचा ' बाप 
नवीन डॉक्टर हुडकण्यासाठी निघतो. सुद्‌वाने एक 


तरुण डॉक्टर दारापार्शी उभा असलेला त्याला 


आढळंतो. अर्थात्‌ त्या बिचाऱ्या बापाला माहीत 
नसते की हा आपल्या मुलाचा प्रियकर वेषांतर 
करून आला आहि. मुलगी नवांन डाक्टसच्या 
औषधोपचाराने बरी होते हें सांगण्याचा जरूश नाहे 

रण तिला झालेला प्रेमरोग. बरा करणारा तज्श 


तिला भेटतो 


याचच नाटकांत लिहझेळ ही दासी खालांल हकांगत 


सांगतांना आढळते 
८ काळा हवा वैद्य ! परवां मार्श आवडतं 


मांजर दुसऱ्या मजल्यावरून खालीं पडलं; त्याचा : 
बिचारं. 


पाय भुरगळला असावा, पण काहा नाहा 


अन्नपाणी न घेतां गुपचूप काप यांत पडून राहेल | 
आणि आश्चयाची गाष्ट कीं चोथ्या दिवशी ते. घंड-. 
खडीत बरं झालं, नशांब त्याच कीं मांजरांत डाक्टर 


नाही 
असतं | ११ 

४, 60 7०णा'०७१ए2०8९८ ६ गांवढळ जहागार 
दार?" या नाटकांत, एक अजागळ जहागीरदार 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


त, नादी तर त्यांच्या उपन्चारानं खात्रीन'त॑ मेळ. 


पोठिएरच्या नाटकांतील डॉक्टर-पाते 


७॥तार्ठी आपल्या वधूच्या गांवी येतात. बापाने 
| शु्रधिळेला वरील वर मुलीला पसंत नसतो. तिचें 
्श क शं पुघन्याच्च एका तरुणावर असतें. वडिलांची 
3) ॥श। मोडल्यास ते फार रागावतील व घराबाहेर 
.। ह)ककून देतील अश्ी साधार भीति तिळा वाटते. 
१ १७ तिच्या प्रियकराचा हिकमती नोकर एक नामी 
शज र्ता धुक्ति योजतो. दोन डॉक्टरांना बोलावून त्यांच्या- 
1) पवी जहागीरदार वेडा असल्याचें वदवून घेतो. 
; टरांनी दिळेला ह निर्णय प्रमाण मानून मुलांचा 
& ध्राप &म मोडतो. | 
1, ॥॥०'तढलय ॥॥७९०1णं ।। मारून .सुट- 


धून वैश्वबुवा 7 हॅ नाटक तर सवीना पारिचित 


७॥हवच. आपला नवरा दररोज आपणांस मारतो 
24.) ५॥यया सूड उगविण्यासाठी, एक बाई वैद्याच्या 
१. घात असलेल्या एका सरदाराच्या दोघां जासू- 
22 आपले यजमान एक .नामांकित वैद्य अस- 
पार्श्व सांगते. मात्र मार दिल्याशिवाय ते तशी 
१धुली देणार नाहींत अर्सेहि सांगण्यास ती चुकत 


ह नि व हह वटी ळ्ड “र 92 
॥द. शेवटीं आणखी मार चुकविण्यासाठी तचा, 


भं *१९॥ आपण वेद्य असल्याची नाइळाजागे कुळी 
$$. पता, तो आजारी मुलीला तपासण्यासाठी जातांना 
भयो ला. अरळाची प्रियकर भेटतो. त्याच्याकडून 

"| भोके प! सग्याचा खरा रोग त्याला समजून येतो. 

या. अगडबंब दाब्दांतील बडबर्डामुळें तो 

11111 । ब्रापावर इतकी व तवी जक अकळ. 

> १॥॥॥कित वैद्य असल्याची त्या भोळसट पित्या*ची 
ी) रं क मुलीच्या प्रियकराला वेषांतर करून आणतो. 
"खेळी ही संवि साधून प्रियकर मुलीला पळविती. 
७ प्राप डॉक्टरवर आतिशय संतत होतो. परतु 
४ भध्रीन जोडप्याच्या आगमनाने समेट पडून 


नाटकांतील 


॥1]॥त० एमष्टापघ्वा!७ या 
आहोत. अस 


'षपक्तांला आपण आजार्सर 
'ष्ाइत असतें. परंतु डोक्टरल्ा पैसे द्यावे ७1 
न तो आपल्या मुलीकरतां एक ' मरध्यत, 
कहर भवरा शोधतो. मुळीरचे मेम २. 
"शी तका तव्यावर अतत वता 
बहल जाते. शेवटी नाइलाजाने. बापाला. 


अनुक्रमणिका 


दुसरा डॉक्टर स्वतःच्या झश्रूंधेसाठीं बोलवावा 
लागतो. या डॉक्टरची व्‌ रोग्यांची मुलाखत मोलि- 
एरने इतक्या गमतीची रंगविली आहे काँ पदवी- 
परीक्षच्या उमेदवाराला ज्याप्रमार्ण आपल्या परीक्षका- 
च्या हास्यास्पद प्रश्नांना उत्तरे . द्यावी लागतात 
तब्शीच स्थिति या नवीन डॉक्टस्ची होते !. ' 


मोठिए्रच्या पूर्वीच्या कांही. नाटककारांनी 
डॉक्टस्ये पात्र रंगभूमीवर आणलें होते. परंतु तें 
इतक्या ठोबळ रतीर्ने रेखाटळेळे होतें की त्यामुळें 
जो विनोद निर्माण होई तो केवळ. तात्पुरत्या 
स्वरूपाचा होता. शिवाय तो फार करून विनोदी 
प्रसंगांच्या गुंतागुंतीवर अवलंबून असे. मोलिणएर्रने 
मात्र वैद्यशात्नांतीळ विवक्षित शब्द, -डॉक्टराच्या 


खोडी व हावभाव यांचा सूकम अभ्यास व निर्रक्षिण 


करून डॉक्टरचे पात्र ह स्पष्ट रेखांनीं चितारले, 


विनोद कोणत्या मार्गाने निर्माण करतां 
मोलिएस्वा विरोष कटाक्ष असे, त्याचा 
हा प्रसंगाच्या मिश्रणापेक्षां व्यक्तीच्या 
गोषांवर आधारलेला असे. नाटकाच्या 

व्यक्ति उपहासास पात्र ठरवा- 
वयाची असेल तिची माहिती तो इतर पात्रांच्या 
संमाषणांतून प्रेक्षकांना देई ती माहिती इतक्या 
अल्प शब्दांत पण पुरेशी असे, कीं त्यामुळें-ज्या 
व्यक्तीवर मोलिणस्वा सर्व रोख असे, ती प्रेक्षका पुढे 
येतांच त्यांना हसु. लोटावें 
तीविषर्याी मत, तिच्या 
अतिशैयोक्ति या स्वी 
केलेला असे कीं 
अभद्र अगर खोटा शब्द 
वळून आपल्या खऱ्या 
देण्य़ाची गरज न भासवतां, 


गंभीर 
येईल यावर 
उच्च विनोद. 


मूलभूत गुणद 
सुरुवातीस जी 


खोडी. व वागप्यांताल 


न निघतां अगर प्रेक्षकांकडे 


ती व्या हास्यास पात्र 


, होत असे. 


पाच्या विनोदाने त्याने .छोकांना 
नैतिक धडेहि दिळे, आपण 
वून देऊन त्यांना विचार करा- 


या गंभीर सरू 
हुसावितां हंसावितां 
कतो कोठें हँ दाख 
बयास लावलें, म्हणूनच डी 
कवीने मोलिएरच्या नाटकांबद्दळ म्हटल आहे 


6 आपण हसण्याकरतां मोठिएर्च्या नाटकाला जाता; 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


| शिवाय इतर पात्रांचे, 


वा मिळाफ इतकया कौशल्याने 
1 त्या. व्यक्तींच्या तोंडून एकहि: 


। मनोव्यापाराची ओळख - 


म्युसे (0158९) या फ्रेंच 


' व्हावा, सववत्र स्वातंत्र्य प्रस्थापित व्हार्वे, याबद्दळ 


नँवेंभारंत 


परंतु आपलेच गंभीर दोष दाखाविठेळे पाहून 
आपणावर रडण्याची पाळी येते ! 

बरीळ सवे नाटकांतून त्यानें कोणा विवक्षित 
व्यक्तीवर हल्ला केलेला नाहीं, उलट बरेच डॉक्टर 
त्याचे मित्र होते. जे दांभिक, ढोंगी व हटवादी 
असताल अशा वर्गीवर त्यानें आपले शस्र उगारले, 
जे लोक जुनी तत्त्वे पडताळून न पहातां त्यांच्यावर 
अघ' विश्वास ठेवीत, त्यांच्यावर त्याचा अधिक 
कटाक्ष असे. वेद्यकीय शास्त्र हँ प्रगातशालि शास्त्र 
आहे, असा त्याचा भरंवसा होता. त्याच्या मरते 


आशियावर ग शं » 8२ (र बृः च्छ 
र जगाची शांति अवलबून आह 
रं सव खंडांची माता, इतिहासांतील एका 
सडू मि आज जागण्त झाली आहे. आदिय 
दिसत आहे तिचें कारण गेलीं दोनशे वर्षे आ 
जिकडेतिकडे वैफल्याची भावना पसरली आणि नव 


प्रामुख्यानें राष्ट्रवादी आहे. ह्या शक्‍ती राजकीय स्वात लुज व अळी ही 
जनतेची आर्थिक स्थिति कशी. सुधारेल याचा 


तरी त्या शक्‍तींच्या मार्गे खरी प्रेरणा आर्थिक आहे, 
दडपण्याचा प्रयत्न झाला, 


दिसत आहे» 
1660010209] 0९00 


तळमळ त्यामार्गे आहे. जेथें राष्ट्रवादाला 
आमिय-आशिया मध्यें त्याचें प्रत्यतर आज आपणांत 
हा दोन ध्येयप्रचान विचारसरणींमधील संग्राम ( 


च्या नवोदित खातंत्र्याच्या उषः 
द्रियाची जी भयंकर कु'चॅबण 
पून क्रांतिशक्ती रसरसू 


मानवजातीचा संवीत मौठा - शत्रु म्हणजे. अंघ- 
श्रद्धा, 

त्याचप्रमार्णे मोठिएरस्ची निसगावर निष्ठा होती. 
जर इतर प्राणी आपले रोग नैसार्गक उपायाने बरे 
करतात तर माणसांना तांच गोष्ट कां साधू नये 
असा त्याचा सवाल होता, माफक आहार, योग्य 
व्यायाम व विश्रात यांसारखी ओषधे 'त्रिसुवनांत 
आढळणार नाहींत; औषधें व उपचार शोधून ... 
काढलेच तर ते असे असावेत की; त्यामुळे  .८5 
निसर्गीला मदत व्हावी, अर्से त्याचें म्हणणें असे. ४] 


ननी अशी महान्‌ आशियाची 
कालीं आज जी वादळी हवां : 

1 झाली हें आहे. त्यामुळें .. 
लागल्या. या शक्तींची प्रेरणाः._ 
पडत असलेल्या दिसत असल्या. 


महान्‌ संस्कृतीची ज 


त्र्यप्रातीकारितां घड 


र" १५ ४८ 
...५५४.५1---“*- 


तेथे संघर्षच उत्पन्न ..झाला... 
अग्निय-आशियामधीळ हल्लीचा संघष . 
शा) आहे, असे मानणें चुकीचे 


क यी ठु. बी ळ 
भागांतील असंतोष आण सवरप यांचें मूळ कारण 


आहे. केवळ तेथीलच नव्हे, तर आद्षियाच्या बहुतेक मय हता याई 
जनतेच्या दडपलेल्या जीन कपी आणि भर्यकर दारिद्र्य हे होय, हा स॒घर्ष 27 करायचा मुख्य दोर डक | 
उपाय म्हणजे स्वातंत्र्य शक्‍य तितक्या लवकर देैर्णे, व जनतेची ददात नाहीशा कर्णे हा दोये. हे... | 
त मोठें सहाय्य होइल, कारण आशियाच तत्त्वान : प 

ल परिस्थितांचा. ..; 


व 

साळ तरच आरडियाचें शांतताप्रस्थापनाच्या बाबत 
प्राचांन. काळापासून आजपर्यंत शांतिप्रधान* अर्सेच 
विचार करतांना आणखी एका गोष्टींचा उ 

असं वाटते तें कां ! या प्राचीन.खंडांतील लोकांन्चा 
वे त्यामुळे उफाळून आलेला स्वाभिमान 


हि दिसत असून आशियाचे महत्त्व त्या देशांना 


पहाासेक आणि भोगोलिक दृष्ट्या यैसार्गिकच असा 


१. शच वर्चस्व स्थापावयार्चे नार्ही, किं 
व थतीमुळेंच आम्हांला या गोष्टींचा पुरस्क 
पुटल्याखेराज, जगांत शांति नांदर्णे. शक्‍य नाई? 


(कॅनडाच्या पा 


जड 


केला' पाहिजे. आरिया 


त्याला कारण 


ददल हिंदुस्थानने 


वा हिंदुस्थानला नेत 
]र करावा लागत 
ही, अशी आमचा 


हे, आशियामधा ! 
व बंड करून उठत आहे... 
कांहीं पाश्चात्य राष्ट्रांच्या अरेरावामुळ दुखावला व्ही 

-वणेमूलक विषमता 


बनत आलें आ 


आहे. कांही. देशांतून वंश-वर्णमूलक विषमेत | 
अजून पटलेले नाही, आद्दियामंध्ये वणेभेद नाहीसा... | 
पुरस्कार चालविला आहेः तो... 


जो जोराचा का 
आहे. कोणत्याह 


वा'चीहि हांव नाई 
आहे. कारण आरिय 


" खात्री झाळी आहे. 


परिपाक देशावर वा जमातीवर... . 
ही. बलवत्तर अशा. "_ 
चे हे मूलभूत -. ॥- > 


. __पं, जवाहरलाल नेहरू “« -. :. 
हमेटपुढीळ' मोषणांतून २५ - १०-४९). 


-करखखगघर चिळजञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


“ आमार जीबनइ आमार बानी? 


: ५ आमार जीबनइ आमार बानी? * 
वहाणीं बोलते गंगेचे पाणी 
क्षाळितें पाप 
वारितें ताप 
खालळचें जीवन वरती आणी 
५ आमार जीबनइ आमार बानी 


८ आमार जीबनइ आमार बानी ! 
उपेच्या उगमीं द्विजांचीं गाणीं | | - 
इंदिरा श्रमे | शि. 
धरित्री नमे वि 
ओटींत घेऊन रत्नांच्या खाणी 
५ आमार जीबनइ आमार बानी 


५ आमार जीबनइ आमार बानी 
कमीत श्रद्धा जागे प्रमाणीं 
लाविते दीप ह. :& 
आत्म्यासमींप | 
भविष्य रेखीत युगांच्या ध्यानी 
५ आामार जीबनइ आमार बानी ३ री _ 
५ आमार जीबनइ आमार बानी क: 
शब्दां न उसव, जहाला 
आताचे डो 
पाहून ओ ट 


श्री. बा. भ. बोरकर 


पागितला- असतांना त्यॉरनी दै 


का कीणी स्वाक्षरीटॉसंदेश. मा 


,.. 3 नोआखाली-यात्रिमर्ध्ये म गांधींजवळ हन माशा 
४ । “ आमार जीबनदः आमार बानीमार्श 
न श्श्शा 


च >५ 


9 


६-2 अमृतमहोत्सवी (3)->३७ 
“६ 
> 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


कः र (१ १.०” > 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे ५४ 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


संगणकीकृत 


प्रा, रा. वि ओतुरंकर 


प. नेहरू यांची ऐतिहासिक दृष्टि 


४ 
| कक. नित्य वावरणाऱ्या ब राते" 
ध्य टे बाचा कामागेरी करणाऱया पं, जवाहर. 
खचव हरन्चे मन भारताच्या भूतकालीन भव्यतत 
या न जु होणारे आहे. देशाच्या जीवनांत 
हज आहेर की कामागिरीने नर्वे पान लिहिणाऱ्या 
असे य जुन, मन इतिहाससंस्कारक्षम असतें 
म मिकी महंमद पेगबर, येशू खिस्त किंवा 
ता नजीकचे असे महात्मा गांधी यांची 
केन हासांत कालचक्रास”गाते देणारे थोर 
हणून गणना होते याबद्दल दुमतं नाही, पण 


तिघांनाहि डर 
हि इतिहासापासून स्फूर्ति मिळाली किंवा . 


1 वतेमाना'चा कसा उद्‌य झाला 
सामान्य : सि पकवा आाब्राच्याच्या उद्यास्तांबद्दळ 
नाही. या रज मांडले बाकि म्हणण्यास, आधार 
हे. पं तार्चे थोरपण स्वतंत्र व बैग 
गांधी न री जवाहरलाल यांन्वी गोष्ट भिन्न आहे. म 
लिहिली क या दोघांनींहि आत्मचरित्रे 
सत्याचे प्रयोग इ पण महात्मार्जीरचें आत्मचरित्र है 
१ प्रयोग अथवा आत्म्याचा आविष्कार आहे, 
समकाळीन जवाहरलाल यांच्या आत्मकथनात 
आहे. पं समाजाधकासाहि भरपूर प्रातिबिंब झालेला 
“सि र माही वळनयोन तीज यांनी आत्मचरित्रासेराज 
इंडियो! हे वल ह्स्टिरी व्य डिस्कंन्ह्रा ऑफ 
त्यांच्या प लिहिले *अनेक घडामोडींनी गजबलेल्या 
स्वस्थता मी युदवान त्यांना कारावासांत 
मोल, ग्रंथांचा 1 व त्यायोगाने आपणांस या दोन 
लेहिप्या चा हाम झाला. पण है दोन अथ 
त्यांच्या क कदाित्‌ स्वस्थता न लाभंती तरी हि 

खन-माषणांतूत ॥, . ऐतिहासिकता त्यांच्या प्रा 
-मरपूर प्रत्ययास येण्यासारखा. आहे. 


बाहेर पडलेल्य 


या ऐतिहासिकतेचे स्वरूप थोडेबह्षुत स्पष्ट करावें 
असा या लेखाचा उद्दैश आहे. ९ 


इतिहासाचा दोशी अभ्यासक 

पंडितजी नुसतें स्वमाळूपणारने इतिहासांत रम- 
माण होणार नाहीत. फुरसतांच्या काळांत आपापल्या 
कुवतीप्रमार्णे' व आवंडीप्रमार्णे कुणास बेदान्त 
वार्‍चावासा वाटतो तर कोणी. ऐतिह्यासिक वीरांच्या 
कथां अगर क्षास्त्रीय ग्रंथ "वाचतो व शक्‍य असेल 


तर लिहितोहि. पंडितजींच्या 


उद्योगाचा काल व॒ ऊर 
१ येथे गेल्या डिसेबरांत ६ हूंडियन 


! च्या बैठर्कांच्या उद्‌- 


अभ्यासक; आहि व 


कॉ ही राजकारणा'ची घकाथके 
विद्यालयाच्या परिसरांत एकांतःस्थळी 
व. इतिह्ासा'चा मनसोक्त अभ्यास करावा, प खरें 
बोळावयावे ' तर दा विचार म्हणजे फार दिवस 
[स॒ त्या आयुष्याचा कंटाळा येऊन' 
घरची. ओढ लागावी तहासारखा प्र 
माणसाला त्याच्या आयुष्यांत आपल्या रोजंच्या ' 
गो.त्या सारखाच हा 


बदल हवासा वाटतो- न 
, ५7 पंडितजींना इतिहास हा केवळ 


फुरसर्ताच्या अभ्यासाचचा विषय 
वाटत नार्ही वर्तमानंकालाच्या. घडांमाडी समजुन .. 
घेण्याचा यत्न करण्यासाठी पंडितजी. इतिहासाकड - 


पक 
3 


७. 


ट्या 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


आयुष्यांत अर्शी" _ 
सतीचा काळ यांची फारकत. 


श्र इतिहासांतच चित्त विशेष. “ 


आहे. पव्येक.. 


ते 
१ --- शण 
र केन्या 


पै, नेहरू यांची ऐतिहासिक दृष्टि 


घाव घेतात. कारण त्याच भाषणांत पंडितजी 
पुढें म्हणतात : “ चाळू इतिहास घडाविण्यांत 
प्रभुख भाग घेणाऱ्या व्यक्‍तीने इतिहासाचा घडण 
समजून घेतली पाहिजे, त्याखर्राज त्यास मानवी 
जीवनाची मुख्य सूर्त्रे कळणार नाहीत व तो 
तपश्ीळांत गुंतून पडण्याचा भते आहे. गेलीं 
२०-२५ वर्षे माझ्या सन्मान्य सहकार्‍्यांसमंवेत मी 
: या देशाच्या चाळू कथारसाचचा एक भाग बनलळेलों 
आहि. अशा वेळीं मला .व्याक्तिराः इतिहास आवडतो 
म्हणूनच केवळ नव्हे, तर भ्रूतकालांतून वते- 
मामाचा उदय कसा झाला हे समजूत घेण्या*चा 
: प्रयत्न करण्यासाठी म्हणून, तर्सच त्याच्याच साह्याने 
अंधुकतेनें कां होईना पण या देशाच्या भविष्य- 
काळाकंडे नजर टाकतां आली तर पहावें म्हणून मला 
“इतिहासाचा अभ्यास कर्णे अत्यंत आवदयक आहे 
असे वाटते. !7 ' डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया ? या ग्रंथांत 
पंडितजी लिहितात £ ' मला कळूं लागले तेव्हा" 
*“ पासून मी हिंदी स्वातंत्र्याच्या संग्रामांत भाग घेऊं 
लागलो; त्याच वेळी भारताच्या स्वरूपासंबंधीं माझें 
मन. विचार करूं लागलें, सातव्य-संग्रामांत ज्या 
भारताची हांक मळा ऐकू येते,तो भारत कोणता र 
'याचा विचार माझ्या मनांत आला. एवढा निसगे- 
. संपन्न व भाग्यशाली भूतकाळ असलेला आपला देश 
“पांच हजार मेळांवर असलेल्या ब्रिटिश साम्राज्याच्या 
रांघेखाळी दुबळा . (जांवा वं. सॉम्राऱ्यत्तेच्या 
दावणींत रहार्वे लागल्याने या देशास दाख्यि व अद" 
दंद्ा प्राप्त व्हावी हा.काय प्रकार आहे! या स्थिती- 
तून या देशास मुक्‍त केलेच पाहिजे हें खातंत्रयाच्या 
लढ्यांत भाग घेण्यास मला पुरेसे कारण आहे ” 
(प. ४१). यांवरून पंडितजी दे प्रारंभी तरी इति- 
हासाकडे राष्ट्राभिमान्याच्या भूमिकेवरून पाहूं लागळे 
हॅ स्पष्ट दिसते. र 


व्यापंक आणि गतिमान दृष्टिकोन 
पण इतिहासाच्या. अम्यासाने स्फूर्ति प्राप्त होते 
पंडितजी इतिहासाकडे पहात नाहींत. 
सखभावाऱचे स्व गुंग त्यांच्या . 
'अम्यासांतंहि : इं्टांस . पडतात. -प्रा 


इतिहासाच्या 
चीन. ' काळीं 


-साकार करण्याची 


“अशा नुसत्या स्थूल व॑ं( 100008 3) काव्यमय दृष्टीने - 
पंडितर्जींच्या. 


मौर्य-गुत्तादींचीं -  मह्राज्ये. जेथें. स्थापन 
झालीं व कोसळली, * जेथ भगवान्‌ बुद्धाने 
धर्मोपदेश करण्यासाठीं ग्रहसुंखांचा त्यांग केला, जेथें 


प्राचीन काळीं अनेक शाल्ले व कला उद्य पावल्या. 


व पुरढे नष्ट झाल्या, त्याच भागांत पंडितजी लहानान्चे 
मोठे झाले, पंडिंत्जीच्या मना'चा पिंड या भागांत 
तयार झाला असल्याची, साक्षहि त्यांच्या लेखनात 
दृष्टीस पडते. प्राचीन इतिहासाचे विददंगमावलोकन 
करतांना पंडितजी गंगेच्या प्रवाहाशी थबकून म्हणतात 
: ज्या गंगेने आखिल भारतवासीयांचे चित्त आक्रष्ट 
केळे आहे ती गंगा ! जिच्यांत स्नान करून ' पावन 


होण्यासाठी शतकानुशतर्के भारतीय जिच्याकडे घॉव 


घेत आहेत ती गंगा ! गंगेच्या उगमापासून तिच्या . .. 


मुखापर्यंत, व प्राचीन काळापासून आजतागायतःचा 
गंगेचा इतिहास म्हणजे हिंदी संस्कृतींच्या 'चढ-- 


उताराचा इतिहास होय, साम्राज्यांच्या उदयास्ताचचा 


इतिहास होय, भंव्य नगर्रींचा ब. विशाळ बुद्दिमान्‌ 


पु 
पराक्रम झाले. 
कफिखून जगांतील सत्‌तत्त्वा*चा शोध चालावेला, येथे 


भरभराट आली व प्रलयकालहि 


ह सर्व जेथे घडले ते गंगेचे तीर ] तो गंगेचा प्रवाह!!! 


ककी. “च 


पंडितांची इतिहासाकडे पाहण्याची दृष्टि 
गातेमानू, उपयुक्ततावादी, . ६.8 
आहे हें सिंध करण्यास त्यांच्या... 
र देतां येतील. पं. नेहरू 


व्यापक, सापेक्ष, २ 
भावनावादी अशी 
लेखांतून अनेक उत 
म्हणतात :' सामान्य 
समग्र जीवनाचे रश 
स्वतःची 
असते, त्यासाठी 


मनुष्य इतिहासाकडे मनुष्याच्या 


तो आपल्या अमूत ' विचारांसु 


यश मिळतें तर कर्धी प्रगाते करणें. म्हणजे काय 
हच त्यास कळत नाहीं. तरीहि त्याची. घडपड चालू 
असते. अशा व्यापक घडपडचिरवर्णने म्हणजे इति- 
हास. एकेकाळी इतिदास-लेक्नन्मंत राजकीय व 
घार्मिक जीवनावर विशेष. भर.दिळा जाई. आंज- 
काळ आर्थिक घडामोर्डीवर विशेष भर.दिळा जात 


स 


य 


नड 


रुषांच्या पराक्रमाचा इातेहास होय. "येथे अनेक : 
येथे थोर पुरुषार्नी “संसाराकडे पाठ 


आला. उन्नाते, 
अवनाते, वाढ व उतरती कळा; जीवनं “व मरण 


न व्हार्वे म्हणून धांव घेतों. _. 
प्रगति करून घेण्यासाठी मनुष्याची धडपंड 


धडपड करता .त्यांत . त्यास क््धी 


ण्य 


| शिया नवभारत 


"> (> 
आहि व तें सकारणहि आहे, पण आर्थिक घडामोडी 
एवढाच कांही इतिहासाचा विषय नव्हे. इतर 


- बाजूर्नीहि. इतिहासाचा अभ्यास झाला पाहिजे *, 


महात्माजींच्या सहवासाने गूढवादार्‍ची छटा आलेल्या 


, पंडितजींच्या मनार्चे नुसत्या जडवादानें समाधान न 


९४, 
व्हावे हॅं.साहजिक आहे. मानवी जीवनाच्या विविध 
अंगांचा सामग्ऱ्यानें व परस्परसंबद्धतेने इति" 
हासांत अभ्यास झाला पाहिजे, असें पंडितर्जांचें मत 
आहे, 

राजकारणांत दिसूस येणारी त्यांची आंतरराष्ट्रीय 


दृष्टि ते इतिहासांताहे वापरतात. हिंदुस्थानच्या 


इतिहासाकडे जगाच्या इातेद्दासाचा एक माग म्हणून 
सापेक्षतेने पाहून त्यांनी ठिकाठेकार्णी तुलनात्मक इष्ट 


र ठेवून विवेचन केळे आहे. एखादा मानवी समाज 


“ एकाएकी चैतन्यमय होऊन कित्येक वेळां विशेष 


कामागिरी. करून जाता. कित्येकदां ते चैतन्य 
नाहरसे होतें व तेथील संस्क्राते स्मरातेशेष होते. या 


तलाव स्वरूप कोणतें ? आजच्या जगांत अमेरिका, 
:राशेया व चीन हीं राष्ट्रू विशेष चैतन्ययुक्त दिसतात. 


कना कांही. नवीन साध्य करावयाचें असे दिसर्त, 
दुस्थानह्ि आपली कात टाकून चैतन्य प्रगट कर्रत 


' आहे. हिंदुस्थानांतील हा जीवनप्रवाह कुणाशी 


आधिक लुळता आहे १ असा प्रश्न त्यांनी * डिस्कव्हरी 
ऑफ इंडिया ? या पुस्तकांत ( र. ४९ ) उपास्थत 
केळा असून त्यावर आपत्या मताप्रमार्णे उत्तर द्लिं 
आहे. त्या उत्तराक्षी तूर्त आपणांस कांहीं क्तेव्य 
नाहीं, पंडितर्जींची सापेक्ष व तुलनात्मक द्द्ष्ट 
म्हणजे काय यार्चे दिग्दर्शन वरीळ उतार्‍्यांवरून 
रीप्यासारले आहे. वतुरुंगांतून इंदिरिस पाठावैलेल्या 
पत्रांच्या निमित्ताने जगाच्या इातिह्यसाचें भारतीय 
पष्म्यांतेन ओझरते दर्शन घडविणार, व जागतिक 
घडामोडीत हिंदुस्थानर्चे स्थान कोणते हें सूवित 
करणारे पंडितजी हं पाहिलेच हिंदी लेखक आहित. 
आ पृष्ठांच्या हातेह्ासांत या तिसरा द्स्सि 

स. वर्षांच्या घडामोडींच्या वर्णनान 
व्यापलेला आहे हवी .गोष्ट पंडितर्जी इतिहासार्कडे 


वेतमानाच्या भूमिकेवरून पहातात 


केरण्यास पुरेशी आहे. 


५२ 


अनुक्रमणिका 


संघषीपेक्षां सहकार्यावर भर 


७ समाजापुढे येऊन पडलेल्या प्रश्नाच स्वरूप काल- 
देशवर्तमानानुरूप बदलणारे असतें व त्यास अनुसरूनच 
त्या त्या पिढीतील अभ्यासकांनी आपापल्या विषया- 
कडे पाहिले पाहिजे या गोष्टींची जाणीवं पंडितजींना 
आहे. इतिहासाचे सार थोडक्यांत सांगतांना पंडितजी 
म्हणतात: 'मनुष्यांच्या किंवा मानवसमुहदांच्या परस्पर- 
संबंधांचे वर्णन म्हणजे इतिहास होय, एक मनुष्य 
दुसऱ्यास किंवा एक मानवी समूह दुसऱ्या समूहास 


जेव्हां भेटतो तेव्हां त्या भेटींत दोन प्रकारचे संबंध . 


निमीण होतात. परस्परांची गरज भागविण्यासाठी 
सहकार्य करगे किंवा एकानें दुर्सन्यावर कुरघोडी 
' करण्यासाठीं संघर्ष करणें. अनेक राष्ज्ये, सुधारणा व 
युद्ध या सर्वोर्चे सार या दोन प्रकारांत सामावतां 
येईळ, इातिहासलळेखकानें मानवी जीवनप्रवाहानचे 
. वर्णन करतांना संघटन व सहकार्य यांच्या व्णनांवर 
जोर द्यावयाचा कीं विघटन व 
रंगवावया'चे हा त्याने विचार करून ठरखवावयार्‍चा 
प्रश्न आहे. इतिहासकाराने आपलीं मते आगाऊ 


ठरवून त्या दृष्टिकोनांतूनच तेवढा इहतहास पहावा 


असा याचा अ 
उचेळून इातिह्ासंलख 
तेव्हां तो वर्ष्य वर 
नाहीं, जेर्थे लेखन आ 
आहे, कांही निवड केल्या 
जुळणी होऊं शकत नाही, एकदां 
ठरल्यावर .ज्याची त्याची निवड व ज्या: त्या 
कालांतील निवड भेन्न भिन्न.असणार हें जर खरें 
-असेळ तर काय सांगावें व काय गाळांवे,'कोण्ते 
अधिक महत्त्वार्चे आहे कर्मी 
आहे. हे ज्यांचे त्यानें ठखावयान ३”. १ तहा 
उताराहि पंडितर्जीरनी  हिस्टारिकळ रेकाडूस कमिशन? 
पढे केलेल्या . भाषणांतून घेतला आहे. इतिहास- 
- काराने मानवी जीवनांतील संघर्षांपेक्षां सहकार्‍यांच्या 
वर्णनावर भर द्यावा अर्से पंडितजींना. सूचित 


चे॑आहे. भारताचे 


छे तेथ निवडही अपरिहार्य 


ंच्यापुढे स्वातंत्र्यकालांतील समाज" 
छठ॑ विधायक कामे येऊन 
६ सुघुबाच्या 


कळ .. > र्न 
संघषे भडक रति 


शै नाही. .पण हातांत लेखणी. - “ 
क जेव्हां लेखन करूं लागतो ' 
तूर्चे समग्र वर्णन करूं शकत 


शवाय कथाळिखनाचची- 
| निवड करावयाची 


. व कोणते कमी महत्वाचे , 


पाहिळे. पंतप्रधान पं, 


४ 
“निर्माण होतो व संघर्षातून सहकार्य जन्म 


8.) | त क 2 तल के 
का नाहीं; .: डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया 


पै, नेहरू यांची ऐतिहासिक दृष्टि 


र हि 
वर्णनापेक्षां सहकायीचे वर्णन करा ? हा संदेश देणें 


क्रमप्राप्त होतें. नाहीं तरी. हॅ खर्रेच आहे की, 
आपण इतिहासांत युद्कलह, भांडगें, तहनामे, 
करार यांना किती तरी जागा देतो! याच्या उलट 
ज्या संस्थांच्या व सहकार्याच्या योगानें मानवी 
समाज गुण्यागोविंद नें राहून सुखाचा व शांतीचा 
अनुभव घेजो त्या सर्वोरचें ओझरते दर्शनहि आपणांत 
होत नाहीं. इतिहासळेखनाचा हा दृष्टिकोन 


बदलला पाहिजे, इतिहासकारास विशिष्ट दृष्टिकोन 


असर्णे हे अपरिहार्य आहे. त्यास दृष्टिकोन असावा 
् पण त्यानं > १ ह । जी ष्र 
नें पक्षपाती असू नये, व पूवम्रहदू[अत तर 
५ 


- असूंच नये असा सिद्धांत मांडावा लागेल, अथात 


अशाप्रकारे लेखन करणें ही तांखवस्ची कररत 
आहे. पण कुशळ इतिहासक्राराने तींत यश 
मिळविण्याची षी बाळगली पाहिजे, परंतु पंडितर्जी- 
डी या पचिवेचनांसंबेर्धी मळा एवढें मात्र म्हणावेसे 
वाटत. की सहकार्य व संघर्य ही वरस्पराहून अलग 
राहूं शकत नाहींत. सहकार्य करतां करतां. संध 
पावर्ते, 


अशा वेळी इतिहासलेखकास सहकार्याचे 


केरतां करतां संघर्षाबद्दलहि बोलांबे लागेल व तो 

त्या 
मानवी 
ह्दोऊं 


जितका कमीअधिक उग्र असेल 
वेक त्यावर भर द्यावा लागेल. एर्ही 
वनांतील . सहकार्याचे वर्णनहि पुरे 

शकणारं नाही. य 


वाड्ययीन सोंदर्य 


पाडेतर्जींची गतिमान्‌ व उपयुक्ततावादी ऐति- 
दिग्दर्शन वराल 


२ 

पन दृष्टि म्हणजे काय याचें 
यांत येऊन गेळें आहे.. उत्कृष्ट 
विध जावनाचचा अनुभव, संस्कार 


कल्पनाशाक्ति, 


इतिहासविषयक 
नरळे आहे यांत 
ह्वा त्यांचा 


तयारी की 
गा _या सबोमुळें पंडितर्जीचे 
“सेन हूं वाढ्मयाचा अमूल्य ठेवा ब 


ग्र अ ०»___ ४४ की». र्ज वैर 
थ वाचून लॉडे माउंटबॅटन * यांना पंडितजी! या 
पंडितजींच्या 


ठु क्ति> 0 ० च 2१. 
ह वीला विशेष कल्पना आली, प 
यु्यांत जेव्हा जेव्हा मंदत्वपूर्ण अठे प्रस आले 

तेव्हां तेव्हां त्यांची 'भाषर्णे समयीवित व हृंदयाचचा 


“५००० वर्षांचा भव्य 


वर्णन 


* किल क्षम मन व 
_या सवोपेक्षां वष्ये विषयाशी झटकन्‌ समरस होण्याचा 


ठांव घेणारी अश्लीच झाली, ' हिंदुस्थान हे स्वायत्त 
व सार्वभौम लोकराज्य आहे ? (गपवेशशातशा 
30ए५'भं2 3९00010) हा ठराव घटनासमिती- 
समोर मांडतांना ता. १३ डिसेबर १९४६ रोर्जी 
पंडितजींनी प्रसंगाशी समरस होऊन केलें अर्थगभ 
भाषण इतिहासांत चिरंजीव होण्यासारखे व त्यांच्या 
मनाची ऐतिहासिकता स्पष्ट दाखविणारे असें आहे. 
पंडितजी म्हणाले $ 


6 मित्रही ! या महत्त्वाच्या प्रसंगी मो. आपणां- _ 


समोर उभा असतांना माझें चित्त विविध घटनांनी 
भारावून गेठेळें आहे. आपल्या इतिहासांतील एक 
पळा. यावेळीं मला हिंदुस्थानचा गेल्या 
भूतकाळ आठवतो. मानंव- 
जातींच्या इतिहासाचा प्रारंमहि याहून अधिक जुना 
नाहीं, तेव्हांपासून आजपर्यंतचा काळ ! या विस्तृत 
काळांतीळ विविध घडामॉर्डीनी माझें चित्त व्याप्त झालें 


आहिं. या आठवणीत एंक प्रकास्ची मादक उत्तेजक- 


ता आहे. व त्याबरोबरच त्या आठवणांमुळें माझें 
चित्त कांहीर्सें अस्वस्थ होत आहे.' भारवाच्यां मव्य 


भूतकालाला शोभून दिसण्य 
असा प्रश्न मनांत येतो. त्याबरोबरच माझी भविष्य- 


कालाकडे नजर जाते. हा भविष्यकाल माझ्या मरत 
उज्ज्वलतर असाच आहि, 


कालखंड सं 


भविष्यकाळ या दोहो'च्यामध्यें तखार्रींच्या 'पात्या* 
प्रमाणें तळपणाऱ्या वर्तमानाच्या कांठावर मी उभा 


असतां मार्झे मन किंचित. साशंक होते व पुंढे*अस- 


लेल्या कठीण जबाबदा 
भारावून जाते, शुन्यांतून 
आहे. या संक्रमणाच्या त 
आहे कीं नाही. त॑ मठा माहीत नाही, पण. मला 
मात्र ती भासते. 


दिवसाचा उजेड प्रकाश 
त “ हो 


नव्या युगाचा उद्य, होत 


मान होतो तेव्हां ज्या प्रकार- 
तशा प्रकारच्या आनंदांत 


भ्रपटलांनीं व्याप्त असेल; परंतु दिवस तो 


चिंतू अ १ 
कॉन्त्टिट्यूअंट  असॅन्टा 


स मी पात्र आहे का: 


भव्य भूतकाल-व भव्यतर . 


4 


रीच्या जाणींवेर्ने माझें. मन 
क्षणांत खरोखर कांही जादू. 
रात्रीच्या अंधंकारांतून.. जेव्हां - 
तो व सृष्टीच्या अंत्य जादू. 


हि. हां उगवणारा दिवस. 


वि३111114111111143118114118133441848. 


५९). पंडितर्जीच्या ःमना'चा ऐतिहासिकता वरील 
उताऱ्यांत किती उत्कृष्ट रातान व्यक्त झाली आहे 
त्याचा वान्चकांनी'च प्रत्यय पहावा. 


वतेमानाकडून भूतकालाकड नजर 


> 


पंडितजींच्या मनाचा रेतिहासिकता उच्च दर्जाचा 
१. पिसळा त पंडितर्जींची भूमिका इतिहासकारान्ची 

नव्हे हें उद्दाम सांगितर्ळे पाहूज, पंडितजी हे डा 
भांडाररांप्रमाणें उपल्ब्ध प्रमाणावरून अथे लावून 
स्थळंनिणय किंवा कालनिणय करणारे इतिहासकार 
नव्हेत; कै. राजवाडे यांच्याप्रमाणे भूतकालीन घटने 


नवभारत 


इतिहासाच्या. तर्वश्ञानाच, देणगी जगतास हात . 
सरून देणारे गाढे तख्वर पंडिताहे नव्हेत, पॉडेतजा 
हे वर्तमानकाळांत _ निल वावरणारे व आपल्या 
कृतीर्ने हातिहास घडविणारे थोर पुरुष आहेत. वर्ते- 
मानाच्या व्यासर्पाठावरून भूतकालाकडे नजर 
टाकतात त्याच्याशी समरस होतात. त्यांतून 


आपणांस कांदा मागदशन 
द्याल कल्मनाराक्ताच्या 


'कडे वस्तुनिष्ठ दृष्टि ठेवून तिच अंतरंग उकलून षा 
दाखविणारे तस्वविवेचक नव्हेत किवा संर जदुतीध शिक होऊन जावें व विद्यमान समाजास. मा 
यांच्याप्रमाणे ऐतिहासिक प्रसंग प्राण्या? शळ्दांत. दीन व्हावे. लीन ४ तून स्वतः क 
कुशलतेने वणन करणारे कारागीर नव्हेत, किवा दृष्टि प्राप्त करून न नी | का वाच 
शि टायनबाप्रमार्ण मानवी स्कृतींच तुल नात्मक प्राप्त करून स पाडेत च्या लेखणीत 
>. अभ्यांस करून त्यांतून व्यापक दृष्टीने निघणाऱ्या आहे. 
त. - 
“ सुस्वागतम्‌ । 
ह. क डू र र 22 
१न मांगे शोधात असतांना, आमच्या -.. ' 
न 6 दवेवये की, ठुमच्या दे [य'चा नर्वीन (> 
द [ग असा होता *'! रि री या मेटात 
अगेरिकाऱेद्याचा शोध लागावा ! आता पण देशाला जी गेट आहांत/. त्या ग 
आमच्या अभेरि त निराळ्य ९: ८ शोध ' लागून, * ओळख व्हावा; अशी . 
ण्‌ ग 4 शि डर 
<< आह री ल | ०९ ी 

0५ यह क न 
आपचे ध्येय ४ 
भृ ६ >. नियंत्रण आण घटकांचा 

च रतांत मध्यवर्ती सत्तेचे निय | लि 
अमेरिकेप्रमार्णेच अवाढव्य असलेल्या या भं हशा वांभाळणे होऊन बस्ते, स्वातंत्य 
कती यांतील संबेध मोठे नार्जक * झक नी माणसे उया मानवी दैकार्च पी अमिळाषा घरतात, 
ता आपणि प्रगाति यांबद्दल 1 णार्श री राज्य , ह्या मानवी 
ते मानवी हक्क म्हणजें ळी स्वात ं ति; बीचे त्या अमा र लोकांच्या 
हक्कांना आम्ही आमच्या घटनेंत अर न आमच्या १ स्वतंत्र राष्ट्राच्या प्रवेश केला 
मनांमधून लोकसत्तेची मुळें खोलवर ख्जर्ली पर १. स्वातंत्र्योत्तर न्ति अद्यापि पुरी 
आहे. आम्ही राजकांय स्वातंत्र्य संपा रर केलें असर्ले त प नाने माणसाला - 
झालेली नाहीं. ज्या राजकाय स्वातंत्यांत स न्‌तेनॅ भान द्दोणें नाहीं त्याकरितां आर्थिक, स्वातंत्या- 

, मिळत नाहीं, त्या राजकीय स्त माणसाचे ळा आज ताबडतोब जर कांही. करायचे असेळ 
चीच, समृद्धींचीच आवद्यकत द्णून क "कलन जनतेच्या रा दर्जी वाढविणे डे होय, 
तें, आर्थैक प्रगतीच्या आड जी गॉट 1 नाह भेरी 

. कतीळ प्रतिर्ना े-समेपुढाळि भाषणांदूत; (> 
न्न 0 ह नेहरू मेरिकेत 
6:12. हड 
2: माह हित 0 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


की. १४७ 
1 शैब्राहरलालांचे आगळें भाग्य 
१, धेत्या १४ तारखेला पंडितजींना ६० वर्षे पुरी 
होऊन ६१ वें वर्ष लागणार, म्हणजे जनरूढी- 
॥॥॥॥ त्यांची गणना आतां बृद्धांत करावयास ह्वी. 
प॥ जवाहरलालजी आणि वाधॅक्य यांचची सांगड 
शे शामच्या मनाला अजून घालतां येत नाहीं. 
र सकाशीकोलिती आपल्या आत्मचरित्रात पंडित 
1 या बेहऱ्यावर दृद्धपर्णी देखील टकून 
७ "देव्या रुबाबदारपणाच्या तेजाविषयी किंचित 
1. शात्तस्च लिहिळे आंहे. आणि तरुणपणांत'च 
1: 'भापष्या डोक्याला टक्कल पडल्याबद्दळ किंचित. 
भप पिपाद व्यक्त केला आहे! पण गेलीं वीस 
>. भरतकावर घवधवीत टक्कल. वागवणारे जंवाहरलाल 
0 भूता हिंदी जनतेला तरुणच वाटतात आणि 
' ध|श्वा दमदारपणा, त्यांचें हास्य, त्यांची . सौन्दयी- 
श्र शक्ति, त्यांचे घ्येयवादित्व, त्यांचें ठेखनपाटव यांच्या 
बैगपगीत प्रकाशाकडे पाहून अजुनाहि हिंदी तरुणांचे 
अक्षरशः दिपून जांतात, 

'. १९२९ सालापासून पंडि 

शहद, त्यांच्या भाग्यरवीळा ग्रहणम्रस्त 

२ द्याच; पण कर्घी मंदतेज झालेलाहि 
1.१ नार्ही, सुभाषचंद्रांच्या भाग्यचंद्रम्याळा शुक्‍्लपक्ष-दै"ण' 
_ 'क्षांची उपाधि आहे, अणे आहेत. फार कयाला £ 
शुर गांधीजीच्या लोकप्रियतेची भागीरथी देली कोठे 


तर्जींना मी पाहात 
झालेला. तर 
मीं पाहिळेला 


अनुक्रमणिका 


आरूढमद्रीनुदधीन्विर्ताणे अुजंगमांनां वस 
क श>. 
ऊध्ये. गत यस्य न न्वानुबन्धि यश पार 


क्षीण तर कोठे विशाल, 


. पफ, 


श्री. नांरायण ग णक गोरे 


पंडित नेहरू * इन्द्वज़ की इन्दचाप-! 


तिं प्रविष्टम । 
च्छेतुमियत्तयालमू ॥ 
->र्‍ययुवंराम्‌ ६०७७ 


जवाहरलालांन्चे भाग्य आगळे 
क्षितिजांना सांधणारें 
कमनीय दिसते; 
किंवा अर्सेहि म्हणतां 
काघिक रसरंगमय, 
नवाललेळे आहे. 

हिंदुस्थानचे पंतप्रधान 
खंडाचे नेते या बिरूदां 
विण्या*चें भाग्य, झ्यांना 
म्हणण्याचचा साहजिकच मोह होतो का. 

6: इहैव तैजितः सरीः १ ३. 


सामान्य जनतेंची भावना 
पण स्वत 
जवाहंरलालांना खरें 
वरिस्थाति आज 
रवींद्रनाथ टागोर, 
कृष्णमूर्ति वा राधे 
'विज्ञानी अथवा 
गांधीर्जींचे वारस, 
पंतप्रधान म्हणून 
युद्दांतून महायुद्धा 


सुख व समाधान 
आहे कार्य: पंडितजी. है कांही 


कृष्णन यांच्यासारखे “कवि, 


ब्रह्मवेत्ते म्हणून गौराविळे जात नाहीत. 


आशिया'चे नेते आणि भारतान्चे 


जेव्हां गौरावेळे जातात तेव्हां 
कडे 


कडे आणि महायुदांतून सर्वनाश 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


कोठें प्रशांत-निमऴ तर 

कोठें क्षुन्ध-गहूळ झाल्याचे दाखले आहेत. पण 
गळे आहे. दक्षिणात्तर. 
इंद्रधनुष्य आद्यंत सारखेच. 
तसेंच जवाहरलालांचें जीवन आहेः. 
येईल की उत्तरोत्तर ते आंधि-_ . 
देदीप्यमान व आकषक बनत .: 
गांधीजींचे आध्यात्मिक ' वारस, 
आणि जागण्त 'आशिया- __३ 
चे तीन चांद शिरावर मिरे- 
ळाभळें त्यांच्याबद्दल अस ह्म 


रामन अथवा! मेघनाद. सहा, . 


,ची कीर्ति दिगेत पसरली म्हणून. » 
वाटावे, अर्वा 


>.) 


शि... 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत ' 


नेणाऱ्या भुलभुलेय्यांत सांपडून बावचळून गेलेल्या 


जगाला अभिनव संदेश॒ शऐेकविणाऱ्या व जगांतील 
मानवतेला जागवूं पहाणाऱ्या महात्म्याची सध्यां 
अघोमुख झाळेली पताका पुन्हा उेंचावण्याची, आणि 
आशियांतील जुन्रतेच्या घगघर्गात असंतोषांतून 
नवसुष्टि निपजवणारें पायस प्रकटविण्याची जबाबदारी 
त्यांनी पत्करावी अशी त्या गोराामागची भावना 
असते,निदान सामान्य जनतेची भावना तरी तशी 
असते. मग दरूमन-अंचेसन-आयसेनहववरसारख्या 
केवळ राजकारण खेळणाऱ्यांच्या मनांतील भावना 
केाणत्याहि असोत ! 


, पेडितजांच्या निष्ठेचे अधिष्ठान कोणतें ? 


लोकाप्रियतेच्या, कीती'च्या व व्याक्तेगत सद्युणां- 
च्या मापाने मोजले तर आजच्या जगांत स्टीलिन- 
व्यातोरेक्त पोडेतर्जीची बरोबरी करीळ असा दुसरा 
मनुष्य नाहीं हे भान्य केळे पाहिजे. पण है दोन 
पुरुष किती मिन्न ! स्टीलिन कोणत्या प्रेरणेनुसार 
कार्य कर्रात आहे, त्याळा कोठें जावयाचे आहे, 
तिकडे जाण्याच्या त्याच्या पायऱ्या कोणत्या 
आणणि त्याची साधने कोणती याची बरीचशी 
स्पष्ट कल्पना आपणांला 


व्याक्ते डोळ्यासमोर'न येता पंन्चमहाभूतासारख्या 


" एका, आतिप्रचंड सामरथ्याचाच बोध आपणांला होता 


पच तें सामर्थ्यं वेगवान्‌ आहे, सर्वदमन आहे; 
याच्चाहि जाणीव होते. पण पंडित जहाहरलालांचें 


_ नांव उन्चारल्यावर नुसते पंडितजीच डोळ्यासमोर 


उभे रह्दातात. त्यांच्या मागचें प्रेरणासामर्थ्य कोणते 


ऱ : तयांची शक्ति केवढी, त्यांची. साधने कश्या प्रकार्स्वी, 
याचा कांहांच थांगपत्ता लागेनासा होतो. विशेष 


सेदाची-शोष्ट अशी की, पंडितजींच्या निष्ठेचे अधि- 


“ हानभूतं तत्त्वज्ञान कोणतें त्याचाहि थांगपत्ता मळा 


4 


तरण बरोबर लागलेला नार्ही. अधिष्ठानभ्रूत 
ऱ मोचन लोकीत्तर विभूते ही कल्पनाच 
उंडीकाच्या विटेवेगळ्या विठोबासारखी अना” 


. ऐैलनीय आहे. लोकोत्तर विभूती या आपल्या तत" 


कयी एकरूपन्च झालेल्या असतात. _ त्या 
"त्प्रणाहीचा प्रचार, तिर्चे आचरण ' १ 


टमवीडेडा आहे. अर्सेहि. 
द येईल ह. व 
“_. म्हणंतां येईल काँ, स्टाठिनचें नांव घेतल्यावर 


कांहीं अथे राहि 


संघटन हॅचं त्यांचे॑जीवितकार्य ठरते आणि तें 
करीत असतां “सारे जण विरुढ एक ? असा प्रसंगाहि 
त्यांच्यावर येतो, ' एकला 'चलो रे ! ? हे. कडवे 
म्हणजे युगप्रवतंक विभूरतींच्या  र्जावनसर्गातार्चे 
करुण पण तितर्केच सनातन व उदात्त अर्से घ्झ्पद 
आहे, त्याचा प्रत्यय बुद्ध, पैगंबर अथवा लेनिन, 
गांधी आदीकरून श्रेष्ठ पुरुषांच्या जावनांत येतो 
तसा पंडितजींच्या जीवनांत दिसून येत नाही. 
6 अलीकडचे प्रसंग?! ह्या आत्मचारित्रांतील प्रकरणांत 
पंडितर्जारनी जे विचार व्यक्त केलेले. आहेत ते 
वार्‍चलळे म्हणंजे सद्यःस्थितार्चें निदान त्यांना झालेले 
आहि, याविषर्यी शंका उरत नार्ही. ते म्हणतात $ 
५८ तेव्हां मन खंबीर करून आपण कायाला आरंभ 
केला पाहिजे. जनतेच्या स्थितींत उत्तम प्रकारची? 
सुधारणा घडवून आणणें जर सध्यांच्या सामाजजक व 
आर्थक पद्धतीला शक्‍य होत नसेळ तर ती पद्धाते 
जिवंत ठेवावी तरी कशाला ४ !? पण पारेस्थतीचें 
सांगोपांग ज्ञान होऊन मागत नाही. अमुक एका 
मार्गाव्यात्क्ति या- पारोस्थतींत दुसरा मांग उरलेला 
नाहीं अद्ली खात्री पटल्यावर गां्घांजी जसे हाती 
काठी घेऊन मार्गे न बघतां चाळे, लागत, 0] 
निश्चयाने पाउळ उंचलणें हें तर विभू[तिमच्वाचचे 
ब्यवच्छेदक लक्षण आहे. 
ध्येय आणि मार्ग निश्चित झाल्यावर सामग्रीचा 
जमवाजमव. आलाच प्रेषित, युगकतें आणि आते- 
मानवी व्यक्ती या उत्हृष्ट संघटक अफ़्तात अच 
आढळून येते. पंडितजींच्या हाती 
कोणती सामग्री आहे : आश्चयीची गोष्ट अशी कीं 
संघटना उभारण्याचा, “ छगटांनचे तणावे १7 पसर- : 
वण्याचा त्यांना कंटाळाच असावा अंसें दिसर्ते, 


एक एक माणूस 
संघटनेचा पट विणण्याचे 
अधिकारारूढ हौण्याच्या पूर्वी 
नाही, आणि अधिकारारूढ 


नरुजीवित करण्याचा र न 
लेला नांही, यानंतर होणारे सर्वे 


अधिकाऱ्यांच्यामार्फत द्दोणार 

सेजीवन देण्याचे. विरेष*कारण 

बनले असावे को. काय, ...' 
“ 


वे.किनचकट काम कॉँग्रेस ' 
हि पंडितर्जीनीं.केर्ळे .. 


सरकारी 
असल्यामुळे कॉंग्रेसला 
नाही, अर्से त्याचें: मंत 


मिळवून, निवडून, पढवून ., 


झाल्यानंतर तर काँग्रेसला... 
खटाठोंप करीत बसण्यांत- - 


ष्ष. 


च्य र 
४, 
गण 
> 
र 
"कखगघनचि्जसजञ, कर्ल ऱ्या । च घटन :॥ क 
-च्फळभप्रा४यरतळवई] 
चसाड 


महाराष्ट्राचा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


मराठीचा विकास 


पंडित नेहरू  इन्द्रवज कौ इन्द्रचाप ! , रोजी 


अशीहा शंका त्यांच्या अलीकडील घोरणावरून येते. वाट्ते, आपल्याकडे जनता मनांत कोणता हेतु धरून 
कारण नोकरशाही हा शचीप्रमाणें आहे. जो लोटेत आहे याची त्यांना बरोबर कल्पना येत नसेल 
/. द्रपदावर बसेल त्यांची ती. सहचारिणी बनते. असें म्हणवत नाही, आणि येत असेल अरसेदि. 
तिची निष्ठा इंद्रावर नाहीं, ती इंद्रपदार्शी निगडित म्हणवत नार्ही ! | 
- आहे. म्हणून ज्याला स्वतःचे ध्येय आहे त्याला माझें मळाच कधी कधी कोरडे पडते; ते अर्से की 
आपली स्वतंत्र उपकरणें शोधावी लागत असतात; क्वाणतीीहृ एक व्यक्ति अशा प्रकारें कोट्यवाचे जंन- 

. भणि म्हणूनच संघटनेला महत्त्व प्राप्त होत असतें. तेचे आराध्य देवत बनल्यानंतर त्या व्यक्तींची वाढ 
जि वम गांधांजी ओळखून होते. सत्तांतरानंतर खुंटेळ की टिकून राहील ! पंडितजींना असा कर्धी 

. फाग्रसस्चे उपकरण निरुपयोगी झालें, म्हणून ते संदेह निर्माण. होतो की नाहीं कीं, ज्या सरकारचा 
धिसर्जित करून नर्वे अवजार बनवावे अर्से मी प्रमुख त्या सरकारविषर्यी एवढी अप्रीति सगळी- 
गांधीजीनी म्हटले. पण अवजास्च नको अथवा कडे पसरलेली असतांना आणि ती उत्तरोत्तर वाढत 
गीकरशाहीच म्हणजेच ते॑अवजार अंसा भ्रांत असतांना आपल्या सर्भोवार आपण जेथें जाऊं तेर्थे 
५क्तिवाद त्यांनी मांडला नाहीं. पंडितजींना आपलें हजारॉ-डाखों माणसांचें जे कडे पडतें त॑ कशासाठी १ 

णुन हत्यार मोडल्याची जशी फारशी खंत नार्ही, पारोस्थितन्चिं सम्यग्क्ञान आपणाला होऊं नये, म्हणू 
तॅसा नवे हत्यार बनाविष्याचा हृव्यासाहे नाहीं, नच निय्तानें अचाट लोकाप्रेयतेचे हे फसवे धुके 
$रण ! कारण ते स्वमावतः जनतेच्या गळ्यांतील आपल्याभोवती सतत ठेवण्याचा निश्चय केलेला 
ताईत आहेत ! हृदयांतील लाळ आहेत ! देशाचे आहे की काय £ स्वाततरप्रातानतर अनेक वेळा. य 
| गांधीजी बोळून दाखवीत कॉ मी. एकटा पडला 


209 ४११८4८8. 0 2044420४01 


८७4७०४८८४५ 


2001070120 
८०१७०७००१७... 


१॥ ८३/५५/३८५४ 


« शत 9; (7.5 त 0 
१7५ 4”. 220 "2:/.17>९">६: ५ 
060000: बीणेड र 24 2 याचे 


*्_ 
शद 
स्ट 


४4० 


नाज पातशाह आदे | ख र ही; 
मट आहे, बाजारांत मोझें नार्णे आज खोटें ठरर्ळे आहे. 
>> - ! न 2355 
भावड्या जनतेचें स्वममझ देवत तसा कटु साक्षात्कार आपणांला कध होत नाहदी हॅ वद 
त 
जनतादर्शनाने हेलावून जाण्याचा मनोधर्म कर्से ” 


जनता सगळीकडून नाडली गेली आहे, तिच्या, - 
सर्दी आया विफळ ठरल्या आहेत . आणि म्हणूनच. 
३' आणि बेहोष प्रेमाने ती. पाडेतंज्ाना 


५डित जवाहरलाल नेहरूंच्या ठिकाणी प्रकर्षाने आहे. 
गवस त्यांच्या मनावर केवढा परिणाम होतो 
त्यांनी वेळोवेळीं काढलेल्या उद्गारांवरून कोणाच्याहि मळत्या आशे १. दाबा. मोड्यो- मेत के 
कषक्षांत येईल, दुधा कोबा उपस्थित असलेला कवटाळूं पाहात असते, अशी क क 
जनसागर पाहून त्यांना विलक्षण समाधान वार्य्ले ते अलीकडे येते, अर्त्यंत निराशेचा व कक च... र 
पानी अमेरिकेला प्रयाण करण्याच्या जरा अगोदर काल हा कीणाहि बडी दाते. पोषक ठरो. .. 
काढलेल्या. उद्गारांवरून दिसून येतें, गांधीर्जींना काय अवडबर माजण्याच्या .९0॥« . 


गाजी म लोकप्रेम ह. सुदा . 
्रीहतांना मी ऐ त्यांचें भाषण ऐक- परंतु अंधमक्तप्रमार्णेच अवास्तर कड. 
ची ज्यभ गर्व शज व्यक्तीला मारक ठरल्याशिवाय कर्से .. राहील ४. - 


. पना मळा वाटत असे कीं जनतेकडे त्यांचें लक्ष व्यक्तीत ते वर चढत जाणारे तहेतर्से त्यांना 

तरी असतें कीं नाहीं कोण जाणे ! त्यांच्या डोळ्यां- पंडितजा जर च्या ऐवर्जी केवळ संपुदायदशन 

/ शमोर जे प्रश्न तरळत असतील त्यांचे स्पष्टीकरण जनतादशन कनी पुष्कळ आकडे. रोज टी 

त करात जात; तो विषय पिंजूत पित मांडीत. होत. जा दिसत दोते तर्से न दिसता. आरतो, 
र रर र ७५. 2), र ढल जत 


.. पैक्तीच बाहेन बनलेली आहे असें भासे. दिंदुस्थाना- पिचळेळे लोक त्यांना दिसणारच नाहींत; 
याया मातीच्या ठिवलिवीत 'गोळ्याळा आकार डोक ते खास समारंभासाठी उल्हासोत्साहाचे 
> ! क ताल > ऱो | 
_दैणारा, त्याला ठोक क रूप देणारा कुंमार १.0. लेळे होश, गवशे व नवरी 
: 1 देवीची ठाकून भाजून पक्क कधी द्ोतच खोटे मुखवट घाळून आ< नश * जगदव्यापी कृ्‌पा- 
॥भहे,याचे विस्मरण त्यांना. जणू कधी. आणि अशा रीतार्ने . पॅडितजीच्या 


। "शा | पण जवांहरळालांचें त्से नाही, नसार्वे असें 
मष. ८ & १ कशे व यी 3. 


(2 
क 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 
दंतकथा सांगतात ती अशी की, रूझवेल्ट, 'चार्विळ ब 
स्टीळेन एकत्र बसळे असतां एकदां चार्चिल्नें हळूच 
मुद्दा मांडला कीं युद्धांत आपली. बाजू बळकट 
करण्यासाठीं आपण पोपला ( खिस्ती जगंद्गुरूला )., 
आपल्या बाजूळा वळवून घ्यावें. ख्झवेल्टनें तत्काळ . 


छैत्रांत उंभ्या रांहिळेल्या काँग्रेसला जनतेच्या पोटांत 
खऱ्या घगी'ची खरी कल्पना न येऊं देण्य़ाला पंडितर्जा*च 
कारणीभूत होतील ! जनतेपासून दूर झालेली काँग्रेस 
पाडतजींना सतत मोठे करण्याचा यत्न कराल आणि 
: _ आधिकाधिक बुडणारी जनताहि पंडित . नेहरूंच्या 

. ” नांबाच्या ' जयघोप्रांत स्वतःचे आक्रेंदन बुडवून रुकार दिला. त्याला वाटले. की पोप आपल्या 
टाकण्यासाठी घडपडेल. गांवच्या कुलदेवता*चा छाबिना बाजुस आला तर कॅथॉलिक पंथाच्या खिस्त्यांवर 
निघाळा कीं, सवीत महारांचाच ढोल दणकून तेवढेच वजन पडेल, पुढे स्टैलिन'चें मत विचारण्यांत 
बाजावयाऱ्चा ! आलें. स्टॉठिननें तोंडांतळी पाइप बाजूला सुद्धां न 

ह च .__-. _ करतां एकच प्रश्न विचारला की “' तुमच्या, त्या: 

दृष्टि पहाते पण हात काम करीत नाहींत योपपाशी फोज किती आहे! १?--- अशा माणसाने. 


अक्का ह्या भाबड्या जनतेच्या ह्या स्वससभ विजयालक््मींची कद्र केली नाहीं यांत काय नवल १ .. 


ह क्स कचा हुक भा दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आहे, तिळा ठाऊक 
सामना करावयाचा आहे आणि आपल्या मार्गाचे झाडे बॉ *जिंत्िता आ कसली: 
्ेष्ठव्व जगांत प्रस्थापेत करावयाचें आहे.गांधीरजींच्या कपा ८ आहि 20 कळा ल्ल फेर 
वारसदारीस्चा याहून दुसरा कोणता हहे शेतं असली तरी ताकासाठीं आणलेले आम्ही भांडे 
शकतो तेंच मळा समजत नाहीं. “ हुकुमशाहीच्या लपवीत आहों. म्हणून जगांत कोणत्या हे व्य 
आसुडाबांचचून  प्रगाते करून र की... ४ आगि दिला नाहीं असा आत तेथे पंडितर्जींना मिळत 
ह ति की क च दाख किल जे अहि! आणि . त्याबद्दलचं वर्णने वाचून -झाम्ही. - 
झोका दोन 1 बर्टीकपणांतून ळोकसत्तछा -.”__ 7. समाधानाच्या ढेकरा देत आहो! -रशिया आणि. - 
टी प्रतिज्ञा जर पंडितजींनी पार पाहून अमेरिका . यांच्या वागण्यांतळा हा फरक म्हणजें. 
. दाखावेल्या तर गांघर्जि'चे स्वप्न त्यांनीं साकार केळ जन्मदरिद्याला नव्या मातग्वराकडून आणि हड. अ 
असे ठरून रवाप्रमाणें अक्षय कीतींची जोड त्यांना श्रोमंताकडून मिळणाऱ्या वागवणुकीतला फरक.» 
मिळेल. एका नव्या युगाचे केवळ द्र्टे नव्हत तर आहे. इतकेंच, राशयाला आम्या वाटणारा. 
स्टे ते ठरतील. पण राशेयाच्या माग्यविधात्यांना. तिटकारा व आम्हांला पाहून अमेरिकेला. कुर्ल! 
आणि. त्यांच्याचप्रमोर्णें . अमेरिकेच्या सूतथारांना बान्हा ही. एकाच कारणातून उद्भवलेली दोन कार्ये 


आमचे वर्म चांगर्ळे ठाऊक आहे. तें म्ह्णजे आमची अहित. सनातनी ब्राह्मण अस्परश्याला ज्या तुच्छतेने: 
दृष्टि जे पाहाते ते॑ आमचे हात कर्रात नाहीत | बागवतो त्यां तुच्छतेने रशिया आम्हांला वागवीत ग 
रिजनमस्ताहांत. आधुनिक सुधारक ज्या, 


::_ झाहे ही समाजघटना आम्ही टिकवू शकत नाही आहे, तर हा 
:-- आणि. नवीन समाजरचना सुरू करण्याची आमची ठुड्रायास्पर आ पुलकीर्ने अस्पृश्यांना जवळ ओढतात . 
“हिंमत होत नाहीं !. “ताच आपुलकी अमेरिकेच्या ठिकाणी दिसत आहे, पण 
ह वमै ठाऊक असल्या कारणाने आज ह्या दोन सनातनी काय वभ | न वाभा अडी तत, 
राष्ट्रीकडून दोन प्रकारच्या प्रातेक्रिया घडत आहित. सहजतेने व म मानव. म्हणून अत. 
. राशेयाचा स्टालिले आमचा परराष्ट्रीय संत्री कोणाच वागवीत. नाही ७ | 
मॉस्कात माहिनोगणती राहिला तरी त्याची डँकून पंडितर्जाचें जविन छतार्थ होवो 
चौकशी देखील कर्रीत नाहीं! तो हिशोबी आहे* हेदुत्थानाळांहि मानाची 
त्यानें कोणाक्ी. हस्तांदोलन केळे तज तेबळ्यात मानवी ४”. पंदवी' ' मिळवावयाची, असेळ 'त्र 
त्याच्या पंजांत कितपत रग आहे दे तो जोखून जींना ज्या हस्क्ताचे दर्शन घडले होते 
: घैत . असतो, मागच्या ' महायुद्धाच्या काळांतीळ गांधीर्जींना शया त 


राष्ट्रसंधामध्ये 


* त र 
निळ डी 


-कलगेषा िसजसजा !] 2:23 
करगघर चिऊ, 


ॅफळअफईसिरटवई 
चट अकळ 


पंडित नेहरू ! इन्द्रवज का इन्चाप | 


आणि जिचा. घोष पंडितजी वारंवार करीत गगनचुंबी एकांडे देवदारू नकोत आणि बापुडवाणी 
असतात त्या संस्कृतीचे हिंदुस्थान भाजन बृनळा « तृणेंहे नकोत. आमर्चे सारें शिवार भरघोस 


पाहिजे, वाहून बनला पाहिजे, भारताला नवयुगार्‍चा 
ध्वजधाररी बनविण्या'चा प्रयत्न करण्यानेंच पंडितजींच्या 
आयुध्याला कृतार्थता प्रात्त होणार आहे. त्या प्रयत्नांत | 
कदाचेत्‌ त्यांना आपलें पद सोडार्वे लागेल, कदाचित्‌ व्हावें अर्शाच इच्छा कोणीहि व्यक्त करील, कोणीहि 
त्यांच्या भोवतालची ही झळाळीही नष्ट होईल, पण अशीच अपेक्षा कराळ की आज देशांत ज्या राक्षर्सा 
न्यामुळें कृतार्थतेच्या घटांतील एक बिन्दु देखील कमी शर्क्ता मोकाट तुटलेल्या आहेत, - त्यांचें निदालन 
होण्याचें कारण नाही. देवदारूसारखे गगनाला करण्याचें वग्रतामय्य पंडितजींच्या ठिकार्णी यावे! 
मिडणारे वृक्षराज या दुर्भांगी देशांतली भूमि प्रतवते, इंद्रःचापाचचा सतरंगी विस्तार मोहक (दितला तर्रा ती 
पण येथील जनता वीतभर उंचीच्या तृणासारखी शोभा . अध्या-पाव घटकेची. आकाशाचा एक 
| अलंकार यापेक्षां त्याचे मूल्य अधिक नार्ही, . 


बापुडवागीच राहिळेळी आहे! आम्हांला इतःपर 
.:ॅ:_हजययायाावावा्् 


आहे. 


पंडितर्जींचें उवरित आयुष्य या.कायीसारठी .खर्च 


दाण्यांच्या पिकांनी दाटलेळें आम्हांला पाह्दावयार्चे 


भावी. युद्धाची कारणें | . 1 सी 
व णे कोणतीं ? एक मुख्य कारण म्हणजे एका. 


वुनि ी ंतःस्थ अर्शी कार 
आधुनिक जगांत युद्धाची अंतःस्थ ळे 1 
राष्ट्राने दुसऱ्या राष्ट्रावर वर्चैस्च गाजाविर्णे किंवा गाजवायचा प्रयत्न करर्णे, आतांआतांपयत आशियांतील 
जक च्या आक्रमणाखा्ली दडपले गेले होते परंतु. आतां 


बरेचसे देश परकीयांच्या--विशेषतः युरोपीय राष्ट्रां गळाले. दडपळ . परतु-आतां. -.> 
उधान भरतापुढें आशेयांतीळ पाश्चात्यांची साम्राज्ये... 


स्वातंत्र्याची आभिळाषा आणणि राष्ट्राभिमान .यांच्या उ 


कोसळून पडत आहेत. 'आफ्रिक्रेमध्ये बराचसा प्रदेश अजून परकायाच्या आहत पक 
त्यावर आपले न्ेस्व वाढवायचाही प्रयत्त कररत असतांना, दिसत झाहेत* परंत सात्राण्यवार त 
बळ गणार हँ स्पष्ट आहे.-युदारचे दुतरें कारण वंद्यावंशांतील : 


वसाहतवाद यांचे हे अवशेष कालप्रवाहांत नट ह 
संबंध. कांहीं मानवी वंश आपण शानविज्ञानांत 
जाऊन स्वतःला वरिष्ठ वंशाचे व इतर राष्ट्रान 


: 8 1) [ड > उघ डॅन 
भााक्रकर धू वांशिक वरिष्ठगंडाऱचे उघ त वा 
0 आ जशी कुडे उदय पावले आणि युरोप आ 


र >>. जी 
7.५. कन व. घम पूव जे... ळर 4 र 
मानवेतिद्यासांतील अत्यंत महान्‌ घम पू. पूर्वेकडे निर्माण झाल्या. याचा 


ळी आश्चर्यकारक अशा संस्कृती पूर्वेकडे । झाल्या 
] आणि आफ्रिका यांमधील रहिवाश्यांना अत्यंत. अपमान- 
न पी माणुसकी व सोजन्यही दाखविले. 
€__.”१*४ ळी 3 त्यांन 8 क्क त्र राहूच द्या, साधा माणुसका व न्य 
कारक र गावलें अतून त्यांना समान हक वमल ह े 
माह)! वणी ला व मज ह गोष्ट अत्येत भयावह आहे. आशिया व आफ कात आपल्या 
र थु “ रिरि ळे ्व्ी पका गावे ४- 
संमाहावस्ये क गे होत आहेत. ही मयावह परिईयात जर चॉदेल्साविला तरर्कात सां | त्यामधून 
का ता हत "-- घोर व्याप्ति व परिणाम आज कोणी वर्तवूं शकणार नाहीं ! एका महान्‌ 


1111 मिता त त, देश अर्धा गुलाम आणि अर्ची खतंत्र असा राहूं शकणार नाही ' 
ग! 


.- अमेरिकनारने म्हटलें होतें की, “हा एतरयांत राहून 
जगही अशांचे शुलासगिररात. आणि व व्या यि शि 5 यांमधील--हालअपेष्टा व ददात यांत 
, कारण *६णंजे. कोट्यवधी लोक-र्‍विरोषतः की ययीत्या न पाश्ां 
मल ्ि को कोट्यवधी व क वतडी हाळच दुःखें जनतेला होत असली, तरी त्या मानानें पाश्चात्य सामान्य 
मोक, ह वन कांही . अंशी तरी बुखी आहे. जीवनांतील गरजा'च जर मागाऱल्या गेल्या नाहीत तर 
जीवन 
स 6. द वेटल्याशिवाय रहाणार नाही. ग ही. 33 ले 
र विश्तु ल्य 2 दुमला हरलाळ नेहरू, कोळीबिया विद्यापीठांतील खास पद्वीदान-समारंम- 
चपर्पे, जवा ह केलेल्या भाषणांतून, ( १७-१०-४९ ) 


क ची क्त 


र र डं ८-2. कड 1.) 
"करखगघरचिघ्जसज, 


ऱ्क्ख्छ 


जेव्हां इतेहासाला माहीत नव्हतें - अ्या १८ 
पाश्चोत्यांना विसर पडतो. पाश्चात्यांनी आशय 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


झंशति नांदू शकणार नाह !-्युद्दार्चे तिसरे 


न परकीयांच्या अंकित असून, कांहीं परकीय. तर 


त केलेल्या प्रगतीने, युद्धांत मिळविलेल्या विजयाने हुरळून. . - 
1 कनिष्ट वंशाचे म नावला लागले. आरोयो आ[णि 
राडे आणि उदट असें प्रदर्शन होत आहे. 
णि अमेरिका यांचें नांवही  _ 


य 


॥८५५>५>-9: 


५-०७/055/29820029:2 


हं 
क शा 
त 


_ भावुक आविष्कार, उच्च विचार, आड 


- आहे; व भावुकता हा 


» घम आहे. 


- मान्यता पावळेळे थोर पुरुष काढ 


. समजलें जातें, याचे कारण 
पाठांतील शिक्षण होय, 


क 2 १..> ीी "1 फार 
अथ समजावून घेण्याचा फा 


६ .संमजून 'घेतळें.पाहिजे, , 


. ह जु ९ 
तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


१ 


विशाल नेत्र, निरोगी गौर काया, तरतर्रातपणा, 

निकता इत्यादि 
गुणांनी पै. जवाहरळाल यांचें व्याकिपत्च कोणाच्याही 
मनावर खोळ ठसा उमटविल्याशिवाय रहात ना 
परंतु जवाहरलाल हे खोळ मनाचे ख्हर्न नाहींत. 
त्यांचे मानासेक सर्वस्व उजेडांत बिलोरी कांचेच्या 
पेटींत ठेवलेल्या जडंजवाहिरासारखें चमकत असते . 
त्यांचे उच विचार हा त्यांच्या माझुकतेचा -% 
त्यांच्या मनोरचनेचा प्रधान 


अत्यंत सुधारलेल्या इंग्लंडसारख्या देशांत त्यांच 


मुख्य शिक्षण झालें असल्यामुळे आधुनिक  सम्यता 
त्यांच्या आंगवळणी पडली आहे. त्यामुळे ्न्का 
महत्वाचे भावनाप्रधान आविष्कारही कित्येक वेळां 
अद्ययावत. विचारांनी प्रमावित झाळेळे. दिसतात, 
गेल्या दीडशे वर्षीच्या इतिहासांत भारतीय नेत्यांमध्ये 
आधुनिक जागातिक संस्कृतीशी तंन्मय झाल” १ प 

हे तर फार थोडे 


सांपडतील, त्यांत जवाहरलालां त 
' त्यांचें पाश्चात्य विद्या” 


जवाहरलळालर्जीच्या जीवनाचा, मानसिक घटनेचा 
| र॒ गरज आहि' त्या, 
, आजचा सवीत- वरिष्ठ प्रश्न सो गिळी 
मदत होईल, तो प्रश्न म्हणजे, शा 
हें जागातिक शांतता स्थापन क॑ 

"साधन कर्स बनेळ, हा दोय- हा 
आहे. मनुष्यजातीच्या भ ) 
हा प्रश्न आहे, त्याकरितां जंवाहरढा 


- कथा 
आत्मसमर्पेण $' आत्मानिष्ठा 


"घुत्रम्रेम तेथ होतें. (या 


प, जवाहरलाल नेहरू यांचें थोर व्यक्तित्व 


मनोविळेप्रणशात्र रेतिहासिक महान्‌ व्यक्तीच्या 


व्यक्तित्वाचा. समग्र अथ उलगडून सांगण्याइतके पुढे . 
गेलेले नार्ही. हे जरी खरे असलें तरी त्यानचे त्या- 
बाबतींतळें परिमित यक्षदी काही कमी उपथुक्त नाहीं. 
त्या शाक्ञाच्या आधारे इतिहासांतीळ कांहीं . नमुने- 
दार थोर व्यक्ती शोधून त्यांच्या द्वारे श्व विद्यमान 
व्यक्तींच्या व्यक्तित्वाचा अभ शोधला पाहिजे. अशा -- 
ऐतिहासिक व्यक्तींचे इतिहास व पुराणकथा यांर्नी 
चित्रिळेळे नसुने काल्पनिकदी असु शकतील. ते. 
काल्पानिक असले तरी कांडी हरकत नांही. काल्पनिक; 
अभिप्राय उघडा करून, दाखात- 
ण्याचे . ५ कमी होत नार्ही, कारण मत 
नेक थुर्गे सांठलेल्या अपरिमित अनुभवानं 

संस्कार करून त्या व्यक्ती 
। अशा व्याक्तित्वाचा नमुना 9 
, डो. फ्रोईडनें प्राचीन कांल्पानैक 

: केळा. प्राचीन लोकप्रासिदध अनेक: 
दीप प्रत्ययाच्या सूचक असतात* - र 


व्यक्तित्व समरपैणपर' आहे. 
“समर्पण? ही कल्पना घार्मिक अथीची आहे. 
ईश्वरास समर्पण करण्याचा विविया शब्दार्न आठवतो. 
उदित होते. पितृसमपैणेभावनचा 

थि रामचन्द्र होय. नेहरूंच्या. डु 
पिंता व दशरथ हे एकच होतं. पुत्र- . . 

शोकार्ने द्षरथ दग्च होऊन नष्ट झाला. अथांग 
त्याचेच; प्रत्यन्तुरू रामचच्छाऱ्या  . 


जवाहरलालांचे 


असीम पितभक्तीत मिळते: रामचंद्र हा पितृप्रधान .. 
कुटुंबसंस्थेतील' आदी पुत्र दीय..पितृमथान लम, 


-करखगघरचिठजचज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प 


संस्थेंताळ रेहिकं भावनेचे 


ऐन उमेर्दांत सुंदर सापत्य 


- आत्मसमपणवृत्तीची तयार 


दै. जवाहरलाल नेहरू यांचें थोर व्यक्तित्व 


उन्नयन ईश्वरमक्‍्तींत 
होत असतें. उन्नयन पावलेल्या पितानेषठ्ठेचे उत्कृष्ट 
निदशीन लिस्तांत . झाळेळे . दिसते. रामचर्ल पितृ- 
प्रधान समाजसंस्थेकरितां अत्यंत नाजूक अशा पत्नी- 


प्रमाची आहुति देतो. रामर्‍्चन्द्राच्या पत्नीप्रेमांची . 


नेहरूंच्या क्रांतिप्रेमा्शी तुलना ववांगळी होऊं शकते. 
खिस्ताशी तुळना करण्यासारखे अक्ना थोडे आहेत; 
परंतु मूळ भावनेचें साम्य आदे. मानवी इतिहासांत 
समपणभावना येशू, खिस्तांत संपूर्णपणे परिणत 
झालेली (दिसते, तो आकाक्षांतील पित्यास आपर्ले 
सैपूणे जीवित वाहतो. तो अत्यंत ईंश्वरशरण आहि. 
ख्विस्त हा इंश्वरनिष्ठेचा कळस बनला आहि. . 


या. भावनेशी प्रातियोगी असलेली भावना 


५ आत्मानिष्ठा * या शब्दाने व्यक्त होते. या भावनेचचा 
धार्मिक इतिहासांतील उत्टट नमुना जे 
भगवान्‌ 'घुद्ध होद्र« तो * अनन्यक्षरण ? आहि. तो 
ईश्वरास मानीत नार्दी. तो जगाला पिता आहे 
अंस. समजत नार्ही. पित्यान्ची मुख्य इच्छा असत 


की, पुत्राने लम्न करून नीट संसार करावा, बुड 
पत्नींचा त्याग करून, 


पेटलेल्या घरांतून बहिर पडावे, त्याप्रमाणें घरांतून 
बाहेर पडतो, इश्वर न मानणाऱ्या घर्माची स्पापत, 
करती. हें पितृत्वाच्या व पितृप्रधान समाजसं₹ 
विरुद्ध असलेळे एक मोठे बंडच उद्‌भव 
त्यानंतर शातकानुदातके सहत्ता वाधि 
अनेक पिढ्या तारुण्यांतच भ्रमण बनत असत 
असा इतिहास आहि. 
पितृभक्तीचै-आलंबन 

आत्मसमर्पण व आत्मनिष्ठा या अव्यं यात 


तरूणांच्य |) 


क. या अत्यंत “चे 
योगी कल्पना आहेत. जवाहरलाल ६ अ समपणा हॉ 
उदाहरण आहे; ,अनन्यशरण नव्हॅ* 

र बाल्यावस्थेत 


झाली. बाळपर्गांत तिचे बीजारोपण झाले, ते स 
जनिक. 'चळवळींत पडल्यापासून त्या बा 
अकुरांठा फूट येऊन बदर आठा. आतां कवहीका 
नेतर फल येक पहात आहि. लहानप . 
मानसक्शाक्नदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा असत 
आयुष्याची ढोबळ जन्मपत्रिका ब 
शास्र लहून डेबांत असतें. . 


के, पं. मोतालाल नेहरूंवर लढ्ष्मीचा वरददृस्त 
संतत होता; पाश्चात्य. ' विद्येची सरखतीही कृपा- , 
कटाक्ष पेकात होती. मनमोकळा व उदार पिता 
जवाहरलालांना लाभला, श्रीमंतीच्या सोख्याला 
उदार;मनमोकळ्य़ा पित्याच्या खळकर वृत्तीनं मिसळ- 


नेती. पाश्चात्य वळण ही या कुठेंब्राला खत आलेले हात. 
राहणींची छाप . 
मुसलमानी 


न्न *त्रातील पितृमक्तीत ण; 
मळ लाडांत वाढली. 


नव्ह्त. व्‌ ु त 
क 5 स्तुतिप्रिय १ आवमनिरीक्षणशूत्या . .'.. 


लाडाने सुर्ले स्ट मी व 
पतजाये असते. गोडव्यारन व लाडार्ने भरलेल्या 
पितृवात्सल्याच्य वरणांतीळ मनामध्ये जे आदश 
निमीण होतात [त पित्या चित्रें नकळतच 
विरस्थायी होतात, 
८ ञानिक जीवनाचा प्रारंभ 
लोला सावजा रज 

कू? परंतु धा परीच्या परिस्थतीत 

म हा. 6९५६. * 
ळा. पहि देशव्यापा राजकीय चळवळींत 

् तप आहे, ती असहकारितेची चळ 
के हवीय व, मोर्तीलाल महात्माजी 
न शे १ यी बनले आपल १ दकडी सह 
नश णे गोडं बँ :<! बाजूनी बांधून 
कापी महा रीच्या ठिंकार्णी अप्रातम 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


्कप्यापाणण0णणण पटात चचयजययनमवयाययकाााकाकयाकळयाकातकाममायादृक्‍्कन्यायया सताकाजााायायाडायाहद 7२ 


"नव्हे, दुखणाइता ची. अ 
एवढ्याच शब्दाने जवाहरलालांचा उल्लच ए्‌का 


: सारखा नवा देश नव्हे; 


: जवाहरलाल. बनले, या देशभक्तांत पितृभक्तीनें प्रवेश 
र ६२ १ 


नवभारतं .. 


गांधीनी साहजिकपणें भरून काढली. जवाहरलालांचें 
पितृमक्‍्तीचें आलंबन स्मृतिशेष कधींच झालें नाहीं. 

लावण्यशाळी, अपत्यवती व आरोग्यामुळें योवन 
मुसमुसत असलेली पत्नी 'पितृमातृभक्तीला फिकी 
पाडते. सुसंस्कृत निरोगी पत्नी जीवनाच्या वैभवाला 
प्रसवते. कारण मग मातृपितृभा्क आपलें सामथ्ये 


_ पत्नीच्या आकर्षणांत विळींन करते. पत्नी भविष्य- 


कालाकडे ओढणारी शार्कदेवता होय. मानवी 
स॒जनशाक्ति भविष्यकाळाला आकार देत असते; नवे 
आदर व क्रांतीची ध्येये ही ख॒जनशीलता अप्रातेहत 
व अनिरुद्ध असल्याची निदरीनें हात. भूतकालाच्या 
बंधनांना छेदून नव्या नव्या आविष्काराला कारणी- 
भूत होणारी शाक्ते पत्नीच्या प्रभावाने जाग्त होते. 
नल व दमयंती यांचें आख्यान दंच ताचेत करीत 
असतें, पतीवांचून पत्नी वं पत्नीवांचून पाते, € 
रेताड मेदानासारे निर्थक जीवन होय, नल हा 
कलाकारांचा मुकुटमाणे होता. दमयंतीच्या अभार्वी 
त्याचें सप्र जीवनरस सुकत चाळले होते. तिच्य़ा 
- प्राप्ती पुनः त्यार्चें जीवन भरभराटीस आलें, अशा 
तऱ्हेचे वैवाहिक जावन लाभले म्हणजे द्ववर्टी 
पितृमाक्ति मनाच्या अज्ञात दालनांत विश्रांति घेत 
कायम पहुडते. ती आदराच्या सदरांत केव्हां केव्हा 
प्रकट होते. आत्मप्ररासेची आवड माणसांत अगाच 
आहे; त्यामुळें आपल्या मोठेपणाचा अलंकार म्हणून 
पितृभाक्के वा मातृमाकन आपण दाखवीत असता. 
परंतु ती भाक्ते तिच्या विषयाप्रमार्णेच वयस्कर 
होऊन दुर्बळ बनलेली असते. 
सौ, कमलाबाई नेहरूंची प्रकाते. 
आजारी 


नाजूक फार! 
पत्नींचे पाति. 
सुप्राधेद् ग॒हस्थांनीं आपल्या पत्र व्यवह्यरांत केलेला 
मला आठवतो. 

भारतवर्ष हा देश म्हणजे अत्यंत प्राचीन असा 
जणूं काय वृद्ध पुरुषच. होय. ' हा देश अमेरिके 
किंवा अतिप्राचीन थोर 
इतिहासपरपरा नसलेला रशियातारखा देदाही नव्हे, 
भारतवर्षाला प्राचीनतम भव्य हतिहास आहे. या- 
देशाच्या पारतंत्र्यमुक्तीच्या ऱ्वळवळीचे थोर अग्रणी 


केला, भारंतवरषीसारखा वृद्ध पुरुष आपल्या पुत्राच्या 
ठिकाणीं, “आपण याचे पुत्र असल्यामुळें धन्य आहोंत? . 


अशी भावना निर्माण केल्याशिवाय कसा राहील ? 
अशी ही जवाहरलालांच्य़ा समर्पणपरवृत्तींची पारश्व- 
भूमि आहे. व्याक्तेस्वातंत्र्यप्रधान इंग्लिश संस्कृतीचा 
संस्कार झालेला अंसल्यामुळें समर्यणवृत्तींचा आवि- 
भाव शालीनता वा शरणागाते या स्वरूपांत होत 
नाहीं, उढट आपण मोठ्या पित्याचे वारस, औरस 
पुत्र आहोत, याच भावनेच्या . डोलांत ती प्रकट 
होते. परंपरेची पूजा करण्यास लावणारा हा मोठे- 
पणा असतो. तो जवाहरलालांच्या आधुनिकऱेच्या 
आवरणाखाली सुंदरपर्णे झांकळेला आहे. 


नवीन युगांतील प्रेरणांचे आशास्थान 


जवाहरलाल ही नवपाश्वात्य संस्कृतीचे उच्च . 


संस्क्रार मिळालेली व्यक्ति असल्यामुळें, त्यांच्यांत 
वर्वमानयुगांतील अभिनव वैचारिक चळवळीचे 
पडसाद अप्रतिहृतपर्णे उमटत असतात. त्यांच्या 
मनार्ने आधुनिक क्रांतिकारक विचारांचे. मोकळे- 


पणार्ने स्वागत केलें आहे. -लखनो येथे भरलेल्या. 
काँग्रेसच्या आधित्रेशनाच्या अध्यक्षपदीयं भाषणांत. 


याचें उत्तम प्रत्यंतर - भारतीय संमाजरचर्नतः 
आमूलाग्र फरक व्हावा, अशी त्यांची उत्कट 


मनीषा आहि. विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोणारनेच भारतीय 


जावनाची बांधणी योग्य रीतोर्ने करतां येईल, 
असा आदे ते. वारखवार देत असतात... लोकसत्ता, 
व्यक्तिस्वातंत्र्य, दालितजनतेची बंधमुक्‍तता.. इःयादि 


वर्वैमानयुगाच्या आदेशांचे त्यांना. चांगळ॑ भान ... 


आहे. गेलीं अनेक वेर्षे आंतररांद्टयंतेस वरिष्ठ- 


स्थान देणाऱ्या जागातैक कल्पनांत्वा. ते धोषहा. . 
करीत असतात. सुधारलेल्या जगांतील .. समता- ._ 


वादास व व्यकतिस्वातंत्र्यवादास जवाहरलाल ह 


एक आशास्थान आतांप्य 
३० वर्षे या देशांतील राजका 
समरधारि वीर म्हणून जगांतील लोकांना ते दिसत 
आहेत. र 
खराज्यप्रात्तीनंतर जवाह्रलालांचें. कार्यक्षेत बद- 
ळें आहे. ते आतां समरंधीर वीर यां नात्याच्या 


रवजी भारतवर्षांचे ओतंरराषट्रीय व राष्ट्रीय राजकार, 


"करखगघर चिनचे, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


त वाट्त ओहे. गेली 
पील राजकीय युद्धांतळ आघांडी'चे 


- अशा प्रकास्चें प्रकाशचित्र ( 


पै, जवाहरलाल नेहरू यांचें थोर व्यक्तित्व 


णाचे मुख्य मुत्सद्दी या नात्याने पुढें. येत आहेत. 
या वेळीं त्यांच्या अंतरंगाच्या गाभ्यांत वाढलेले 
व्यक्तित्व प्रकट होऊं लागलें आहे. आतां त्यांची 


, पावलें क्रांतीच्या दिशेने पडत आहित असे निश्चित 


म्हणवत नार्ही, दूरच्या काळांत अमलांत आणा" 
वयाची गोष्ट म्हणून त्यांनीं समाजवादार बफीच्या 
पेटीत थंडगार करून ठेविळें आहे की काय असेही 
वाटूं लागतें. 

काश्मीरच्या लढाईचा राजकीय भावार्थ कांहीही 
असो; काश्मीर भूलोकांतील नंदनवन व जवाहर” 
जादच्या वाडवडिलांची परंपरागत जन्मभूमि होय. 
तेथे मुसलमानांची वस्ती बहुसंख्य आहे. स्वयं- 
निर्णयाच्या तत्त्वाप्रमाणे लोकमत घेतल्यास ते 
हिंदच्या बाजुने पडेळंच याबद्दल खात्री देणें कठीण 
आहे. परंतु तें कांहीही असलें तरी कारमीरच्या 
प्रश्नांत जवाहरलालांची पितृभक्तिप्रधान भावना 
अनुस्यूत असणें अस्वाभाविक नाहीं. त्यामुळे“या 
प्रभ्ावर जव[हरलाल यांना नमते धेणे कदाचित. 
जडही जाईल. कार्मीस्ची किंमत कदाचित. 
जागतिक महायुद्ध हीही ठरेळ. तर्से न झाले, व 
पाक-हिंद-युद्धार्नेच निकाल लागावयाचा ठरला? 
तर हिंदमध्ये आर्थिक अनवस्था ओढदून बेबंद- 
शाहीही माजेल. | 


हे व्यक्तित्व परंपरेविरुद्ध बंड करील काई 


पितृप्रचान भावनेच्या पोर्टींच परंपरेचा गाढ 
मुळें पितृपूजा हा 


अभिमान भरलेला असतो, त्या 
धर्म बनतो. प्रंपरेची पूजा ह पितृपूजेचे उत्कषाप्रत 
गेठेळें. रूप होय! अश्योकचक्रांकित ध्वज स्वराज्य 
प्राप्तीच्या क्षर्णी., जवाहरलालांनी उं 


भारताच्या प्राचीन साम्राज्याचे त॑₹ ै 
_ अद्ययावत्‌ ध्येयवादानें या प्रदृत्तीचा अन उलगडतां 


येणे. अशक्य आहे. तो ध्येयवाद पाठीमार्गे पद्दत 


नाहीं, पुढं पाहतो,  ' 
हि सारीपुत्त मोग्गळान या बुदधशिष्या'चे अवशैेप्र 
हंदुस्थानांत सिलोनहून आणविले ' त्यांचे स्वागत 
करतांना जवाहरलाल त्यास वंदन करीत आहित; 
गोंटो ) प्रसिद्ध झालें 


आहे, “तेचं - पहाना ! त्यांत प 


. : इ 


/“ 
9 


' आका येते. 


राजका 


जवाहरलालांची नितान्त नम्रता त्यांच्या समर्पित 


व्याक्तेत्वाचें हृदयंगम ' प्रमाण ' नव्हे, अर्से कोण 
म्हणू शकेळ £ आतां जवाहरालांच्या मनावर 
अहृभावपूर्ण अशा राष्ट्रवादाने पूणे मात केली आहे, 
असें कित्येक टीकाकारांचे विधान केवळ खोडसाळ- 
पणाचे आहे, असें म्हणतांना विन्चारच करावा 
ळागेळ. समाजवादी क्रांतीच्या अद्‌भुतरम्य 
कल्पनांशीं क्रीडा व प्रेमाळाप करतांना ते अजूनही 
दिसतातः नाही. असे नाही. उदाहरणाथ, त्यांनी 
वर्गर्दीन समाजर्चनेचें मार्क्सवादी ध्येय नुकतेच 


काँग्रेसतर्फे पुकारले आहे. परंतु त्या कल्पनांना 


प्रत्यक्ष सृष्टांत आणून त्यां 
ते तयार आहित; अर्से म्हणणे मोठेच घाष्टय्े 


ठरेळ, कारण त्यांचे व्याकेत्व सनातनी राष्ट्रीय 
वरंपरेढा न कळत. समर्पित झालें आहे, अशी 


प्रकास्चे व्यक्तित्व परंपरावैरुढध बंड 
ईल का? समाजवाद हँ परंपरे- 
बेड आहे. हली समाज- 
प्रयोग इंग्लंड, रशिया 


हे अशा 
करण्यास सिद्ध ह 
विझुढ असलेले एक प्रचंड 
वादाचे व मार्कसवादाचे 
इत्यादि देशांत चाळू आहित 
वैगुप्येही उघडकीस येऊं लागलीं 
लालांनीं त्या ध्येयांना न तपासता बिल्गावे, असें 
कोणताच स्वतंत्रप् 
लालांन्ची राजक लोकह स्त 
न्या" संपूर्ण विकाताचे आलली जात उक र्से 
निश्चितपर्णे म्हणवत नाहीं. कारण. त्याकारेतां त्यांनी 


कोणता'च मूलगामी कार्यक्रम आंखळेला दिसत नार्ही. 


त्यांचे अनेक सहका | क 
२णांचे उपासक आहेत. त्यांत जवाहरलॉलं 
फरक घडवीत आहेत 
नार्ही, कारण सवाच 2 
पूजक संस्कृतीची. आहे. दळ 

जवाहरळालांच्या अत्यंत कठीण परीक्षेचा हा 
इतिहास घडविण्याची सांधे 
> त्यांना लाभली आहे. दिंडु- 
गेतेच्या पहिल्या अध्यायांत वार्णिळेळें कुरु 
0 बनाविर्णे त्यांच्या हातांत संवस्वी आहे. 
]ळ.पिढ्या-जरे त्या थोड्याशा 


ऱ्टॅ 


>>: क 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ंच्याद्टी संसार करण्यास .. 


, त्यांत समाजवादाची - 
लीं आहित.म्हणून जवाहर- . 


ज्ञ म्हणणार नाहीं. परंतु जवाहर” 
१ैय॒ कार्यप्रणाली लोकद्याही स्वातंत्र्या- . 


री ठराविक प्रकांरच्या नेहँर्मीच्या . 


१ याला प्रत्यक्ष प्रमाण सांपडत. 
चच मनोभूमिका मूलत पितू- . 


क 


ष्‌ ५ ं अ 
निरथक आहे. वास्तविक पहाता ९ 


नेंवंभारत 


शाबूत राहिल्या तर-काय म्हणतील हॅ सांगण्याची 
गरज नाही. नजीकच्या १०-२० वर्षांच्या भावी 
काळांत युद्ध व अंतर्गत यादवी टाळण्यांत जर 
जवाहरलाल यदास्वी ठरले, तर पुढीळ कितीतरी 


_ पिढ्या त्यांना घन्यवाद देतील; नव्हे, हा देश 
धन्य होईल | 


समर्पणपर व्यक्तित्वांत एक प्रकारची संकुचित 
राष्ट्रमक्ति असते. ती असीम उत्कटत्वानें भरलेली 
असूं शकते. तिर्मेच पहिल्या महायुद्धानंतरच्या 
काळांत युरोपातील फॅसिझमूलळा जन्म दिला. 
स्वराष्ट्रविधातक राष्ट्रीय अहभावाने बेहोष होऊन 
हातावर शिरकमलें घेतलेल्या तरुण पिर्ढाने शास्त्र 


व शुक्नें यांच्या साहाय्यानें माणुसकीला धोक्यांत . 


आणिलें, हिंदुत्थानच्या शांततेचा प्रश्न सोडावे 
ण्यास पितृदेशाच्ची अश्शी “वेडी भक्ति असमथ 
आहे. अशा वेड्या भक्तीचे पॉक या ठिकाणी 
आतां भरभराटीस येऊं लागलें आहे. “* उच्च 
गुण ब.पवित्र सेवा म्हणजेच भारतीयता होय, अ- 


- भारतीय विचारांनी हे गुण दूषित होतात? अशा प्रका” 


रच्या विचारांच्या लोकांचे स्वागत काँग्रेसमध्ये होऊं 
लागलें आहे. म्हणून अशी भ्गीते साघारपर्णे वाटते 
कां, एक दिव्या कॉंग्रेस पितृदेशाच्या भक्‍ताला 


- चेतवून अशान्ततेच्या कृतान्ताळा आवाहन तर 


देणार नादीं ना ? या कृतान्ताला जवाहरलाळ्च 


अडवू शकतील ! पण तते होईल काय 1 
महात्माजीचा आत्मा या देशांत जागत अलल 


तर तसें होणारही नाहीं कदाचित. ! पण भखटा 


वाटेनासा झाळा आहे. ली 
जवाहरलाल बुद्धाचे भक्‍त आहेत, है र 
आहे. परंतु त्यामुळें दोघांची मानसिक पटना. 


सारखी आहे, अर्से म्हणतां येत नाही. सम्राट 
संन्याशाचाही पूजा मनोभावार्ने करीत असतो. 
आत्मनिष्ठेचा ध्येयवाद प्रभावी होतो 


समरपणपर व्यक्तित्व थोर असूं शकतें. अलौकिक 
पराक्रमार्ची सामर्थ्य त्यांत असू शकतात. दाशराथे 
रामचन्द्र व खिस्त ही उदाहरणे समर्पणपर व्यक्तार्चा 


आहेत, 
आत्मनिष्ठा ही बुद्धिवादी असते, बुद्धि जर 


निद्रित असेळ, तर तिला ती जागत करते. 


तिच्यांत अनंत अंतरे भेदून जाणारा . प्रकाश 
उद्भवतो, अनासक्तीच्या योगानें ही बुद्दि अधिका- 

रि म शे. 
धिक विवेकंक्षम होत जाते. . समपंणपर व्यक्ति 


असावधानपर्णे परिस्थता'चा अर्थ लक्षांत न घेतां. 


काम करण्याचा फार संभव असतो. आत्मनिष्ठेचा 
ध्येयवाद देशविशेषाच्या मर्यादांना न जुमानता 
दूखरच्या गोष्टींचे याथातथ्यपूर्ण दर्शन घडवीत 
असतो. त्यासच परमार्थ म्हणतात. 

भारतवर्ष पाप व पुण्य या दोघांचे क्षेत्र आहे. 
कोणताही देश . तता असतो. म्हणून देशास देव 
मानू नये. देश दीर्घ काळ, कुट व मरतातही; 
ये अमर सिद्वान्तांच्या बेठकोवर.. उभारावा 
मनन मरणास न शिवणारीं ध्येये मार्गदर्शक 
करावी लागतात. जवाहरलालांना अशा घ्येयांचा 
प्रकाश नित्य लाभावा. उच्च ध्येयवादाच्या स्वसमय 
स्वगातून उतरून या भूलोकच्या क्षणभंगुर राजकाय 
डावपेचात ते न सांपडोत. डोके शाश्वत ध्येयवादाच्या 
ळल] ब॒पाय भ्रूलोकावर टेकलेले, अशी त्यांच! 
थोर मूर्ति ६१व्या वाढदिवसानंतर अधिकाधिक 
भव्य बनावी अशी आशा मा व्यक्त करतो, 


लागतो, 


>>>: 


नि वीट 
शवे आणि पश्चिम : 
पौवील्य आणि पाश्रा 


(0 «5 >. 
पूव आणि पाश्चम, टं 
् याला तुम्हा 


पश्चिमेला आहे. ी 
_-पं. जवाहरलाल नेहरू 


त्य असा आपणे भेद करत 


री कॅन डाच्या प 
द्य 


ह 


. 'परंत्‌ वस्तुतः हा . मेद 
पूर्व ( पूर्वेकडळे देश > मरे 


ढमेटपुे केलेल्या भाषणांवन (२५-१०-४६). 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


णून म्हणतां ती तुमच्या, 


न श्र 


स 


दळ एक भ्रेष्ठ भाग्यविधाते सरदार 
ला ७४ वर्ष बयाठा ३) आक्टोबर १९४९ 
*. त्यांच्या क पुरी झालीं, त्या निमित्ताने 
”_ ठिकाणीची रीचे स्मरण करणे ब त्यांच्या 
।_ होईढ, त्यांच्य आपली कृतशता व्यक्‍त करणें डाचत 
* मोडन द कोयीचे * रसग्रहण ' करणारा एक लेख 
अंकांत “बी छहूयू "च्या जानेवारी १ ९४ ९ च्या 
व के. र या सर्हीने प्रसिद्ध झाला 
भाग उदूध हत्ताचा वाटल्यावरून त्याव पुढील 
11 व ज शि आह १ 
नसती शय वर्षापूर्वी कोणालाहि कल्पन, अ 
तरदार मळत काळचे आग ओकणार, चळवळ्ये 
मुत्सही यय कनढाचा लोकर "पहिल्या प्रतीचे 
ठरतील, कया हिंदुस्थानचे बिस्मार्क किंवा काळ्ूर 
पुत्पदीपणाची ₹ विळीनीकरणाची योजना त्यांच्या 
कळा सके आहे. पधा मुत्सद्दीपणाचा त 
पाते ते याचें आहे. आणि पुष्कळांना आश्रय 
| , भागला इ र्चे कीं त्यांच्या सर्वैकष बुढीला स्मृ 
जी व्य वेळ पुरला. गांधीजींचे स्मरण 
हर ह रवी म्हणून चिरंजीव राहाणार अभ” 
निमीते? उ वुळममाडुरच नांव ' आधुनिक भारताच 
पापू) अ णून इतिहासांत नमूद होईळ, काठेवाड' 
का मारीपय आणि कामीरपातूत 
ककव बलिष्ठ, संयुक्‍त आणि एकसंध 
ह, ह ूर्ण त्यांनीं निर्माण केला आहे. । 
शु, पर्णे वास्तववादी असे आपले वछभमाई 
री, त कंस मना'चे आहेत. उगाच बाहा देखावा 
1 धर त बोळून कांति करणारे आहेत. त्यांच्या 
"भरच त्यांच्या राजकारणांतीळ जिव्हा 
तयांत जास्त लोकांचे सर्वात आदर 
ष्त्ले आहेत, च्य 


क. 


[ली 


ळ्या- 
य 


अनुक्रमणिका 


त्यांच्या विरूद्ध वि 


५६७? 


सारसंकलन,. 


(: सरदारांची स्वातंत्र्यम्नाप्तीनंतरस्चा सर्वीत मोठी 


कामगिरी म्हणजे “ विलींनीकरणाचची योजना ? 


होय तयी 

भविष्यकाळांत परिणाम घडविल्यावांचून राहणे 
शाक्य नाहीं, त्यामुळें संस्थानी प्रजेला भारताच्या 
इतर भागांतील 
आर्थिक व सामाज 
त्यामुळे देशांत , अधिक 
सलगपणा येईल; खरढेच 
शब्दांत सांगावयाचें तर 


घटक खांद्याला खांदा लावून _": 
ताळ आणि त्यांत कोणी स्वतंत्र व 


पुढं कूच कर 

कोणी गुलाम असा भेद राहणार नार्ही, 
४ सरदारांच्या बो 

त्यांचा खास गुण भाहे, 

ळोकाप्रेयता आणि आदर प्राप्त 


क दर्जा प्राप्त होणार आहे. 


। भारतीय संघांतील सवे 


होण्यास हन्चि गोष्ट 


विशेष कारणीभूत झाली आहि. 
हिंदु-शीख जनतेला त्यामुळे दिळासा लाभला. 


ल्यांच्या वाखार ज 
त्यांना आशेचा किरिण पुन्हा दिसु लागला. आणि 
णाऱ्या पुढाऱ्यांताहि. त्यांमुळे 


रांट्रोय सरकार . चालव 


घटनेत यातना आणि । ः 
हृताशपणा यांचे काळेकांभिन्न ढग निव 
घेढीत . असतां त्यांना आका व 
मधून-मधून भटी देत असतात. 

५: "वोर्‍्याहत्तर वषानंतर 


जोष पाहण्यासारखा आहे. त्यांना हा शक्‍तीचा. 
ळ कोण जाणे !.- 


क 1... असे 
अखंड झरा कोंडून लाभत कही 
काळापूर्वी, त्यांच्या रोजकॉाय 
- वधाचे निमित्त साधून! 


गांधीजींच्या. अमा? 
घारी टॉकिच 


"कखगघरचिघजचञ, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ही विलीर्नाकरणें आणि लोकसत्ताकरणें .. 


जनतेच्या सारखाच राजकय, : 


एकपूर्त्रीपणा आणि ... 
नवहे पण, सरदारांच्या 
म त 


न संमान स्वातंत्र्यार्ने . . 
लण्यांतील स्पष्टकक्‍तेपणा हा . . डत 
आणि त्यांना अमर्याद 
पाश्चिम पंजाबांतील. . ' 


होणाऱ्या ओजस्वी माषणॉनी 


विश्वास उत्तन झाला, एका प्रचंड अभूतपूर्व शोकान्त _ 

सर्वनाश, निराशा. आणि -- 
|तितांना 
वैर्य द्यायला सरदार 


हि त्यांचा उत्साह आणि उ 


] भडिमार केला होता, . 


22५५४॥७०३८र ळे 


तट 


२५५३४७ "3003 2132 भुर ११0182 “>>? ४? ध भी 
4929042009800220000020%55 2552230400: 


:. *. नेवनर्बान 'वनस्पती लावण्याचा उपक्रम त्यां 


ककत. 6 

री नी ' श्री, जयकृष्ण इंद्रजी हे 

र. हित, गुजरातेत आपल्या विषयांत तन्सव झालेल्या 
ख्य व्यक्तीत श्री, - 


पवा 
६१३ 


हः 


नेवभारेते 


प कबल ह ते पुखरूप निभावले. एखाद्या 
र ते स्वस्थ आणे अचल राहिले, आणि 
दती ऱ्य घडू शकले ह की त्यांचें भारतीय 
व तीळ स्थान आद्वितीय व अढळ आहे, 
त्यांची राजर्काय महत्ता अत्युच्च आहे, सरदार पटेल 
म्हणजे जळती ज्योत आहित; त्यांना कोणी 
कुत्सितपणे स्पद्दी करावयास गेळा कीं बोटें 


' शेक्ीच त्याची ! !? 


एजरातचे पहिले वनस्पातेशास्त्रक्ञ ! ही 
स्व. जयळृष्ण ू 


वक... &> पाहिले मार्गदर्शी वनस्पतिशात्रशर के. 
्ण॒ इंद्रजी यांची १०० वी जन्मातिथि विजया- 
०४00120110. 
स्वा गुजरातची जंगर्ळे आणि राया, पर्वत आणि 
क ह आही का 
महत्त्वाचे ग्रंथ लि भी. न्या कल कन तीशककडी. 
जी ग्रंथ लिहिले ; ' बरडा पर्वतावरील वनस्पती 
आणि. “' कच्छमंधील ओऔषर्धा वनस्पती !!. पोर” 
बेद्रच्या जवळ हा बरडाचचा डींगर आहे व त्यावर 
स्लो नीं सुरू 
छा. याविषयीं गांधीनी आपल्या 3 ९२६ च्या 
केच्छन्या प्रवासाच्या “ स्मरणां त असे लिहिले 
आहे $ 
गुजरातचे भूषण 


योड्याच व्यक्ती आहेत व अश्या सुख 
जयक्षष्ण इंद्रजी शोभतात. बरडा पर्वतावर्रळ झाडच, 
झाड व पानन्‌ पान त्यांना माहीत आहि. दृक्षारोपणा- 
वर त्यांचा इतका. विश्वास आहि. कीं तेया 
र कळ प्रथमस्थान. देतात आणि त्यामुळें अनेक 
णाम दिसत असे ते मानतात. या 
त्यांचा. उत्साह व विश्वास सांसॉर्गेक आहि« मला 
यांचा संसग केव्हांचाऱच लागलेला आहि. राजा,प्रजा 
दोघेहि. मनांत आणतील तर जेथे वृक्षांचे ल 

“घारण. करणारी अशी व्यक्ति 
पिचा संपूणे लाभ. घेंऊन सुंदर वाटिका उत्पन्न 
केर शकतील, ?? शो ह हः 


विषयांचा . 


1] र. 9 री 
युगदर्शन ! या नवीन गुंजराती मासिकाच्या 
सप्टेंबरच्या अंकांत श्री. पोपटलाल गोविंदळाल शाहू 
यांचा कै. जयकृष्णजीविषयीं पस्तियात्मक लेख 
आला आहे. त्यांत ते म्हणतात : र 


॥श्री.जयकृष्ण इंद्र्जींचा जन्म इ.स. १८४९ ऱमध्ये 


व अंत ८१ व्या वर्षी झोला, १८८६ ते १९०४ 


पर्यंत ते पोरबंदर संत्यानाचे'क्यूरेटर ऑफ फॉरेस्ट्स 
अन्ड गार्डन्स ? होते व मग इ. स. १९२१ ते 
१९२७ पर्यंत त्यांनीं कच्छच्या 'स्टेट बॉटानेस्ट आणि 
राजमद्दाळ सुपरिंटेन्डन्ट 'च्या हुद्द्यावर काम केल. 
त्यांच्या विद्वत्तेचें व खखतःचं मुख्य स्मारक'बरडा.पर्वेता- 
बरीळ वनस्पती! (१९१०) हूँ अनेकवर्षांच्या निर्रीक्ष - 
णाचे, अभ्यासाचे व संशोधनाचे फळ आहे. 'कच्छ- 
मधीळ औषधी वनस्पती ' हे त्यांचे दुसरें प्रसिद्ध 
पुस्तक, | 
11 या 
ण्याची साधि प्रख्य 


लाल इंद्रजी यांच्या संबधा 
१८७७ ते १८८८ हीं अकरा वर्षे जयक्ृष्णभाईनी 


भगवानलालर्जींच्या गुरुत्वाखार्ली वनस्पातशात्रा'चा 
अभ्यास केला. पंचावन वर्षे पुरी झाल्यावर ते पोर- 
बंदरहून इ. स, १९९ ९ मध्ये निवृत्त झाळे व त्या" 
नंतरच त्यांना आपल्य़ा 

द्यायला रिकामपण मिळाले, 
॥6 झास्रीय र्टानें 


त पुराणवस्तुशाल्लर श्री. मगवान- 
मुळे त्यांना मिळाली. 


जातींच्य /९-२ "३ 21 0 प ७». 
नर्चि. वैज्ञानिक वर्णन आपा 


गेलि आहित. वनस्पती च्य त 20 
ची १. खूपनच रसाळ आण 


2] आहे. आण 


परिभाषा 'चाढू काळांताहि वा 
महि जी > न त 
६ त्यांची तांत्र वेज्ञानिक.* हाड आणे व्रात्ते 
: त्यांची : थोरवी 


पुस्तकांत चमकत : आहे; 
न जुन चे 
थ्यीरनीं खास सम 


विकास 
संगणकीकत [कीक 


( वनस्पातैशालाच्या ) दिद्ोर्ने प्रयत्न कर- 


अनुभवांना पुस्तकाचे खूप. 


परता येण्यासारखी 


तेली पाहजे... 


टप -* “£--टट- 


ह. सारसंकळन 


पद्धतीप्रमाणे आपला अभ्यास पुढें चालवून त्यांनी 
गुजरातच्या शास्रज्ञांत आत्मश्रद्धा जाण्त केली आहे. 
नवयुगान्ची नवी पद्धाते आणि नव्या जनतेची 

_ नवर्शाक्त विक्रसविण्यासाठीं आवश्‍यक अशी परिस्थाति 
आपणाला अशा महापुरुषाच्या जीवनाचा अभ्यास 
केल्यानें लाभते. !? 


आइन्स्टाइन व समाजवादी अर्थव्यवस्था 


जगत्प्रासेद्ध भौतिकशात्रज्ञ आइन्स्टाइन हा एक 
मोठा तारवेक विचाखंतही आहे. “मन्थूली रिव्यू" 
मध्यें त्यानें एक लेख लिहून त्यांत आपले मांडवल- 
शाही अर्थव्यवस्थंब्दळचे विरोधी विचार मांडले 
आहेत. आइन्स्टाइन म्हणतो !. 

“ आतांपर्यत अक्षी अगणित कंठांतून धोषणा 
झाली आहे की मानवसमाज एका आणीबाणीच्या 
काळांतून जात आहे, व्योचची स्थिरता बर्‍याच 
अंशाने डळमळीत झाली आहे. अश्या परिस्थितीत 
- स्वाभगावैकपर्णे असेच घडते. की व्यक्‍ती या लहान 

- किंवा मोठ्या मानवसमूहाबद्दढ उदासीन तथ 
होतात किंबा विरोधी बनतात. हे स्पष्ट करण्यासार्ठी 
मी एक माझा अनुभवच सांगतो, मी एका बुद्दिमान्‌ 
आणि विवेकी मित्राजबळ आणखी एका थुद्धाच्या 
संभवाची चचा करीत होतों. त्याचें मत सवर 
मानवजातीःचें अस्तित्वच जवळजवळ नष्ट हीर 
असें होते. व मी म्हणालो कीं केवळ राष्ट्रीयतेच्याहून 
उच्च अंशी एखादी संघटनाच तिळा. या. संकटावत 
बांचवुं शकेल, त्यावर तो द्यांतपर्णे व थेंडपर्णे मला 
म्हणतो : 'मानवजातीाचचा नाश होण्याला. तुमचा 
' एवंढा . तीव्र विरोध कां असावा ! र 
__. ६ मला खात्री आहे कीं फार काळापूर्वी नव्हे, 

“रका' शतकापूर्वीच कोणीहि असे विधान इतक 
सहेजंपर्णे केलें नसतें ! ज्यार्ने समतोलपणा साधण्याचा 
प्रयत्न करूनाहे तें जमणे ज्याला शक्‍य होत नाही 
अशा एका माणसाचे हे बोळ आहेत... **_****" 

“या : आणीबाणीच्या बुडाशी ही गोष्ट आहें र्का 

व्यक्तीला समांजावरील आपल्या परावलंबनाच, फार 


* जांणीव झालेली आहे, आगि तें परावटबन | 
ी ू नैसर्गिक इकांवर 


बळ आहे असें न वाटतां. आपल्य़ा क“ 
ि - स्तिचावर अं समुद्रापलीकडच्या 
भदा आहे ॥.वा आर्थिक.आस्त चावर आक्रमण आहे 
६७ 


न संरक्षक 


असे त्यास वार्टते......... भांडवली अर्थव्यवस्थेने 
जी आर्थिक अराजकता माजवली आहे त्यामुळेंच-हॅ. 
संकट उर्भे राहैलें आहे. की 

£ या संकटापासून बचावण्याचा एकच : उपाय 
आहे असें मला पटले आहे व तो म्हणजे समाज- 
वादी अर्थव्यवस्थेची स्थापना करणें, त्याबरोबरच 
सामाजिक ध्येयांच्या पारेपूर्तीचें ' ज्ञान... देणारी 
शैक्षाणिक व्यवस्था निमोण करणें हे होय. १!" « 

मात्र व्यक्तीच्या नैसर्गिक हक्कांचे संरक्षण झालें 
पाहिजे याबइल आइन्स्टाइन'चा आग्रह आहे. 


इंग्लंड-अमोरकचे पुढारी व. 
शत्रुराष्ट्रांची “ बिनशत्ते शरणागति !? 
गेल्या दुसऱ्या महायुद्धांतील कांदी महत्त्वाच्या 
गोष्टी आतां हंळृहळू उंजेडांत येऊं लागल्या आहेत. 
अमेरिकेचे अध्यक्ष रूझवेल्ट. यांच्या ज्मनीजपानच्या 
6ब्रिनश्षते शरणागती?/बद्दलच्या आग्रह्ापुढें चचचिलाहे 
कसे नमळे आणि परिणामी लाखो शाद्दराी आणी 


सैनिक प्रजेचा जीव कसा नाहक घेतला गेला. यार्चे. .__ 


दिग्ददीन “न्यू. स्टेट्सूमन अण्ड नेशन ?'च्या ३० 


जुळेच्या अंकांत 'उत्तम प्रकारे केळे आहे. मि. टी 
किंग्सेळे मार्टिन यांनी या विषयावर जो लेख लिहिला. 


आहे त्यांतून पुढील उद्बोधक माहिती मिळते. . 


6 शेल्या आठवड्यांत पार्लमेटमध्यें जी बिनशत " 


शरणागती '-विषर्यी तिखट वचा झाली त्यांत बाहेर 
आलेली माहिती ऐतिहासिक महयाचीच आहे अस. 
नाही. जमर्नींत अजून अराजक आहे व'तो. अजुन. 


सोव्हियताविरोधी पाश्वमी संघाचा घटक - बनलेला . . 


नाही, याविषयीच्या मि. मॅकूमिलनच्या तक्रारीमुळें . 
चिठ्टडून मि. बेव्हिन यांनीं टोमणा मारला. क्‌ 

: बिनदार्व॑ शरणागतीचा . मूखपणा जर केला. गेला . 
नसता तर माझें काम सोपें झाले असते! युंदकांलीन 

मंत्रिमडळाऱचा विश्वासू समासद म्हणून आपण 
चार्चिळने कॅसाव्डान्काहून आणलेल्या या घोषंवाक्याला 
विरोध केळा नाहीं ?,-.. यावर वन्चिळनी.. उत्तर 
दिळे कीं 'आपणाला स्वतःला दि बिनंात दारणांगतीचची 
कल्पना आवडली. नव्हेती. . *ल्झवेल्ट्नी ' आपणांला 
ढलेल्या प्रासेद्विपत्रक्रांत हे शब्द होते.! 


न विचारतां करा ह" 
एनिष्ठ दोस्तांबंराबर काम करात 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


.- नवभारत 


असतां आपणाला निभावून . नेणे भाग होतें, असें 
प्वार्चिल. यांचें म्हणणे, 
६ [मे, क्रासमनर्नी याचे एक उत्तम उदाहरण 
;,दि्ले, जमन सेनापर्तीनी बंड उमारल्याची बातमी 
२० जुले १९४४ ला मध्यरात्रींच आली होती. 
परंदेशमंत्री मि. ईडनर्शी याबाबत त्यांच्या खात्याने 
'विचारविनिमय- केळा. पण परदेदामंत्र्यांच्या सूचना 
.अशा आल्या कीं बिनशर्त शरणागतीच्या अर्टीप्रमार्णे 
* आपणाला ही बंडखोर मंडळी व नार्त्सा यांच्यांत 
भेदभाव करतां येणार नाहीं. 
री “ आजला महत्वाचा मुद्दा. हा आहि की 
_ , जमनींशी गोडगिुलाबीनें ध्यायची इच्छा केवळ 
- सोव्हेयेत राशियाच्या भीतीमुळे उत्पन्न झाली आहे 
“कंवा कर्से व त्याळा पुन्हां सश्ञ करण्याची 
, आवश्यकता भासूं लागली ती यामुळेच की काय 
- “*'कम्यूनिझमचा प्रसार थांबविण्याचा विचार येथे 
 असेळ तर एक गोष्ट निश्चित की असंतुष्ट, बहुवा 
“ भुकेकंगालळ आणि अधूनमधून काम मिळणाऱ्या 
; मजूरांच्या पायावर पाश्चिम युरोपांत दुबळे सॅन्य 
“निर्माण करण्याने राशेया'चा हेतु पराभूत होणार 
नाहींच, उठट तो वाढीस लागण्याचे मंय आहे * र 
हें झाळें जमन शरणागतीबद्दलचें, जपानी शरणा- 
गर्ताच्या बाबतीताहि असेंच घडलें असल्याचें 
त्याच अंकांत €. €. या पत्रलेखकानें दाखवून द्लिं 
: आहे, तो पत्रलेखक म्हणतो: ै 
“या बिनशर्त श्रणागतीःने केवळ जर्मनातच 
र आशा व॒ धोरण यांचा नाय केला अर्से नव्हे, 
यार्‍च 'फॉम्यूल्याशपुळे हिरोशिमा व नागासाकी यांचा 
- नाश झाला, १९४५ च्या. मे-जूनमर्ध्ये जपाना' 
- मैत्रिमडळानें त्यावेळी युद्धांत नसलेल्या मॉस्कोच्या 
मध्यस्थी, शरणागतीच्या अटी कळून च्यायचा 


ही त्यांचा 


पयत्न केला. एकःच सवळत मिळावी अद्या त्या. 
इच्छा होती कीं जपानचे सम्राट कायम राहावेतआण 
दस्थांच्या योजर्नेत का्येसुलमतेतार्ठी आधीच हँ धोरण 
स्वीकारलेले होते. पण पॉट्‌सडॅम-परिषदेतून उत्तर 
''िळालें ते बिनशर्त. शरणागतीचे. अटींच्या 
'रवजी अणुंबरॉब दिळा गेला क्षाणि १,२०१”, 
नागरिक नाहक मारळे गेल्यावर जपान्यांनी तर| 
.“शरणाग्राते स्वीकारल्याने . सहा. महिन्यांपूर्वी 


दोनशें कोटी मानवांचा एकमे 


«६८ हात! 


ह... ुः 


माागेतलेल्या सवलतींपेक्षांहि जास्त सवलती त्यांना 
मिळाल्या. तरीही _ चार्चिळ म्हणतात. की 
या शब्दांपासून . कांही फार मोठी हाने झाली 
असें मला मुळींच वाटत नाहीं! ?” 


घैयाक्तिक स्वातंड्यावरील संकट 


अमेरिकेचे जगदूविख्यात सरसेनापति जनरल 
आयझ्ञैनहावर यांनी कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत आपलें 
अध्यक्षीय भाषण करतांना कांहीं विचारणीय उद्‌गार 
काढळे आहेत. सैनिक आणि राजक्रारंग हा विषय 
वादग्रस्त तर खराच. प्रो, लास्की यांर्नी : 
इोग्ळेश सरसेनापति मॉटेंगोमर्रा यांनी हॉलंडमध्ये . 
केळेल्या कम्यूनिझमाविरोधी खिस्ती लोकशाही- 
बद्दलच्या भाषणावर टीका करतांना “ न्यू स्टेट्सूमन्‌ 
अँन्डू नेशन च्या जुलेर २तारखेच्या अंकांत याविषयी 
स्पष्ट मुंदे मांडळे आहेत. उलट, जनरल. आयुझेन 
होवर यांचे विचार राजकीय असण्यापेक्षां ताशवेक । 
अधिक आहित व म्हणूनच त्यांचें महत्व जास्त आहे. । 
6: [मिरर १? नांवाच्या प्रासेद्ध आंतरराष्ट्रीय मासिकाने । 
आपल्या १५ व्या अंकांत या. भाषणाचा वृत्तांत । 
दिला आहे. सेनापाते आयक्षेन्हीवर म्हणतात * ी. 

& सक्ती न करतां, वैयक्तिक कल्याण आणि सर्व 
सामान्य कल्याण यांचें समीकरण करणें यांतच 
स्वतंत्र देशांतील नागरिकत्वा'चें खरे गमक 
सांपडतें. ..लोकद्याही नागरिकत्वाचा संबध मानवी । 
संबंधाच्या एकूण बेरजेशी असतो. अमेरिकेच्या । 


बाबतींत बोळायचें तर चौदा कोटि. मानवांचे । 
स्वातंत्य, आजीविका आणि सर्वागीण जावन जगात 
परस्परसर्बंधांवर अवलंबून आहेत. आपणांला | 
जगापासून वेगळें राहतां येणार नसल्यांमुळें एखीवरील 
कांशी येणारा, 'संत्रध, 

___क्री जो मानवजातीच्या अनेकविध _ क्रियांतून) | 
आद्यांतून व भारतातून व्यक्‍त होतो, तोसुद्दां या. 
नागारत्व संबंधांत लक्षांत ध्यावा लागतो. _._ . | 
। 

| 


(: शेल्या ७०० वर्षांच्या कालखंडांतू हॅ वारंवार 
की, आमच्या जविनदत्ताचा 
नीं इतर कोणत्याहि , गोष्टी- 
घर किंमत. दिली आहे: ती? 
स्वातंन्य होय,» 


दिसून आळे. आहे क 
जाणीव असलेल्य खव! 
पेक्षां एका गोष्टीला विदोष 
अमूल्य गोष्ट म्हणजे वयाक्‍तक 


ऱ्क्ख 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


14 “ टू ह 
नाहीं की. क न घोका उत्पन्न, होणार 
पाहिजे डि ह. सदेव जागरूक असलें 
क हा पा वतन स त्त्तेचे 
म कय फाजील _ केंद्राकरण करण्याने या 
। क भग ता न्न मोठें संकट उत्पन्न होते. 
8; ली केंद्रीकृत अर्थब्यवर्थेत असो, 
१ १. तंत्र समाजाच्या काविळ असो, कीं 
५॥॥च्या नेर नन मुह 'घवाच्या होणाऱ्या एकाद्या 
ळ्बू न्यान ल यापैकी कोणालाहि वरपगडा 
त व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संपूर्ण नायनाट 
शर. ती केंद्रित येणे शक्य आहि. राष्ट्राच्या प्रमुखाच्या 
कि द्रित झालेल्या सर्सेतद्वि ही शक्‍यता आहे. , « 


र्त ही युल किंबहुना मानवाने निर्माण केलेल्या 

थ्किविणे य मुख्य अनोबदेचे मानवी स्वातंध्य 

ते्वशान माचा नट मग त्याविरुद्ध कोणत चि 

धळ वापरले नक जात' असो किंवा कोणतेहि 
त असो ! 


>. 


41 स श्र 
किवा कटक स्थान 'मिळ- 
गज्ञाव होण कोणत्याहि विषयाळा वरिांकडटून 
क र ती... ओली. टा 
त्भाची ति. गाष्टा येथ शिकविल्या ह 
त्याचे आई वाहा त्याने र[जकीय माग, 
। तभाव्य अना परिणाम, त्याची भविष्यकालांतीळ 
॥पल्या त याया येथें अभ्यास केला जावळ, 
पारखी लोकशाही पद्धतीची मूर्ल्ये खरोखरच 
भर जावयाची असतील तर आज  केम्यू 


नि्षमबद्दळ 
प 
भहुळच्या . खऱ्या गोष्टी कळणे आअनिवायें 


ष्शऊ 
त सले आहे, अस्यूनिझस, पहिम, शिंका 
७ शेते पोळ्या ये तशात गजा 
 'शान ध्यास ्। अत्यंत घातक रोगा*च 
क्षांही आधिक भर्यंकर आढ. 


र 1] 
र गा लालसा जे पाहजे आहे ते॑सत्य १ होय- 
(१ आ न. शानसाधना आपंल्या संस्थांचा 
भेव व नव्हे तर खोट्या तक्वप्रणालींचा 
ी. 1 .पराक्तर्मा शक्तोहे तांच आहे. ” 


अनुक्रमणिका 


- माक आहोत; 
लष्करवाद।पेक्षां मिरा. 
१स॒ लागला असून ता - - 


व हि. 


सारसैकलन 


“ विश्वराष्ट्रवाद ( कॉस्मॉर्पॉलिटॅनिझम्‌ ) की 
श्रमिकप्रधान आंतरराष्ट्रवाद ? 7. 
._ जनरल आयझेनहॉवर'चे जे उद्बोधक विचार 
विशेषतः साम्यवाद!च्या अम्यासाबाबत वर दिले 
आहित त्यांच्या अनुरोधानें पाहतां साम्यवादी नियत- 
कालिकांत आलेले कांही विचारही मननीय वाटतात. 
“ कम्यूनिस्ट रिवहृयू ?”च्या सप्टेंबरच्या अंकांत मि. 
जेम्स क्लग्‌मन्‌ यांचा वरील. मथळ्याचा एक 
स्पष्टोक्तिपूर्ण ळल आला आहे. त्यांत साम्यवादी 
राष्ट्रभक्तीची मीमांसा करण्या'चा प्रयत्न असून भांडवल- 


शाही आंतरराष्ट्रवादावर खरमरीत टीका आहे. 


साम्यवादी राष्ट्रांतील विचारप्रवाहांत हा राष्ट्र” 
बादाचा प्रवाह मोठा विचाराहे वाटत असल्यामुळे-- 
विशेषतः गेल्या महायुद्यांतीळ 'रशियन्‌ राष्ट्रवाद व 
टिटोचचा राष्ट्रवाद पाहिल्यावर--या साम्यवादी 
छापाच्या राष्ट्रवादी निष्ठेशीं परिचय करून घेणें 


जरूरीचे वाटते. मि. जेम्स्‌ क्टग्‌मन्‌ लिहितात: '. . 


८८ आजच्या विशिष्ट परिस्थितीत साम्यवादी हेच. 
खुरे राष्ट्रप्रेमी ठरतात. सोव्ह्यित 


सुसंगत आणि खरे 
त्या जनतेळा आपल्या .सांस्क- 


जनते-ची राष्ट्रनिष्ठा, 
तिक परंपरेविषर्यींचा, 
केलल्या बहुविध प्रचंड का 
संस्कृति व समाजवादी विज्ञान 


असलेला अभिमान-ऱयांची 
राष्ट्रवादा्शी कणेव्याही बाबतीत हाऊ शकत 


नाही... 
जनतेच्या लोकशाही 

ताहि श्रामिक जनतेत अश्ली एक भाव 

आहे कीं आम्हीच आमच्या * 

जुन्या राष्ट्राय 

निराळाच असा एक 


अभिमान त्यांच्यांत वाढा! 
राष्ट्राला संमाजवादाकडे जाण्यासा 
प्रश्रत्न करावयास भाग पार्डात आह. 
£६खऱ्याखुऱ्य़ा समाजवादी राष्ट्रभ 
श्राभेक जनतेच्या आंतरराष्ट्रीय एकलुर्टीत परस्पर- 
४. समाजवादी राष्ट्रमाक्ति ही मजुरपरथान 
उभारली पाहिजे; त्याचप्रमाणे 
ष्ूदवाद सुद्धां आंपल्या पितृभूमा- 


ण्यासाठी अधिकाधिक 


विरोध नाहीं, ₹ 
आंतरराष्ट्रावादावस्च 
श्रमिकप्रधान आंतररा 


"करखागघर चिज, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


समाजवादी वृत्तीने निर्माण . 
याविषर्यांचा, समाजवादी ,_ _- 
यांविषयींचा वाटतं _ -_ 
तुलना ' (जुन्या ) -' 


(साम्यवादी ) राष्ट्रां डे 
ना जाग्रत. द्दोत 

] भूर्मांचे खरे जबाबदार. 
( लाब्वणपांगांआ1 )- १ 
राष्टप्रेमी 


क्तींत आणि. 


>“ 


नवभारत 


बद्दलच्या आदरावर व प्रेमावर उभारळा गेला 
पाहिजे. 6 

 * झमिक आांतरराष्ट्रवाद हा : बूज्वा ! 
विश्वराष्ट्रवादार्शी संपूर्ण विरोधी आहि. . .आज श्रामिक 
आंतरराष्ट्रवादाचें कार्य मजुरांना सर्वोच्च महत्वाऱचे 
जार न्व्याच्या मंदीविरोधी झगड्यांत, शांतते- 
साठीं करावयाच्या झगड्यांत व त्यांच्या समाज. 
वादाच्या स्थापनेच्या झगड्यांत तेंच अत्यंत महत्वाचे 
भआाहे. 

_  विश्वराष्ट्रवादाचा अर्थ असा आहे की, अमे- 
रकन साम्नाज्यवादाच्या पुढारीपणाखाली श्रामिक 
वगीच्या, श्रमिक जनतेच्या आणि श्रमिकसत्ताप्रधान 
देशांच्या विरुद्ध मांडवलदारीच्या वळांचे एकत्रिकरण 
क, श्रमिक आंतरराष्ट्रवादाचा अर्थ हा र्की, 
गून संयुक्तराष्ट्रांच्या झेंड्याखाली श्रमिक वर्ग व 

! जनता यांच्या बळांचे एकत्रीकरण करून 
वपधाठी झगडणें, राष्ट्रीय स्वामित्वासाठी झगडणें, 
बूर्ज्वा! सत्तेचा पाडाव व समाजवादस्थापना यांसाठी 
झरडण, धु 
के «मित्रोब (कोपेकी) याग साम्यवादी बाजू स्पष्ट 
द छा आहे :* आम्ही साम्यवादी लोक "बूर्ज्वा? राष्ट्र" 
दा कट्टर विरोधी आहोंत.परंतु आम्ही राष्ट्रीय नकार 
-बादाचे-।निहिलिझम्‌चे' पुरस्कते नाही आणि आम्ही 
तसे बागणारहि नाहीं, श्रामिक आंतरराष्ट्रवादाबाबत 
मथुसवगे ब मजूर-जनता यांना, शिक्षण देण्याचे 
भा करणें हे प्रत्येक साम्यवादी पक्षा*चे मूलभूत 
रय आहे. परंतु जर कोणाला असें वाटत म्फ्क 

£ यामुळे त्याला अमयौद जनसमाजाच्या राष्ट्राय 
भावनांची चेष्टा करायला परवानगी मिळते किंवा 

ह 1 करणें अवद्य होते तर तो माणू अजून खरा 
व ह गि झालान्च ना्द्दी आणि त्याळा ठैनिन 
र धी राष्ट्रीय प्रश्नाबाबत-चा दिकवण 

1च नाहीं अर्से समजावे. ' 


बाल्टिमोर शहरांतील गलिच्छ १8. केकी 
, उपरी याचें व्रणन कालं डेत्झवर यानें 'स्व्हे ग्राफिक 


“र 
न केळे, ते. “ रीडर्स डायजेस्टः'च्या आण व. अंशा मा 
त संक्षेपार्न आलें आहे. बाल्टिमीरचा 
, ७० 


] ऑगस्टच्या 


गी 
हारिक दृष्ट्या तफल झालेली योजना कोणत्यांहि'- | 
शहराला अमलांत आणतां येण्यासारखी आहे अर्से | 
त्याचे म्हणणे आहे.! 4 आणी; 

6 बाल्टिमोर, एम्‌ डी, आपल्या गालिच्छ वसती 
नष्ट करीत आहि; त्यांना पाडून टाकीत नाही, तरं. ,! 
त्या स्वच्छ कर्रात आहे, इतर कोणत्याहि मोख्या ग 
शाहरापेक्षां येथे आधिक गर्रब लोकांना जास्त चांगल्या __* | 
घरांत जास्त कमी किमतीत राहतां येऊं लागलें , 
आहे. त्या शहराचा निवासगरहांचा प्रक्ष तुटला आहे . | 
असें नव्हे; 'तर त्याने आपलीं हजारों . जुनी घरेच 
तात्पुस्ती तरी सुधारून टाकण्याचा त्वरित आणि . 
कमी खर्चाचा मार्ग शोधून काढला आहे. 

“६ या शहराने आजुबाजुची सर्व जागा ' खड । 
काच्या पायांच्या गरीब-वसत्यां!!मर्ध्ये पालटून | 
टाकल्या. रंग, ओळंबा आणि 'चहर व्ोर्कादारी . । 
यांचा उपयोग करून त्यानें त्या वस्तीत. आभिमान, | 
जाग्रत केला आहे आणि जेथे खिडक्यांवर अनेक | 

कडे चिकटविलेले होते तेर्थे । 
| 
1 


वर्षे खराब रद्दांचे ठु 
फितांचे पडदे लटकावले आहेत. 

४: जुर्नी घरें पाडून नवी घरे बांधायला मोकळी - . 
जागा न करतां बाल्टिमोरने लोकांना आपल्या घरांत 
राहूं दिले आणि त्यांची घरें सुरक्षित व भारोग्यशाला 

री भिंती ] करतात, 
छपरें दुरुस्त करतात, नवीन खिडक्या पाडतात; 
-४०1808 ) पाडतात, न्हाणी- 

हात मारतात; मांगील परे 
वःती । 


स्वच्छ 
साफ करतात, पायापुरणीं स्व 
पाण्यापासून सुरक्षित वत त; उंद [चा नाश कर 
तात, या सवीमुळे. कर्मा प्रमाणांत खच 
मिळकती'ची किंमत वा 
- म्युनिसिपालिटींचा हा का. 
पच्चा आहे! 
१७ गोष्टींचा बन । 
क दतपारिणासी व आणि्‌ त्यांचा बिनधोक 
1 
व निःपक्षप ॥] अमल, म्‌ शिकून 
> लिसांन्च री डं 
व ग न्यायाधे "हा, आणि ज्यांना आपली 
न । 


त ह 2. क 


अनुक्रमणिका 


-करगपर चिघनसुजा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


9 
| 


सारसॅकळन 


शहत अतळेला बाल्टिमोरच्या नगराध्यक्षांचा-टामः, 
द.ल्षतान््री याया-खराखुरा पाठिंबा. 

५ धुद्वानंतर<्या पाहणींत असें आढळले कीं 
शहर[क्षा एक मयतुथांशा भाग अशा वस्तीत आहे 
क शी भाशीत्याच्या कसोटीला उतरूं शकत नाहीं! 

त पुधारायळा मदत दोन बाजूनी मिळाली, 
प्राहढिशोर््या ' इव्हनिंग सन वृत्तपत्राने एक 
ह्ह्लक ध छायाचित्रकार नेमून गालिच्छ वसत्यांची 
कश छोक|पुें ठेवली. बाल्टिमोरच्या जनतेर्ने ती 
५!ह्वळी-5॥॥[॥ नाक उडवले! त्याच वेळीं मिस्‌ 
भं क्रू नावाच्या एका उत्साही सामाजिक कार्यकत्रीरने 
ती ॥छिश्‍छ वसाते पाहून एक समिति स्थापळी. 
भ|त| ' नागरिकांची छॉनिंग व हाऊार्संग संघटना "या 
गंधारने प्रसिद्ध असलेल्या या समितींत सध्या हजारी 
थिश्रारी नागरिक आहेत व शहराच्या सुधारलेल्या 
भरब्रांधर्णाच्या कामांतील उत्साह्यमागील खरी शाक्ति 
एख साभेति-आहे. न 

6 तुरवांबणीच्या या कायद्यांची अंमलबजावणी 
करण्यांत जेवढा खर्च हें शहर करतें त्यांपेक्षां आधिक 
फम करणल्पार्ने वसूल करण्याची उमेद ते धरीत 
आहे. गतवर्षी म्यानितिपल संस्थेला मिळालेल्या 
करापेक्षां १४ ददालक्ष डोळसे यां वसत्या साक 
करायला जास्त खस झाले. त्या खचाची ध्यानांत 
भ२०्पाजोगी तोंडमिळवणी करण्याची आद्या य़ा 
शहराला आहे. | 

“परंतु बाल्टिमोर कांही केवळ डोलस्टसेंटच्या 
धोरणाने विचार करीत - नाहीं. त्याला जनतेच्या 
आरोग्याचा व मनोनिष्टेंचा विचार करावयाचा 
भआाहे.!? भू 


गुजरात व मध्यप्नांत-मेळघाट 
थेथील आदिवासी 
भागासलेल्या वगीच्या खात्यांतील एक अंमळदा* 
|, खानापूरकर यांनीं गुजरात विद्यापीठात 
शुजराथतील आदिवासींविषर्यी दिलेल्या भाषणा, 
भरून तयार केलेळें टिप्पण “ श्षिक्षण अने साहित्य' 
भाशिकांत ।विद्याथी? देत असतात. त्याच्या सट" 
जा अंकांतून पुढील माहिती घेतली आ€. 
1४ - ९) 


££ द, स, १९४१ च्या खानेसुमाराप्रमाणे 
अखिल भारताच्या ३८९० लक्ष लोकसंख्येपैकी 
२५४ लाख ( म्हणजे ६५२ टक्के) आदिवार्सी 
म्हणून नोंदले गेले. त्यांची वसती देशाच्या नेर 
निराळ्या भागांत कमीजास्त आहे. मुंबई इला- 
ख्याच्या २०८ ' लाखांच्या वस्तींत १६-१४ 
लाखांची वस्ती ( ७७५ टक्के 3 आरदवासींची 
होती. हारेजनांच्या तुलनेनं पाहतां यांत जवळजवळ 
२ लाखांचा फरक पडतो. म्हणजे एक टक्काच कमी 
आहे. हा प्रश्न वर्स्तांच्या दृष्र्ने हरिजनांच्या 'एव- 
ढाच आहे. आदिवासींची मागासलेली अवस्था जवळ 


जवळ हरिजनासारखी'च आहे. म्हणूनच गांधीजीनी . 


त्यांच्या सेवेळा स्वनात्मक कार्यांत स्थान दिले. 


प्रांतवार आदिवासी म. 
एकंदर वस्तीत आदे. 


आदिवासी स् 
( लक्ष )  वासार्चि शेकडा प्रमाण 
अखिळ भारत म र 
(संस्थानासह) २५४ ६.५२ ठं 
संस्थाने ८७-२८ ९.३६  ,2 
प्रांत "१६७ ५.६४ 
मुंबई १६११४ ७.७५ 
मद्रास ५६ १.१३ 
बंगाल १८०८९/ ३-१ 
सं. प्रांत २.८९ «*५२ 
पंजाब न्न लिली” 
द्वार ८०-५८ “१५५६ 
मध्यप्रांत २९१२३७ १७.६ 
आसाम २४-८५ ।' २४:२३ > 
सरहृदद्दप्तांत । 00 न्न 
ओरिसा १७१२१ १९-९९ 
सिंध ०.३७ ०*८२९ 
१३१०९ 


बडोदे संस्थान २१७२ 

6 या आकड्यांवरून दिसतें कीं मुंबई प्रॉतापेक्षां 
बिहार, मध्यप्रांत, आसाम व ओरिसा येथे आदि- 
वार्सीर्चि प्रमाण अधिक आहे. गुजरातेत एकंद्र 
आदिवासी ६,०३,०८३ असून त्यांचें एकंदर 
वस्तीरशी प्रमाण १४७ आहि व जवळच्या बडोंदा 


संस्थानांताहि ते बऱ्याच प्रमाणांत आहेत. 


७ 


अनुक्रमणिका 


के म चा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


१ 
9 
न 

:] 
>] 


र 


नँवभारत क लत 


८६ ; कीत बुडालेळे; त्यातल ५४टक्केदेणे 
ल्य़ाप्रीत्यर्थ. कपा 


“ यां आदिवासींची एकच जात नाहीं, अनेक 
क्री 
व्याजाऱ्चा दर 'शॉंकडॉः- २५ टक्के असतो. 


पोटजाती आहेत, मुख्य तीन विभागः (१) मिह; 
(२) कोळी, (३) मुंडा, २९ पोटजातींतील २३ धू - 
गुजराथेंत आहेत. कडा ६ जण सामान्यंतः कुढबांत. असतात. , __ 
५५ टक्के लोकांचे दरमाणशी. वार्षिक उत्पन्न ._.* 

“ त्यांची आर्थरक स्थिति ( दाक्षिण गुजराथच्या 5, २५ पर्यंत असते व॑ २०. टके लोकांच... 


आदेवार्सांच्या पाहणीवरून ) उत्पन्न २६ ते ५० पर्यंतअसतें. य 
मुख्य धदा मजुरी कित्येक दाती करतांतं. पण 


बहुधा मालकीहक्क नसलेत्या जमिनींत, शिक्षण") _ 
टक्का, सही करणारे असतीछ नसत[ल,. ._ * 


टश 


. अ 


“७५ टक्के जमीनीशिवायचे शोतमजूर 
२० ,, जवळ थोडीफार जर्मांन असलेले 
ष्‌ चि ११ १ सखतः्ची ढोरे "11 


स 


क 


चीनची नवी नेतु-त्रयी र 
३ लोकसत्ताक राज्य” रातसर स्थापन झाल्याचे जाहार. 


२ ऑक्टोबर १९४९ ला चीनमध्ये नव व्या लोकसत्ताक राज्याचे . 
कली. चानच्या या न 
झालें, त्याला सोव्हिएट राशेयानें लगेच मान्यताही ऊन न अध्यक्ष-माओ त्से तुंग मुख्य प्रधान आण 
गेल. च्या आण्यातिकखवीकते आहे. आहे पर पति-जनरलळ 'चू तेह, दे तिवेही मूळचे दाक्षिण 
परराष्ट्मंत्री-चौ एन-ठे; आणि कम्युनिस्ट सैन्याचा मुख्य आ". हया पक्षाचे तभासद आहेत... 
चीन॒मघळे असून, १९२१ पासून, अगदी कम्युनिस्ट पक्षात कर असा पंडित आहे. पक्षाच्या | 
| 
माचे वय ५५ वर्षांचे असून ततो एक अत्यत मति -वौनमधीळ कम्युनिस्टांचा | 
मध्य ग्रंथपालार्चें काम करांत होता. र 
ऱ्य कती गप डी स गल हा ग्रंथ.पक्षाचा प्रमाणयरथ मानला न | 
ः.. तो.%£ छोनिन !? असून त्याचा " ० “१! लष्करी व्यूहस्वर्नेत, ती: 3. 
“सेना , तो ६६ वर्षांचा असून अ.क 
6 1९. चू तेहृ म्हणजे माओचा शु मय गि जर्मनीमध्ये झाले,“ चा एन-ले ४० क्ट 7२ 
गा रमचे ल बडया त्रर्यीत-म म | 
नी गर वी प आहे व निट च्या कार्यकोरी मंडळावर त जक यां बंप वरी 
त सून तो बराच व हे. सप्रासेड मादाम सनुःयव- हेनवाई ह्या मादामः 
प्र दि आलेला असा हा एकच आ. उपाध्यक्ष आहेत. सन्टायत:- 9 


क प 
ठंबा असून, त्या नर्वांन चिनी “ पालिटू ब्यूरे "च्या उ | र 
के-शेकच्या वडील भगिनी होत. ; टाइम्स ऑफ इंडिआ मर नी 
बुकीची दुरुस्ती-- 1, ग कुंभोजकर यांच्या ' गांधीजींचे आवडते र 
क अंकांत श्रॉ« र” स्तक रास्कनेचें आहे, अस 
278 : € नवभारत 'च्या ऑक्टोबरच्या तर्यामी आहे ९ 
प तुमच्या 1) स्तक असू" _ 
मथ भया ल शेवटच्या डव त ० ७०१ ४७ साफ ४१०० १ ६ ्तेः्पु हशी ! 
-'महेट्छें आहे तें र्‍चूक आहे ह ह... र 
राहस्टायःचें आहे ी | हे वन , की... करी 


“बकाल'- वाचावे - 
।कानू-' वाचावे. 


थां नोव्हेबर अंकांत 4 जोळींत, 'बकाळ रंवर्नी 

1) ' रेवर्भी 
पान १.०-वर, २ र्‍या स्तंभात; वरून 3) र हु” णा. 'काबू- १ 
षाम र १ र वर, र ल्या त ट बुलव प क क भी 


“क 
टे 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशा 


